RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १४४, किंमत : रुपये १४ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका कर्जत , जिल्हा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका कर्जत , जिल्हा 
रायगड यांजकडून 

रायगड यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक सनिक / कलम १०२( २ )/ अंतिम आदेश / १५७२/ सन २०१६. क्रमांक सनिक / कलम १०२ ( २ ) / अंतिम आदेश / १५७३ / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२(१ )( क )(दोन )( चार )( २) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार १०२( १ )( क )( दोन )( चार ) ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , सहकारी 
ता . कर्जत , जिल्हा रायगड . पंचरत्न ( दोन ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था संस्था, कर्जत , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड. पंचरत्न सहकारी गृहनिर्माण 
म ., बिल्डिंग नं . २ खांदा, गव्हर्नमेंट गोडावून जवळ , नेरळ , संस्था म ., बिल्डिंग नं . १, खांदा, गव्हर्नमेंट गोडावून जवळ , नेरळ , 
ता . कर्जत , जिल्हा रायगड या संस्थेबाबत दिलेला मध्यंतरीय आदेश ता . कर्जत, जिल्हा रायगड या संस्थेबाबत दिलेला मध्यंतरीय आदेश 
कायम करून अंतिम आदेश देत आहे. याच अधिनियमातील कलम कायम करून अंतिम आदेश देत आहे. याच अधिनियमातील कलम 
१०३(१) नुसार अवसायक म्हणून श्री . आर. बी . बैलमारे, लेखापरीक्षक , १०३(१) नुसार अवसायक म्हणून श्री . आर. बी . बैलमारे , लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, कर्जत यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . सहकारी संस्था, कर्जत यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
___ हा आदेश माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक ४ मार्च हा आदेश माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक ४ मार्च 
२०१६ रोजी दिला असे. 

२०१६ रोजी दिला असे . 


जी . बी . ठाकूर, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


भाग एक ( को .वि . पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ /३४११/ सन २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ .क्र . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 
रजा 


__ रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


दिनांक २९ जून २०१७ 


सौ . ए. एस . जाधव, 
३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, वर्ग -१, 
रत्नागिरी . 


दिवस 
अर्जित 
रजा . 


दिनांक १ जुलै २०१७ 
पर्यंतची ३ दिवस 

अर्जित रजा. 


दिनांक २ जुलै २०१७ 

ची सुट्टी. 
दिनांक २८ जून २०१७ 

चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 


श्रीमती पी. आर. सबनीस , 
४थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी , वर्ग- १, 
रत्नागिरी . 


दिनांक ३ जुलै २०१७ 


चे 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 
____ संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २८ जून २०१७ . 


एस . जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे कार्यालय 

प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे , 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
क्रमांक पोआ/ नमुं / वि . शा ./म. आ /२८९१ / २०१७. - ज्याअर्थी, नवी ___ ( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध येईल असे वर्तन करणे. 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने . ४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 
धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करतात . दिनांक २६ जून २०१७ रोजी मुस्लिम बांधवांचा रमजान सण करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचेपूर्व परवानगीशिवाय सभा 
साजरा होणार आहे. तसेच दिनांक ४ जुलै २०१७ रोजी आषाढी घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
एकादशीनिमित्त पंढरपुर यात्रा संपन्न होणार आहे. त्यानिमित्त हद्दीत __ ५. वर नमुद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा , 
मंदिरामध्ये भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी होत असते. नवी मुंबई पोलीस 

सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही . 
आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
दृष्टीकोनातून दिनांक २६ जून २०१७ रोजीचे ०० . ०१ वा . पासून ते 

आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
दिनांक १० जुलै २०१७ रोजीचे २४ .०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) चा 

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

८ . या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस 
२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 

अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 
अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
३. त्याअर्थी, मी राजेश बनसोडे, पोलीस उपायुक्त , विशेष शाखा , 

राजेश बनसोडे, 
नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान नवी मुंबई , 

पोलीस उप आयुक्त , 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, दिनांक २६ जून २०१७. (विशेष शाखा), नवी मुंबई. 
१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २६ जून २०१७ 
रोजीचे ००. ०१. वा. पासून ते दिनांक १० जुलै २०१७ रोजीचे २४. ०० 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 
वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 

आदेश 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

क्रमांक पोआ/ नमुं /विशा / जनरल / २८०९ / २०१७. - ज्याअर्थी, संघ 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे. 

लोकसेवा आयोग , नवी दिल्ली , यांच्यामार्फत नागरी सेवा ( पुर्व) परिक्षा 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा २०१७ रविवार दिनांक १८ जून २०१७ रोजी नवी मुंबई केंद्राच्या एकूण 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 

१२ उप केंद्रांवर घेण्यात येणार आहेत . 
करणे . 

सदर परिक्षेसाठी सुमारे ३५७९ विद्यार्थी बसणार आहेत. या परिक्षेसाठी 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी , दंड, काठ्या , बंदुका, रिव्हाल्वर, 

___ संघ लोकसेवा आयोग , नवी दिल्ली मंडळाने सर्व परिक्षा उप केंद्राच्या 
देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

परिसरातील झेरॉक्स मशिन, लॅपटॉप , पेजर , मोबाईल फोनच्या वापरावर 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे , 

तसेच एस .टी . डी. बुथवर लक्ष ठेवण्याबाबत आणि परिक्षार्थीना मोबाईल 
जमा करणे, तयार करणे. 

फोन व इतर तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे / दुरसंपर्क साधने परिक्षा 
(ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 

केंद्रात घेवून जाण्यास व बाळगण्यास मनाई केली आहे ; 
पुढाऱ्यांचेचित्राचेप्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

ज्याअर्थी, सदर परिक्षा या शांततेच्या निर्भय व निर्विघ्न वातावरणात 
(इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 

पार पडावे याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीतील १२ परिक्षा 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा उप केंद्रांवर २०० मीटर परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास करणे जरुरीचे आहे, याबाबत माझी खात्री झालेली आहे. 
भाग एक ( को. वि.पु.) - १अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


त्याअर्थी, मी , हेमंत नगराळे , पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई मला 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीतील सोबत 
जोडलेल्या यादीतील १२ परिक्षा उपकेंद्रे व परिसरात परिक्षार्थीना व 
संघ लोकसेवा आयोग, नवी दिल्ली मंडळाने दिलेल्या अधिकारान्वये 
ज्यांना सूट दिलेली आहे, अशा इसमांव्यतिरिक्त , इतर कोणत्याही 
इसमास दिनांक १८ जून २०१७ रोजी ००. ०१ पासून ते दिनांक १८ जून 
२०१७ रोजी २४. ०० वा. पर्यंत खालील कृत्यांस मनाई आदेश देत 
आहे. 

(१) मोबाईल फोन , पेजर , कॉर्डलेस फोन अगर इतर कोणतेही 
संदेशवाहक यंत्र बाळगणे / वापरणे 

( २) सदर परिसरात एकत्र जमणे, घोषणाबाजी किंवा निदर्शने करणे , 
परिक्षा केंद्रावर येणाऱ्या परिक्षार्थीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही 
कृत्य करणे, तसेच ते परिक्षा देण्यापासून वंचीत राहतील असे कोणतेही 
कृत्य करणे. 

( ३) कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे, अग्निशस्त्रे , ज्वालाग्रही व दाहक 
पदार्थ जवळ बाळगणे अथवा वाहून नेणे या आदेशाचा भंग करणारा 
इसम भा.दं.वि .क . १८८ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 

उपरोक्त आदेशाच्या प्रती , नवी मुंबई आयुक्तालयातील सोबत 
जोडलेल्या यादीतील १२ परिक्षा उपकेंद्र व परिसरात सहज दिसणाऱ्या 
सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून त्याचा 
प्रचार करावा व त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह, पोलिस आयुक्त , ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३ ) 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

(१) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका, लाठया किंवा शरीरास 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवाफेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे 
जमा करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वादय वाजविणे इत्यादी. 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
( ६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील ,किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव, चित्रफलक, प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 
“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरीष्ठांच्या 
आदेशांनुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे. " 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत. 
( १) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणूका. 
( ३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथेजमलेले लोक. 
( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका. 

( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ३० जून २०१७ रोजी ०० . १० वाजेपासून 
दिनांक १४ जुलै २०१७ रोजी २४. ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


नवी मुंबई , 
दिनांक १७ जून २०१७. 


हेमंत नगराळे , 
पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई. 


पोलिस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ३७ / २०१७. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन , पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ.कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. माहे जुलै , २०१७ मध्ये दिनांक 
४ जुलै २०१७ रोजी आषाढी एकादशी ( पंढरपुर यात्रा) व दिनांक ९ 
जुलै २०१७ रोजी गुरूपौर्णिमा साजरी होणार आहे . 


ठाणे, 
दिनांक २९ जून २०१७ . 


परम बीर सिंह, 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


५ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 

POLICE (RAILWAY) , MUMBAI 


Order 


CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2017 / 
13 . - Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety 
in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I, Jai Jeet Singh , Additional Director General 
of Police , Railways, M . S ., Mumbai and 
Commissioner of Police , Railways , Mumbai 
(Additional Charge ) in exercise of the power 
conferred upon me under sub - section ( 1) , ( 2 ) 
and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act , 1951 ( Mah .Act XXII of 1951) do hereby 
prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period 
from 00 -01 hours of 3rd July 2017 to 24 -00 hrs . 
of 17th July 2017. 

1. ( a ) The carrying of arms, cudgels , 
swords , spears , bludgeons, unlicensed gun , 
knives , sticks or lathis or any other articles 
which is capable of being used for causing 
physical harms ( violence ). Save for such 
firearms where license has been granted by 
this authority or where specific permission 
is sought for carriage of such arms from the 
competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive 
substance or explosive . 

( c ) The carrying, collection and 
preparation of stones or other missiles or 
instruments or means of casting or impelling 
missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses 
or figures of effigies thereof. 

(e ) The public utterance of cries , singing 
of song, playing ofmusic . 

(f) Delivery of harangues , the use of 
gestures or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures , symbols , play cards or any other 
object or thing which may in the opinion of 
any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or 
morality or undermine the security of or 
tend to over -throw the state . 

2 . If any persons goes armed with such 
article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such 


prohibition he shall be liable to be disarmed of 
the corrosive substance or explosive or missile 
shall be liable to seized from him by any police 
officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited 
to the State Government. 

3 . Any assembly , program , public meeting 
or procession of five or more than five persons 
in a public place , without due permissions is 
prohibited . 

4 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking 
required by his superiors or by the nature of 
his duties , to carry weapons. The order will 
also not be applicable to Private Security 
Guards or Gurkhas or Chowkidars etc , 
employed on watch - n -ward duties carrying 
lathis admeasuring in length not exceeding 3 
1/2 feet. 

5 . Notwithstanding the expiration of this 
order after the period herein above mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or 
punishments incurred in respect of any 
contravention of this order may be imposed , 
as if this order had not expired . 


6 . I, further direct that this order shall be 
published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies 
thereof in conspicuous public places and by 
announcing the same through Railway 
announcement system , loudspeakers or 
megaphone, as well as publishing through 
media . 


Given under my hand and Seal this seal this 
2017. 


JAI JEET SINGH , 


Additional Director 

General of Police , 
(Railways) M . S ., Mumbai 

and 

Commissioner of Police 
Mumbai, 

(Railways), Mumbai 
dated 30th June 2017 . ( Additional Charge ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमा / वि -१/शिवतेज खारभुमी / कलम १९ / २०१७. 
ज्या अर्थी, शिवतेज खारभुमी लाभार्थी सहकारी संस्था मर्यादित, कोळंब , 
तालुका मालवण, जिल्हासिंधुदुर्ग , ही संस्था क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / 
आरएसआर / ( एसआर ) / ७७४ / २००३, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००६ 
अन्वये नोंदविण्यात आली होती. परंतु संस्थेचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार बंद आढळल्याने या कार्यालयाचे मध्यंतरीय आदेश जा 
क्र . सअवे/ वि - १/ अं. आ ./ शि . खा .भु ./ २०१३, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१३ 
ने संस्था आवसायनात घेणेत आली होती व सदर आदेश या 
कार्यालयाकडील जा .क्र . सनिमा / वि -१ / अं. आ . शिवतेज खा . भु ./ सन 
२०१४ , दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ या अंतिम आदेशान्वये कायम 
करणेत आला होता . संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . राहुल आत्माराम 
खडसे, सहायक सहकारी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेत आली 
होती आणि , 

ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था । 
अधिनियम , १९६० चे कलम १९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे १८ ( १) अन्वये नमुना ह मध्ये या कार्यालयाकडे वाचा क्र . 
०२ अन्वये संस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत आपल्या शिफारशीसह 
प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात वाचा क्र . २ च्या सभेतील ठराव 
क्रमांक ३, दिनांक १२ एप्रिल २०१७ ने पुनर्रजिवीत संस्थेची ९ समिती 
सदस्य असलेली व्यवस्थापक समिती निवडण्यात आलेली आहे. 
संस्थेचे अवसायक यांनी संस्थेचा पुनर्रजीवनाबाबत सादर केलेला अहवाल 
व संस्था पुनर्रजिवनाबाबत दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी झालेली 
विशेष साधारण सभा , लेखापरिक्षण अहवाल इ. बाबी विचारात घेता 
सदर संस्थेची पुनर्रचना करून संस्थेस कायदा कानू तरतुदीनुसार कामकाज 
करण्याची संधी देणे उचित ठरेल , असे माझे मत बनल्याने मी खालीलप्रमाणे 
संस्था पुनर्रचनेचा मसुदा आदेश पारित करीत आहे . 

मसुदा आदेश 
महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. 
२४ ) चे कलम १९ अन्वये प्रदानित केलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डी . 
एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मालवण असा आदेश 
देतो की , शिवतेज खारभुमी लाभार्थी सहकारी संस्था मर्यादित , कोळंब, 
तालुका मालवण , जिल्हा सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या पुनर्रजीवनास पुढील 
अटीस अधीन राहून मंजुरी देत आहे : 

( १) संस्थेच्या उपविधीत नमूद उद्देशाप्रमाणे कामकाज संस्थेने सुरू 
करावयाचे आहे . 

( २ ) संस्थेने आदर्श उपविधी मंजूर करुन घेऊन त्यातील, निश्चित 
उद्देशानुसार कामकाज सुरू करावे . 

( ३) मयत व अक्रियाशील सभासदांना संस्थेतून कमी करावे व पात्र 
व्यक्तींना सभासदत्व घ्यावे. 

( ४ ) संस्थेच्या खाती दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजीच्या ताळेबंदाप्रमाणे 
शिल्लक असलेली रक्कम रुपये ६७६२ मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँकेत राखीव निधीत अवसायक यांनी गुंतवावे. सदरची 


रक्कम निबंधकाचे पुर्व परवानगी शिवाय काढण्यात येऊ नये. अश्या 
प्रकारच्या सूचना समिती व बँक शाखाधिकारी यांना देण्यात याव्यात . 
__ ( ५) संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीची विक्री विकास करण्यासाठी 
निबंधकाची पूर्व परवानगी घ्यावी . 

( ६ ) संस्थेने सुरू केलेल्या कामाचा, उभारलेल्या निधीचा व खर्चाचा 
हिशेब दर ३ महिन्यानी निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 

( ७ ) निबंधक वेळोवेळी देईल त्या आदेशाचे पालन करणे . 
( ८ ) संस्थेचे शासकीय लेखापरिक्षण पूर्ण करून घेऊन त्याचा दोष 
दुरुस्ती अहवाल संस्थेने विहीत मुदतीत सादर करावयाचा आहे . 

(९ ) पुनर्रचना करण्याचे संदर्भात सादर केलेल्या योजने प्रमाणे 
कामकाज संस्थेने त्वरीत सुरू करावे . 
__ (१० ) अवसायकाने सुचविलेल्या व पुनर्रचना योजनेत नमूद केलेल्या 
संचालक समितीचा नामनिर्देशन कालावधी १ वर्षापुरता राहील. सदरच्या 
मुदतीनंतर पुढील व्यवस्थापक समितीचेनिवडणुकीची कार्यवाही संस्थेने 
सहकारी कायदा कानू व उपविधीतील तरतुदीप्रमाणे करणेस संस्थेवर 
बंधनकारक आहे . विशेष साधारण सभेत संस्थेने सुचविलेल्या समिती 
सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे : 

( १) श्री . संदीप विष्णु भोजणे 
( २ ) श्री . दिनेश पांडूरंग ढोलम 
( ३ ) श्री . विठोबा पांडूरंग ढोलम 
( ४) श्री . युगलकिशोर नामदेव परब 
( ५ ) श्री . पुरुषोत्तम वसंत भोजणे 
( ६ ) श्री . निलेश तुकाराम भोजणे 
( ७ ) श्रीमती अनिता चंद्रकांत ढोलम 
( ८ ) श्रीमती ललीतप्रभा विष्णू भोजणे 

(९) श्री . अनिल शंकर न्हिवेकर. 
(११) वरीलप्रमाणे नियुक्ती व्यवस्थापन समिती सदस्याची 
पुनर्जीवनाबाबतचा मसुदा आदेश कायम केल्यानंतर १ महिन्याचे आत 
कमिटी सभा घेऊन समितीतील सदस्यापैकी संस्थेने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
म्हणून विधीवत निवड केली पाहिजे . मसुदा आदेशातील अटींचे पालन 
करण्याची प्राथमिक जबाबदारी वरील पदाधिकाऱ्यांची राहील. 

( १२ ) संस्थेचे दप्तरचे कामकाज पहाण्यासाठी संस्थेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७४ ( १ ) मधील पात्रता 
धारण करणाऱ्या व्यक्तीची सचिव पदी नियुक्ती करावी . 

सदरचे मुसदा आदेशाचे अनुषंगाने विनिर्दिष्ठीत कालावधीत प्राप्त 
होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेऊन गुणवत्तेवर आधारीत पुढील 
निर्णय घेण्यात येईल . सदरचे आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज 
दिनांक ३१ मे २०१५ रोजी निर्गमित केला असे . 


मालवण, 

डी . एस . खताळ , 
दिनांक ३१ मे २०१५ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक सहकारी संस्था , डी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
/क्रमांक विभाग /मुंबई/ ड वर्ग निवडणूक / ३२७/ २०१७. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ अअअ ( ५अ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चेनियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, एस . टी . कोठावळे , उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग , मुंबई वेवझ को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नौरोजी गमाडीया रोड, मुंबई ४०० ०२६ या संस्थेचे 
खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदार संघातून सन २०१६- १७ ते सन २०२१- २०२२ या पाच वर्षांच्या (दिनांक 
७ मे २०१७ ते ६ मे २०२२) या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे . 
अ . क्र . उमेदवारचे नाव 

उमेदवाराचा पत्ता 

मतदार संघ 
( १) ( २) 

__ ( ३ ) 

( ४ ) 


१ 


श्री . अशोक दालमिया 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


सदनिका क्रमांक २०२, २६, वेवझ 
को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
२६ नौरोजी गमाडीया रोड, मुंबई ४०० ०२६ 


२ 


श्री. गमाडीया फरिदून एन 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


श्री . दिडवानीया आनंद बद्रीप्रसाद 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


४ 


श्री . दिडवानीया अनुज आनंद 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


__ _ ५ 


श्री . सदरंगानी मिठु 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


सदनिका क्रमांक ७०२, २६ वेवझ 
को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
२६ नौरोजी गमाडीया रोड , मुंबई ४०० ०२६ 
सदनिका क्रमांक ६०२, २६ , वेवझ 
को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
२६ नौरोजी गमाडीया रोड , मुंबई ४०० ०२६ 
सदनिका क्रमांक ३०१, २६, वेवझ 
को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
२६ नौरोजी गमाडीया रोड, मुंबई ४०० ०२६ 
सदनिका क्रमांक ६०१ , २६, वेवझ 
को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नौरोजी गमाडीया रोड, मुंबई ४०० ०२६ 
सदनिका क्रमांक ५०१, २६, वेवझ 
को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नौरोजी गमाडीया रोड , मुंबई ४०० ०२६ 
सदनिका क्रमांक २०१, २६ , वेवझ 
को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, 
नौरोजी गमाडीया रोड , मुंबई ४०० ०२६ 
सदनिका क्रमांक ५०२, २६, वेवझ 
को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नौरोजी गमाडीया रोड , मुंबई ४०० ०२६ 


६ 


मंघनानी किशन बी 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


७ 


श्रीमती दिडवानीया शिवानी आनंद । 


महिला राखीव मतदारसंघ 


८ 


श्रीमती लुल्ला आशा 


महिला राखीव मतदारसंघ 


मुंबई, 
दिनांक ९ मे २०१७. 


एस. टी . कोठावळे , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक सहकारी संस्था, डी -विभाग , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


DY. COMMISSIONER OF POLICE 
(OPERATIONS), BRIHAN MUMBAI 


Order 


CP /XI/ (6 )/ A . P ./701( 13 )/ 2017 : — Whereas it is 
considered necessary by me for the 
preservation of the public order to prohibit any 
assembly of five or more persons and any 
procession of any persons throughout the city 
of Brihan Mumbai and for the period 
hereinafter mentioned . 

Now , Therefore , I, Dr. Rashmi Karandikar , 
Dy . Commissioner of Police (Operations) , 
Brihan Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 
37 read with sub - section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII 
of 1951) do , prohibit , 


(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement 
for the purpose of watching films, dramas 
or performances as the case may be . 

(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies 
in discharge of Governmental or Semi 
Governmental functions. 

( g ) Assemblies in or about schools , 
colleges and other educational institutions 
for academic activities . 


( h ) Assemblies in factories , shops, and 
establishments for normal trade, business 
and callings. 

( i ) Such other assemblies and the 
processions as may be permitted by Zonal 
Deputy Commissioners of Police , Brihan 
Mumbai and their supervisory officers . 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period here in above mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 


(i) Any assembly of five or more persons, 


( ii ) Any procession of any persons and 

( iii ) Any use of loudspeakers , and 
amplifying instruments , musical band and 
bursting of crackers in any procession by the 
assembly 

For the period commencing from 00 -01 hours 
on 6th July 2017 and ending at 24 - 00 hours on 
20th July 2017 throughout the City of Brihan 
Mumbai. 


INICU 


(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed as if this order 
had not expired . 

I further direct that this order will be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof , in conspicuous 
public places, and by proclaiming the same 
through loudspeakers or megaphones as well 
as publishing through media of whatever form 
available . 


The prohibition contained in the order shall 
not apply to . 

( a ) Marriage / thread naming ceremony , 
assemblies etc . 


(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places. 


Given under my hand and Seal this 3rd July 2017 . 


( c ) Statutory meeting of companies of 
clubs, co -operative societies and other 
societies and associations 

(d ) Social gathering and meeting of clubs, 
co - operative societies and other societies 
and associations to transact their normal 
business . 


DR. RASHMI KARANDIKAR , 

Dy . Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका - पनवेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
___ यांजकडून 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / ६९२/ सन २०१५ . - उप निबंधक , 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ( टीसी )/ ३१२६ / २०१५ सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , समर्थ 
१६ / सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , तालुका कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक 
पनवेल . जिल्हा रायगड याद्वारे अधिसचीत करीत आहे की . ओम टिएनए /(डिओएम ) / एचएसजी /(टीसी) / २७४८९ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , पनवेल, सब प्लॉट १२१ , हिस्सा नंबर १५ बी ,व्हिलेज दावडी, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका 
नंबर ८२, फा प्लॉट नंबर २०५ , मिडल क्लास हौसिंग सोसायटी , कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
पनवेल , तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी ) / ३१२६/ २०१५-२०१६, दिनांक १२ आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

ऑगस्ट २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम असे करण्यात आले आहे . 
१० (१) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

आर. जी . गायकवाड , 
हरिष जगताप , डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , दिनांक १४ जुलै २०१५. 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ . 

सहकारी संस्था , पनवेल , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ४ / ६९५ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , पार्थरिजेन्सी 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-३ / ४१४ / सन २०१५ .- उप निबंधक , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , गजानन (डिओएम) / एचएसजी /(टीसी) / २७४९३/ सन २०१५ सर्व्हे नंबर ३८ , 
आर्केड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक हिस्सा नंबर १ ( पैकी ), सिटीसर्व्हे नंबर ६६२७ ते ६६२९ , मौजे गजबंधन 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी) / २७४८५ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर पाथी, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था 
९५ , हिस्सा नंबर २४ / ४ पैकी , व्हिलेज - आयरे , डोंबिवली ( पूर्व) , ___ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा 
तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कलम ९ ( १ ) नोंदविण्यात आली आहे व उक्त उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण "भाडेकरू 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

आर. जी . गायकवाड , 
असे करण्यात आले आहे . 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
दिनांक १४ जुलै २०१५ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
आर . जी . गायकवाड , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
दिनांक १० जून २०१५. सहकारी संस्था, डोंबिवली . 

आदेश 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-१/ २२३ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५ व नियम १९६१ चे नियम १४ 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - २ / ६०७ / सन २०१५ . - उप निबंधक , नूसार प्राप्त अधिकारानूसार श्री . आर . जी . गायकवाड , उप निबंधक 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री साई सहकारी संस्था , डोंबिवली, मराठवाडा को - ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटी 
बालाजी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक 

लिमिटेड, गौरीशंकर वाडी, व्ही . पी. रोड , पेंडसेनगर , प्रभाग क्र . ८८ , 
टिएनए/डिओएम / एचएसजी/ (टीसी) / २७४९१/ सन २०१५ , सर्व्हे नंबर डोंबिवली पूर्व या संस्थेच्या नावात दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ च्या 
२० , हिस्सा नंबर २, मौजे सागांव, जिमखाना रोड , डोंबिवली ( पूर्व ) , 

विशेष सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ३ नुसार केलेल्या बदलाप्रमाणे 
तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

सुधारित नाव श्री . जनसंकल्प को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये 

गौरीशंकर वाडी, व्ही . पी . रोड ,पेंडसेनगर , प्रभाग क्र . ८८ , डोंबिवली 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि 

पूर्व या नावास मंजुरी देत आहे व त्या नावाने सुधारित प्रमाणपत्र सोबत 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " प्रस्तुतचा आदेश माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक १४ मे 
असे करण्यात आले आहे . 

२०१५ रोजी दिला असे . 
आर . जी . गायकवाड , 

आर . जी . गायकवाड , 
डोंबिवली , उप निबंधक , डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक १४ जुलै २०१५ . सहकारी संस्था, डोंबिवली . दिनांक १४ मे २०१५ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
भाग एक ( को .वि . पु.) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ -१९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी- ३/ २६४ / सन २०१५. - उप निबंधक , क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ९/ सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री बालाराम सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , न्यू मोरया 
मंगल को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए। दिप को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए 
(डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी ) / २७४७९ / सन २०१५ सव्हे नंबर (डिओएम ) / एचएसजी / (टीसी) / २७१९१ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर २३८ , 
२४०७ ते २४१६ आणि २४१७ ए ते २४२१, मौजे - आयरे , राजाजी हिस्सा नंबर २ मौजे भोपर , गार्डीयन शाळेजवळ देसलेपाडा, डोंबिवली 
पथ जवळ , राज गंगा समोर, नवीन आयरे रोड , डोंबिवली ( पूर्व), ( पूर्व ), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
आर . जी . गायकवाड , 

आर. जी . गायकवाड , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २० मे २०१५ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. दिनांक ७ एप्रिल २०१५ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ३८२ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , सौख्यानंद 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी) / २७४८४/ सन २०१५ सर्वे नंबर २०८ , 
नवीन सर्व्हे नंबर ६९, हिस्सा नंबर २ व ३ पैकी, सीटी सर्व्हे नंबर 
४३६९, टिक्का नंबर १४ , मौजे - चोळे , पंडीत नेहरू रोड , सारस्वत 
कॉलनी, जलाराम मंदिर जवळ , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , 
जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
(१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी- ४ /२८४० / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , लोट आई 
दर्शन टॉवर १ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक 
टिएनए / ( 

डिओएम ) /एचएसजी / (टीसी )/ २७१८९ / सन २०१५ जुना सर्वे 
नंबर ३५९, हिस्सा नंबर १२ पैकी, नविन सर्व्हे नंबर १, हिस्सा नंबर १२ 
पैकी , रेतीबंदर क्रॉस रोड , देवीचापाडा , गांवदेवी ठाकुर्ली ( पश्चिम ) , 
तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये तीचे 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक ३ जून २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था डोंबिवली 


डोंबिवली , 
दिनांक २० मार्च २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / सन २०१५. - उप निबंधक , सहकारी 
संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , साई प्लाझा को 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए/ (डिओएम ) / 
एचएसजी / (टीसी)/ २७१९० / सन २०१५ सर्वे नंबर १२१, हिस्सा नंबर 
१७ ए , मौजे दावडी , तुकाराम पाटील नगर , दावडी , डोंबिवली (पूर्व) , 
तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नियम १०( १) अन्वये तीचे 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

आर. जी . गायकवाड, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक १ एप्रिल २०१५ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - १/ ३८ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , अरबियाना 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २७१९५ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ६३ / 
१, ६२/ ३ ए, ६२/ ३ बी, ९७/ २, मौजे घेसर , डोंबिवली ( पूर्व) , 
तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

आर . जी . गायकवाड, 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१५ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


११ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / १५ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , जय हनुमान 
प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए/ 
(डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी )/ २७१९२ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ८३ , 
हिस्सा नंबर ३ ब , ४ मौजे सोनारपाडा , शंकरानगर , डी . एन . एस . 
बँकेसमोर , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा 
कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नियम 
१०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / १७३/ सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , शांती सदन 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी ) / २७२०१ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ८ , 
हिस्सा नंबर १( पैकी), मौजे नांदिवली, बामनदेव मंदिरासमोर, मोहाचीवाडी , 
नांदिवली टेकडी, डोंबिवली (पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून 
उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

आर . जी . गायकवाड, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २९ एप्रिल २०१५ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक ८ एप्रिल २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी- ४ /१५ / सन २०१५ .- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , ओम सदिच्छा 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम) / एचएसजी/ ( टीसी)/ २७१९३ / सन २०१५ प्लॉट नंबर ११९ / 
१, एम . आय. डी . सी . रेसिडेन्शियल झोन, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका 
कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ नियम १० ( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

आर . जी . गायकवाड , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१५ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २५७/ सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , भराडी आई 
बिल्डिंग नंबर ५ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी 
क्रमांक टिएनए / (डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी ) / २७४७८ / सन २०१५ 
सर्वे नंबर १०२ , हिस्सा नंबर २ , सर्व्हे नंबर ९ , हिस्सा नंबर १ , 
आजदेपाडा , व्हिलेज आजदे गोळवली, जिमखाना रोड , डोंबिवली 
( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवगीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

आर . जी . गायकवाड, 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
दिनांक २० मे २०१५ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ४ / १९० / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , भराडी आई 
बिल्डिंग नंबर ४ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी 
क्रमांक टिएनए / (डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी) / २७४७६ / सन २०१५ 
सर्वे नंबर १०२ , हिस्सा नंबर २ , सर्व्हे नंबर ९ , हिस्सा नंबर १, 
आजदेपाडा , व्हिलेज आजदे गोळवली , जिमखाना रोड , डोंबिवली 
( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ४ / ३११/ सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , त्रिंबक 
पॅलेस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी )/ २७४८२ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर १० , 
हिस्सा नंबर १पैकी , सीटी सर्व्हे नंबर ८६५ , प्लॉट नंबर ५ आणि सीटी 
सर्व्हे नंबर ८६८ , ८६८ -ए, प्लॉट नंबर ६, गजबंधन पाथी, पाथी 
रोड , गोग्रासवाडी, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून 
उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे. 

आर. जी. गायकवाड , 
डोंबिवली , 

___ उप निबंधक , 
दिनांक २१ मे २०१५ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ५ मे २०१५ . 
भाग एक ( को. वि .पु.) – २अ 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

___ उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ४ / ३१२/ सन २०१५ . - उप निबंधक , ___ क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ ३७/ सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , बाप्पा सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , मॅक्सिमा 
मोरया को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए । 

को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी/ (टीसी)/ २७४८३ / सन २०१५ स नंबर ८४ , 

(डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी ) / २७१९६/ सन २०१५ सव्हे नंबर १७७ / 
१० पैकी, नांदिवली रोड, मधला पाडा , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका 

१, १७७ / २, ८३/ १, ८३ / २, १२/ २, १३ / २, १५ मोजे काटई, डोंबिवली 
कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 

( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 

१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये 
सहकारी नियम १९६१ नियम १० (१) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण 

तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
असे करण्यात आले आहे . 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक २१ मे २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक १३ एप्रिल २०१५ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ४ / ९५ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री समर्थ 
निवास को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम) / एचएसजी /( टीसी) / २७१९८ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर २० , 
हिस्सा नंबर २ पैकी, जिमखाना रोड , सुरेश कॉम्प्लेक्स समोर , सागांव , 
डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ ३५ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , अॅल्युरा 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए | 
(डिओएम ) / एचएसजी/ (टीसी) / २७१९७/ सन २०१५ सर्वे नंबर १८७, 
१८८ / १, १८८ / २, २१६/ १ ए, २१६ /१ बी , २१६ / १ सी , २१६/ १ डी , 
२१६ / २ , २१७, व्हिलेज निळजे, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , 
जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक २२ एप्रिल २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१५. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ३ / ३६ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , अॅक्वा को 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए /(डिओएम ) / 
एचएसजी / ( टीसी ) / २७१९४ / सन २०१५ सव्हे नंबर ५८ / १ पी , ५८ / 
२ व ५८ / ३ व्हिलेज घेसर , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, 
जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९६१ नियम १० ( १) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ २७११ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , तुलसी राई 
विहार को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए 
(डिओएम )/ एचएसजी / (टीसी) / २७१८७ / सन २०१५ जुना सर्व्हे नंबर 
२७६ , नवीन सर्व्हे नंबर ८३ , हिस्सा नंबर २/ ३ बी , २ / २ क , ३ / २ क , 
मौजे गांवदेवी , गोकुळ बंगल्यामागे, भोईरवाडी, महात्मा फुले रोड , 
डोंबिवली ( पश्चिम ), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १०( १ ) 
अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक १३ एप्रिल २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ १३ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून ___ उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / २७३१/ सन २०१५. - उप निबंधक , क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ १७४४ / सन २०१४ .- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , भराडी आई सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , ओम गोकुळधाम 
बिल्डिंग नंबर २ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए | 
क्रमांक टिएनए /(डिओएम ) / एचएसजी / (टीसी )/ २७१८८ / सन २०१५ (डिओएम ) / एचएसजी/ (टीसी )/ २६९४१/ सन २०१४ सर्व्हे नंबर ७४/ 
सर्वे नंबर १०२, हिस्सा नंबर २, सर्व्हे नंबर ९ , हिस्सा नंबर १, १, पैकी , मोहाची वाडी , बामनदेव मंदिराजवळ , मौजे नांदिवली गांव , 
आजदेपाडा , व्हिलेज आजदे गोळवली, जिमखाना रोड , डोंबिवली मधला पाडा, डोंबिवली ( पूर्व ), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही 
( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

आले आहे . 

आर. जी . गायकवाड, 
आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
डोंबिवली, उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
दिनांक ४ मार्च २०१५ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१ / नों . प्र./१६६० / सन २०१४ . - उप 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - २/ १९२ / सन २०१५. - उप निबंधक , 

निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , जमाली को 

स्पेक्ट्रा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए/ (डिओएम ) / (डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी) / २६९४० / सन २०१४ सर्व्हे नंबर 
एचएसजी / (टीसी) / २७४७७ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ३४ अ , हिस्सा 

९ / १ ओ , ९ / १ बी , १० / १, १० / २ , ११ / १० , ११ / ११, ११ / १२ बी , ११ / 
नंबर १ ( पैकी) , नवीन सर्व्हे नंबर २९, १ ( पैकी) प्लॉट नंबर ४, मौजे १३ व ११ / १४ मौजे काटई, डोंबिवली तालुका कल्याण , 
आजदे गोळवली , आमकिन मोहमदिया कंम्पाऊंड भोईरवाडी, कांचनगांव जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
डोंबिवली ( पूर्व) , तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 

( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 

नियम, १९६१ नियम १०( १) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १० (१ ) 

असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 

करण्यात आले आहे. 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

आर . जी . गायकवाड , 
आर. जी . गायकवाड , डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ . सहकारी संस्था, डोंबिवली . 
दिनांक ५ मे २०१५ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-३ / नों . प्र./ ८९० / सन २०१४. - उप 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१ / १७२/ सन २०१५ . - उप निबंधक , 

निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , भागिरथी 

वरद विनायक को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक 
गॅलॅक्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक 

टिएनए /(डिओएम ) / एचएसजी /(टीसी )/ २६९३४ / सन २०१४ सर्व्हे नंबर 
टिएनए /(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी )/ २७१९९ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर 

४८ , हिस्सा नंबर १ पैकी जुना सर्व्हे नंबर १४७ ओ हिस्सा नंबर १ / १ 
२० , हिस्सा नंबर ३,व्हिलेज चोळे ठाकूर्ली, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका 

पैकी, ४ पैकी, ५ पैकी सी . टी . सर्व्हे नंबर ६८१९ ते ६८३३ व्हिलेज 
कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

चोळे , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
सहकारी नियम, १९६१ नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १०(१ ) 
संस्था " असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 
असे करण्यात आले आहे. 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २९ एप्रिल २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१४ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

___ उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ३ /१७०३ / सन २०१४ . - उप निबंधक , ___ क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३/ १७५४ / सन २०१५ .- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , रिद्धी सिद्धी सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , पवन पॅलेस 
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह प्रिमायसेस लिमिटेड नोंदणी क्रमांक को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
टिएनए/ (डिओएम ) / जीएनएल / ( ओ ) / १८०८ / सन २०१४ प्लॉट नंबर (डिओएम ) / एचएसजी / (टीसी )/ २६९४२ / सन २०१५ नविन सर्व्हे नंबर 
एक्स १५ , एम . आय . डी . सी . इंडस्ट्रियल एरिया फेज २ , आशिर्वाद ७, हिस्सा नंबर २, मौजे ठाकूर्ली, रेतीबंदर रोड , उमेश नगर , डोंबिवली 
को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , जिमखाना, डोंबिवली ( पूर्व) , ( पश्चिम ), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
तीचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण "इतर संस्था " सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
असे करण्यात आले आहे . 
आर . जी . गायकवाड , 

आर. जी . गायकवाड , 
डोंबिवली, उप निबंधक , डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली . दिनांक १ जानेवारी २०१५ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १७५६ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , मंदा धाम 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी)/ २६९४४ / सन २०१५ जूना सर्व्हे नंबर 
१६६ , हिस्सा नंबर १७, नवीन सर्वे नंबर २९ , हिस्सा नंबर १७ मौजे 
माणगाव ,विद्या निकेतन शाळेजवळ , मानपाडा रोड , डोंबिवली ( पूर्व) , 
तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १६१५ / सन २०१४. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , गुरुकृपा 
दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी ) / २६९३९ / सन २०१४ प्लॉट नंबर १२३ , 
सर्वे नंबर ९३ अ , हिस्सा नंबर पैकी, व्हिलेज आयरे गाव, नांदिवली 
रोड, डोंबिवली ( पश्चिम) , तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम 
१० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी- ४ / १७५५ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री उमिया 
कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक 
टिएनए/ (डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २६९४३/ सन २०१५ सर्वे नंबर 
९९, हिस्सा नंबर २ , मौजे शिवाजीनगर , हरिओम पूजा जवळ , महात्मा 
फुले रोड, गरीबाचा वाडा, डोंबिवली ( पश्चिम ), तालुका कल्याण , 
जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ३/ १२१५ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री दत्तू साई 
कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर १ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड 
नोंदणी क्रमांक टिएनए / (डिओएम ) / एचएसजी / (टीसी ) / २७९४० / सन 
२०१५ नवीन सर्व्ह नंबर ०५, हिस्सा नंबर ३, ४ ब , रेतीबंदर क्रॉस 
रोड , सत्यवान चौक, देवीचा पाडा, डोंबिवली ( पश्चिम ), तालुका 
कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक १ जानेवारी २०१५. 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ १५ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३/ १०४९ / सन २०१५ . - उप निबंधक , क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी- ४/ १०४६ / सन २०१५ .- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , साई पद्म सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , दुर्वांकुर को 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए /(डिओएम ) / 
(डिओएम)/ एचएसजी /(टीसी)/ २७५०० / सन २०१५ जुना सर्व्हे नंबर एचएसजी /( टीसी )/ २७९२६ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ३२६ ए, हिस्सा 
१७८ अ, व १७७ ब, ( पैकी ) हिस्सा नंबर १७ पैकी, नवीन सर्व्हे नंबर नंबर पैकी , प्लॉट नंबर ३, विजय को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
१११, हिस्सा नंबर पैकी, प्लॉट नंबर १० अ , त्रिमूर्ती को - ऑप हौसिंग जोन पाण्याच्या टाकीजवळ , महात्मा फुले रोड , डोंबिवली ( पश्चिम ) , 
सोसायटी लिमिटेड , मौजे - चोळे , चर्चजवळ , राजूनगर , डोंबिवली तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
( पश्चिम), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० (१ ) अन्वये 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० (१ ) तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१ /१०६३ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , शकुंतला 
सृष्टी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) /एचएसजी / ( टीसी) / २७९३४ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर १०७ , 
हिस्सा नंबर १० , सर्व्हे नंबर १०७, हिस्सा नंबर ११, लोढा हेवन 
निळजे , डोंबिवली ( पूर्व) , तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४) चा 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -२ / १३५८ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , सावित्री को 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए/ (डिओएम ) / 
एचएसजी / (टीसी )/ २७९४६ / सन २०१५ सीटी सर्व्हे नंबर२३२६ व 
२३२७, सर्व्हे नंबर ३२७ अ , १ पैकी, मौजे नवागाव , प्लॉट नंबर ३२ , 
अभ्युदय को - ऑप हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , गोखले रोड , भागशाळा 
मैदानासमोर , डोंबिवली ( पश्चिम ), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून 
उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

आर. जी . गायकवाड , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडन 
क्रमांक उपनि/ डोंबिवली/ बी -१/ १०४७/ सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , अत्रीनंदन 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी / ( टीसी) / २७९२७ / सन २०१५ जुना सर्व्हे नंबर 
१६१, नवीन सर्व्हे नंबर ७९, हिस्सा नंबर ६ / १, मौजे गावदेवी , महाराष्ट्र 
नगर , महात्मा फुले रोड , डोंबिवली ( पश्चिम ), तालुका कल्याण , 
जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
(१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि/ डोंबिवली/ बी -२ / १३५७ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , सिद्धीविनायक 
प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी) / २७९४४/ सन २०१५ सीटी सर्व्हे नंबर 
१८८५, १८८७ ते १८९० , सर्वे नंबर ३२७ अ, हिस्सा नंबर ५ , मौजे 
नवागाव , अंबिका नगर समोर , महात्मा गांधी रोड , डोंबिवली ( पश्चिम ), 
तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ -१९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

___ उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ १३५९ / सन २०१५. - उप निबंधक , ___ क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ४/ १५३५ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , आशा सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , रघुनंदन को 
निवास को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए / ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २७९४५ / सन २०१५ जुना सर्व्हे नंबर (डिओएम )/ एचएसजी /( टीसी) / २८०३३ / सन २०१५ , सर्वे नंबर ११९ 
२२९ , नवीन सर्व्हे नंबर ४ , हिस्सा नंबर १० ( पैकी) , मौजे नवागांव , पैकी , प्लॉट नंबर ११ ब, गणेश नगर , शिवाजी पथ , डोंबिवली ( पश्चिम ), 
बावन चाळ जवळ , गणेशनगर , डोंबिवली ( पश्चिम ), तालुका कल्याण , तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
जिल्हा ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्था नियम , १९६१ नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण । तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
असे करण्यात आले आहे . 

आर. जी . गायकवाड, 
आर . जी . गायकवाड , डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
डोंबिवली, उप निबंधक , दिनांक १३ ऑक्टोंबर २०१५ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . सहकारी संस्था , डोंबिवली . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ४ / १५६१ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ ९२५ / सन २०१५. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , स्वामी साई 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , भराडी आई चरण को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
बिल्डिंग नंबर ३ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी (डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी) / २८०३४ / सन २०१५ , नवीन सर्व्हे नंबर 
क्रमांक टिएनए/ (डिओएम ) / एचएसजी /(टीसी) / २७४९५/ सन २०१५ , १०२ , हिस्सा नंबर ५, जुना सर्व्हे नंबर १२९ , हिस्सा नंबर ५ , मौजे 
सर्व्हे नंबर १०२ , हिस्सा नंबर २, सर्व्हे नंबर ९, हिस्सा नंबर १ , आजदे, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे , ही संस्था 
जिमखाना रोड, व्हिलेज आजदे गोळवली , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा 
कल्याण , जिल्हा ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
१९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० ( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

आर. जी . गायकवाड, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
आर. जी . गायकवाड , दिनांक १३ ऑक्टोंबर २०१५ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक ३० जुलै २०१५ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३/ १२०३/ सन २०१५. - उप निबंधक , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , जयराम 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३/ १३९७/ सन २०१५. - उप निबंधक , त्रिंबक गॅलेक्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , कृष्णांजली क्रमांक टिएनए / (डिओएम ) / एचएसजी / (टीसी) / २७९३९ / सन २०१५ , 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए / सव्हे नंबर १२१ , हिस्सा नंबर १ ब , मौजे दावडी , शारदा नगर , तुकाराम 
(डिओएम ) / एचएसजी/ (टीसी )/ २७९४९ / सन २०१५, सर्व्हे नंबर १२१, चौक , दावडी डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही 
हिस्सा नंबर १ ब, मौजे दावडी, शारदा नगर, तुकाराम चौक , दावडी , संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . 
डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या १९६१ नियम १० (१) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम । उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
१०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण आले आहे . 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

आर . जी . गायकवाड, 
आर. जी . गायकवाड , डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
डोंबिवली , उप निबंधक , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ १७ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - १ /१३४४ / सन २०१५ . - उप निबंधक. __ क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ ६५१ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , रामा गॅलेक्सी सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री शंखेश्वर 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए / गार्डन ए टाईप ए विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड 
(डिओएम) / एचएसजी/ (टीसी )/ २७९४१/ सन २०१५ , सर्व्हे नंबर १२१, नोंदणी क्रमांक टिएनए / (डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी ) / २७४८८ / सन 
हिस्सा नंबर १ ब, मौजे दावडी, तुकाराम चौक , शारदा नगर , दावडी २०१५ जुना स नंबर १८८ ( पैकी ), नवीन सर्व्हेनंबर २७ ( पैकी) , 
रोड, दावडी गाव, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे , 

कांचनगांव , भोईरवाडी , खंबाळपाडी, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 

जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 

( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम , १९६१ नियम १०(१) अन्वयेतीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " 

संस्था नियम, १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 

संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे . 

असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक ७ जुलै २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -२/ १३४५ / सन २०१५ .- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , न्यु ऋतुराज 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी )/ २७९४२ / सन २०१५ , प्लॉट नंबर १७, 
सर्वे नंबर ७० ब, हिस्सा नंबर १ ( पैकी ) सीटीएम नंबर ७०१० ते 
७०१४ , गजबंधन पाथी, व्ही . पी . रोड, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका 
कल्याण, जिल्हा ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी- ३/१३५६ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , नव शांती 
निकेतन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक 
टिएनए / (डिओएम ) / एचएसजी / ( टीसी ) / २७९४३ / सन २०१५ , सर्वे 
नंबर ४६, हिस्सा नंबर ९ पैकी, सी . टी . एस . नंबर ९७९५, मौजे 
गजबंधन पाथी, डोंबिवली ( पूर्व ), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ /१६९८ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , शिवकृपा 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम )/ एचएसजी / ( टीसी ) / २८०३५ / सन २०१५ , प्लॉट नंबर ३५ 
ब , सहें नंबर १११, हिस्सा नंबर ३ (पैकी), गणेशनगर , शिवाजी पथ , 
डोंबिवली ( प .), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१० ( १ ) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ १३६५ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्रध्दा सबुरी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम ) / एचएसजी/ (टीसी )/ २७९४८ / सन २०१५, सर्व्हे नंबर ४० , 
हिस्सा नंबर ८ क , मौजे सोनारपाडा, गांवदेवी मंदिर रोड, दत्त मंदिराजवळ , 
सोनारपाडा , डोंबिवली (पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ १३६० / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , गोवर्धन धाम 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी) / २७९४७ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर २४३, 
हिस्सा नंबर ११ ब, मौजे भोपर , स्वानंद लोक सोसायटी समोर, भोपर 
रोड, देसलेपाडा , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि/ डोंबिवली/ बी -१/ १७१६ / सन २०१५.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , ओशियाना 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी) / २८०२८ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर 
६२ / ३ इ, ६२ / ३एफ , ६२ / ३एच, ६२/ ४ ए, ६२ / ४बी, ६५ / १, ६५ / 
२, व ६६ / २ व्हिलेज घेसर , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , 
जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३/ १७१७ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , आर्टिका । 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी /( टीसी )/ २८०२७/ सन २०१५ सर्व्हे नंबर 
९१ / १ ए / २, ९१/ १ ए / ३, ९१/ १ ए / ७, ९६ / २, ७७ / ३, ७७/ ४ , 
११६/ ३, ११६ / ५ , व ११६ / ६, व्हिलेज घेसर , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका 
कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-१/ १५२० / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , महालू 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी / ( टीसी) / २८०२९ / सन २०१५ जुना सर्व्हे नंबर 
१२०, हिस्सा नंबर २ पैकी , नविन सर्व्हे नंबर ६० , हिस्सा नंबर २ पैकी , 
व्हिलेज आजदे गोळवली, दावडी रोड, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका 
कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२/ १७१८ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , मेडिटरियाना 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी)/ २८०२६ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ९३ , 
९५ / ८ , ९५ / २५ , ९५ / २७, ९५ / २८ , ९५ / ३० , ९६ / १, व ९९ / ३ ए , 
व्हिलेज घेसर, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. 
२४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 


डोंबिवली . 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


१९ 


आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -२ /१५२९ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , साईराज 
बिल्डिंग नंबर २ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी 
क्रमांक टिएनए /(डिओएम)/ एचएसजी /( टीसी )/ २८०३२ / सन २०१५ 
सर्वेनंबर २३८ ,हिस्सा नंबर ३,व्हिलेज भोपर , वरद विनायक हॉलजवळ 
भोपर देसलेपाडा, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. 
२४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

आर . जी . गायकवाड , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी- ४ /१४०४ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , सुरज पार्क 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी )/ २७९५० / सन २०१५ स नंबर ८५ , 
हिस्सा नंबर १४ , नांदिवली नाका , नांदिवली, विष्णूनगर , डोंबिवली 
( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम १०( १ ) 
अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ १८१० / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , आर्चिड 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी) / २८०४० / सन २०१५ सी टी एस नंबर 
९७५७ ते ९७५९ ली , गोपाळ नगर , गल्ली नंबर , डोंबिवली ( पूर्व) , 
तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ १५१६ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , शिरीन 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम) / एचएसजी / (टीसी )/ २८०३० / सन २०१५ नविन स नंबर 
६० , हिस्सा नंबर २पैकी, जुना सर्व्हे नंबर १२०, आजदे गोळवली, 
डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम 
९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१० (१) अन्वयेतीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी- ४ / १८०९ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री स्वामी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी)/ २८०४१/ सन २०१५ सर्व्हे नंबर १३ 
हिस्सा नंबर ११ पैकी, मौजे पाथी नांदिवली, जयंत विलाजवळ, 
सर्वोदय पार्क समोर , नांदिवली रोड , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , 
जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 


डोंबिवली , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था . डोंबिवली. 


भाग एक ( को .वि .पु .) - ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१० ( १ ) अन्वये तीचे वगीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वगीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -२/ १७७७ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री बालाजी 
हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक 
टीएनए/ (डिओएम )/ एचएसजी/( टीसी) / २८०३६ / सन २०१५, सर्व्हे नंबर 
४० , हिस्सा नंबर ६ , मौजे नांदिवली, नांदिवली पाडा, पी अँड टी 
कॉलनी, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा 
कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ १७९८ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , मॅजेस्टिका 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम) / एचएसजी/ (टीसी)/ २८०३९ / सन २०१५.- सर्व्हे नंबर ७४ / 
१, ७४ / २, ७४ / ३, ७४ / ७, ७४/ ८ , १२५ / २ , १२५ / ३ व्हिलेज 
उसरघर , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१०(१) अन्वयेतीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी- ४ /१८९७/ सन २०१५.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , कमल । 
मेन्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २८०४३ / सन २०१५ , सर्व्हे नंबर ९१, 
हिस्सा नंबर अ ( पैकी), जुना सर्व्हे नंबर ११२ , सीटीसर्व्हे नंबर ८३२१ 
ते ८३४७, राजाजी पथ, १ गल्ली, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , 
जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ १९४५ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , स्वामी को 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए /(डिओएम) / 
एचएसजी/(टीसी)/ २८०४५ / सन २०१५, सर्व्हे नंबर ७० बी , हिस्सा 
नंबर १ ( पैकी), सीटीस नंबर ९५८३ ते ९५८७, व्हिलेज गजबंधन 
पाथी, प्लाझ्मा ब्लड बँक जवळ , कल्याण रोड समोर , व्हि . पी . 
रोड , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१० (१) अन्वये तीचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-३ / १७९६ / सन २०१५.- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , रिव्हर 
रिट्रीट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम) / एचएसजी/(टीसी)/ २८०३७ / सन २०१५ , सर्व्हे नंबर ६५ / 
१, ६५ / २, ६६ / ३ ब, ६६ / ६, ६६ / ७, व ११७, कासारिओव्हिलेज 
घेसर , डोंबिवली ( पूर्व ), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा 


डोंबिवली, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ . . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


२१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ १९२६ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , विशाल 
पार्क को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी) / २८०४४ / सन २०१५ , प्लॉट नंबर 
१,२, ३, ४ सर्व्हे नंबर ४६ व ४९, हिस्सा नंबर २७, ३ ब, ३ अ, ३ ड, 
मौजे कोपर , चारु बामा म्हात्रे स्कूल जवळ , कोपरगांव , डोंबिवली 
( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९(१) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १०( १ ) 
अन्वयेतीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

आर. जी . गायकवाड , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १९९९ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , साईधाम 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम) / एचएसजी/( टीसी )/ २८०४९/ सन २०१५ , सर्व्हे नंबर २० , 
हिस्सा नंबर २, मौजे सागाव, अभिनव हायस्कूल जवळ , सागी , 
डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १७९७ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , रिव्हर डेल 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी)/ २८०३८ / सन २०१५ , सर्व्हे नंबर ६४ / 
२ , ६५ /१, ६५/ २, ६७- ६८ व ७३, व्हिलेज घेसर , डोंबिवली ( पूर्व), 
तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ २००१/ सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , शकुंतला 
व्हिला को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी )/ २८०४७/ सन २०१५ , जुना सर्व्हे नंबर 
११८, नवीन सर्व्हेनंबर १५४, हिस्सा नंबर ११ ब आणि ९ ड, मौजे 
निळजे , लोढा हेवन , कल्याण-शिळ रोड , निळजे , डोंबिवली ( पूर्व) , 
तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / २००२ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री मंगलमूर्ती 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी)/ २८०५० / सन २०१५ , जुना सर्व्हे नंबर 
११५, नवीन सर्व्हे नंबर २६, हिस्सा नंबर ३, मौजे जुनी डोंबिवली, 
नेमाडे गल्ली, जुनी डोंबिवली रोड , डोंबिवली ( पश्चिम ), तालुका 
कल्याण, जिल्हा ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 


डोंबिवली, 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५. 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -२/ २००० / सन २०१५. - उप निबंधक , अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , वास्तु । 

१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम १० (१ ) 
भवानी प्रसाद को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक 

अन्वये तीचे वर्गीकरण " गहनिर्माण संस्था " असन उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
टिएनए /(डिओएम )/ एचएसजी /( टीसी) / २८०४८ / सन २०१५ जुना सर्वे 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
नंबर ३२६ अ ( पैकी), नविन सर्व्हे नंबर २२९ अ ( पैकी), मौजे 
नवागांव, प्लॉट नंबर ८, विजय को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 

आर. जी . गायकवाड , 
दोन पाण्याच्या टाकीजवळ, भोईरवाडी, म. फुले रोड, डोंबिवली ( पश्चिम ), 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम १०( १) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-१ / २०४७ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , विवियाना 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए / 

(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी)/ २८०३० / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ६८ , 
आर. जी . गायकवाड , 

७० / ६२, ७० / ६५ , ७० / ६६ , ७३ / ३, १७३ / १२ , व ७३ / १२, व्हिलेज 
डोंबिवली, 

उप निबंधक, 

घेसर , डोंबिवली ( पूर्व) , तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५. सहकारी संस्था, डोंबिवली. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा 

कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ३/ १९९६ / सन २०१५. - उप निबंधक , १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , जय अंबे ___ " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी)/ २८०४६ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ८२ , 

आर. जी . गायकवाड, 
हिस्सा नंबर १ पैकी, सीटीएस नंबर ५३५१ ते ५३७५, ५२५४ ते डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
५२५७, ५३९९, मौजे आयरे , डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण , । 

दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
जिल्हा ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ २२३६ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री मंगलमुर्ती 
असे करण्यात आले आहे. 

काँप्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /(डिओएम) /एचएसजी/(टीसी) /२८१६३ / सन २०१५ जुना सर्वे 

नंबर १३७, नविन सर्व्हेनंबर १२, हिस्सा नंबर १, २ आणि ४ , जुना 
आर . जी . गायकवाड, 

सर्वे नंबर १३९, नवीन सर्व्हे नंबर १८ , हिस्सा नंबर १अ + १, मौजे 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

चोळे, ओंकार बंगल्याजवळ, बालाजी नगर , चोळे गांव , ठाकुर्ली (पूर्व) , 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 

तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ४/ २०४८ / सन २०१५.- उप निबंधक , आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १० (१ ) अन्वये 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , बेवी को 

तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए /(डिओएम )/ 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
एचएसजी / (टीसी) / २८१५२/ सन २०१५ सर्वे नंबर ७० / ५१, ७१/ ३ , 
७१ / ८, ७१ /९, ७१/ १० , ७१ / ११ व ७१/ १२ व्हिलेज घेसर , डोंबिवली 

आर . जी . गायकवाड, 
( पूर्व), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


२३ 


कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सस्था " असून उपवाकरण 
"भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ३/ २२९० / सन २०१५ .- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , नायसिया 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २८१७३ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ६२ / 
२ब , ६२ / २क , ६३ / १, ९८ , ९९ / ३ब , १०१/ १ ए, १०१ / १ब , १०१ / क , 
१०२ / २, १०७ / ३ए, १०७ / ३बी, व १०७ / ३क , व्हिलेज घेसर , डोंबिवली 
( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९(१) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १०( १ ) 
अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २२९१ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की ,डिओना 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी )/ २८१७४ / सन २०१५ सर्व्हे नंबर ७१/ 
३, ७१/ ८ , ७१ / ९, ७१/ १०, ७१/ ११, ७१/ १२ , ७३/ ६, ७३ / ९ व 
७३ /१० व्हिलेज घेसर , डोंबिवली ( पश्चिम ), तालुका कल्याण, जिल्हा 
ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " 
असून उपवर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे. 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / २२९२ / सन २०१५. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , रिव्हिएरा 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी /( टीसी)/ २८१७२/ सन २०१५ स नंबर ७४ / 
४ , ७४/ ५ , ७४ / ७, ७४/ ८ , ७४/ ९ व ७४/ १०, व्हिलेज उसरघर , 
डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम 
१० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २२८२ / सन २०१५ . - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , गुरूकृपा 
रॉयल को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम ) / एचएसजी/ (टीसी)/ २८१७१/ सन २०१५ सर्व्हे नंबर ६, हिस्सा 
नंबर १३ , देसलेपाडा, गार्डीयन स्कूल शेजारी, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका 
कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
"गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २२४१/ सन २०१५ .- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , गजानन 
कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
(डिओएम) / एचएसजी /( टीसी )/ २८१६६ / सन २०१५ स नंबर ३४ , 
मौजे नांदिवली, साईबाबा मंदीरासमोर, मानपाडा क्रॉस रोड , नांदीवली , 
डोंबिवली ( पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 


डोंबिवली, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था . डोंबिवली. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /( टीसी) /१३३०५ / २०१४ क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी / ( टीसी) / १३३१४ / 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. की , अष्टविनायक २०१४ - २०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे . की , 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था , इमारत क्र . १६८ / अ , टिळक नगर पंचरत्न डी सहकारी गृहनिर्माण संस्था , इमारत क्र . ५९ डी , संकेत 
पोलीस स्टेशन समोर , शांता जोग मार्ग, चेंबूर , मुंबई ४०० ०८९ . क्र . २६५, न्यु म्हाडा टॉवर्स, एकता नगर , शिवाजी राजे संकुल 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०(१९६१ चा ___ जवळ , कांदिवली ( प.), मुंबई ४०० ०६७. ही संस्था महाराष्ट्र 
महा. २४ ) यांचा कलम ९(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांचा 
१९६१ याचा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था कलम ९( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम 
असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण ‘गृहनिर्माण संस्था असून, उप 
करण्यात आले आहे. 

वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
नितीन काळे , 

आले आहे . 
मुंबई, उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

नितीन काळे , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१५. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मुंबई , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
__ मंडळ , मुंबई. दिनांक ५ मार्च २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/( टीसी )/१३३०६ / २०१४ 
२०१५ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे . की , दत्तप्रसाद 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टीसी)/ १३३१५ / २०१४ 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , एकनाथ हातीस्कर रोड , 

२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. की , पंचरत्न ओ 
प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था, इमारत क्र . ५९ अ, संकेत क्र . २६५ , 

न्यु म्हाडा टॉवर्स , एकता नगर , शिवाजी राजे संकुल जवळ , 
अधिनियम , १९६०( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा नियम १० (१) अन्वये तिचे 

कांदिवली ( प.), मुंबई ४०० ०६७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून, उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू 

संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा.२४ ) यांचा कलम ९(१ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० (१ ) अन्वये 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 

तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 

नितीन काळे , 
मुंबई, उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

नितीन काळे , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१५. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मंडळ , मुंबई. 
दिनांक ५ मार्च २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /( टीसी )/ १३३१२/ २०१४ उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. की , पंचरत्न ई 

____ क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/एचएसजी/( टीसी)/ १३३१६/ २०१४ 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, इमारत क्र . ५९ ई, संकेत क्र . २६५, 

२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. की , मंगलमुर्ती 
न्यु म्हाडा टॉवर्स , एकता नगर , शिवाजी राजे संकुल जवळ , 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था, इमारत क्र . - रबी, तुर्भे मंडाले , मानखुर्द, 
कांदिवली (प.), मुंबई ४०० ०६७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

मुंबई ४०० ०८८ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा.२४ ) यांचा कलम ९(१ ) 

१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १) अन्वये 

संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 

गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 

गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ५ मार्च २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १० मार्च २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून । 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /(टीसी)/ १३३१७ / २०१४ 
२०१५ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. की , हार्मनी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, इमारत क्र .-११ अ, बी, सी , न्यु म्हाडा 
कॉलनी, शैलेंद्र नगर, दहिसर , मुंबई ४०० ०६८ . ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम 
९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १०( १ ) 

अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून, उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टीसी)/ १३३२१ / २०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. कि , सिद्धीविनायक 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र . २- डी , तुर्भे मंडाले , 
मानखुर्द, मुंबई ४०० ०८८ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून, उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १० मार्च २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १९ मार्च २०१५. 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ, मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टीसी)/ १३३१९ / २०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. की, त्रिवेणी टॉवर्स 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था , इमारत क्र .- ५६ ओ, बी, सी , संकेत क्र . 
२६५ , न्यू म्हाडा टॉवर , शिवाजी राजे संकल जवळ , कांदिवली 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६०( १९६१ चा महा. २४) यांचा कलम ९(१) महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी/( टीसी)/१३३२२ / २०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , साईदत्त 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, इमारत क्र - २सी, तुर्भे मंडाले , मानखुर्द 
( पूर्व), मुंबई ४०० ०८८ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६०( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १) महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १६ मार्च २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २० मार्च २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ, मुंबई. 


क्रम 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/( टीसी)/ १३३२० /२०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. कि , मालवणी 
सुखसागर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, इमारत क्र . - १ अ, गायकवाड 
नगर , मालवणी , मालाड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०९५ . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०(१९६१ चा महा. २४ ) 
यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा 
नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी/( टीसी )/ १३३२३ / २०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. कि , संकल्प सिद्धी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र .- ४ अ, प्रतिक्षानगर , 
सायन , मुंबई ४०० ०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा.२४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २० मार्च २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


दिनांक २३ मार्च २०१५. 


भाग एक ( को .वि . पु. ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टिसी) / १३३२४ / २०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , त्रिमुर्ती सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था, इमारत क्र . १ अ, बी , सी , तुर्भे मंडाले, मानखुर्द 
( पूर्व), मुंबई ४०० ०८८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टिसी)/ १३३२७/ २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मोतीलाल 
नगर- १ लोटस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, मोतीलाल नगर 
१, चाळ क्र . ९२,९४ व ९६, गोरेगांव ( प.), मुंबई ४०० १०४ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०( १९६१ चा 
महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
याचा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास । 

मंडळ , मुंबई . 


दिनांक २४ मार्च २०१५ . 


मुंबई , 
दिनांक १० एप्रिल २०१५. 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टिसी)/ १३३२५ / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , राजयोग 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी . टी . एस . क्र . १३७४ पार्ट ओ , 
नविन म्हाडा वसाहत , स्वामी समर्थ नगर सर्कलजवळ , वसोवा, 
अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
सस्था आधीनयम, १९६०( १९६१ चा महा . २४ ) याचा कलम ९ ( १ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम /एमएचएडीबी /एचएसजी /(टिसी)/१३३२८ / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मोतीलाल 
नगर - १ वेलकम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , मोतीलाल 
नगर- १, चाळ क्र . २७५ , २७७ व २७९ गोरेगांव ( प .), मुंबई ४०० 
१०४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा.२४) यांचा कलम ९( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ याचा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था 
असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 

नितीन काळे , 
मुंबई 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १० एप्रिल २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक ७ एप्रिल २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी/(टिसी)/ १३३२६ / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मोतीलाल 
नगर- १ मेट्रोलिंक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , मोतीलाल 
नगर - १, चाळ क्र . २६५ , २६७, २६९ व २७१, गोरेगांव (पश्चिम ), 
मुंबई ४०० १०४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६०( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ याचा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम /एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टिसी) /१३३३१ / २०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , सुर्योदय 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्र . ६ अ व बी , विनोबा 
भावेनगर , कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७०, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा 
नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उप 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

नितीन काळे , 
मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १५ मे २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १० एप्रिल २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ २७ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/(टिसी) / १३३३२ / २०१४ क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/(टिसी)/ १३३३६/ २०१५ 
२०१५ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , श्रीराम गिरणी २०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , माऊली 
कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित. न . ग. बनसोडे मार्ग , सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्र . ४अ, तुर्भे मंडाले , 
वरळी, मुंबई ४०० ०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था मानखुर्द ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १९६०( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये संस्था अधिनियम , १९६०( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १०( १) अन्वये 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० (१ ) तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून, उपवर्गीकरण ‘ भाडेकरू 
अन्वये तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उपवर्गीकरण सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 

नितीन काळे , 
नितीन काळे , मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , दिनांक २६ जून २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
दिनांक २५ मे २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 
मंडळ , मुंबई. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी /एचएसजी/(टिसी)/ १३३३७/ २०१५ 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी / (टिसी) / १३३३३ / २०१५ २०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , वृदांवन 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मातोश्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्र . ५-ए, तुर्भे-मंडाले 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र . ४ बी, तुर्भे मंडाले , मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर समोर , मानखुर्द ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८८ , 
मानखुर्द ( पूर्व) मुंबई ४०० ०८८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था नोंदणी क्रमांक एमयएम / एमएचडीबी / एचएसजी / (टिसी) / १३३३७ / 
अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९(१ ) २०१५- २०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १०(१ ) अन्वये १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी 
तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उपवर्गीकरण ‘ भाडेकरू संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण संस्था असून , उपवर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी 

गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 
नितीन काळे , 

नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १८ मे २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास दिनांक १४ जुलै २०१५. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळ , मुंबई . 

___ मंडळ, मुंबई. 


मुंबई, 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून । 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी /(टिसी)/ १३३३५ / २०१५ 
२०१६ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , ओम सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र .- ३ अ , तुभे मंडाले, मानखुर्द 
( पू.) मुंबई ४०० ०८८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १ ) महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून, उपवर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम /एमएचडीबी/ एचएसजी /(टिसी)/ १३३३८ / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , अष्टविनायक 
( जी ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक ५८ - जी , 
न्यु म्हाडा टॉवर , एकता नगर समोर , कांदिवली (पश्चिम ), मुंबई 
४०० ०६८ , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी/ (टिसी) / 
१३३३८ / २०१५ - २०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६०( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १ ) महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून , उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २४ जून २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास । 

मंडळ, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १४ जुलै २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


भाग एक ( को .वि .पु .) - ४अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी /(टिसी )/ १३३३९ / २०१५ क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी /(टिसी) / १३३४२ / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , साई श्रद्धा २०१६ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , अष्टविनायक 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , संकेत क्रमांक २६८, इमारत ( एफ ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्रमांक ५८ -एफ , 
क्रमांक १ बी , गायकवाडनगर , मालवणी , मालाड ( पश्चिम ) , संकेत क्रमांक २८३, न्यू म्हाडा टॉवर , एकतानगर समोर , कांदिवली 
मुंबई ४०० ०९५ . नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी / ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०६७. क्रमांक / एमयुएम / एमएचडीबी / 
(टिसी) / १३३३९ / २०१५ - २०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था एचएसजी /(टिसी ) / १३३४२/ २०१५- २०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) महाराष्ट्र संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये 
वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 


नितीन काळे , 

नितीन काळे , 
मुंबई , उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १४ जुलै २०१५. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ . 

निर्माण व क्षेत्रविकास 
___ मंडळ , मुंबई. 

मंडळ , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी /(टिसी )/१३३४० / २०१५ 

क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी /(टिओ) /१३३४५ / २०१५ 

____ २०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , शैलेंद्रनगर 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , वृंदावन 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्रमांक २० व २१, उन्नत 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे असोसिएशन लि . बि . नं . ४ , 

अजिंक्यतारा को - ऑप. हौ . सो . लि ., शैलेंद्रनगर, शैलेंद्र विद्यालय 
नगर - ४, गोरेगाव ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०४ . ही संस्था महाराष्ट्र 

मार्ग, एस . व्ही . रोड , दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८ . हे 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम 

असोसिएशन ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 

१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १) महाराष्ट्र सहकारी 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा 

संस्था नियम, १९६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप 

सर्वसाधारण असून , उप वर्गीकरण इतर असे करण्यात आले 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 

आहे. 
नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

नितीन काळे , 
दिनांक १७ जुलै २०१५. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मंडळ , मुंबई. दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी /(टिसी)/ १३३४१/ २०१५ 

क्रमांक टिएनए / एमएचडीबी/ एचएसजी/ (टिसी) /१३५५० / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , वैभव 

२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मिरारोड 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नं. एन . डी . 

स्वराज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक एल 
आर .२२, सी . टी .एस . नंबर २४ , टिळकनगर , चेंबूर ( पश्चिम ) , 

९ ते एल-१२, न्यु म्हाडा कॉम्प्लेक्स , सुर्या शॉपींग समोर , शांती 
मुंबई ४०० ०८९ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

गार्डन, मीरा रोड (पूर्व ) ठाणे नोंदणी क्रमांक टिएनए , 
१९६०( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 

मुंबई ४०० ०६७.नोंदणी क्रमांक /टिएनआर/ एमएचएडीबी/ एचएसजी / 
आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

(टिसी) / १३५५० / २०१५ - २०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 

अधिनियम , १९६०( १९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ ( १) महाराष्ट्र 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 

सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 

वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 

नितीन काळे , 
मुंबई , उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

नितीन काळे , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मंडळ , मुंबई. दिनांक ६ ऑक्टोंबर २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ २९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी /(टिसी)/ १३३५१/ २०१५ क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी /(टिसी)/ १३३५४/ २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , कृष्णकुंज २०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , जय सहकारी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक २ अ, पंचरत्न , गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , २० मंगलवाडी , जगन्नाथ शंकर रोड , 
म्हाडा संकुल, तुर्भे मंडाले , मानखुर्द, मुंबई ४०० ०८८ . नोंदणी गिरगाव , मुंबई ४०० ००४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी/ (टिसी)/ १३५५१ / २०१५ -२०१६ अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा.२४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०( १९६१ चा __ नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
महा .२४ ) यांचा कलम ९( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , १० (१ ) 
याचा नियम , १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण 
असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
असे करण्यात आले आहे . 

नितीन काळे , 
नितीन काळे , मुंबई, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
दिनांक ६ ऑक्टोंबर २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

___ मंडळ , मुंबई. 
____ मंडळ , मुंबई . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी /(टिसी )/ १३३५५ / २०१५ 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी/ (टिसी)/ १३५५२/ २०१५ २०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मालवणी 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , उत्कर्ष को वास्तुरचना सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक २ 
ऑप . हौ . सोसायटी लिमिटेड , म्हाडा वसाहत , मुरलीधरनगर समोर , एबीसी, संकेत क्रमांक २७० , गायकवाडनगर , मालवणी, मालाड 
खोज खुंटवली, अंबरनाथ ( पश्चिम ) जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०९५. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १ ) 
नियम , १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उप अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून, उप वर्गीकरण 
वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 
आले आहे. 

नितीन काळे , 
नितीन काळे , मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 
मंडळ , मुंबई. 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी /(टिसी )/ १३३५६ / २०१५ 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी /(टिसी)/ १३३५३ / २०१५ -- २०१६ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , गायत्री सहकारी 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , सह्याद्री गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नंबर ७० / ७२, नानाभाई परळकर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्रमांक १- ए, बी , सी , मार्ग, ( परळ गाव ), मुंबई ४०० ०१२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
विनोबा भावे नगर , कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७०. नोंदणी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १ ) 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी /(टिसी) /१३३५३/ २०१५ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
२०१६ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , 
चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप 
१९६१ याचा नियम , १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 

नितीन काळे , 
नितीन काळे , मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
दिनांक २८ ऑक्टोंबर २०१६. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास . 

मंडळ , मुंबई . 
मंडळ , मुंबई . 


का 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी /(टिसी ) / १३३५७/ २०१५ क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /(टिसी) / १३३६० / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मोरया सहकारी २०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , न्यु हिंन्द मिल 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक ३ बी , तुर्भे मंडाले , श्री विघ्नहर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , १- ड, न्यु हिंद मिल 
मानखुर्द , मुंबई ४०० ०८८ . नोदंणी क्रमांक / एमयुएम / एमएचएडीबी / कंपाऊंड, रामभाऊ भोगले मार्ग, माझगाव, मुंबई ४०० ०१०. ही 
एचएसजी / (टिसी) / १३३५७/ २०१५ - २०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा.२४ ) यांचा कलम ९( १ ) महा. २४ ) यांचा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा नियम , नियम, १९६१ याचा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात करण्यात आले आहे . 
आले आहे . 

नितीन काळे , 
नितीन काळे , मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , दिनांक १ जानेवारी २०१६ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ, मुंबई . 
___ मंडळ , मुंबई . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /(टिसी)/ १३३६१/ २०१५ 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /(टिसी )/ १३३५८ / २०१५- । २०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , स्टँडर्ड प्रभा 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , गॅलेक्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गिरणी कामगार वसाहत , स्टैंडर्ड 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक २ एबीसी , मिल , न्यु प्रभादेवी रोड , प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५. ही संस्था 
विनोबा भावे नगर , कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७० . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त 
यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
१९६१ याचा नियम , १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
संस्था असून, उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
करण्यात आले आहे . 

नितीन काळे , 
नितीन काळे , मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, दिनांक २ जानेवारी २०१६. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 
मंडळ , मुंबई. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक / एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी /(टिसी)/ १३३६३ / २०१६ 
क्रमांक / एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/(टिसी) / १३३५९/ २०१५- २०१७. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , केदार हाईटस् 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , नंदनवन । सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक १५५ , नेहरुनगर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक २/ ओ, म्हाडा पोलिस स्टेशन जवळ , नेहरुनगर , कुर्ला ( पूर्व), मुंबई ४०० ०२४ . 
कॉम्प्लेक्स, जन . अरुणकुमार वैद्य नगर, मागाठणे , बोरीवली ( पूर्व) , नोंदणी क्रमांक क्रमांक / एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी/ (टिसी) / 
मुंबई ४०० ०६६. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १३३६३/ २०१५ - २०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २ जानेवारी २०१६ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ५ मार्च २०१६. 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मंबई ग निर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ ३१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टिसी)/ १३३६४ / २०१५ क्रमांक एमयुएम/ एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टिसी)/ १३३६७/ २०१६ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , चिंतामणी २०१७ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , इंद्रप्रस्थ 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक १ सी , न्यु हिंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक ४ - ड , न्यु हिंद 
मिल म्हाडा कंपाऊंड , रामभाऊ भोगले मार्ग, घोडपदेव , मुंबई ४०० मिल म्हाडा संकुल , रामभाऊ भोगले मार्ग ( घोडपदेव ), माझगांव, 
०३३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०( १९६१ 

मुंबई ४०० ०३३ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
चा महा .२४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे 
गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी 

वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 

सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १० मार्च २०१६ . 


नितीन काळे, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१६. 


नितीन काळे , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

___ मंडळ , मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टिसी)/ १३३६५ / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , विजयस निवास 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नंबर ३१. ३२ , सी . टी . एस . 
नंबर १९५ / १५३, गुलमोहर रोड नंबर १, अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई 
४०० ०४९ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , १०( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरु 
सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/( टिसी)/ १३३६८ / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , सिद्धिविनायक 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक १- बी , न्यु हिंद 
मिल म्हाडा कंपाऊंड , रामभाऊ भोगले मार्ग, घोडपदेव , 
मुंबई ४०० ०३३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ )यांचा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून, उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १२ एप्रिल २०१६. 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


नितीन काळे, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १८ मार्च २०१६. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/ (टिसी)/ १३३६६ / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , कोहिनूर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , ४ / क , म्हाडा संकुल , न्यु हिंद 
मिल, माझगाव, मुंबई ४०० ०१०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा.२४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा नियम , १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/(टिसी )/ १३३६९ / २०१६ 
२०१७ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मंगलमुर्ती 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक अ विंग , स्वदेशी 
म्हाडा संकुल, स्वदेशी मिल रोड , सायन , चुनाभट्टी , 
मुंबई ४०० ०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा .२४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१६ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी / (टीसी) / १३३७१ / २०१६ क्रमांक टी .एन.ए./ ( पी.एल . आर.)/ एच.एस. जी ./(टीसी) / २८३४९ / 
२०१७. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , अविष्कार २०१५- २०१६ / सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
रॉयल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . २२९ व २६७ , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , 
सी . टी . एस. नंबर १२ (पार्ट ), नेहरुनगर, कुर्ला, मुंबई ४०० ०२४ . तारांगण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित प्लॉट नंबर २०,२१, 
क्रमांक / एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी / (टीसी) / १३३७१/ २०१६ 

सर्व्हे नंबर १०२, हिस्सा नंबर ४ ( पैकी), अष्टविनायक कॉम्प्लेक्स 
२०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ 

जवळ , टेंभोडे रोड, पालघर , ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र 
चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम 
१९६१ याचा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 

९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 
असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 

कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा 
करण्यात आले आहे . 

नियम , १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 

आले आहे. 

नितीन काळे , 
मुंबई 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ४ मे २०१६. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

सुरेश अंधारे , 
____ मंडळ , मुंबई . 

पालघर , 

दिनांक १९ मार्च २०१६. सहकारी संस्था, पालघर . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम/ एमएचडीबी / एचएसजी /( टीसी )/१३३७२ /२०१६ 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
२०१७. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , पवन हाईट्स् 

क्रमांक टी . एन .ए./ ( पी. एल. आर.)/ एच.एस. जी./(टीसी)/ २८३५० / 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक ५ब , न्यु हिंद २०१५ - २०१६ / सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
मिल , म्हाडा संकुल, रामभाऊ भोगले मार्ग, माझगांव , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , 
मुंबई ४०० ०३३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

हेमकुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित सर्व्हे नंबर १३१, हिस्सा 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात नंबर ५ , प्लॉट नंबर १, टेभोंडे बस स्टॅन्डजवळ , टेभोंडे, ता . जि . 
आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 

संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 

गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 
नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

सुरेश अंधारे , 
दिनांक ५ मे २०१६ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २१ मार्च २०१६ . 
मंडळ , मुंबई . 

सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निale 


मार्च २०१६. 


मुंबई, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक टि .एन.ए./( पी. एल. आर.)/ एच .एस . जी ./(टीसी) / २८३४८ / 
२०१५ - २०१६ / सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , श्री . दामोदर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित सव्र्हे नंबर ७ ( पार्ट ), प्लॉट नंबर 
अ- २, त्रिवेदी नगर , सरावली, बोईसर ( पश्चिम ), ता . जि . पालघर , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा .२४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ याचा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण 
संस्था असून, उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक टी. एन .ए./( पी .एल . आर.)/ एच.एस. जी./( टीसी)/ २८४८६ / 
२०१६- २०१७/ सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , 
कृष्ण भक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नंबर १३३ , 
बि . नंबर बी -२४ , बी -२५ , ओ- ३९, सरावली, बोईसर ( पश्चिम ), 
ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून, उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १७ मार्च २०१६ . 


सुरेश अंधारे , 

सहायक निबंधक , 
सहाकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१६ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


३३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक टी. एन.ए./( पी. एल. आर.)/ एच. एस. जी ./(टीसी)/ २८४८७ / 
२०१६- २०१७ / सन २०१६ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे . की , 
श्री . गजानन साई अपार्टमेंट , बि . नंबर ३, सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सर्वे नंबर १९० /१मे, १९० / ८ , सीटी सर्वे नंबर १४७७ , 
२०६३ ते २०७२, नाईक वाडी, माहिम रोड, पालघर , ता .जि .पालघर , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक टी . एन. ए./ ( पी . एल . आर .) / एच. एस . जी . /( टी . सी .) / 
२८४९० / २०१६ - २०१७ / सन २०१६ . - सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत 
आहे . कि , शेवंती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नंबर 
९१ , हिस्सा नंबर २ , कमला पार्क , माहिम रोड , पालघर ( पश्चिम ) , 
ता .जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम , १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक, 
सहाकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २८ एप्रिल २०१६. 


सुरेश अंधारे , 

सहायक निबंधक , 
सहाकारी संस्था, पालघर. 


पालघर , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१६ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक टी . एन . ए. / ( पी .एल . आर . ) / एच.एस. जी . / ( टी . सी . ) / 
२८४८८ / २०१६ - २०१७ / सन २०१६ . - सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत 
आहे . कि , तुलसी पुष्प अपार्टमेंट , सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सर्व्हे नंबर १२२ /१ओ, हिस्सा नं १/ ३, सर्व्हे नं १२२, हिस्सा 
नंबर बी , टेभोंडे रोड , पालघर ( पश्चिम ), ता .जि . पालघर , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा.२४ ) चे 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम/ एमएचएडीबी/ एचएसजी /( टी . सी.)/ ५१३५ / २०१५ 
२०१६ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे . की , अभिनंदन 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक १- ओ , हॉटेल 
पतंगजवळ , गोराई रोड , बोरीवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०९१. ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा.२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५. 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


पालघर , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१६ . 


सुरेश अंधारे , 

सहायक निबंधक, 
सहाकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
क्रमांक टी .. एन.ए./( पी .एल . आर .)/एच. एस. जी ./ (टी . सी.) / 
२८४८९ / २०१६- २०१७/ सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत 
आहे . कि , वृंदावन धाम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्वे 
नंबर ७८ , प्लॉट नंबर ८ , आंबेडकर नगर , राम नगर , नवली , 
पालघर (पूर्व ), ता .जि . पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६०( १९६१ चे महा. २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी /( टी. सी .)/ ५१८२ / २०१५ 
२०१६. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे . की , अष्टविनायक 
( एच ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्रमांक ५८ एच , 
संकेत क्रमांक २८३ , न्यु म्हाडा टॉवर , एकता नगरसमोर , कांदिवली 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम , १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 


आहे . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , 
सहाकारी संस्था , पालघर . 


मुंबई , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ . 


पालघर , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१६ . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ५ 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम /टिएनए / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टिसी) / 
१३१४५ / २०१४ - २०१५ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
की , सहयोग सहकारी गृहनिर्माण संस्था, इमारत क्रमांक ९७, नविन 
कोकण वसाहत (म्हाडा ),बिर्ला कॉलेज जवळ , कल्याण ( पश्चिम ) , 
४२१ ३०१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६०( १९६१ चा महा .२४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चा नियम , १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी 
इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


___ उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /(टिसी) / १३२९७/ २०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे . की , सर्वोदय नगर 
साई गणेश सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्रमांक ८ व 
९, म. हौ . बो . कॉलनी, सर्वोदय नगर , जोगश्वरी ( पूर्व), मुंबई ४०० 
०६० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम , १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था 
असून, उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ४ मार्च २०१५ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनाक 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


आक्टोबर २०१४. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक टिएनए / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टिसी) /१३१४५ो / 
२०१४- २०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , विरार 
बोळींज साई आशिर्वाद सहकारी गृहनिर्माण संस्था, प्लॉट नंबर १ 
आगाशी रोड , विरार ( पश्चिम ), ही संस्था महाराष्ट सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम , १० (१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू 
सहभागीदारी ‘इतर संस्था असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी/ (टिसी )/ १३२९९/ २०१४ 
२०१५ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. की , अष्टविनायक 
( ड), सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डिंग नंबर ५८ ( ड ), 
न्यू म्हाडा टॉवर , एकतानगर समोर , कांदिवली (पश्चिम ), मुंबई 
४०० ०६७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६०( १९६१ चा महा .२४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

___ मंडळ , मुंबई . 


मंबई . 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१४. 


नितीन काळे , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी /(टिसी )/ १३२९५ / २०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे. की , महावीरनगर 
सरोवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्रमांक ५०, ६१,६२ , 
पारिजात बिल्डिंगच्या समोर, म्हाडा कॉलनी , वसंत कॉम्प्लेक्स 
जवळ , महावीरनगर, कांदिवली ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०६७, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ 
चा नियम, १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , 
उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी इतर संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टिसी)/ १३३०० / २०१४ 
२०१५. - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे . की , अष्टविनायक 
( इ), सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डिंग नंबर ५८ ( इ), 
न्यू म्हाडा कॉलनी, एकतानगर समोर, कांदिवली ( पश्चिम), मुंबई 
४०० ०६७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चा नियम , १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १३ ऑक्टोंबर २०१४ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


३५ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /(टिसी) /१३३०१ / २०१४ 
२०१५ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , अष्टविनायक 
( अ ), सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डिंग नंबर ५८ ( अ) , 
न्यू म्हाडा टॉवर , एकतानगर समोर , कांदिवली ( पश्चिम ) , मुंबई 
४०० ०६७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चा नियम , १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु -एस / एच. एस . जी ./ (टिसी)/ १०७१५ / 
२०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई, 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मेफेअर हिलक्रेस्ट 
को . ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सिटीएस नंबर २ए / ३बी, पवई हिल 
रोड ऑफ गोदरेज हिरानंदानी लिंक रोड , विक्रोळी (पश्चिम ), मुंबई 
४०० ०७९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , मुंबई. 


नवी मुंबई , 

संध्या पडोळे , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस -विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी / (टिसी)/ १३३०४ / २०१४ 
२०१५ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मोतीलाल नगर 
- १, नवदुर्गा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्रमांक १२३ 
ते १२८ मोतीलाल नगर - १, गोरेगाव ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०४ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०( १९६१ चा 
महा.२४ ) यांचा कलम ९(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


__ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एस विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एस / एचएसजी/ (टिसी)/ १०७१४ / २०१४ 
२०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई , 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , महावीर इम्पोरियल को 

ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सिटीएस नंबर ५३५ / ३१, ऑफ 
व्हिलेज भांडुप ( पूर्व), मुंबई ४०० ०४२. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम 
९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा 
नियम, १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १७ जानेवारी २०१५. 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
____ मंडळ , मुंबई . 


कोकण भवन , 

संध्या पडोळे , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस -विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- सी / एचएसजी/ (टिसी)/१३०० / २०१४ 
२०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग, मुंबई , 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , जयमल्हार को . 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , बिल्डिंग नंबर २१ , मारुती 
लेन , जुनी फुलगल्ली, भुलेश्वर, मुंबई ४०० ००२, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम , १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून, उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , एन विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु -एन / एचएसजी /(टिसी) /१०७४५ / २०१४ 
२०१५ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई, याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मीरा सागर नंबर २ को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नंबर २, नवरोजी लेन , घाटकोपर 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८६. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम , १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 


नवी मुंबई, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ . 


सतिश मा . तोटावार , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सी विभाग, मुंबई . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ५अ 


कैलास प. जेबले , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन-विभाग , मुंबई. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु-एन/ एचएसजी/ (टिसी) /१०७४६ / २०१४ 
१५ / २०१५. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई , 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , कुकरेजा पॅलेस एफ विंग 
को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी. टी. एस . नंबर २४९ , 
वल्लभ बाग लेन एक्सटेंशन , गरोडिया नगर , घाटकोपर ( पूर्व), मुंबई 
४०० ०७७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६०(१९६१ चा महा.२४ ) यांचा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम , १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ . 


कैलास प. जेबले , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन -विभाग, मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, बी विभाग, मुंबई यांजकडून । 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- बी / जीईनएन / ( ओ)/ ८७१७/ २०१४-१५ / 
२०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, बी-विभाग, मुंबई , 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , लक्ष्मी बिल्डिंग 
कमर्शिअल प्रिमायसेस को - ऑप. सोसायटी लिमिटेड, ४३- ४५, 
नागदेवी क्रॉस लेन , मुंबई ४०० ००३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चे नियम , १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून , उप वर्गीकरण ‘ इतर 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


___ ( २) सहकार नगर २, पंचशील को - ऑप. हौ . सोसा. लि . अ 

७ / ५२५ , सहकार नगर रोड नं . २, रोड नं . १, चेंबूर मुंबई ४०० 
०७१, नोंदणी क्र . बीओएम ( डब्ल्यू-एम )/ एचएसजी ( ओएच) / 
६३२८ / १९९२- ९३. 

(३ ) सहकार नगर २, शांतिवन को - ऑप . हौ . सोसा . लि ., ओ 
१ / ४७३, बि . नं . अ- १, ओ- २ , ७- १२ आणि अ- १३ सहकार नगर 
रोड नं . २ , रोड नं . १, चेंबूर मुंबई ४०० ०७१, नोंदणी क्र . बीओएम 
( डब्ल्यू- एम ) / एचएसजी ( ओएच ) / ७५६५ / १९९३-९४ . 
___ ( ४ ) सहकार नगर २, शांतिदूत को - ऑप . हौ . सोसा. लि . , 
सहकार नगर रोड नं . २, रोड नं . १, चेंबूर मुंबई ४०० ०७१, नोंदणी 
क्र . बीओएम ( डब्ल्यू-एम) / एचएसजी ( ओएच )/ ६६१६ / १९९२-९३, 
दिनांक १९ मार्च १९९३ . 

( ५ ) सहकार नगर २, समता को - ऑप. हौ . सोसा . लि ., 
सहकार नगर रोड नं . २, रोड नं . १, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , 
नोंदणी क्र . बीओएम ( डब्ल्यू - एम) / एचएसजी ( ओएच )/ ६२३७ / 
१९९१- ९२ . 

( ६ ) सहकार नगर २ , प्रियदर्शनी को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., ओ 
१६ / सहकार नगर रोड नं . २, रोड नं . १, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१, 
नोंदणी क्र . बीओएम ( डब्ल्यू -एम) / एचएसजी ( ओएच) / ७५८२ / 
१९९३- ९४ , दिनांक ६ नोव्हेंबर १९९३. 

या संस्था उपरोक्त नमूद कारणास्तव सहकार नगर विभाग २ 
को - ऑप. हौ . सोसा. असोसिएशन लि ., नोंदणी क्र . एमयुएम / 
एमएचएडीबी/ एचएसजी ( टीसी ) /१२४९१/ २००६ - २००७ या 
असोसिएशनमध्ये विलिनीकरणाचा दिनांक १२ एप्रिल २०१३ रोजीचा 
मसुदा आदेश कायम करीत आहेत . 
___ या संस्था सहकार नगर विभाग २ को - ऑप. हौ . सोसा . असोसिएशन 
लि ., या असोसिएशनमध्ये विलिनीकरणानंतर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये उपरोक्त नमूद सहा 
संस्थांची नोंदणी रद्द करून , तसेच संस्थांच्या एकत्रिकरणानंतर 
सहकार नगर विभाग २ को - ऑप . हौ . सोसा . असोसिएशन लि ., या 
असोसिएशनचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १३ ( ३) अन्वये नाव व उद्देश बदलण्यात येऊन त्याऐवजी 
सहकार नगर , विभाग २ को - ऑप . हौ . सोसा. लि ., ओ / ४९२, 
सहकार विभाग- २, रोड नं . १, चेंबूर , मुंबई- ७१, या नावाने 
गृहनिर्माण संस्था अस्तित्वात येईल व तीचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था ऐवजी गृहनिर्माण संस्था आणि उपवर्गीकरण इतर ऐवजी 
भाडेकरू सहभागी संस्था असे नोंदणी क्र . एमयुएम / एमएचएडीबी / 
एचएसजी ( टीसी)/ १२४९१/ २००६- २००७ नुसार घोषित करीत आहेत . 
तसेच संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ९ मधील तरतुदींनुसार कायम करणे प्रस्तावित करीत 
आहे . 

सदरचे अंतीम आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१६ रोजी माझ्या 
सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे . 


मुंबई, 
दिनांक ४ मार्च २०१५ . 


एस . बी . दाभाडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

बी -विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांचे कार्यालय , 
गृहनिर्माण भवन , १ ला मजला, रुम नं . २११, वांद्रे ( पूर्व), 

मुंबई ४०० ०५१ 

आदेश 
क्रमांक मुंम / उपनि/ बी -२ / एकत्रिकरण आदेश / १८७८ / २०१६. 
महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व नियम 
१६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
मुंबई याद्वारे , - (१ ) सहकार नगर - २, शांतिनाथ को - ऑप. हौ . सोसा . 
लि ., अ - ४ / ४९८ , सहकार नगर रोड नं . २, रोड नं . १, चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७१, नोंदणी क्र . बीओएम /( डब्ल्यू- एम ) / एचएसजी 
( ओएच) / ६३२७/ १९९२-९३, दिनांक २३ ऑक्टोबर १९९२ . 


नितीन काळे, 
मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २२ मार्च २०१६. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ -१९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ ३७ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून टॉवर्स को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
आदेश 

टीएनए / एमएचएडीबी / एचएसजी / (टीओ) /( टीसी ) / १३१९२ / २०१२ 
क्रमांक ममं / उपनि / बी - २ / एकत्रीकरण / ३८५४ / २०१५ . - महाराष्ट्र 

२०१३ संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

चे कलम ९ मधील तरतुदीनुसार कायम करणे प्रस्तावित करीत 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व नियम १६ 

आहे . 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नितीन काळे , उप 
निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

सदरचे अंतीम आदेश आज दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजी 
मुंबई याद्वारे ओशिवरा गार्डन व्ह्यू को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 

माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे . 
व ओशिवरा वरून को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . या संस्था 
ओशिवरा पार्क व्ह्य को - ऑ. हौ . सो . लि . या संस्थेमध्ये विलिनीकरणाचा 

नितीन काळे , 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा मसुदा आदेश कायम करीत 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
आहेत . तसेच ओशिवरा पार्क व्ह्यू को - ऑप . हौ . सोसायटी लि ., 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
बि . नं . २४, ओशिवरा म्हाडा कॉम्प्लेक्स , अंधेरी ( प . ), मुंबई ४०० 

मुंबई . 
०५३ , नोंदणी क्र . बीओएम / के - डब्ल्यू / एचएसजी /९८३४ / सन १९९७ 
९८ , दिनांक २४ ऑक्टोबर १९९७ या संस्थेमध्ये विलिनीकरणानंतर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग 
ओशिवरा वरून को . ऑप. हौ . सो . लि . या संस्थेचा नोंदणी क्र . 

यांजकडून 
बीओएम / के - डब्ल्यू / एचएसजी / ९८५६/ सन १९९७ - ९८ , दिनांक २२ महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व 
डिसेंबर १९९७ , ओशिवरा गार्डन व् को . ऑप . हौ . सोसायटी लि ., 

विनियमन ) अधिनियम , १९६३ 
या संस्थेचा नोंदणी क्र . बीओएम / के - डब्ल्यू / एचएसजी / १००२४/ सन क्रमांक जिउनि / पणन / कृउबासमहाड / शे. मा .निय / सन १६ . 
१९९८- ९९ , दिनांक ५ नोव्हेंबर १९९८ रद्द करून ओशिवरा पार्क व्ह्यू ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
को . ऑप. हौ . सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक बीओएम / के - डब्ल्यू / अधिनियम , १९६३ चे कलम ३ पोट - कलम ( १ ) व मा . पणन 
एचएसजी / ९८३४ / सन १९९७- ९८ , दिनांक २४ ऑक्टोबर १९९७ संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ मधील सीएमआर / आर / ३५ / अॅक्ट अॅण्ड रुल्स , दिनांक १८ सप्टेंबर १९८१ 
तरतुदींनुसार कायम करणे प्रस्तावित करीत आहे. 

अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपत्वे जिल्हा उप 
सदरची अंतीम आदेश आज दिनांक २४ जुलै २०१५ रोजी माझ्या 

निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांनी या अधिसुचनेद्वारे 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , महाड , ता . महाड , जि . रायगड या 
सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे . 

समितीच्या क्षेत्रात यापूर्वीच नियमन करण्यात आलेल्या कृषि उत्पन्ना 

व्यतिरिक्त खालील शेतमालाचेनियमन करण्यात यावे असे प्रस्तावित 
नितीन काळे , 

करण्यात आले होते . 
मंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंगीकारक द्रव्य : तंबाखू 
दिनांक २४ जुलै २०१५ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , गुळ 

: गुळ 
मुंबई . 

चटण्या, 

मसाल्याचे व 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून इतर पदार्थ : हळद , आले, लसून, धने, मिरची, वेलची व 

मिरी, बडीशेप , सुपारी , विड्याची पाने , काजू , 
आदेश 

जिरे , राई , मेथी, डिंक , चिंच. 
क्रमांक मुंमं / उपनि / बी -१ / एकत्रीकरण आदेश / ५७१८ / २०१४ . 

गवत व वैरण : गवत व वैरण 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व नियम 
१६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नितीन काळे , 

गुराढोरांचे खाद्य : गवार, पुवाड 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मत्सव्यवसाय : मासे व इतर जलचर प्राणी 
मुंबई याद्वारे चेंबूर साई तारांगीनी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . वन उपज : बांबू, लाकूड 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीओएम /एचएसजी / ७६९१/ १९८१, दिनांक 

: फुले 
३१ ऑगस्ट १९८१ व चेंबूर श्री शांतादुर्गा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीओएम / एचएसजी / ७५७९ / १९८१, 

तरी सदर अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ३० दिवसांचे 
दिनांक १८ एप्रिल १९८१ या संस्था उपरोक्त नमूद कारणास्तव शेल 

आत हरकती वा सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत . 
टॉवर्स को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक एमयुएम / त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उतपन्न खरेदी, विक्री (विकास व 
टीएनए / एमएचएडीबी / एचएसजी / (टीओ) /( टीसी) /१३१९२ / २०१२ विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम ३ पोट -कलम ( १ ) व मा . 
२०१३ या संस्थेमध्ये विलिनीकरणाचा दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र 
रोजीचा मसुदा आदेश कायम करीत आहेत . चेंबूर साई तारांगीनी क्रमांक सीएमआर / आर / ३५ / अॅक्ट अॅण्ड रुल्स , दिनांक १८ सप्टेंबर 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . व चेंबूर श्री शांतादुर्गा को - ऑप. १९८१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
हौसिंग सोसायटी लि . या संस्था शेल टॉवर्स को - ऑप . हौसिंग मी , छगन गंडाळ, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड 
सोसायटी लि . या संस्थेमध्ये विलिनीकरणानंतर महाराष्ट्र सहकारी अलिबाग ही अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून परिच्छेदात नमूद 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये चेंबूर साई तारांगीनी 

केलेल्या कृषि व मत्स्य गालाच्या ( आता पावेतो नियमन न 
को . ऑप. हौ . सो . लि . या संस्थेचा नोंदणी क्र . बीओएम / एचएसजी / 

केलेल्या ) खरेदी-विक्रीचे उपरोक्त क्षेत्रात नियमन करण्याचे जाहिर 
७६९१ / १९८१, दिनांक ३१ ऑगस्ट १९८१ व चेंबूर श्री . शांतादुर्गा 

करीत आहे . 
को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीओएम / 

छगन गंडाळ , 
एचएसजी / ७५७९ / १९८१, दिनांक १८ एप्रिल १९८१, अशा दोन्ही 

जिल्हा उप निबंधक , 
संस्थांची नोंदणी रद्द करून, तसेच संस्थेच्या एकत्रिकरणानंतर शेल 

सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग . 


इतर 


रोहा , 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९ , २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रोहा रायगड शिवाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. म . महाड , जि . रायगड या 
याजकडून 

पतसंस्थेमध्ये एकत्रिकरण करण्यात येत आहे . 
आदेश 

सामिल होणाऱ्या संस्थेचे सम्मीलीनीकरण संस्थांनी मंजूर केलेल्या 
क्र ./ सनिरो / वशी-२ / सप्तश्रृंगी विट उत्पादक सहकारी संस्था / 

योजनेनुसार व त्यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ च्या अटीस व 
नोंदणी रद्द / सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

शर्तीस अधिन राहून करण्यात येत आहे . सदर परिशिष्ट या 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकार परत्वे मी , सुरेश 

आदेशासोबत जोडण्यात येत आहे. 
का . पाचंगे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रोहा, ता . रोहा , सामिल होणाऱ्या या संस्थेच्या सर्व जबाबदाऱ्या व हक्क हे मुख्य 
जि . रायगड , सप्तश्रृंगी वीट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , संस्थेकडे परिशिष्ट अ च्या अटीस व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरित 
मु . पुगाव , पो . खांब , ता . रोहा, जि . रायगड या संस्थेचा नोंदणी करण्यात येत आहे . 
क्रमांक आरजीडी/ आएचए/पीआरडी/ ( आय )/ १९१७, दिनांक १८ जून शिवाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , म . महाड, ता . महाड , 
१९९६ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पुर्ण झाल्याने जि . रायगड या पतसंस्थेने अशा रितीने हस्तातंरीत झालेल्या 
सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे. जबाबदाऱ्या नंतरचा आर्थिक ताळेबंद हा तयार करून घेऊन 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम २१ व कलम लेखापरिक्षकांकडून लेखापरिक्षण करून घेऊन प्रसिद्ध करावयाचा 
१०९ मधील तरतुदी नुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त आहे , व तो या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे . संपत्ती 
करण्यात येत आहे . 

हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ चा ३) किंवा भारतीय नोंदणी 
प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

अधिनियम , १९०८ ( १९०८ चा १६ ) यात काहीही अंतर्भुत असले 
तरी संस्थांचे एकत्रिकरण झाल्यावर एकत्रिकरण केलेल्या संस्थेची 

मत्ता व दायित्वे एकत्रिकृत संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबत पुरेसे 
सु . को . पाचंगे , 

अभिहस्तांतरण असेल . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

___ या संस्थांचे एकत्रिकरण केल्यामुळे एकत्रिकरण केलेल्या संस्थेचे 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 

रोहा - रायगड . 

कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही अशा 

संस्थेकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायीक कार्यवाही चालू ठेवण्यात 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रोहा - रायगड यांजकडून 

किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी न्यायिक कार्यवाही सदोष 

ठरणार नाही आणि तद्नुसार अशी न्यायिक कार्यवाही एकत्रितकृत 
आदेश 

संस्थेस अशा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल किंवा सुरू करता 
क्र ./ सनिरो / वशी- २/ प्रेरणा महिला औद्यो. सहकारी संस्था/ नोंदणी येईल . 
रद्द/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 

शिवाई महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था . म . पोलादपर. 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकार परत्वे मी , सुरेश 

ता . पोलादपूर , जि . रायगड या पतसंस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या 
को . पाचंगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रोहा , ता . रोहा, 

दिनांकापासून रद्द समजण्यात येईल. त्यासाठी सहायक निबंधक , 
जि . रायगड , प्रेरणा महिला औद्योगिक उत्पादक संस्था मर्यादित मु . 

सहकारी संस्था , महाड , जि . रायगड यांनी स्वतंत्र आदेश काढून 
गोवे, पो खांब, ता . रोहा, जि . रायगड या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 

संस्था नोंदणी रद्द करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे . 
आरजीडी / आएचए /पीआरडी / ( आय ) / ९१०, दिनांक २२ फेब्रुवारी 
१९८१ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पुर्ण झाल्याने 
सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 

छगन गंडाळ , 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
____ महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम २१ व कलम 

रायगड - अलिबाग. 
१०९ मधील तरतुदीनुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त 
करण्यात येत आहे . 
प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोबिंवली यांजकडून 

आदेश 
सु . को . पाचंगे , 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / का . क. २१/ बी -२/ ६९४ / सन २०१५. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 

रोहा- रायगड . 

मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानूसार मी , आर . जी . गायकवाड उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, ता . कल्याण, जि . ठाणे , जय 

रत्नकुंज को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., शिव मंदिरसमोर , शिव 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग 

मंदिर रोड, रामनगर , डोंबिवली ( पू.) ता . कल्याण, जि . ठाणे नोंदणी 
यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन /( टीसी )/ ५९१६ / १९९३-९४ या संस्थेची 
आदेश 

नोंदणी रद्द करत आहे . 
क्र .जिउनी / कात - ६ / क .१७/ सम्मीलीकरण / सन २०१५ . - महाराष्ट्र ___ हा आदेश आज दिनांक १४ जुलै २०१५ रोजी माझे सही व 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व महाराष्ट्र 

शिक्क्यानिशी देत आहे . 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १६ मधील प्राप्त अधिकारान्वये 

आर . जी . गायकवाड , 
मी , छगन गंडाळ , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , रायगड 
अलिबाग आदेश देतो की , शिवाई महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
पतसंस्था, म . पोलादपूर , ता . पोलादपूर , जि . रायगड या पतसंस्थेचे दिनांक १४ जुलै २०१५ . 

डोंबिवली. 


रोहा, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई/ उनि / डी -विभाग / का.क्र . १७ व १८ / श्री संतोषी माता हौसिंग / १३४५ / २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १८ व त्याखालील नियम १७ व कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी डॉ . आर . एस. धोंडकर , उप निबंधक , 

लयाने श्री . संतोषीमाता को . ऑप . हौ . सोसा. लि ., डॉ भडकमकर मार्ग ( लमिण्टन रोड ) , मुंबई सेट्रल , 
मुंबई ४०० ००८ . ची नोंदणी रद्द करून विभाजन केलेल्या जा . क्र . उपनि / डी -विभाग / श्री संतोषीमाता हौ . का . १८ ( १ ) व २१ ( अ) / १४१० / 
२०१० , दिनांक ४ डिसेंबर २०१० चा आदेश कायम करीत आहे . 
सदर आदेश आज दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला असे . खर्चाबाबत आदेश नाही. 

परिशिष्ट अ 
अ . क्र . संस्थेचे नाव 

नोंदणी क्र . 

प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे नाव 
१ श्री . संतोषीमाता ओ विंग को - ऑप एमयूएम / डब्ल्यूडी / एचएसजी / टीसी/ ९०५२ / श्री . सुरेश मोरे 
हौ . सोसा. लि . २०१० दिनांक २ नोव्हेंबर २०१०. 

सहकारी अधिकारी , श्रेणी- १ 
२ श्री . संतोषीमाता बी विंग को - ऑप एमयूएम / डब्ल्यूडी /एचएसजी/ टीसी / ९०५३ / श्री . बी . एम . काकड, 
__ हौ . सोसा . लि . २०१० दिनांक २ नोव्हेंबर २०१० . 

सहकारी अधिकारी , श्रेणी- १ 
३ श्री . संतोषीमाता शॉप ऑनर्स 

एमयूएम / डब्ल्यूडी/ जीईएन /( ओ )/ ८४८० / श्री . बी . एम. काकड, 
___ कमर्शिअल प्रिमा. को - ऑप सोसा . लि . २०१०- २०११ दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१० . सहकारी अधिकारी , श्रेणी- १ 

परिशिष्ट ब 

गृहनिर्माण संस्थेची व्वस्थापक समिती सभासद संख्या व वर्गीकरण 
अ . क्र . विभाजनामुळे अस्तित्वात येणाऱ्या सभासद 

वर्गीकरण 

उप वर्गीकरण 
संस्थेचे नाव 

संख्या 
१ श्री . संतोषीमाता ओ विंग को - ऑप 

गृहनिर्माण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
हौ . सोसा . लि . 

संस्था . 
२ श्री . संतोषीमाता बी विंग को - ऑप 

गृहनिर्माण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
हौ . सोसा . लि . 

संस्था . 
३ श्री . संतोषीमाता शॉप ऑनर्स 

इतर संस्था सर्वसाधारण संस्था . 
कमर्शिअल प्रिमा. को - ऑप 
सोसा . लि . 


मुंबई , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ . 


आर. एस . धोंडकर, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंम / उपनि/ बी -२ / एकत्रिकरण / ४०५३ / २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व नियम १६ अन्वये 

प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नितीन काळे , उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई याद्वारे 
राजेश निवारा को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . हि संस्था उपरोक्त नमूद कारणास्तव कल्पवृक्ष को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., मध्ये 
विलिनीकरणाचा दिनांक १७ जुलै २०१४ रोजीचा मसुदा आदेश कायम करीत आहेत . तसेच राजेश निवारा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
बि . नं . ३९ , वर्तकनगर , पोखरण रोड नं . १, ठाणे ४०० ६०६ ही संस्था कल्पवृक्ष को .- ऑप . है 
पोखरण रोड नं . १, ठाणे ४०० ६०६ या संस्थेमध्ये विलिनीकरणानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
राजेश निवारा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक टी . एन. ए./ एच. एस . जी . / ९२९ , दिनांक २४ जानेवारी १९७७ रद्द 
करून कल्पवृक्ष को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . याप्रमाणे संस्थेचा नोंदणी क्रमांक टी. एन .ए./एच. एस . जी ./१५०९ , दिनांक १४ मे १९८१ महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ मधील तरतुदीनुसार कायम करणे प्रस्तावित करीत आहे . 

सदरचे अंतिम आदेश आज दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे . 


मुंबई , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ . 


नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंमं / उपनि / बी -२ / एकत्रिकरण / ५५० / २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व नियम १६ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नितीन काळे , उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई याद्वारे 
शिवछाया को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., बि . नंबर ३७, वर्तक नगर, पोखरण रोड नंबर १, ठाणे ४०० ६०६, या संस्थेत उपरोक्त नमूद 
कारणास्तव निलकंठ को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., बि . नंबर ३६, वर्तकनगर , पोखरण रोड नंबर १ , ठाणे ४०० ६०६ , या संस्थेचे 
विलिनीकरण करण्याचा दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजीचा मसुदा आदेश कायम करीत आहेत. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 

लकंठ को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., बि . नंबर ३६ , वर्तकनगर , पोखरण रोड नंबर १ , ठाणे ४०० ६०६ , 
नोंदणी क्रमांक बीओएम / टी . एन . ए ./ एचएसजी / १५१३ / सन १९८१, दिनांक १३ ऑगस्ट १९८१ या 
असून संस्थांचे विसर्जन झाले आहेत असे समजण्यात येईल व त्या निगम निकाय असण्याचे बंद होईल. तसेच निलकंठ को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि ., बि . नं . ३६, वर्तक नगर, पोखरण रोड नं . १, ठाणे ४०० ६०६ या संस्थेचे शिवछाया को .- ऑप . हौ . सोसायटी लि ., बि . 
नं . ३७, वर्तक नगर , पोखरण रोड नं . १, ठाणे ४०० ६०६ या संस्थेमध्ये एकत्रिकरण करून तिचा नोंदणी क्र . बीओएम / टी. एन. ए./ एचएसजी / 
१५०८/ , सन १९८१, दिनांक १४ एप्रिल १९८१ याप्रमाणे संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलमातील 
तरतुदीनुसार कायम करीत आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २२ जानेवारी २०१५ . 


नितीन काळे, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड , 
जिल्हा रायगड , यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिम / वि - १/ जनसेवा पतसं ./ अंआ / ४७५ / सन २०१२. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल मोरे, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, महाड जि . रायगड, आदेश देत आहे की , 
जनसेवा सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अप्पर तुडील, ता . महाड , जि . 
रायगड या संस्थेस या कार्यालयाकडील जा . क्र . सनिम / वि - १ / जनसेवा 
पतसंस्था/ मध्यं / आदेश / ४३१/ सन२०१२ दिनांक ३१ जानेवारी २०१२ 
अन्वये कारभार गुंडाळण्याचा दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येत आहे व अवसायक म्हणून श्री . आर . डी . मोरे , शाखा निरीक्षक , 
रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकाही बॅक लि . शाखा महाड यांची नेमणूक 
करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे . 


सामिल होणाऱ्या संस्थेचे सम्मिलिनीकरण संस्थानी मंजुर केलेल्या 
योजनेनुसार व त्यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ च्या अटीस व 
शर्तीस अधिन राहून करण्यात येत आहे . सदर परिशिष्ट या आदेशासोबत 
जोडण्यांत येत आहे . 

सामील होणाऱ्या संस्थेच्या सर्व जबाबदाऱ्या व हक्क हे मुख्य 
संस्थेकडे परिशिष्ट अ च्या अटीस व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरीत 
करण्यात येत आहे . 
___ कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित अलिबाग, ता . अलिबाग , 
जिल्हा रायगड या पतसंस्थेने अशा रितीने हस्तांतरीत झालेल्या 
जबाबदाऱ्यानंतरचा आर्थिक ताळेबंद हा तयार करुन घेऊन लेखापरीक्षकांकडून 
लेखापरिक्षण करुन घेऊन प्रसिद्ध करावयाचा आहे व तो या कार्यालयास 
सादर करावयाचा आहे . संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम १८८२( १८८२ चा 
३ ) किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम १९०८ ( १९०८ चा १६ ) यास 
काहीही अंतर्भुत असले तरी संस्थाचे एकत्रिकरण झाल्यावर एकत्रिकरण 
केलेल्या संस्थेची मत्ता व दायित्वे एकत्रिकृत संस्थेमध्ये निहित होण्याबाबतचे 
पुरेसे अभिहस्तांतरण असेल . 

या संस्थांचे एकत्रिकरण केल्यामुळे एकत्रिकरण केलेल्या संस्थेचे कोणतेही 
हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही अशा संस्थेकडून किंवा 
संस्थाविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात 
आली असेल अशी न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही आणि तदनुसार 
अशी न्यायिक कार्यवाही एकत्रिकृत संस्थेस अशा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता 
येईल किंवा सुरू करता येईल . 

अंबिया ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित तळा, ता . 
तळा, जिल्हा रायगड या पतसंस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
रद्द समजण्यांत येईल . त्यासाठी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
तळा, यांनी स्वतंत्र आदेश काढून संस्था नोंदणी रद्द करण्याची कार्यवाही 
करावयाची आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे. 


महाड , 
दिनांक १९ मार्च २०१२ . 


सुनिल मोरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाड - रायगड 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, माणगाव , 
जिल्हा रायगड, यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिमा / अ / का . क . १०२ / २६६ / सन २०१२ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकार परत्वे मी , सनिल सं . मोरे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, माणगाव, आदेश देतो की , उन्नती 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित म्हसळा, तालुका म्हसळा, 
जिल्हा रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजिडी/ एमएसएल / आरएसआर 
१४०५ / ०४ -०५ , दिनांक १९ जानेवारी २००४ ने नोंदलेल्या संस्थेचा 
व्यवहार बंद करण्याकरिता दिलेला मध्यंतरीय आदेश क्रमांक सनिमा / 
आरजिडी/ मध्यंतरीय आदेश / २५९ / सन २०१२, दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०१२ चा या आदेशान्वये कायम करण्यात येत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक २६ मार्च २०१२ . 


सुनिल देशमुख , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग 


रायगड, 
दिनांक २६ मार्च २०१२. 


सुनिल मोरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

माणगाव - रायगड . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कात - ६ / क .१८ / सम्मिलीनीकरण / ३७२६ / सन 
२०१२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९६० चे कलम १७ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १६ मधील प्राप्त 
अधिकारान्वये मी , सुनिल देशमुख , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी 
संस्था, रायगड- अलिबाग आदेश देतो की , अंबिया ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित तळा, ता . तळा, जि . रायगड या पतसंस्थेचे 
कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित अलिबाग , ता . अलिबाग , 
जिल्हा रायगड या पतसंस्थेमध्ये एकत्रिकरण करण्यात येत आहे . 
भाग एक ( को .वि. पु.) - ६ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , जि . रायगड , 

यांजकडून 
क्रमांक सनिम / वी - १ / अवसायन सं . नो .रद्द /५४४ / सन २०१२ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , जिल्हा रायगड, जाहीर 
करतात की , विक्रम इस्पात कर्मचारी कन्झ्युमर्स को - ऑप. सोसायटी 
लिमिटेड, साळाव ता . मुरुड, जिल्हा रायगड. ही सहकारी संस्था या 
कार्यालयाकडील अंतिम आदेश क्रं . जा . क्र . सनिम् / वी - १ / अवसायन 
अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०११ दिनांक २० जुलै २०११ चे 
आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ अन्वये अवसायनात घेणेत आलेली होती. ती सहकारी संस्था 
जा . क्र . सनिग / वि - १/ अवसायन संस्थांनी रद्द / सन २०१२ दिनांक ३१ 
मार्च २०१२ अन्वये नोंदणी रद्द करणेत आली आहे . 


मुरुड , 
दिनांक ३१ मार्च २०१२ . 


अजयकुमार भालके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुरुड - रायगड . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


श्री . देव रवळनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
निरवडे, ता . सावंतवाडी , जिल्हासिंधुदुर्ग या संस्थेचे व्यवहार / कामकाज 
गुंडाळून संस्था अवसायनात घेणेबाबत निर्गमित केलेले दिनांक २३ 
फेब्रुवारी २०१२ चे मध्यंतरीय आदेश कायम करून संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत आहे. व कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर श्री . धुमाळ म . 
स ., सहायक सहकारी अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करण्यात येत आहे . 

सदर आदेश माझ्या स्वाक्षरी व कार्यालय मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक ३१ मार्च २०१२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सावंतवाडी यांजकडून । 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिसा / अ ./ मं . आ ./ देखरेख संघ / ३०७० / सन २०१२. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अ. सं. चौगुले , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सावंतवाडी या अंतिम आदेशान्वये सावंतवाडी तालुका 
सहकारी देखरेख संघ मर्या., सावंतवाडी, मु. पो . व सावंतवाडी , जिल्हा 
सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक ३०२ दिनांक ३१ ऑक्टोंबर १९९१ या संस्थेचे । 
व्यवहार / कामकाज बंद करून संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ 
क्रमांक २ ने निर्गमित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून संस्था 
अवसायनात घेण्यात येत आहे व कलम १०२ ( ३ ) अन्वये सदर संस्थेवर 
सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २ ) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . संस्थेचे संबंधित पदाधिकारी / अधिकारी यांनी संस्थेच्या 
कागदपत्रांचा, जायदाद व मालमत्तेचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ 
सुपुर्द करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयातील मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी निर्गमित करण्यात आला . 


अ. सं . चौगुले, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सावंतवाडी 


अ . सं . चौगुले , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सावंतवाडी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 

यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/(टीसी)/ २५५५/ २०१२ - २०१३ / 
सन २०१२. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा रायगड 
याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , गुरुप्रसाद गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित मुद्रे ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६० वा नियम १० ( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले. आहे . 


कर्जत , 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१२. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड - पाली यांजकडून । 

आदेश 
क्रमांक सनिसु / वि - १/ माँ भागीरथी महिला ग्रामीण / क्र .१०२ आदेश / 
१८९ / सन २०१२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
श्री . एस . के . ठाकुर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, जिल्हा रायगड , 
माँ भागीरथी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जांभुळपाडा , 
ता . सुधागड, जिल्हा रायगड ही संस्था उपरोक्त नमुद केलेल्या कारणास्तव 
अवसायनांत घेण्याबाबतचा मध्यंतरीय आदेश मागे घेत आहेत . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१२ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भै . द. अहिरे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका कर्जत यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / आरएसआर/ सीआर/ ६२० / २०१२- २०१३ / 
सन २०१२. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा रायगड 
याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , दत्तगुरु महिला सुवर्ण सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित कर्जत ता . कर्जत, जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६० वा नियम १० ( १ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 
" साधनसंस्था " उप वर्गीकरण "कर्ज देणाऱ्या साधनसंस्था संस्था " असे 
करण्यात आले. आहे. 


पाली - सुधागड , 
दिनांक ३१ मार्च २०१२. 


एस . के . ठाकुर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सुधागड- पाली . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , सावंतवाडी यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिसा / अ ./ अंतिम आदेश / रवळनाथ पत / ६९९ / सन २०१२ . 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) , 
१०३( १ ) ( २ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अ. सं . चौगुले , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सावंतवाडी या अंतिम आदेशान्वये 


भै . द . अहिरे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


कर्जत , 
दिनांक १६ जून २०१२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून । 

आदेश 
___ क्रमांक मुंम / उपनि / बी-१/ एकत्रिकरण आदेश / ४०३८/ २०१४ . 
-महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ व नियम 
१६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नितीन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
मुंबई याद्वारे चेंबूर उषा किरण को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., या 
गृहनिर्माण संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीओएम / एचएसजी / ७६७६ / 
१९८१ ही संस्था उपरोक्त नमूद कारणास्तव शेल टॉवर्स को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक एमयुएम /टीएनए / एमएचएडीबी / 
एचएसजी/ (टीओ) /(टीसी )/ १३१९२ / २०१२- २०१३ या संस्थेमध्ये 
विलिनीकरणाचा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा मसुदा आदेश 
कायम करीत आहेत . तसेच चेंबूर उषा किरण को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी. लि ., हि संस्था शेल टॉवर्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि ., या संस्थेमध्ये विलिनीकरणानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये चेंबूर उषा किरण को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि ., या गृहनिर्माण संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीओएम / 
एचएसजी / ७६७६ / १९८१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करून, तसेच 
संस्थेच्या एकत्रिकरणानंतर शेल टॉवर्स का - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि ., नोंदणी क्रमांक एमयूएम /टीएनए / एमएचएडीबी / एचएसजी / 
(टीओ)/(टीसी)/१३१९२ / २०१२- २०१३ या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ मधील तरतुदींनुसार 
कायम करणे प्रस्तावित करीत आहे . 

सदरचे अंतिम आदेश आज दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे . 


श्री कृष्ण को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., या संस्थेचे विलिनीकरण 
करण्याचा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा मसुदा आदेश कायम 
करीत आहेत . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये विरार, बोळींज , श्री कृपा को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि ., प्लॉट नंबर ४ , म्हाडा ले - आऊट , बोळींज , विरार 
( प.), ठाणे, नोदंणी क्रमांक एमयुएम /टीएनए/ एमएचएडीए /( टीसी) / 
१२७१२ / सन २०१०- २०११, दिनांक १९ मे २०१० सदर आदेशान्वये 
रद्द करीत असून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल 
व ती निगम निकाय असण्याचे बंदे होईल . तसेच विरार बोळींज 
श्री कृपा को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नंबर ४, म्हाडा 
ले - आऊट , बोळींज , विरार (प.), ठाणे या संस्थेचे विरार बोळींज 
श्री गणेश को . ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., या संस्थेमध्ये एकत्रिकरण 
करून तिचा नोंदणी क्रमांक एमयुएम /टीएनए / एमएचएडीए /( टीसी ) / 
१२७११/ सन २०१०- २०११ , दिनांक १९ मे २०१० याप्रमाणे संस्थेची 
नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलमातील 
तरतुदींनुसार कायम करीत आहे . 


दिलीप. ब. उढाण , 
मुंबई , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक १९ मार्च २०१४ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई. 


नितीन काळे , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंमं / उपनि / बी -२ / एकत्रिकरण / १८०७ / २०१४. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व नियम 
१६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दिलीप ब . 
उढाण , उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळ , मुंबई याद्वारे विरार बोळींज, श्री गणेश को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . प्लॉट नंबर २, म्हाडा ले- आऊट , बोळींज , विरार 
( प.), ठाणे या संस्थेत उपरोक्त नमूद कारणास्तव विरार , बोळींज , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, बी -विभाग, मुंबई 

यांजकडून 

आदेश 
क्र .मुंबई / स.नि ./ बी-विभाग /निवडणूक / १४०० / सन २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ 
(५अ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एल . एस. 
लष्कर , प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी, बी -विभाग , मुंबई तथा 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, बी-विभाग, मुंबई श्री गोरक्षनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई , १२८ / १३०, राजाबहादूर 
बिल्डिंग , दुसरा मजला, काझी सय्यद स्ट्रिट, मुंबई ४०० ००३. या 
संस्थेची वर नमूद केलेली व्यवस्थापक समिती सन २०१५- २०१६ 
ते सन २०२० - २०२१ या पाच वर्षांच्या व्यवस्थापन समितीचे नावे 
व पत्ता प्रसिद्ध करीत आहे . 

एल . एस . लष्कर , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी , 

बी -विभाग मुंबई तथा सहायक 

निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १५ फेब्रवारी २०१६.. बी -विभाग , मुंबई. 


___ मुंबई, 


भाग एक ( को. वि.पु.) - ६अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 
___ क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /(टीसी )/ २७०५८ / २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , राधा नगरी को - ऑप. हौसिंग 
सोसायटी लि ., सव्र्हे नं ९० , हिस्सा नं १ व ३, सर्व्हे नं . ९१, हिस्सा नं . 
१ व २, सर्वे नं . ९२ , हिस्सा नं . ३, मौजे मांडा, गणेश मंदिर रोड , 
गायत्रीधाम फेजच्यासमोर , मांडा-टिटवाळा ( पूर्व), ता . कल्याण, 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ 

चा महा. २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
___ उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चेनियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम. गोसावी, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ . कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २७०६७ / २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , मनिषा पॅलेस टाईप - बी को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., जुना सर्व्हे नं ८० , हिस्सा नं २( पार्ट ), 
नवीन सर्व्हे नं . ७, हिस्सा नं . २ ( अ) , विठ्ठलकृपा अपार्टमेंट जवळ , 
विठ्ठल नगर , म्हारळ , ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चेनियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ . कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / (टीसी )/ २७०६३/ २०१४- १५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , केशव को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , सव्हे नं ११८ - क , हिस्सा नं ३३ पैकी , मौजे काटेमानिवली , दत्त 
मंदिराजवळ , काटेमानिवली, कल्य , ता . कल्याण, जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. 
२४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ . कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 
__ क्रमांक टीएनए केएलएन/ एचएसजी/( टीसी)/ २७०६४ / २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , गणराज शेल्टर प्लाझा को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सिटी सर्व्हे नं ११२४ ( पै ), डॉ . अन्सारी 
चौक , अण्णासाहेब वर्तक रोड, कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चेनियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ . 

कल्याण, तालुका कल्याण. 


कल्याण , 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी)/ २७०५२/ २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , मोनम हाईट्स को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि ., स . नं १९८ , हिस्सा नं २( पै), सर्व्हे नं . २२९, हिस्सा 
नं . ३/ २ / २ पार्ट , नारायण नगर रोड , टिटवाळा, ता . कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१४ . 

कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /(टीसी )/ २७०६६ / २०१४- १५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , उमिया कॉम्प्लेक्स फेज - II 
भूमीक दर्शन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं ११४, हिस्सा 
नं ६ / १, मौजे टिटवाळा, उमिया कॉम्लेक्स फेज - II, साई बाबा मंदिरा 
जवळ , गणेश मंदिर रोड, टिटवाळा ( पूर्व) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा . २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चेनियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ . कल्याण, तालुका कल्याण . 


कल्याण , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


४५ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई स. नि / एफ -एन.वि ./ १४७६ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७(१)( क ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , आर . एस . लोखंडे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था एफ - एन विभाग, मुंबई दि गुडवील को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी , 
मर्यादित / प्लॉट नंबर ८९, शिवडी वडाळा रोड नंबर १४ , (एस . आय . डब्ल्यू . एस. हायस्कूल जवळ ) वडाळा, मुंबई-३१ या संस्थेची नोंदणी स्वतंत्र 
आदेशान्वये रद्द करण्यात आली असून तिचेविभाजन करून खालील प्रमाणे ६ संस्थांची स्वतंत्रपणे नोंदणी करण्यात येत आहे : 


अ. नियोजित संस्थेचे नाव 

पत्ता 

सभासद नोंदणी क्रमांक व 
क्र . 

संख्या 

दिनांक 
१ उषा को - ऑप . हौ . सो . म . सी . एस. टी . नं . ६४४ / १० , प्लॉट नं . ८६, रफी अहमद ४२ ९३२७/ २०१५ 
किडवाई मार्ग, वडाळा, मुंबई ३१. 

दि . ७ डिसेंबर २०१५ 
२ रेखा को - ऑप . हौ . सो . म. सी .एस.टी . नं. ६४१ / १० , प्लॉट नं . ८३, रफी अहमद 

९३८१ / २०१५ 
किडवाई मार्ग, वडाळा, मुंबई ३१. 

दि . ७ डिसेंबर २०१५ 
३ प्रभा को - ऑप . हौ . सो . म . सी .एस .टी . नं. ६४७ प्लॉट नं . ८९, शिवडी वडाळा रोड २७ ९३८२ / २०१५ 
नं . १४ , एस . आय. डब्ल्यू एस . हायस्कूल जवळ , वडाळा , 

दि . ७ डिसेंबर २०१५ 
मुंबई ३१ . 
४ पूर्णिमा को - ऑप. हौ . सो . म. सी .एस. टी . नं . ६९१ प्लॉट नं . १३८ , इंदुलाल डि . भुवा मार्ग, २० । ९३८३ / २०१५ 
वडाळा, मुंबई ३१ . 

दि . ७ डिसेंबर २०१५ 
५ शोभा को - ऑप . हौ . सो . म . सी. एस. टी . नं . ७०२ प्लॉट नं . १४९, मेजर परमेश्र्वरन मार्ग, २० ९३८४ / २०१५ 
वडाळा , मुंबई ३१. 

दि. ७ डिसेंबर २०१५ 
६ मंगला को - ऑप. हौ . सो . म . सी. एस. टी . नं . ६५८ प्लॉट नं . १०० , पी. बी . सुळे मार्ग २० । ९३८५ / २०१५ 
वडाळा, मुंबई ३१. 

दि . ७ डिसेंबर २०१५ 
विभाजनानंतर निर्माण झालेल्या ६ स्वतंत्र गृहनिर्माण संस्थाचे कार्यक्षेत्र, सभासद , उद्देश अधिकृत भागभांडवल, व्यवस्थापक समितीची रचना 
इ. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नियम १९६१ व उपविधीतील तरतुदीनुसार राहतील. सदर प्रकरणी संबंधीत इमारतीतील गाळेधारकांची 
नावे संस्था निहाय सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १९६१ चे नियम १६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली असून अस्तित्वात असलेल्या 
दि गुडवील को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी मर्यादित, प्लॉट नंबर ८९, शिवडी वडाळा रोड नंबर १४ , ( एस. आय. डब्ल्यु. एस .हायस्कूल जवळ ) 
वडाळा मुंबई ३१, या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. सदर संस्थेचेविभाजन करून तिचे ऐवजी सहा स्वतंत्र इमारतींच्या सहा वेगवेगळ्या 
गृहनिर्माण संस्थाची नोंदणी करण्यात आली आहे. सर्व सहाही संस्था स्वतंत्रपणे अस्तित्वात येऊन उपविधी अंगीकारून कामकाज करतील व सहाही 
ताळेबंद हा संस्थेने सहाही संस्थांच्या इमारत निहाय स्वतंत्रपणे सादर केलेल्या सन २०१३- १४ सालचे ताळेबंद पत्रकाप्रमाणे असेल ती सोबतच्या 
परिशिष्ट ब प्रमाणे असेल. सर्व ६ संस्थांच्या नोंदणी ही खालील अटी /शर्तीच्या पूर्ततेस अधीन राहून करण्यात येत आहे : 

( १) प्रत्येक संस्थेस इमारतीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार असावे. 
( २) प्रत्येक संस्थेस स्वतंत्र वीज मीटर असावा . 
( ३ ) प्रत्येक संस्थेस स्वतंत्र पाण्याची टाकी व पाणी मिटर असावा. 
( ४ ) प्रत्येक संस्थेने महानगरपालिकेकडून टॅक्स असेसमेंट करून घ्यावे. 
( ५ ) प्रत्येक संस्थेचा वीज -पाणी इत्यादी गोष्टी विभाजून आराखडा मंजूर केलेला असावा . 
( ६ ) सामाईक मालमत्ता असलेली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


( अ) नियोजित प्रभा को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी मर्यादितच्या च्या तळमजल्यावरील संस्थेच्या कार्यालयाची सुमारे १४० चौ . 
फूट अधिक बाल्कनी ४० चौ . फूट एवढी जागा व ; 

( ब) सारस्वत बँकेला व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात आलेली सुमारे १०३५ चौ. फूट नियोजित उषा को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग 
सोसायटी मर्यादितची तळमजल्यावरील जागा ह्या दोन्ही जागे संदर्भात मालकी हक्काबाबत नोंदणीकृत भागीदारी करारपत्र करून घेण्यात 
यावे. तसेच सदर जागेच्या उत्पन्नाबाबत संस्थेच्या दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजीच्या अधिमंडळाच्या विशेष बैठकी मधील ठराव क्रमांक ४ 

अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
( ७ ) सामाईक मालमत्तांच्या विक्रीबाबत निर्णय घेतला सर्व ६ संस्थांची अधिमंडळ बैठक बोलावून सदर बैठकीत मंजूर ठरावानुसार 
कार्यवाही करावी. 

___ (८ ) मूळ संस्थेची मालमत्ता व दायित्व हे विभाजीत सहा संस्थांमध्ये अधिमंडळ बैठकीतील ठरावानुसार व मूळ संस्थेने विभाजन प्रस्तावात 
सहा स्वतंत्र नियोजीत संस्थांच्या सादर केलेल्या सन २०१३-१४ च्या ताळेबंदानुसार असल्याची खात्री करून घेणे बंधनकारक आहे. त्यात तफावत 
आढळून आल्यास व त्या संदर्भात भविष्यात तक्रारी व न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास त्यास मूळ संस्थेचे विभाजनावेळी कार्यरत असलेले 
व्यवस्थापक समिती सदस्य जबाबदार राहतील . 

(९ ) गुडवील को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड ( नोंदणी रद्द ) ( मूळ संस्था ) ही संस्था अस्तित्वात असताना संस्थेचे सचिव यांनी 
केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संस्थेचे तत्कालिन व्यवस्थापक समिती विरुद्ध महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ८३ अन्वये 
चौकशी सुरू असून प्राप्त अहवालाचे अनुषंगाने व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये त्यांचेवर जबाबदारी निश्चित 
झाल्यास विभाजीत सहा संस्थापैकी कोणत्याही नोंदणीकृत संस्थेचे ते सभासद असले तरी त्यांचेवरील निश्चित जबाबदारीसाठी ते बांधील असतील . 

( १० ) मूळ संस्थेच्या विभागणीमुळे विभाजीत झालेल्या संस्थांच्या अथवा सभासदांच्या कोणत्याही हक्क , अधिकार किंवा कर्तव्यात बाधा 
येणार नाही किंवा विभाजन झालेल्या संस्थांच्या कोणत्याही कायदेशीर कामावर परिणाम होणार नाही व त्यानुसार नव्या संस्थांची कायदेशीर कामे 
सुरू राहतील . 

( ११ ) मूळ संस्थेच्या विभाजनानंतर नव्या नोंदणीकृत ६ संस्थांची मालमत्ता हक्क , स्वारस्य , अधिकार व कर्तव्य महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० नियम व उपविधीतील तरतुदीप्रमाणे राहतील . 
___ ( १२ ) सर्व स्वतंत्र नोंदणीकृत संस्थांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम ४(१)(ई)( ७)(ब) मधील तरतुदीनुसार प्रत्येकी 
रु . २५०० चा भरणा भारतीय रिझर्व्ह बँक , फोर्ट , मुंबई -१ येथे करून रक्कम भरणा केल्याबाबतचे मूळ चलन या कार्यालयास सादर करावे . 
अन्यथा नोंदणीकृत संस्थेस कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त होणार नाही. 

( १३ ) विभाजनानंतर मूळ संस्थेचे बँकेतील खाते बंद करून त्यामध्ये जमा असलेल्या रकमा अधिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
नोंदणीकृत करण्यात आलेल्या ६ संस्थांच्या नव्याने उघडण्यात येणाऱ्या खात्यात जमा करण्यात याव्यात . तसेच संबंधीत नोंदणीकृत संस्थांच्या 
सभासदांच्या भागापोटी प्रत्येकी रु. ५०० प्रमाणे एकूण रक्कम संबंधीत संस्थांच्या खात्यात जमा झालेल्या आहेत , याची खात्री करावी त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी त्या - त्या संस्थेची राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१५. 


आर. एस. लोखंडे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

एफ- एन विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


४७ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
क्रमांक एसडीजी /व्हिएलए /पीआरडी( आय) /१४१/ २०१५ -१६ / 
५४५.- क्रमांक एसडीजी / व्हिएलए/ पीआरडी ( आय )/ १४१ / २०१५ 
१६ / २०१. दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ च्या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , सहयोग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, सिंधुदुर्ग , 
मुक्काम पोस्ट होडावडा, तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
मधील कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०( १ )( ७ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " उप्तादक संस्था " असून 
उप वर्गीकरण " औद्योगिक उत्पादक संस्था " असे आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे, 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १५ मे २०१३. 

कल्याण तालुका, कल्याण . 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६. 


अ.वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , जी / एन -विभाग 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूजीएन विभाग / एचएसजी/ १३७३/ (टीसी )/ 
१३०५/ २०१४-१५ / सन २०१५. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, जी / 
एन-विभाग , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
प्रमाणपत्र अल- सबाह अपार्टमेंटस् को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , एफ . पी . नंबर ६६४ , टिपीएस -III , कापड बाजार रोड , 
माहिम (पश्चिम), मुंबई ४०० ०१६ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . तांबे, 
मुंबई. 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ . जी / एन -विभाग, मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिप / वि .२ /नंदनवन हौ ./ क . १८ / ६३० / सन २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ व त्याखालील 
नियम १० मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , हरिष 
जगताप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल असा आदेश देतो 
की , दिनांक ७ ऑक्टोंबर २०१५ ( ज्याचा उल्लेख या आदेशान नियत 
दिनांक असा केला आहे ) पासून नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, पनवेल या संस्थेचे विभाजन खाली नमूद 
केलेल्या शर्तिस अधीन राहून करण्यात येत आहे . 

१. नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
पनवेल नोंदणी क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल /एचएसजी/ टीसी / १९०८ / 
सन २००७-२००८ ने दिनांक १९ एप्रिल २००७ रोजी नोंदविलेल्या 
सहकारी संस्थेची विभागणी खालील संस्थामध्ये करण्यात येत आहे . 

( अ) नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
प्लॉट नंबर १२५ / अ - ७ ता . पनवेल , जि . रायगड 

( ब ) नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, सी व डी विंग को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, 
प्लॉट नंबर १२५ / अ- ७, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
___ २. नियत दिनांकापासून वरील नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, पनवेल आणि नंदनवन कॉम्प्लेक्स सी व 
डी विंग को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, पनवेल या दोन्ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १६९० चे कलम १८ व 
त्याखालील नियम क्रमांक १७ अन्वये विभाजन झाल्यामुळे सदर 
अधिनियमाचे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आल्या आहेत असे 
समजण्यात येईल . 

३. नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
प्लॉट नंबर १२५ / अ- ७ पनवेल ता . पनवेल, जि . रायगड या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /टीसी/ १९०८ / सन 
२००७- २००८ ने दिनांक १९ एप्रिल २००७ असा पुर्वीप्रमाणेच राहिल 
आणि नंदनवन कॉम्प्लेक्स सी व डी को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, प्लॉट नंबर १२५ / अ- ७, पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, ता . कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /(टीसी)/ २५०६७/ २०१३-१४ 
सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , अभिनंदन होम्स् बी टाईप को 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर १६२/ १ व २, 
१६५ / १, १६३, मौजे- मांडा, टिटवाळा ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१चा महा. . 
चा २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ टीसी / 
२४३१ / सन २०१५- २०१६ ने दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ असा असेल. 
___ ४ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० (१ ) अन्वये सदर दोन्ही संस्थांचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था" व उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात येत आहे . 

५. संस्था विभाजनानंतर नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , पनवेल या संस्थेचे कार्यक्षेत्र प्लॉट क्रमांक १२५ / 
अ- ७ पुरते तर नंदनवन कॉम्प्लेक्स सी व डी विंग को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , पनवेल या संस्थेचे कार्यक्षेत्र प्लॉट क्रमांक 
१२५ / अ- ७ पुरते राहिल . 

६. नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
पनवेल या संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र , नोंदणीची अधिसूचना , ज्ञापन व 
मंजुर उपविधी सदर संस्थेची नोंदणी करतेवेळी असलेले कायम राहतील 
तर नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
पनवेल या संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र , नोंदणीची अधिसूचना, ज्ञापन व 
मंजूर उपविधी या आदेशासोबत संबंधित संस्थेस पाठविण्यात येत 
आहेत . 

७. नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
पनवेल संस्थेच्या विभाजनापुर्वी सी व डी विंग मधील सदनिका गाळेधारक 
सभासद नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या नंदनवन कॉम्प्लेक्स सी व डी 
विंग को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, पनवेल या संस्थेचे 
सभासद असतील , सदर सभासदांना मूळ संस्थेने वितरीत केलेले भाग , 
भागप्रमाणपत्रे / स्थळप्रती व भागाची रक्कम मूळ संस्थेने नव्याने अस्तित्वात 
येणाऱ्या नंदनवन कॉम्प्लेक्स सी व डी विंग को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड, पनवेल या संस्थेकडे वर्ग करावीत . सी व डी विंग 
व्यतिरिक्त मूळ संस्थेच्या पुर्वीच्या इमारतीमधील सदनिका / गाळेधारक 
पूर्वीप्रमाणेच मूळ संस्थेचे सभासद राहतील. ज्या व्यक्ती दोन्ही संस्थेच्या 
इमारतीमध्ये राहत असतील त्या विभाजनोत्तर त्या -त्या संस्थेच्या सभासद 
राहतील . सी व डी विंग सभासदांची यादी सोबत जोडली आहे . 

८ . नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
पनवेल या मूळ संस्थेचे कामकाज सदर संस्थेवर पुर्ववत कार्यरत 
असलेली समिती तिच्या मुदत संपण्याच्या विहित कालावधीपर्यंत कार्यरत 
राहिल आणि नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या नंदनवन कॉम्प्लेक्स को 

ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, पनवेल या संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक 
यांनी या आदेशापासून एक महिन्याचे आत अधिमंडळाची विशेष सभा 
घेऊन सदर सभेत एक वर्ष मुदतीसाठी हंगामी संचालक निवड करावी . 

९. अभिहस्तांतरणाबाबत दोन्ही संस्थानी संबंधित प्राधिकरणाकडून 
निर्णय लावून घ्यावा. 

१०. विभाजनानंतर अधिनियम, नियम , उपविधी अन्वये आवश्यक दप्तर 
ज्या त्या संस्थेने स्वतंत्र ठेवावे . 


११. विभाजनानंतर नवीन संस्थेने रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
लिमिटेड , शाखा पनवेल या शाखेत आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र 
खाते उघडावे. 

१२ . विद्यमान नंदनवन कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड पनवेल या संस्थेचे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ अखेरचा 
ताळेबंदाचे अखेरीस असलेली मालमत्ता आणि दायित्व यांची विभागणी 
खालील प्रमाणे राहिल : 

( अ) संस्थेचे भागभांडवल - ज्या ज्या संस्थेकडे वर्ग झालेल्या 
सभासदांचे धारण केलेल्या भागांची रक्कम ज्या त्या संस्थेकडे वर्ग 
करण्यात येईल . 

( ब ) संस्थेचे निधी - भागाच्या प्रमाणात ज्या त्या संस्थेकडे वर्ग 
करण्यात येतील. 

( क ) सभासद येणी / देणी - संस्थांचे सभासदांकडून येणे/ देणे 
असलेली संस्थेची येणे वर्गणी व इतर संस्था विभाजनानंतर त्या त्या 
संस्थेने वसूल करणेचे आहे . 

( ड ) विभाजनोत्तर निर्माण होणाऱ्या दोन संस्थामध्ये विभाजीत 
ताळेबंदानुसार निघणारी अंतिम येण्या - देण्याची रक्कम दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१५ या मुदतीत पूर्ण करावयाची आहे . 

१२. या आदेशातील तरतुदींचा अर्थ लावणे किंवा अंमलात आणणे 
याबाबत काहीही शंकाकिंवा वाद निर्माण झाला तर त्याबाबत सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांचा निर्णय अंतिम राहील. 

१३. या आदेशाचे प्रतिपूर्तीसाठी व अंमलबजावणीसाठी नियत दिनांक 
७ ऑक्टोंबर २०१५ असा असेल . 

सदर आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पनवेल , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ . 


हरिष जगताप , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

पनवेल तालुका, पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम / वि.१/ सह्याद्री वा .उ./ नोंदणी रद्द / आदेश / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ ( अ) चे प्राप्त 

अधिकारपरत्वे मी , एस . एस. मोरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
जिल्हा रायगड, सह्याद्री वाळू उत्खनन औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, काकरतळे, महाड या संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ एमएचडी / 
पीआरडी/ ( आय )/ १२१५ / २०१० दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१० या नोंदणीकृत 
संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे नोंदणी या 
आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 
हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 

एस . एस . मोरे, 
महाड , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . सहकारी संस्था , महाड - रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


४९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम / वि .१/ संकल्प बहुउ./ नोंदणी रद्द / आदेश / सन २०१६.. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ ( अ ) चे 
प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे, सहायक निबंधक , सहकारी । 
संस्था , महाड , जिल्हा रायगड , संकल्प बहुउद्देशिय स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , पोलदपूर या संस्थेची नोंदणी क्रमांक RGD/ 
PLR/GNL/( O ) 1310/ dated 11 January 2011 या नोंदणीकृत 
संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी 
या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड- रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम /वि .१/ सिद्धिविनायक मुद्रण / नोंदणी रद्द / आदेश / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१( अ ) 
चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाड , जिल्हा रायगड, सिद्धिविनायक मुद्रण व पेपर प्रॉ . सहकारी 
संस्था महाड, मर्यादित तुर्भे , ता . पोलदपूर, जि . रायगड या संस्थेची 
TIGUIT OHICH RGD /PLR /PRD ( 1) 1303, dated 10th July 2003 
या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर 
संस्थची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


महाड , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


एस . एस . मोरे , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , महाड - रायगड . 


महाड , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाड -रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड - रायगड 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम / वि .१/ जय हनुमान ज उ. /नोंदणी रद्द / आदेश / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ ( अ ) 
चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाड , जिल्हा रायगड, जय हनुमान उपसा जलसिंचन सहकारी 
संस्था मर्यादित , दिवील, ता . पोलदपूर , जि . रायगड या संस्थेची नोंदणी 
क्रमांक RGD/ PLR/ RSR/( SR1309), dated 13 October 2006 
या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर 
संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम / वि .१/ रायगड जि . कु . पूरक / नोंदणी रद्द / आदेश / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ ( अ ) चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड , जिल्हा रायगड, रायगड जिल्हा कृषी पूरक 
व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , लोहारमाळ , ता . पोलदपूर , जि . 
रायगड या संस्थेची नोंदणी क्रमांक RGD/ PLR/ GNL/( O )1310 / 
dated 21st December 2004 या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील 
कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे. 


महाड , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६. 


एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाड- रायगड . 


महाड , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६. 


एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाड - रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड - रायगड 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम / वि . १/ भैरवनाथ तांत्रिक / नोंदणी रद्द / आदेश / सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ ( अ ) 
चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाड , जिल्हा रायगड, भैरवनाथ तांत्रिक सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित पोलादपूर , ता . पोलदपूर , जि . रायगड या संस्थेची नोंदणी 
क्रमांक RGD/ PLR/ GNL/( O )1308/ dated 25 February 2004 
या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर 
संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे. 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम / वि .१/ झोलाई पंच . क्रोशी/ नोंदणी रद्द/ आदेश / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ ( अ ) 
चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस. मोरे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाड, जिल्हा रायगड , झोलाई पंचक्रोशी पाणी वापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , विन्हेरे , ता . महाड, जि . रायगड या संस्थेची नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी/ एमएचडी / आरएसआर / एसआर / १२३७, दिनांक २४ 
जुलै २००३ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण 
झाल्याने सदर संस्थेचे नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत 
आहे . 
हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे. 


महाड , 


एस . एस . मोरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड- रायगड . 


दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


महाड , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड - रायगड . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम / वि .१/ नवभारत सह गृह ./नोंदणी रद्द/ आदेश/ सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ ( अ ) चे प्राप्त 
अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाड, जिल्हा रायगड , नवभारत सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , 
मु . पो. अप्पर तुडील , ता . महाड , जि . रायगड या संस्थेची नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / एमएचडी/ एचएसजी / ओएच / १२०२, दिनांक २७ जून १९८६ 
या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे 
नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाड- रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम/ वि.१/ संस्कृती महिला / नोंदणी रद्द / आदेश / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१( अ) चे 
प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाड, जिल्हा रायगड , संस्कृती महिला औद्योगिक संस्था 
मर्यादित, ता . महाड, जिल्हा रायगड या संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
एमएचडी /पीआरडी / आय १२११, दिनांक ३१ मार्च १९९८ या नोंदणीकृत 
संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे नोंदणी 
या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाड- रायगड . 


महाड , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६. 


एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड - रायगड. 


महाड , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम / वि .१ / झोलाई यंत्रमाग./ नोंदणी रद्द/ आदेश / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ ( अ) चे 
प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस. एस . मोरे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाड, जिल्हा रायगड , झोलाई यंत्रमाग औद्योगिक संस्था मर्यादित , 
विन्हेरे , ता . महाड , जि . रायगड या संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
एमएचडी/ पीआरडी/ आय / १२१२, दिनांक १६ ऑक्टोंबर २००० या 
नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे 
नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, महाड - रायगड यांजकडून 

___ आदेश 
क्रमांक सनिम / वि . १/ के . एस एफ मल्टी स्टा ./ नोंदणी रद्द / आदेश / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ ( अ ) चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड , जिल्हा रायगड, के. एस. एफ . स्टाफ मल्टी सर्व्हिसेस 
को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड, एम . आय. डी. सी . महाड, ता . महाड , 
जिल्हा रायगड या संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएचडी / 
जीएनएल / सी / १२०१, दिनांक १० मार्च २००४ या नोंदणीकृत संस्थेचे 
अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचेनोंदणी या आदेशाच्या 
दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


महाड , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड - रायगड . 


महाड , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . 


एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड- रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम / वि.१/ स्वरुप इं. औ./ नोंदणी रद्द / आदेश / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ ( अ) चे 
प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाड, जिल्हा रायगड, स्वरूप इंडस्ट्रियल को - ऑप . सोसायटी 
लिमिटेड, कोळोसे, महाड या संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
एमएचडी /पीआरडी/ ( आय )/ १२२० / सन २०११, दिनांक ५ मे २०११ 
या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर 
संस्थेचे नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / ( टीसी )/ २७०७१/ २०१४ - १५ 
सन २०१५ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, ता . कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , रिव्हरडेल को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ६ / १० , ६ / ११, ८ / १, ८ / २, ९ / ७ 
आणि सर्व्हे नंबर ९/ १, ९ / ८, १०/ ४ मौजे-बारावे, रिव्हरेडल कॉम्पलेक्स , 
हिल रोड, कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०( १९६१ चा महा . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
__ उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चेनियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस. एम . गोसावी , 
कल्याण , 

उप निबंधक , 
दिनांक १५ जानेवारी २०१५ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण. 


महाड , 


एस. एस . मोरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड - रायगड . 


दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६. 


सहकारीसंस्था, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


५१ 


संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 

एस. एम . गोसावी, 
कल्याण, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ . कल्याण तालुका, कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी/ (टीसी)/ २७०७४ / २०१४-१५ 
सन २०१५ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , नवरंग ए- १, बी - १ 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ३१, हिस्सा 
नंबर ६ , अ ( पै ), मौजे - शहाड, शहाड रेल्वे स्टेशनजवळ , कल्याण 
( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 
__ उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण "गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण, 

उप निबंधक , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी/( टीसी)/ २७०५४/ २०१४-१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , हिरा हरिश्चंद्र को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर २०६ , हिस्सा नंबर ४ व ५ , 
मौजे - कल्याण ( पूर्व ), सिद्धार्थनगर , रमाबाई आंबेडकर चौक , स्टेशन 
रोड , कल्याण ( पूर्व) , ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण, 

उप निबंधक , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१४. सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका यांजकडून 

अंतरिम आदेश 
क्रमांक सनि / उ. नगर / बी-२ / कलम १०२ / लक्ष्मीसागर हौ./ ३७८ / 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी ,शिवपुरी गोसावी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका, त्या आदेशाद्वारे, 
लक्ष्मीसागर को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्रशासकीय पत्ता - 
राधा शॉपींग कॉम्प्लेक्स, ८ बेसमेंट , इंदिरा गांधी भाजी मार्केटजवळ , 
उल्हासनगर - ३ ही संस्था अवसायनात घेऊन, संस्थेवर सौ . एस . एस. 
मोहिते, सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-१) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

त्याचप्रमाणे, संस्थेच्या सर्व राजीनामा दिलेल्या व विद्यमान सभासद 
तसेच धनको, ऋणको व अन्य हितसंबंधी यांना, असे कळविण्यात 
येते की , सदरची संस्था नोंदणी रद्द करणेबाबत त्यांची काही हरकत 
अथवा आर्थिक हितसंबंध येणे देणे असल्यास , त्यांनी योग्य त्या 
पुराव्यासह लेखी स्वरुपात या कार्यालयात , या आदेशाचे तारखेपासून 
एक महिन्याचे आत, समक्ष दाखल करावेत . तसेच सदर प्रकरणी काही 
म्हणणे मांडावयाचे असल्यास त्यांनी स्वतः अगर अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत , 
या कार्यालयात दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दुपारी १२- ०० वाजता 
समक्ष हजर राहून, म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत कुणाकडून हरकतीबाबत 
काही लेखी म्हणणे प्राप्त न झाल्यास , संस्था अंतिम आदेशान्वये 
अवसायनात घेऊन संस्थेचे कामकाज संपविण्यात येईल , याची नोंद 
घ्यावी, त्यानंतर कोणतीही हरकत विचारात घेतली जाणार नाही , व 
त्यास सर्वस्वी, संबंधीत व्यक्ती जबाबदार राहील . 

सदरचा अंतरिम आदेश आज रोजी दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ 
रोजी कार्यालयीन मुद्रा व सही सह दिला. 

एस . एम . गोसावी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / जीएनएल /( ओ)/ १७६६ / २०१४-१५ सन 
२०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , मंगेशी ड्रीम सिटी बिल्डिंग नं . १ 
आणि २ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीज् असोसिएशन मर्यादित , 
मंगेशी ड्रीम सिटी, भागीरथी नगरच्या मागे, पडद्या रोड , कोलीवली , 
कल्याण (पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका यांजकडून 

___ अंतरिम आदेश 
क्रमांक सनि / उ. नगर / बी - २/ कलम १०२/ शांतीसागर हौ ./ ३७७ / 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , शिवपुरी गोसावी, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका, त्या आदेशाद्वारे , 
शांतीनगर को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्रशासकीय पत्ता - 
राधा शॉपींग कॉम्प्लेक्स , ८ बेसमेंट , इंदिरा गांधी भाजी मार्केटजवळ , 
उल्हासनगर - ३ ही संस्था अवसायनात घेऊन, संस्थेवर सौ . एस . एस . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ७अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


सदरचा अंतरिम आदेश आज रोजी दिनांक ३ ऑक्टोंबर २०१५ 
रोजी कार्यालयीन मुद्रा व सही सह दिला. 

एस . एम. गोसावी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका . 


अंग 


मोहिते, सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- १) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. 

त्याचप्रमाणे, संस्थेच्या सर्व राजीनामा दिलेल्या व विद्यमान सभासद 
तसेच धनको, ऋणको व अन्य हितसंबंधी यांना, असे कळविण्यात 
येते की , सदरची संस्था नोंदणी रद्द करणेबाबत त्यांची काही हरकत 
अथवा आर्थिक हितसंबंध येणे देणे असल्यास, त्यांनी योग्य त्या 
पुराव्यासह लेखी स्वरुपात या कार्यालयात , या आदेशाचे तारखेपासून 
एक महिन्याचे आत , समक्ष दाखल करावेत . तसेच सदर प्रकरणी काही 
म्हणणे मांडावयाचे असल्यास त्यांनी स्वतः अगर अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत , 
या कार्यालयात दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दुपारी १२ . ०० वाजता 
समक्ष हजर राहून , म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत कुणाकडून हरकतीबाबत 
काही लेखी म्हणणे प्राप्त न झाल्यास , संस्था अंतिम आदेशान्वये 
अवसायनात घेऊन संस्थेचे कामकाज संपविण्यात येईल, याची नोंद 
घ्यावी, त्यानंतर कोणतीही हरकत विचारात घेतली जाणार नाही, व 
त्यास सर्वस्वी, संबंधित व्यक्ती जबाबदार राहील . 

सदरचा अंतरिम आदेश आज रोजी दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजी कार्यालयीन मुद्रा व सही सह दिला . 

एस . एम . गोसावी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका यांजकडून 

अंतरिम आदेश 
क्रमांक सनि / उ. नगर / बी -२ / कलम १०२ / राधासागर हौ ./ ३७९ / सन 
२०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , शिवपुरी गोसावी , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका, त्या आदेशाद्वारे , 
राधासागर को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्रशासकीय पत्ता - 
राधा शॉपींग कॉम्प्लेक्स , ८ बेसमेंट , इंदिरा गांधी भाजी मार्केटजवळ , 
उल्हासनगर - ३ ही संस्था अवसायनात घेऊन, संस्थेवर सौ . एस . एस . 
मोहिते, सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- १) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

त्याचप्रमाणे, संस्थेच्या सर्व राजीनामा दिलेल्या व विद्यमान सभासद 
तसेच धनको, ऋणको व अन्य हितसंबंधी यांना, असे कळविण्यात 
येते की , सदरची संस्था नोंदणी रद्द करणेबाबत त्यांची काही हरकत 
अथवा आर्थिक हितसंबंध येणे देणे असल्यास, त्यांनी योग्य त्या 
पुराव्यासह लेखी स्वरुपात या कार्यालयात , या आदेशाचे तारखेपासून 
एक महिन्याचे आत , समक्ष दाखल करावेत . तसेच सदर प्रकरणी काही 
म्हणणे मांडावयाचे असल्यास त्यांनी स्वतः अगर अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत , 
या कार्यालयात दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दुपारी १२- ०० वाजता 
समक्ष हजर राहून , म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत कुणाकडून हरकतीबाबत 
काही लेखी म्हणणे प्राप्त न झाल्यास , संस्था अंतिम आदेशान्वये 
अवसायनात घेऊन संस्थेचे कामकाज संपविण्यात येईल , याची नोंद 
घ्यावी, त्यानंतर कोणतीही हरकत विचारात घेतली जाणार नाही, व 
त्यास सर्वस्वी , संबंधित व्यक्ती जबाबदार राहील . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका यांजकडून 

अंतरिम आदेश 
क्रमांक सनि / उ. नगर / बी -२ / कलम १०२ / मुक्तीधाम हौ ./ ३८० / सन 
२०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, मी , शिवपुरी गोसावी , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका, त्या आदेशाद्वारे , 
मुक्तीधाम को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्रशासकीय पत्ता - 
राधा शॉपींग कॉम्प्लेक्स , ८ बेसमेंट , इंदिरा गांधी भाजी मार्केटजवळ , 
उल्हासनगर-३ ही संस्था अवसायनात घेऊन , संस्थेवर सौ . एस .एस. 
मोहिते, सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-१) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

त्याचप्रमाणे, संस्थेच्या सर्व राजीनामा दिलेल्या व विद्यमान सभासद 
तसेच धनको , ऋणको व अन्य हितसंबंधी यांना , असे कळविण्यात 
येते की , सदरची संस्था नोंदणी रद्द करणेबाबत त्यांची काही हरकत 
अथवा आर्थिक हितसंबंध येणे देणे असल्यास , त्यांनी योग्य त्या 
पुराव्यासह लेखी स्वरुपात या कार्यालयात, या आदेशाचे तारखेपासून 
एक महिन्याचे आत, समक्ष दाखल करावेत . तसेच सदर प्रकरणी काही 
म्हणणे मांडावयाचे असल्यास त्यांनी स्वतः अगर अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत, 
या कार्यालयात दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दुपारी १२- ०० वाजता 
समक्ष हजर राहून, म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत कुणाकडून हरकतीबाबत 
काही लेखी म्हणणे प्राप्त न झाल्यास , संस्था अंतिम आदेशान्वये 
अवसायनात घेऊन संस्थेचे कामकाज संपविण्यात येईल , याची नोंद 
घ्यावी, त्यानंतर कोणतीही हरकत विचारात घेतली जाणार नाही , व 
त्यास सर्वस्वी संबंधित व्यक्ती जबाबदार राहील . 

सदरचा अंतरिम आदेश आज रोजी दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ 
रोजी कार्यालयीन मुद्रा व सहीसह दिला . 

एस . एम . गोसावी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन/एचएसजी/( टीसी)/ २७०५३/ २०१४- १५ सन 
२०१४. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , साई लीला रेसीडेन्सी ए व बी विंग 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्वे नंबर १४ / ७, २८ / १२ , 
रिलॅक्स हॉटेलच्या बाजूला, मौजे - नांदिवली, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


५३ 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ . कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी/ (टीसी) / २७०६० / २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , न्यु संजुराज को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्वे नंबर ५८ , हिस्सा नंबर बी , मौजे 
काटेमानिवली, नाना पावशे चौक , काटेमानिवली, कल्याण ( पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 


आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन /एचएसजी /( टीसी) / २७०५७/ २०१४-१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , संदिप कॉलनी को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ४८ , हिस्सा नंबर १, मौजे 
खडेगोळवली, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
__ उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ . 

कल्याण, तालुका कल्याण. 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस. एम . गोसावी , 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ . कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन/ एचएसजी/( टीसी )/ २७०५९/ २०१४-१५ 
सन २०१४ .- उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , प्रथमेश डी ॲण्ड ई विंग को 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी मर्यादित, सिटीसर्व्हे नंबर २७८० / १ , 
रेव्हेन्यु सर्व्हे नंबर ११५ , हिस्सा नंबर ३ ( पैकी ), मौजे- कसबे- कल्याण , 
गोकुळपूरा समोर, आग्रा रोड, कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण , जि . 
ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 

चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
__ उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम. गोसावी, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ . कल्याण, तालुका कल्याण. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण यांजकडून 
__ क्रमांक टीएनए केएलएन / जी.एन .एल.( ओ)/ १७६३ / २०१४ -१५ सन 
२०१४. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री नाथ सुशिक्षित बेरोजगार नागरी 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, शास्त्रीनगर , श्री मंगल रोड, मातोश्री 
निवास , कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचेकलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात 
आले आहे. 

एस . एम. गोसावी, 
कल्याण , 

( प्र .) उप निबंधक , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ . 

सहकारी संस्था , कल्याण , 
तालुका कल्याण. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / केएलएन / जीएनएल /( ओ )/ १७६४ / २०१४-१५ सन 
२०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , शंखेश्वर किरण को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटीज् असोसिएशन मर्यादित , शंखेश्वर किरण कॉम्प्लेक्स , 
वायलेनगर , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ -१९ , २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण यांजकडून 
नियम, १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

___ क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/ २६७५४ / २०१४ -१५ 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात 

सन २०१४. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण 
आले आहे. 

या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी बिल्डिंग 
एस. एम. गोसावी, 

नंबर ४ ई विंग को - ऑपरेटिव्ह हौ . सोसयटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर 
कल्याण , 

( प्र. ) उप निबंधक , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण, 

४५ / १, ४३/ ५, ३९ / ३, मौजे गौरीपाडा, वॉटर फिल्टर प्लान्टच्या 
तालुका कल्याण. 

मागे , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम 

९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी/(टीसी)/ २६७५१/ २०१४-१५ 

नियम, १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण 

संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , नंदकुंज टॉवर को - ऑपरेटिव्ह 

असे करण्यात आले आहे . 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ८६, हिस्सा नंबर ४ / १, ९ / 

एस . एम . गोसावी , 
१,९ / २, व ९/ ३, सर्व्हे नंबर ८७, हिस्सा नंबर १/ २, १/ ३, ३/ २ + ३ / 

कल्याण, 
३/ ३, ३/ २ + ३ / ३ / ४ , ३/ २ + ३ / ३ / ५, मौजे - कल्याण , बेतुरकर पाडा , 

( प्र.) उप निबंधक , 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ . 
पुण्यार्थी टॉवर समोर , पंचमुखी हनुमान मंदिर , कल्याण ( पश्चिम ) , 

सहकारी संस्था, कल्याण , 

तालुका कल्याण. 
ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी/(टीसी)/ २६७५५ / २०१४ -१५ 
नियम, १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, ता . कल्याण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री तिसाई को - ऑपरेटिव्ह हो . 
असे करण्यात आले आहे. 

सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ७६ ब, हिस्सा नंबर १/ २, मौजे 
एस . एम. गोसावी, 

तिसगांव , गणेशनगर , तिसगांव रोड, कल्याण ( पूर्व) ता . कल्याण , 
कल्याण, 

( प्र . ) उप निबंधक , 

ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ . 

सहकारी संस्था , कल्याण, 

चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
तालुका कल्याण. 

___ उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चेनियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 

संस्था " असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण यांजकडून 

असे करण्यात आले आहे . 
___ क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी/ (टीसी) / २६७५३/ २०१४ -१५ 
सन २०१४. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण , 

( प्र.) उप निबंधक , 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , आशिष महल को - ऑपरेटिव्ह 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण , 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, स नंबर ५१, हिस्सा नंबर १२ ( पै.), 

तालुका कल्याण. 
प्लॉट नंबर ४८ , चिंचपाडा रोड , काटेमानिवली , कल्याण ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण यांजकडून 
आहे . 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी/ (टीसी) / २६७५६/ २०१४ -१५ 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , ता . कल्याण 
नियम १९६१ चेनियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 

या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , जय संतोषी माता को - ऑपरेटीव्ह 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " हौ . सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ११० / १ अ + १ब, मौजे-चिकणघर , 
असे करण्यात आले आहे. 

राजाराम कृपा अपार्टमेंटजवळ , बेतुरकर पाडा, कल्याण ( पश्चिम) , 
एस. एम . गोसावी , 

ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

( प्र .) उप निबंधक , 
कल्याण , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण , 

आहे . 
तालुका कल्याण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस. एम . गोसावी, 
कल्याण, 

( प्र .) उप निबंधक , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ केएलएन/ एचएसजी/ ( टीसी)/ २६७५९/ २०१४-१५ सन 
२०१४ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, ता . कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , धनलक्ष्मी बिल्डिंग नंबर १ आणि 
बी को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर /हिस्सा नंबर २१० /१ / 
१, २११/१, मौजे - कल्याण, संतु गवळी कॉम्लेक्स, रेल्वे बुकींग ऑफीससमोर, 
लोक ग्राम रोड, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम. गोसावी, 
कल्याण, 

( प्र. ) उप निबंधक , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन /एचएसजी/(टीसी)/ २६७५७/ २०१४-१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री सिद्धिविनायक को - ऑपरेटीव्ह 
सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर १०, हिस्सा नंबर १ ( पै), मौजे -म्हारळ , 
पो . वरप , ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये । 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कल्याण, 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४. 


एस . एम . गोसावी, 

( प्र .) उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी/( टीसी)/ २६७५८ / २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री बालाजी को - ऑपरेटीव्ह । 
सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ६९, हिस्सा नंबर ५ (पै ), मौजे 
म्हारळ , पो . वरप, ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 
__ उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ चेनियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस. एम . गोसावी , 
कल्याण, 

( प्र.) उप निबंधक , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २६७६० / २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , ओम श्री गणेश धाम को 
ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर २८, हिस्सा नंबर १० , 
मौजे-पिसवली, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चेनियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण, 

( प्र. ) उप निबंधक , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४. सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन /एचएसजी /(टीसी) / २६७६१ /२०१४-१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , अमेय पार्क ए आणि बी को 

ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ८५, हिस्सा नंबर ५, मौजे 
तिसगाव, गावदेवी मंदिर रोड, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . 
ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ 
चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण, 

( प्र.) उप निबंधक , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी/(टीसी)/ २६७७१/ २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , ता. कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , दुर्गा एन्क्लेव्ह को - ऑपरेटीव्ह 
सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ३, हिस्सा नंबर ६ मे, मौजे-पिसवली , 
दर्गा एन्क्लेव्ह बिल्डिंग, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण, 

( प्र .) उप निबंधक , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, 

कल्याण. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २६७६२ / २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , शिवलोक को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी 
लिमिटेड, सर्वे नंबर १४० ( ), हिस्सा नंबर ०१, मौजे - काटेमानिवली , 
कल्याण ( पूर्व) , ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस. एम . गोसावी, 
कल्याण. 

( प्र.) उप निबंधक , 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ केएलएन/ एचएसजी/ (टीसी )/ २६७७२/ २०१४-१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , शंकेश्वर प्रेसिडेन्सी , फेज -२ , 
बिल्डिंग नंबर १, आय विंग को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , सर्व्ह 
नंबर ४१ / ८ ( अ) , ८ ( ब ), ९ , ४३ / ४ , ७ , ४३ / ८ ( अ ), ८ ( ब ) , 
मौजे -गौरीपाडा, केडीएमसी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाजवळ, गौरीपाडी , 
कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण, 

( प्र. ) उप निबंधक , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन/ एचएसजी /( टीसी )/२६७६७/ २०१४-१५ सन 
२०१४. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, ता . कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , आशिष को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी 
लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ४२, हिस्सा नंबर ३/ १, ३/ २, दि कल्याण जनता 
सहकारी बँक लि ., चिंचपाडा मागे , कल्याण ( पूर्व ), ता. कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा . २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम. गोसावी, 
कल्याण , 

( प्र .) उप निबंधक , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ केएलएन/ एचएसजी /( टीसी)/ २६७७३/ २०१४-१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , तुकाराम को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी 
लिमिटेड , सर्व्हे नंबर १८७, हिस्सा नंबर १ ते १० , मौजे टिटवाळा, 
राधानगर , साई मंदिराजवळ , टिटवाळा ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


५७ 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चेनियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस. एम . गोसावी , 
कल्याण, 

( प्र.) उप निबंधक , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन /एचएसजी /( टीसी)/ २७०५५/ २०१४- १५ सन 
२०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण या । 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , वेद मंत्र को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, सिटी सर्व्हे नंबर २४५१, २४६१, २४६२, दक्षिणमुखी हनुमान 
मंदिरजवळ, घोडेखोत आळी, आग्रा रोड, कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० ( १९६१ 
चा महा . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

एस . एम. गोसावी, 
कल्याण , 

उप निबंधक , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, 

कल्याण . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / यूएलआर/ एचएसजी /( टीसी) / २७१५१/ २०१४ 
२०१५ /१८९ सन २०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
उल्हासनगर तालुका याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , सहायक 
निबंधक सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका यांनी मंजूर केलेल्या 
श्रीनाथ प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी . टी. एस . 
नंबर २८१८ , युनिट नंबर १७६ आणि १८६, शिट नंबर ८५, नवीन 
बॅरेक नंबर १७३, महाराष्ट्र मित्र मंडळ शाळा, बसस्टॅण्ड, उल्हासनगर 
-१, ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे. ही संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक 
टीएनए/ यूएलआर / एचएसजी / (टीसी)/ २७१५१/ २०१४- २०१५ / सन 
२०१५ दिनांक ८ जानेवारी २०१५ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० ( सन १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

एस . एम. गोसावी , 
कल्याण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५. सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका , 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी /(टीसी )/ २७०५६/ २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , त्रिवेणी फ्लोरा को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ३५, हिस्सा नंबर ३, मौजे 
कोलीवली, त्रिवेणी फ्लोरा , गोल्डन ओक हॉटेल समोर, पवनधाम 
जवळ , गंधारी रोड, कल्याण ( पश्चिम), ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चेनियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण । 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी । 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

एस . एम. गोसावी, 
कल्याण, 

उप निबंधक , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका उल्हासनगर यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ यूएलआर / एचएसजी/ (टीसी)/ २७१५२/ २०१४ 
२०१५ /१८७ / सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
उल्हासनगर तालुका याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , सहायक 
निबंधक सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका यांनी मंजूर केलेल्या 
ड्रिम हाईट्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी. टी .एस. 
नंबर ४११९ , युनिट नंबर १२,१३,१४ चलता नंबर १३ ए / १२ सी , शिट 
नंबर ६७, सेक्शन ६ बी , बॅरेक नंबर ६१७ च्या बाजूला, उल्हासनगर 
- २, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे, ही संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक 
टीएनए / यूएलआर / एचएसजी/ (टीसी)/ २७१५२/ २०१४- २०१५ / सन 
२०१५, दिनांक ८ जानेवारी २०१५ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० ( सन १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चेनियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


कल्याण, 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५. 


एस. एम . गोसावी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका , 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी/(टीसी)/ २७०६८ / २०१४-१५ 
सन २०१४. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, शिवदर्शन को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ३३ / ४ ( पैकी), सर्व्हे नंबर ३३/ ५ + 
८ /१ ( पै), मौजे-मांडा, गणेश मंदिर रोड, मांड-टिटवाळा ( पूर्व), ता . 
कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनयम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चेनियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण । 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

___ एस. एम. गोसावी, 
कल्याण, 

उप निबंधक , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / जी. एन .एल./( ओ)/ १७६६/ २०१४-१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , मंगेशी ड्रीम सिटी बिल्डिंग 
नंबर १ आणि २ को - ऑपरेटीव्ह सोसायटीज असोसिएशन मर्यादित , 
मंगेशी ड्रीम सिटी , भागीरथी नगरच्या मागे , पडघा रोड, कोलीवली , 
कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनयम नियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात 
आले आहे. 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण, 

उप निबंधक , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी)/ २७०२५/ २०१४- १५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , ओम वैष्णवी पार्क को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ९, हिस्सा नंबर १ व २, मौजे 
तीसगांव , विजयनगर , कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनयम , १९६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस. एम . गोसावी, 
कल्याण, 

उप निबंधक , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४. सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, 

कल्याण. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एसएसजी/( टीसी )/ २७०१४ / २०१४-१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , ओम टॉवर को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर १७५, मौजे-वालधुनी, शिवाजीनगर , 
कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनयम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कल्याण, 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१४ . 


एस . एम . गोसावी , 

( प्र . ) उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी/ (टीसी)/ २७०७० / २०१४ -१५ / 
सन २०१४. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , जय साई धाम को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर १८२ / १, १९० / ५, प्लॉट नंबर 
१४ , साई धाम अपार्टमेंट , गणपती मंदीर व साईबाबा मंदीराजवळ , 
राधानगर , टिटवाळा ( पूर्व) , ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी /( टीसी)/ २७०७३/ २०१४-१५ 
सन २०१५ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण , ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री बालाजी को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर २८ , हिस्सा नंबर ४ क , 
नांदिवली, साईबाबा मंदीराजवळ , नांदिवली, कल्याण (पूर्व), ता . कल्याण , 
ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० ( १९६१ चा 
महा . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


कल्याण, 
दिनांक १६ जानेवारी २०१५. 


एस . एम . गोसावी , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, 

कल्याण. 


एस . एम . गोसावी , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण . 


कल्याण , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /(टीसी)/ २७०६९ / २०१४ -१५ 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , जय साई साधना को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर १९०/ ६, सर्व्हे नंबर १८७, 
हिस्सा नंबर १ ते १० (पै), प्लॉट नंबर १०२, गणपती मंदीर व 
साईबाबा मंदीराजवळ , राधानगर , टिटवाळा ( पूर्व) , ता . कल्याण , जि . 
ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

एस . एम. गोसावी, 

उप निबंधक , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन /एचएसजी/ ( टीसी )/ २७०७२/ २०१४ -१५ 
सन २०१५ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , न्यू ऋतुजा को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ४४, हिस्सा नंबर १ , मौजे 
वरप , ओमकारनगर, सीमा हॉलीडे समोर , ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कल्याण , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१५ . 


एस . एम . गोसावी, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण. 


कल्याण , 


भाग एक ( को .वि . पु. ) - ८अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी /(टीसी)/ २७०६५ / २०१४ -१५ संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, ता . कल्याण 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ उमिया कॉम्प्लेक्स फेज - II , गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
किंजल " को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नं ११४, हिस्सा 

एस . एम . गोसावी , 
नं . ६/ १, मौजे टिटवाळा, उमिया कॉम्प्लेक्स फेज- II , साई बाबा कल्याण , 

( प्र.) उप निबंधक , 
मंदिराजवळ , गणेश मंदिर रोड, टिटवाळा ( पूर्व), ता . कल्याण , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

कल्याण . 
( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

___ उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका यांजकडून 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/२७०२०/ २०१४-१५ 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

सन २०१४. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , ता . कल्याण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ राजाराम टॉवर ” को 
एस . एम . गोसावी, 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ४०, हिस्सा नं. ९ व ३ , 
कल्याण , 

उप निबंधक , 

मौजे काटेमानिवली, दुर्गा नगर , चिंचपाडा रोड , कल्याण ( पूर्व), 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१४. सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , 

ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कल्याण. 

१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

क्रमांक टीएनए/ केएलएन/ एचएसजी/(टीसी)/ २७०१८ / २०१४- १५ संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण । “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ पांडू हरी ऐनक्लेव्ह फेज- II, ” । गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नं ४८ , हिस्सा नं ४ , 
मौजे तिसगाव. आदर्श नगर गाव देवी मंदिर रोड , तिसगाव 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

कल्याण , 

उप निबंधक , 
संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये 

दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 

कल्याण. 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक टीएनए/ युएलआर/ एचएसजी /( टीसी )/ २७१६८ / २०१६-१७ / 
सन २०१६. - “ प्रिन्सेस पॅलेस को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., उल्हासनगर 

४ , प्लॉट नं . ९, ब्लॉक नं . सी - १, रुम नं . १ जवळ , शिट नं . ३९ व 
एस . एम. गोसावी, 

४०, मेन रोड उल्हासनगर- ४ , ता . उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे व महाराष्ट्र 
कल्याण, 

( प्र.) उप निबंधक , 

सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चे कलम 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
कल्याण. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका कल्याण यांजकडून । 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी / टीसी / २६७७४ / २०१४- १५ 

संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 

एस . एम . गोसावी , 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ भाग्योदय पार्क ” को 

कल्याण , 

सहायक निबंधक , 
ऑपरेटीव्ह हौ . सोसायटी मर्यादित, सर्व्हे नं १४, हिस्सा नं . ४ व ५, मौजे 

दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ . सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 
चिकणघर , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


६१ 


उक्त अधिनियमाचे कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चेनियम १०(१) अन्वये तीचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१६. सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए / यूएलआर/ एचएसजी/ (टीसी) / २७१७१/ २०१६-१७/ 
सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , स्वस्तिक को - ऑप. हौसिंग 
सोसा . लि ., सर्व्हे नं १६३, हिस्सा नं . ७, कल्याण- अंबरनाथ रोड , 
शांतीनगर , उल्हासनगर - ३, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए/ यूएलआर/ एचएसजी /(टीसी) / २७१६५ / २०१६-१७ / 
सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , प्रेरणा को - ऑप . हौसिंग सोसा . 
लि ., सर्व्हे नं १८०, हिस्सा नं . २( पार्ट ), सर्व्हे नं १८१, हिस्सा नं . १( पार्ट ), 
सचदेवनगर - २ , सी ब्लॉक रोड , दत्तमंदिर जवळ , उल्हासनगर - ३ , 
व्हिलेज शहाड, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६. सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए / यूएलआर/ एचएसजी/ (टीसी)/ २७१७० / २०१६-१७ / 
सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , गणेशालय धाम टॉवर को 

ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., बॅरेक नं . १२६७ जवळ , प्लॉट नं . ३९६( पी ) 
पोलीस लाईन समोर , ओ.टी. सेक्शन , उल्हासनगर - ४, ता . उल्हासनगर , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे . 
__ उक्त अधिनियमाचे कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

एस . एम . गोसावी, 
कल्याण , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७. सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए / यूएलआर/ एचएसजी/(टीसी) / २७१६६ / २०१६-१७ / 
सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , विनायक को - ऑप . हौसिंग सोसा . 
लि ., उल्हासनगर- ३, सर्व्हे नं १६३ , हिस्सा नं . १ / १( पै), कल्याण 
अंबरनाथ रोड , शांतीनगर , उल्हासनगर - ३, ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 
महा . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

एस . एम. गोसावी , 
कल्याण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ . सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए / यूएलआर/ एचएसजी/( टीसी )/ २७१६९/ २०१६ -१७ / 
सन २०१७. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , निल सरोवर को - ऑप. हौसिंग 
सोसा. लि ., सीटीएस नं . २४६०८ , ब्लॉक नं . ए-१७८ , रूम नं . ३५६, 
कुर्लाकॅम्प रोड, उल्हासनगर- ५, ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ -१९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई 

यांजकडून 
यांजकडून 

आदेश 
आदेश 

क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /१५४० /( टीसी ) / 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी/ १५६५ /( टीसी) / ४१७ / 

१३४१५ / २०१७- २०१८ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , 

गोल्डन नेस्ट को - ऑप . हौ. सोसा. लि ., प्लॉट नं . २, आर. एस . सी . 
२०१७ -२०१८ . — याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , चारकोप २२/ २४ , सेक्टर नं . ८, म्हाडा , एमटीएनएल एक्सचेंज , कांदिवली 
श्री शांतीदुत को - ऑप. हौ. सोसा. लि ., प्लॉट नं . ४७, पार्ट , ( प.) , मुंबई ४०० ०६७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनयम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
आरएससी-१, सेक्टर- २, म्हाडा लेआऊट , चारकोप, कांदिवली 

नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
( प.), मुंबई ४०० ०६७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 

“ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम 

नितिन काळे , 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 

मुंबई, 

मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 

दिनांक ५ एप्रिल २०१७. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
आहे . 

म्हाडा, मुंबई. 
नितिन काळे , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
मुंबई, मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 

आदेश 

क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी)/ २८८५६/ २०१६. 
दिनांक ५ एप्रिल २०१७. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे 
__ म्हाडा, मुंबई . 

की , राज को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसा. लि ., सर्व्हे नं . १७, हिस्सा 
नं . ४ , पैकी , व्हिलेज नांदीवली, डोंबविली ( पूर्व ), ता . कल्याण, 

जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई 

( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे . व उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
यांजकडून 

संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
आदेश 

“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
क्रमांक एमयुएम/ एमएचएडीबी/ एचएसजी/ १५४५ /( टीसी)/ १५४५ / 

एस . एम . गोसावी, 
२०१७- २०१८ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , जय सोमनाथ डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
को - ऑप . कमर्शियल ॲन्ड रेसिडेंशियल हौ . सोसा . लि ., प्लॉट 

दिनांक २६ जुलै २०१७ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
नं . १४५ , अशोकवन , दहिसर ( पू.), मुंबई ४०० ०६८ ही संस्था 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनयम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 

आदेश 
यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 

क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी / (टीसी )/ २८८५७/ २०१६. 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे 
१९६९ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

की , एकविरा आई को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसा . लि ., सर्व्हे नं . ४५ , 

हिस्सा नं . १९ , व्हिलेज नांदीवली, सर्वोदय पार्क जवळ , स्वामी समर्थ 
” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे 

मठासमोर , नांदिवली भोपर रोड , नांदीवली , डोंबविली ( पूर्व) , 
करण्यात आले आहे . 

ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

आली आहे . व उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
नितिन काळे, 

सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
मुंबई, 

मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे, 
दिनांक ५ एप्रिल २०१७. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

एस . एम . गोसावी , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
म्हाडा, मुंबई. 

दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/डिओएम /एचएसजी/( टीसी )/ २८८५८ / सन २०१६. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे 
की , गणराज कॉम्प्लेक्स , सी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसा. लि ., 
सर्व्हे नं . ४१, हिस्सा नं . १, मौजे नांदीवली, पेंटीकॅशल चर्चजवळ , 
पी अॅन्ड टी कॉलनी, गांधीनगर , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

एस. एम. गोसावी, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी/ (टीसी) / ३३७३ / २०१६ 
२०१७ / ५९६/ सन २०१७. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे. साई किरण सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था , म . कोतवाल नगर , मु . पो . ता . कर्जत जि . रायगड 
सर्व्हे नंबर ८ए , हिस्सा नं . ०१४ , प्लॉट नं . १२, मौजे कर्जत , 
ता . कर्जत, जि . रायगड . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६० चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

जी . बी . ठाकुर , 
कर्जत . 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १४ मार्च २०१७. 

सहकारी संस्था , कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी /( टीसी )/ ३३६८ / २०१६ 
२०१७ / ५०८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक सहकारी सस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे. मिडास सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , दहिवली, ता . कर्जत , जि . रायगड सर्व्हे नंबर १९१, 
२०१, २०२, २०३ मौजे दहिवली, ता . कर्जत , जि . रायगड . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६० चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 

जी . बी . ठाकुर , 
कर्जत. 

सहायक निबंधक , 
दिनांक जानेवारी २०१७. 

सहकारी संस्था, कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी /एचएसजी/( टीसी) / ३३७६/ २०१६ 
२०१७ / ६३९ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे. विजय भुषण आर्केड सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था म., दहिवली, मु. पो . ता . कर्जत , जि . रायगड सर्वे 
नंबर ११ /१अ, प्लॉट नं . ०२, मौजे दहिवली, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६० चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

जी . बी . ठाकुर , 
कर्जत . 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३० मार्च २०१७ . 

सहकारी संस्था , कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी)/ ३३७२/ २०१६ 
२०१७/ ५८५ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे. प्रभु सृष्टी बी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था म. बार्ले, नेरळ, ता . कर्जत , जि . रायगड, सर्व्हे नंबर 
४३ , हिस्सा नं . ०३ , प्लॉट नं . ३ , मौजे बार्ले , नेरळ, ता . कर्जत , 
जि . रायगड . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६० चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी)/ ३३७८ / २०१६ 
२०१७ / ६३९ / अ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे. विजय भुषण 
हाईटस् सहकारी गृहनिर्माण संस्था म ., दहिवली, मु . पो . ता . कर्जत , 
जि . रायगड सर्व्हे नंबर ९२६ , ९२७, ९२८ , ९२९ एकूण क्षेत्र २८४ . २० 
मौजे दहिवली, ता . कर्जत , जि . रायगड . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे नियम १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

जी . बी . ठाकुर , 
कर्जत . 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३० मार्च २०१७. 

सहकारी संस्था, कर्जत . 


कर्जत. 
दिनांक ७ मार्च २०१७. 


जी . बी . ठाकुर , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपाप्र /कार्या ३ /कर्जत / उपविधी/१३५३१/ २००२. - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) मधील 
कलम ३२२ (१) ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , रायगड नगरपरिषद , कर्जत यांनी केलेल्या खालील 
उपविधीस मंजुरी देत आहे . 

उपविधी 


१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ . - ( १ ) या उपविधीत कर्जत नगरपरिषद ( कोणत्याही जागेत किंवा जागेवर घरगुती वापरशिवाय इतर प्रयोजनार्थ 
विनिर्दिष्ट केलेल्या वस्तू ठेवणे या गोष्टीचे नियमन ) उपविधी १९९६ असे म्हणता येईल . 


ते शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होणारे तारखेपासून अंमलात येतील . 
२ . व्याख्या. -( १) संदर्भावरून अन्यथा दुसऱ्या अर्थ अपेक्षीत नसेल तर या उपविधीमध्ये, 

( अ) “ अधिनियमन ” म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम , १९६५ वेळोवेळी सुधारणा होऊन अंमलात असलेले . 
( ब ) “ प्राधिकृत अधिकारी ” म्हणजे अधिनियमांच्या कलम ७७, पोट -कलम २ अन्वये मुख्य अधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी . 
( क ) “ नगरपरिषद " म्हणजे कर्जत नगरपरिषद जिल्हा रायगड . 
( ड ) “ नमुना ” म्हणजे या उपविधीना जोडलेला नमुना. 

( इ) “ लायसन्स धारक ” म्हणजे विनिर्दिष्ट वस्तूंच्या प्रयोजनार्थ जिला उपविधी २ अन्वये लायसन्स देण्यात आले आहे, किंवा उपविधी 
४ अन्वये जिच्या लायसन्सचे नवीकरण करण्यात आले आहे. अशी व्यक्ती व त्यामध्ये लायसन्समध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या त्याच्या नोकरांचा 
व अभिकर्त्यांचा समावेश होईल . 

( फ ) “ अनुसूची ” म्हणजे या उपविधीना जोडलेली अनुसूची. 
( ग ) “ कलम ” म्हणजे अधिनियमांचे कलम , व 

( ह ) “ विनिर्दिष्ट वस्तू ” म्हणजे, लायसन्सशिवाय कोणत्याही जागेत किंवा जागेवर ज्या विक्रीसाठी किंवा घरगुती वापराशिवाय इतर 
प्रयोजनार्थ ठेवता येत नाहीत अशा अधिनियमांच्या दुसऱ्या अनुसूचीच्या भाग दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वस्तूपैकी कोणत्याही वस्तू . 

२. या उपविधीमध्ये वापरण्यात आलेले परंतु व्याख्या करण्यात न आलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांचे अर्थ हे त्यांना अनुक्रमे अधिनियमात 
नेमून दिलेल्या अर्थाप्रमाणेच असतील . 

३. लायसन्स . - (१ ) मुख्य अधिकाऱ्यास, अनुसूचितील स्तंभ ३ किंवा यथास्थिती ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दरांनी आगाऊ फि दिल्यावर , 
कोणत्याही जागेत किंवा जागेवर विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्याची इच्छा असणाऱ्या व उपविधी ७ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शतींची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्तीस 
नमुना “ अ ” मधील वार्षिक किंवा त्रैमासिक लायसन्स देता येईल. 

____ (२ ) वार्षिक लायसन्सची मुदत दर वर्षी ३१ मार्च रोजी व त्रैमासिक लायसन्सची मुदत वर्षाच्या ३० जून , ३० सप्टेंबर , ३१ डिसेंबर किंवा 
३१ मार्च रोजी संपुष्टात येईल. 

(३ ) मुख्य अधिकाऱ्यास, लेखी नमुद करावयाच्या कारणासाठी ज्याच्यासाठी अर्ज करण्यात आला असेल असे लायसन्स देण्याचे नाकारता 
येईल . 

४. कोणत्याही जागेत किंवा जागेवर विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्याचे बंद केल्याबद्दलची लेखी नोटीस मुख्य अधिकाऱ्यास देण्यात आल्याशिवाय, 
अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या फीमध्ये नगरपालिकेकडून कोणतीही सूट किंवा कोणताही परतावा देण्यात येणार नाही व अशी नोटीस दिल्याच्या 
दिवसापूर्वीच्या कोणत्याही कालावधीबद्दल कोणतीही सूट किंवा कोणताही परतावा देण्यात येणार नाही. तीन महिन्यांपेक्षा कमी असेल अशा कालावधीसाठी , 
नगरपालिकेकडून कोणत्याही बाबतीत कोणतीही सूट किंवा कोणताही परतावा देण्यात येणार नाही . 

स्पष्टीकरण. - - लायसन्सधारक लायसन्सच्या शर्तीपैकी कोणत्याही शर्तीचा किंवा उपविधीपैकी कोणत्याही उपविधीचा भंग करीत नाहीत . तो 
पर्यंतच लायसन्सधारकाची वर्तणूक समाधानकारक असल्याचे मानण्यात येईल . 

___ ५. अर्ज. - (१) कोणत्याही जागेत किंवा जागेवर उक्त वस्तू ठेवण्यास प्रारंभ करण्याचे योजण्यापूर्वी ३० दिवसांपेक्षा कमी नसेल इतक्या 
मुदतीत विनिर्दिष्ट वस्तूसंबंधी नवीन लायसन्ससाठी लेखी अर्ज करण्यात येतील व अशा लायसन्सचे नवीकरण करण्यासंबंधीचे अर्ज , प्रत्येक वर्ष 
किंवा यथास्थिति वर्षाची तीन महिन्याची मुदत संपण्यापूर्वी ३० दिवसापेक्षा कमी नसेल अशा मुदतीत करण्यात येईल . 

__ ( २) विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रत्येक जागेचा मालक किंवा भोगवटादार , हे उपविधी अंमलात येतील , त्या तारखेपासून 
३० दिवसांमध्ये, अशा जागांच्या संबंधातील लायसन्ससाठी मुख्य अधिकाऱ्याकडे लेखी अर्ज करील . 

( ३ ) लायसन्स संबंधीचा प्रत्येक अर्ज लेखी असेल व नगरपालिकेकडून फर्माविण्यात येईल अशी माहिती त्यामध्ये असेल व त्यासोबत तसे 
नकाशे जोडण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


६५ 


६. लायसन्स हस्तांतरणीय नसणे. ( १ ) उपविधी ३ अन्वये देण्यात आलेले किंवा उपविधी ४ अन्वये नवीकरण करण्यात आलेले लायसन्स , 
हस्तांतरणीय असणार नाही, परंतु मुख्य अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने नोकर किंवा अभिकर्ते म्हणून नियुक्त केलेले व लायसन्समध्ये नावे असलेले 
लायसन्सधारकाचे सर्व नोकर व अभिकर्ते हे लायसन्सखाली लायसन्सधारक असल्याचे मानण्यात येईल : 

परंतु , लायसन्सधारक मरण पावेल त्याप्रसंगी, त्याच्या वैध वारसांना आपल्या नावे लायसन्स हस्तांतरित करून मिळण्याचा हक्क असेल , 

आणखी असे की , लायसन्सधारकास , आपल्या हयातीत जी , लायसन्सधारक मरण पावेल त्याप्रसंगी त्याची वैध वारस ठरेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीच्या नावे लायसन्स हस्तांतरित करण्याची परवानगी असेल . 

( २ ) कोणत्याही लायसन्सधारक , जिच्यामध्ये विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात येतात अशी आपली जागा किंवा तिचा कोणताही भाग पोटभाड्याने देणार 
नाही. 

७. लायसन्समधील मजकुर . - उपविधी ३ अन्वये देण्यात आलेल्या किंवा उपविधी ४ अन्वये नवीकरण करण्यात आलेल्या प्रत्येक 
लायसन्समध्ये , जागेत किंवा जागेवर ज्या ठेवण्यात येतील अशा विनिर्दिष्ट वस्तू व त्यामध्ये ( जागेत ) कामावर ठेवण्यात येणाऱ्या व्यक्तींची कमाल 
संख्या याचा उल्लेख करण्यात येईल . जागेत किंवा जागेवर लायसन्सधारक ज्यांस अधीन राहून विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवील त्या शर्ती व निर्बंध आणि 
ज्याअन्वये लायसन्स देण्यात येईल त्या शर्ती पुढीलप्रमाणे असतील : 
लायसन्सधारक , 

( अ ) ज्यामध्ये विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात येतात अशा जागेत आपले लायसन्स ठळक जागी ठेवील. 
( ब ) लायसन्समध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनार्थ जागेचा वापर करील . 
( क ) ज्यामध्ये विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात येतात असी जागा नेहमी स्वच्छ ठेवील . 

(ड ) ज्यामध्ये किंवा जिच्यावर विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात आल्या असतील अशा जागेत तपासणी करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यास सर्व 
वेळी सर्व सवलती देईल . 

( ई) विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यासाठी जागेचा वापर जातीने किंवा मुख्य अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने लायसन्समध्ये वेळोवेळी नावे दिलेल्या 
मदतनीसाच्या नोकरांच्या किंवा अभिकर्त्यामार्फत करील : 

परंतु, असे मदतनीस , नोकर किंवा अभिकर्ते हे लायसन्सधारकास बंधनकारक असतील अशा सर्व शतींचे पालन करतील. 
( फ ) अधिनियमातील व या उपविधींमधील उपबंधांच्या आवश्यकतांचे काटेकोरपणे पालन करील . 

वरील शर्ती व निबंध लायसन्सच्या मागे मुद्रित करण्यात येतील . 
८ . लायसन्सच्या शर्तीचा भंग ( १) कोणत्याही व्यक्तीने तिला देण्यात आलेल्या लायसन्सच्या शर्तीपैकी कोणत्याही शर्तीचा भंग केल्यास प्राधिकृत 
अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्यात आल्यानंतर तिची लायसन्स स्थायी समीतीकडून निलंबित किंवा रद्द केले जाण्यास पात्र ठरेल . तसंच अधिनियमान्वये 
खटला भरण्यास ती पात्र ठरेल. लायसन्सच्या शर्तीपैकी कोणत्याही शर्तीचा भंग केल्यास आगाऊ देण्यात आलेली लायसन्स फी परत करण्यात येणार 
माही. 

( २ ) या उपविधांच्या खंड ( १) अन्वये कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, त्या खंडान्वये करण्याचे योजिलेल्या कारवाई संबंधात लायसन्सधारकास , 
कारण दाखविण्याची संधी देण्यात येईल . 

९. तपासणी. - लायसन्सधारक प्राधीकृत अधिकाऱ्याकडून जेव्हा भाग पाडण्यात येईल त्या वेळी ज्यामध्ये किंवा ज्यावर विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात 
आल्या आहेत अशा जागेची तपासणी करण्याकरिता परवानगी देईल व अशी तपासणी करणाऱ्या व्यक्तीस उक्त जागेची किंवा तिच्या कोणत्याही 
भागाची संपूर्ण तापसणी करता येणे शक्य व्हावे म्हणून आवश्यक असेल अशी प्रत्येक सवलत देईल . 

१०. माहिती देणे, लायसन्सधारक , प्राधिकृत अधिकारी मागणी करील अशी, ज्यामध्ये किंवा जिच्यावर विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत 
अशा जागेसंबंधातील माहिती प्राधिकृत अधिकाऱ्यास वेळोवेळी देईल . 

११. पिण्याचे पाणि इत्यादी दृषित करण्यास प्रतिबंध. - कोणत्याही व्यक्तीकडून पिण्याच्या किंवा घरगुती प्रयोजनांच्या वापरासाठी किंवा 
वापरण्यात येईल किंवा वापरण्याचा संभव असेल असे किंवा जनावरांसाठी वापरण्यात येईल किंवा वापरण्याचा संभव असेल असे , किंवा दूध , अन्न 
किंवा तशाच इतर पदार्थासाठी वापरण्यात येतील किंवा वापरण्याचा उद्देश असेल अशी पात्रे स्वच्छ करण्यासाठी किंवा धुण्यासाठी पुरविण्यात येणारे 
कोणतेही पाणि , ज्यामुळे दूषित होईल अशा रीतीने , लायसन्सधारक , ज्यामध्ये किंवा ज्यावर विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत अशा जागेमधील 
कोणताही केरकचरा टाकविणार नाही . 

१२. जलनिःस्सारण व गटारे यांची कार्यक्षम व्यवस्था . - लायसन्सधारक ज्यामध्ये किंवा विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत अशा जागेमध्ये 
गटाराची योग्य ती व्यवस्था करील व उक्त जागेची किंवा तिच्या संबंधातील प्रत्येक गटार किंवा जलनिःस्सारण विषयक व्यवस्था प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे 
समाधान होईल अशा रीतीने सर्व वेळी सुस्थितीत व कार्यक्षम रितीने ठेवण्याची व्यवस्था करील . 

१३ . अशी जागा निवासी जागापासून दूर ठेवणे. - ज्यामध्ये किंवा ज्यावर विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत अशी जागा , ज्या प्रकारच्या 
वस्तू ठेवण्यासाठी किंवा ज्या प्रयोजनांसाठी अशा जागेचा वापर करण्याचा उद्देश आहे . त्या प्रकारच्या वस्तू किंवा प्रयोजन विचारात घेऊन प्रत्येक 
प्रकरणात मुख्य अधिकाऱ्याकडून ठरविण्यात येईल त्याप्रमाणे निवासी जागांपासून तितक्या अंतरावर असेल . 
भाग एक ( को .वि . पु.) - ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


गर 


परंतु मुख्य अधिकाऱ्याने अशा रीतीने ठरविलेल्या अंतराएवढेच अंतरच अशा रीतीने जागेचा वापर करण्याचा उद्देश असलेल्या कोणत्याही 
व्यक्तीकडून ठेवण्यात येईल . 

१४ . अग्निशमनविषयक साधनसामग्री. - लायसन्सधारक, सर्व वेळी अग्निशमनाची सर्व साधनसामग्री आपल्या जवळ ठेवील . तसेच ती चालू 
स्थितीत ठेवण्याची व्यवस्था करील व आगीविषयक सावधगीरीचे सर्व उपाय योजील . 

१५ . जागेमध्ये अनुपस्थित. - लायसन्सधारक , आपल्या अनुपस्थितीत, जागेत ठेवलेल्या विनिर्दिष्ट वस्तूवर देखरेख ठेवण्यासाठी इतर कोणत्याही 
व्यक्तीचे नांव लायसन्समध्ये विनिर्दिष्ट केल्याशिवाय लायसन्सधारकास ज्यामध्ये विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात येतात अशा लायसन्स दिलेल्या जागेमध्ये 
लागोपाठ १४ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी अनुपस्थित रहाता येणार नाही. 

१६. मानवी रहिवासास प्रतिषेध . - लायसन्सधारक ज्यामध्ये विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात येतात . अशा जागेचा कोणताही भाग , मानवी रहिवासाच्या 
प्रयोजनार्थ किंवा स्वयंपाकासाठी वापरणार नाही किंवा वापरण्याची सवलत किंवा अनुज्ञा देणार नाही . तसेच त्यामध्ये कोणताही विस्तव पेटविणार 
नाही किंवा जाळ करणार नाही किंवा तशी परवानगी देणार नाही.. 

१७. जागेबाहेर वस्तू ठेवण्यावर निबंध . - लायसन्सधारक विनिर्दिष्ट वस्तूच्या संबंधात आवश्यक असलेली कोणतीही वस्तू लायसन्स दिलेल्या 
जागेबाहेरील कोणत्याही ठिकाणी किंवा सार्वजनिक रस्त्यावर ठेवणार नाही किंवा ठेवण्यास अनुज्ञा देणार नाही . 

१८ . स्वच्छता. - लायसन्सधारक , प्रत्येकास नीट बसणारे झाकण असलेल्या धातूच्या, मान्य आकाराच्या , कचरापेटीची किंवा पेट्यांची तरतूद 
करील व त्या दुरुस्त स्थितीत ठेऊन त्यांचा वापर करील व त्यामध्ये त्या जागामधील घाण व कचरा टाकण्याची व्यवस्था करील. लायसन्सधारक , 
किमान दिवसातून एकदा जागेमधील केरकचरा काढून तो साठविण्यासाठी मुख्य अधिकाऱ्याने नेमून दिलेल्या कचरा टाकण्याच्या जागी आपल्या जागेतील 
केरकचरा काढून तो तेथे साठविण्याची व्यवस्था करील त्या ऐवजी लायसन्सधारकास , जागेमधील केरकचरा काढून तो नेमून दिलेल्या कचरा टाकण्याच्या 
जागी टाकण्यासाठी, निश्चित केलेले भाडे दिल्यावर , नगरपालिकेने तरतूद केलेल्या वाहतुकीच्या सोयीचा लाभ घेता येईल . 

१९ . लायसन्स देण्याजोग्या वस्तूस योग्य ती खुणचिठ्ठी लावणे. - लायसन्स देण्याजोग्या वस्तुचे नाव, आतील वस्तू व जोखमीचे स्वरुप हे 
निर्दिष्ट करण्यासाठी , लायसन्सधारक , अशा प्रत्येक लायसन्स देण्याजोग्या वस्तूच्या आवेष्टनावर किंवा पात्रावर योग्य ती खूणचिठ्ठी लावील. 

२० . संरचनात्मक फेरबदलास प्रतिषेध. - ज्यामध्ये विनिर्दिष्ट वस्तु ठेवण्यात येतात अशा जागेमध्ये कोणतेही संरचनात्मक फेरबदल किंवा 
अशा जागेत भर घालणारे बांधकाम लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या पुर्वानुमती शिवाय करण्यात येणार नाही . 

२१. लायसन्स दिलेल्या जागा खाली करणे . - कोणतेही लायसन्सधारक तसे करण्यासंबंधीच्या आपल्या उद्देशाबद्दल मुख्य अधिकाऱ्यास 
कळविल्याशिवाय लायसन्सच्या कालावधीमध्ये लायसन्स दिलेली जागा खाली करणार नाही किंवा तिचा ताबा सोडणार नाही . 

२२. जागेच्या बाहेर फलक लावणे. - लायसन्सधारक जागेमध्ये किंवा जागेवर ठेवलेल्या वस्तूंचे स्वरुप त्याच्या संबंधातील नगरपालिका लायसन्स 
क्रमांक कोणताही असल्यास व मालकाचेकिंवा भोगवटदाराचे किंवा जागा ताब्यात असणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व स्थानिक पत्ता यांचा निर्देश असलेला 
फलक लायसन्स दिलेल्या जागेच्या बाहेर ठळक जागी लावील . 

२३. जागाच्या गैरवापरास प्रतिबंध. - ज्यामध्ये विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात येतात अशा जागेच्या कोणत्याही भागाचा, कोणताही नादुरुस्त वस्तुंचा 
साठा करण्यासाठी किंवा त्या ठेवण्यासाठी उपयोग करण्यात येणार नाही . 

२४ . जागांना सफेदी देणे . - लायसन्सधारक , ज्यामध्ये किंवा ज्याच्यावर विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात येतात अशा जागांच्या भिंतीच्या आतील 
पृष्ठ भागाच्या प्रत्येक भागास व छतास एप्रिल व ऑक्टोबर या महिन्यामध्ये वर्षातून किमान दोनदा किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने भाग पाडले तर 
अधिक वेळा सुद्धा चुन्याचा वापर करून सफेदी देण्याची व्यवस्था करील . 

२५ . शुद्ध पाण्याचा पुरवठा. - लायसन्सधारक , जागामध्ये शुद्ध व आरोग्यप्रद पाण्याचा पुरेसा पुरवठा करण्याची तरतूद करील व अशा जागा 
दर चोवीस तासातून किमान एकदा किंवा आवश्यक असेल इतक्या वेळा पूर्णतः स्वच्छ करण्याची व्यवस्था करील आणि त्यामध्ये कोणतीही घाण 
किंवा कचरा साचू देणार नाही . 

२६ . हवा खेळती ठेवणे व प्रकाश योजना. - लायसन्सधारक ज्यामध्ये विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात येतात अशा जागांवर किंवा त्यांच्या संबंधात 
हवा खेळती ठेवण्यासाठी व प्रकाश योजनेसाठी योग्य त्या साधनांची तरतूद सर्व वेळी करील व ती साधने चांगल्या स्थितीत व कार्यक्षम ठेवण्याची 
व्यवस्था करील. 

२७ . नोटीस किंवा सूचना बजावणे. - नगरपालिकेच्या कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याने सही केलेले लायसन्स निलंबित किंवा रद्द करण्यात 
आले आहे अशा अर्थाची नोटीस किंवा सूचना ही लायसन्सधारकास डाकेमार्फत पाठविण्यात किंवा प्रत्यक्षतः स्वाधीन करण्यात किंवा लायसन्स दिलेल्या 
जागेत लावण्यात येईल व ती त्या नोटीशीत किंवा सुचनेत विनिर्दिष्ट केल्याच्या तारखेपासून व अशी मुदत विनिर्दिष्ट करण्यात आली नसेल तर , 
अशी नोटीस किंवा सूचना दिल्याच्या तारखेपासून अंमलात येईल . 

२८ . निर्गम मार्ग अडथळा न येईल अशा रीतीने ठेवणे. - लायसन्स दिलेल्या जागेचे सर्व निर्गम मार्ग अडथळा न येईल अशा रीतीने सर्व 
वेळी ठेवण्यात येईल . 

२९ . धुम्रपानास प्रतिषेध. - लायसन्सधारण उक्त लायसन्स दिलेल्या जागेत , धुम्रपान करणार नाही किंवा कोणत्याही व्यक्तीस धुम्रपान करू 
देणार नाही किंवा ज्यामुळे आग लागेल किंवा अन्यथा सार्वजनिक सुरक्षितता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्या करू देणार नाही किंवा करण्यास 
परवानगी देणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


६७ 


३० . संग्रह नोंदवही. - लायसन्सधारक , ज्यांच्या संबंधात जागेसाठी लायसन्स देण्यात आले असेल अशा वस्तुंची संग्रह नोंदवही नमुना “ ब ” 
मध्ये ठेवील, व ती विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यात येतात अशा जागेतच ठेवील , व ती अद्यावत असेल आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून जेव्हा मागणी 
करण्यात येईल त्यावेळी ती पडताळणीसाठी व तपासणीसाठी सादर करील. 

३१. लायसन्स दिलेल्या वस्तुंचा साठा करणे. - लायसन्सधारक , लायसन्स मिळालेल्या वस्तुंचा साठा , खुल्या जागेत किंवा प्राधिकृत अधिकारी 
निदेश देईल त्याप्रमाणे पन्हळीदार पत्र्याचे छत असलेल्या किंवा चिरेबंदी मजगी घातलेल्या जागेत करील. 

३२. जागेला कुंपण घालणे. - लायसन्सधारक , बाजूने जाणाऱ्यास उक्त जागेत प्रवेश करण्यास अटकाव व्हावा म्हणून , प्राधिकृत अधिकारी 
निदेश देईल त्याप्रमाणे १.८३ मीटर उंचीच्या भिंतीने किंवा मजबूत तारेने किंवा काटेरी कुंपणाने ती जागा बंदिस्त करून घेईल . 

३३. पाण्याच्या नळाची तरतूद. - लायसन्सधारक , साठ्यापासून १५. २४ मीटर अंतरातील ठिकाणी पाण्याच्या नळाची तरतूद करील . 
___ ३४. खुल्या मार्गाची तरतूद करणे. - लायसन्सधारक , प्रत्येक साठ्याच्या सर्व बाजूंनी कमीत कमी १. ५२ मीटर रुंदीच्या खुल्या मार्गाची तरतूद 
करील, अशा कोणत्याही वस्तूचा कोणत्याही इमारतींच्या १. ५२ मीटर अंतरामध्ये साठा करण्यात येणार नाही किंवा त्या ठेवता येणार नाही . 

३५. कोणत्याही जागेमध्ये किंवा जागेवर ठेवण्यात येणाऱ्या इमारती लाकडाच्या किंवा जळाऊ लाकडाच्या बाबतीतील जादा शर्ती. - कोणत्याही 
जागेमध्ये किंवा जागेवर विक्रीसाठी किंवा घरगुती वापराशिवाय इतर प्रयोजनासाठी इमारती लाकूड किंवा जळावू लाकूड ठेवण्याकरिता ज्याला लायसन्स 
देण्यात आले असेल असा लायसन्सधारक, या उपविधीमध्ये अन्यत्र विनिर्दिष्ट केलेल्या शतीशिवाय, पुढील शतींचे पालन करील : 

(१) लायसन्सधाकर . - ( अ) उक्त जागेवर इमारतीस लागून कोणतेही इमारती लाकूड किंवा जळाऊ लाकूड रचून ठेवण्याची किंवा 
त्यांचा ढीग लावण्याची व्यवस्था करणार नाही किंवा तसे करण्यास अनुमती देणार नाही . 

( ब ) खुली जागा असेल तर अशा जागेवर ९.१४ मीटरपेक्षा अधिक उंचीपर्यंत किंवा बंदिस्त जागेत असेल , तर , ६.१ मीटर कमाल 
उंचीस अधिन , अशा इमारतीच्या प्रत्यक्ष उंचीच्या चार पंचमांशपेक्षा अधिक नसेल इतक्या उंचीपर्यंत कोणतेही इमारत लाकूड किंवा जाळाऊ 
लाकूड रचून ठेवण्याची व्यवस्था करणार नाही किंवा तसेच करण्यास अनुमती देणार नाही . 

( क ) जे अंतर कोणत्याही छपरीपासून रचलेल्या लाकडाच्या प्रत्यक्ष उंचीपेक्षा कमी असेल अशा अंतरावर अशा जागेवर कोणतेही जळाऊ 
लाकूड रचून ठेवण्याची व्यवस्था करणार नाही किंवा तसे करण्यास अनुमती देणार नाही , तसेच तो कोणताही रस्ता, मार्गकिंवा सडक याच्यापासून 
६ .१ मीटर अंतरामधील जागेवर कोणतेही इमारती लाकूड रचून ठेवण्याची व्यवस्था करणार नाही किंवा तसे करण्यास अनुमती देणार नाही . 

( ड ) कोणत्याही लाकडी साठ्यावर गवताच्या किंवा इतर ज्वालाग्राही पदार्थाच्या आवरणास अनुमती देणार नाही . 

( २) कोणतेही इमारती लाकूड ठेवण्याच्या प्रयोजनार्थ वापरण्यात येणारी कोणतेही जागा कोणत्याही मानवी वसतिस्थानापासून १५.२४ 
मीटर्स परिसरामध्ये असणार नाही . 

( ३ ) प्रत्येक लायसन्सधारक , अशी जागा योग्यप्रकारे बंद करण्याची व्यवस्था करील व त्याच जागेसाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे समाधान 
होईल अशा योग्य त्या दारांची तरतूद करील . 

३६. कोणत्याही जागेमध्ये किंवा जागेवर ठेवण्यात येणाऱ्या वाळलेल्या गवताच्या किंवा वैरणीच्या बाबतीतील जादा शर्ती. - कोणत्याही जागेमध्ये 
किंवा जागेवर विक्रीसाठी किंवा घरगुती वापराशिवाय इतर प्रयोजनासाठी वाळलेले गवत किंवा वैरण ठेवण्यासाठी ज्याला लायसन्स देण्यात आले 
असेल अशा लायसन्सधाकर या उपविधीमध्ये अन्यत्र विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीशिवाय पुढील शींचे पालन करील . 

(१ ) लायसन्सधारक . - ( अ) धंदा खुल्या जागेत करण्यात येत असेल त्याशिवाय वाळलेले गवत किंवा वैरण यासाठी लोखंडी पन्हाळी 
पत्र्याचेकिंवा ज्वालाग्राही नसलेले इतर आवरण घालील. 

( ब) साठ्यापासून १५ . २४ मटीर अंतरावरील जागेत पाण्याच्या नळाची व त्याशिवाय साठ्यापासून १२.२४ मीटर अंतरावर २७२. ७६ 
मीटर पाणी साठविण्याची क्षमता असणाऱ्या पाण्याच्या टाकीची तरतूद करील व आणिबाणीच्या प्रसंगी तात्काळ वापर करता यावा म्हणून 
नेहमीच ती पाण्याने भरून ठेवील . 

( क ) अशी जागा योग्यप्रकारे बंद ठेवण्याची व्यवस्था करील व त्या जागेसाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे समाधान होईल अशा योग्य त्या 
दारांची तरतूद करील . 

( ड ) प्रत्येक साठ्याच्या सर्व बाजूंनी कमीत कमी १. ५२ मीटर रुंदीच्या खुल्या मार्गाची तरतूद करील . 

( इ) अशा जागेमध्ये ९.१४ मीटरपेक्षा अधिक उंचीवर कोणतेही वाळलेले गवत, वैरण रचून ठेवण्याची किंवा त्याचा ढीग लावण्याची 
व्यवस्था करणार नाही किंवा तसे करण्यास अनुमती देणार नाही . तसेच तो प्रत्येक गंजीच्या किंवा ढिगाच्या सर्व बाजूंनी १. ६३ मीटरपेक्षा 
कमी नसेल एवढी खुली जागा किंवा खुला मार्ग सोडील . 

(फ ) कोणत्याही जागेच्या २२.८६ मीटर अंतरामध्ये कोणतेही सामान रचून ठेवणार नाही . 
३७ . कोणत्याही जागेमध्ये किंवा जागेवर ठेवण्यात येणाऱ्या कातड्याच्या व चामड्याच्या बाबतीतील जादा शर्ती. - कोणत्याही जागेमध्ये किंवा 
जागेवर विक्रीसाठी किंवा घरगुती वापराशिवाय इतर प्रयोजनासाठी कातडे व चामडे ठेवण्याकरिता ज्याला लायसन्स देण्यात आले असेल असा 
लायसन्सधारक या उपविधीमध्ये अन्यत्र विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीशिवाय पुढील शर्तीचे पालन करील . 


णा - या 


पाण्याच्या 


त्किार 


करता य 


भाग एक ( को .वि .पु.) – ९अ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


(१) लायसन्सधारक. - ( अ) सूर्यास्तापासून सूर्योदयापर्यंत वाळविण्यासाठी पसरलेले सर्व कातडे, वाळलेल्या गवताने किंवा त्यापासून दुर्गंध 
येण्यास प्रतिबंध करील अशा इतर वस्तूने झाकून ठेवील किंवा झाकण्याची व्यवस्था करील. 

( ब ) कमीत कमी एका बाजूस खुल्या असलेल्या व सभोवती कमीतकमी १.८३ मीटर उंचीच्या हवाबंद भिंत असलेल्या व छपरीच्या 
खुल्या भागापासून कमीत कमी ३.०५ मीटरच्या अंतरामध्ये कोणतीही इमारत नसेल त्याशिवाय कमावलेले कातडे साठवून ठेवणार नाही . 

( २ ) या उपविधीमधील कोणताही मजकूर जे योग्य रीतीने व पूर्णतः कमावण्यात व साफ करण्यात आले आहे असे कातडे किंवा 
चामडे ठेवण्याच्या संबंधात लागू होत असल्याचे समजण्यात येणार नाही . 

३८ . कोणत्याही जागेमध्ये किंवा जागेवर ठेवण्यात येणाऱ्या हाडांच्या बाबतीतील जादा शर्ती. - कोणत्याही जागेमध्ये किंवा जागेवर विक्रीसाठी 
किंवा घरगुती वापराशिवाय , इतर प्रयोजनासाठी हाडे ठेवण्याकरिता ज्याला लायसन्स देण्यात आले असेल असा लायसन्सधारक , या उपविधीमध्ये 
अन्यत्र विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीशिवाय पावसामध्ये किंवा इतर कारणाने हाडे ओली होणार नाही अशारीतीने त्यांची विल्हेवाट लावील . 

३९. शास्ती. - उपविधी ३ च्या खंड ( अ ) अन्वये लायसन्स मिळाल्याशिवाय विनिर्दिष्ट वस्तू ठेवण्यासाठी जागेच्या वापर करीत असेल 
अशी कोणतीही व्यक्ती, या उपविधीस जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या फीच्या दुप्पट दरांनी शास्ती म्हणून फी देण्यास पात्र असेल , अशी 
अधिक फी ही अशी व्यक्ती अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमांच्या किंवा उपविधीच्या उपबंधान्वये पात्र ठरेल अशा इतर 
कोणत्याही शास्तीशिवाय किंवा दायित्वाशिवाय आणखी लादता येईल . 

४० . निरसन . - निरसनापूर्वी करण्यात आलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिण्यात आलेल्या गोष्टीच्या बाबतीत असेल त्याशिवाय, या उपविधीच्या 
प्रारंभाच्या लगतपूर्वी नगरपालिका क्षेत्रात अंमलात असलेले या उपविधीसारखे कोणतेही नियम किंवा उपविधी हे निरसित होतील . 

___ अनुसूची 

( उपविधी ३ पहा ) 
( अधिनियमाच्या अनुसूची नऊच्या भाग दोन मधील वस्तू , विक्रीसाठी किंवा घरगुती वापराशिवाय इतर प्रयोजनासाठी, कोणत्याही जागेत किंवा 
जागेवर ठेवण्यासंबंधातील लायसन्स फीची अनुसूची ) 


अनुक्रमांक 


वस्तूचे नाव 


लायसन्स फीचा वर्षिक दर 

( ३ ) 


लायसन्स फीचा त्रैमासिक दर 

( ४ ) 


oramxowoooarrm2zw2xaon 


हाडे 
काथ्या 
कोळसा 
दगडी कोळसा 
कोक 
जळाऊ लाकूड 
चरबी 
फटाके 
गवत ( वाळलेले ) 
गोण्या 
केस 
वाळलेले गवत व वैरण 
ताग 
गोणपाट ( पोत्याचे कापड ) 
कातडे ( पक्के ) 
कातडे (कच्चे) 


शिंगे 
खोकी किंवा लाकडी पेटारे किंवा पिंप 
( तयार करणे व साठा करणे ) 
चामडे 
इमारती लाकूड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


६९ 


नमुना “ अ ” 


( उपविधी ३ व ६ पहा ) 
नगरपरिषद क्षेत्रातील जागेमध्ये माल ठेवण्यासाठी वार्षिक त्रैमासिक लायसन्स नमुना . 
श्री . . ....... 

.......... व खाली नावे दिलेले त्याचे नोकर आणि अभिकर्ते यांना, उप -विधी ७ मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या व मागील बाजूस मुद्रित केलेल्या शर्ती व निर्बंध यांच्या अधीन, रुपये .................... फी आगाऊ दिल्यावर ..... " 
रोजी संपणाऱ्या वर्षासाठी/ वर्षाच्या तीन महिन्यासाठी ....... ....... " मधील (नगराचे नाव) (रस्त्याचे/मार्गाचे नाव ) वरील इमारत क्रमांक 
मधील ........ ......... जागेमध्ये किंवा जागेवर विक्रीसाठी किंवा घरगुती वापराशिवाय इतर प्रयोजनासाठी * ठेवण्यासाठी किंवा ठेवण्याची परवानगी 
म्हणून, याद्वारे लायसन्स देण्यात येत आहे. उक्त जागेत कामावर ठेवण्यात येणाऱ्या व्यक्तीची संख्या 

पेक्षा अधिक असणार नाही. 
उप-विधीच्या प्रती अवलोकनार्थ नगरपालिका कार्यालयात ठेवण्यात आल्या असून त्या उक्त कार्यालयातून खरेदी करता येतील . 
* येथे वस्तूचे नाव / वस्तूंची नावे नमूद करावीत 
नोकरांची व अभिकर्त्यांची नावे 
( १ ) नाव 

( २) पत्ता 
(१ ) नाव 
व इतर माहिती. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


२ ) पत्ता 


.................. वर्षासाठी / वर्षांच्या तीन महिन्यासाठी .................. दिनांक ... . ....... द्वारे रुपये .................. मिळाले 


माक 


पावती क्रमांक 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 
नवीकरणासाठी अर्ज करण्याची इच्छा असेल तर , तो दिनांक .... .......... १९ 


पूर्वी करण्यात येईल . 


मुख्याधिकारी, 


कर्जत नगरपरिषद . 


नमुना “ ब ” 
संग्रह नोंदवही 


( उपविधी ३० पहा ) 


दिनांक 


लायसन्स दिलेल्या 
वस्तूचे नाव 

( २ ) 


प्रारंभिक शिल्लक 
मालाचे परिमाण 

( ३ ) 


दिवसातील विक्रीचे व 
मिळालेल्या वस्तूचे परिमाण 

( ४ ) 


अखेरच्या शिल्लक मालाचे 

परिमाण 
( ५ ) 


श्या . द . शिंदे, 


जिल्हाधिकारी रायगड, 

अलिबाग . 


अलिबाग, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ . 


७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 

BY THE COLLECTOR , RAIGAD 
No.Mun . lws- 1/Karjat/Bye - laws/ 1/ 13531 / 2002. - In exercise of the powers confeeted by section 
322 ( 1) ( 2 ) of Maharashtra Municipalities Act, 1965 (Mah . Act 1965 No. XL 1965 ) the Collector 
Raigad is hereby pleased to sanction following by -laws framed by Karjat Municipal Council. 
By-laws regarding regulation of keeping of specified articles for purpose other than 

domestic use in or upon any premises . 
1. Short title and commencement. — ( 1) These by - laws may be called the Karjat Municipal 
Council (Regulation of keeping of specified articles for purposes other than domestic use in or 
upon any premises ) By- laws, 1996 . 

( 2 ) They shall come into force from the date of Publication in the Government Gazette. 
2 . Definitions. — ( 1) In these by -laws, unless the context otherwise requires, 

(a ) “ Act ” means the Maharashtra Municipal Councils Act , 1965 ; as attended from time 
to time. 

(6 ) “ Authorised officer ” means an officer authorised by the Chief Officer under sub 
section ( 2 ) of section 77 of the Act ; 

(c) “ Council ” means the Karjat Municipal Council , District Sangli ; 
(d ) “ Form ” means Form appended to these by - laws. 

(e ) “ Licensee ” means a person to whom a licence has been granted under by- law 3 or 
renewed under by -law 4 for the purposes of specified articles and includes his servants and 
agents specified in the licence ; 

( f) “ Schedule ” means schedule appended to these by- laws ; 
( g ) “ Section ” means a section of the Act ; and 

( h ) “ Specified articles ” means any of the articles specified in part- II of Schedule - II to 
the Act which cannot bekept or upon any premises for sale or for purposes other than domestic 
use without a licence , 

( 2 ) The words or expressions used in these by -laws butnot defined , shall have the meanings 
respectively to them in the Act . 

3 . Licences. - ( 1 ) The Chief Officer may , on payment of fees in advance at the rates specified 
in column 3 or 4 as the case may be, in schedule grant annual or quarterly licence in Form ‘ A ’ to a 
person desiring of keeping the specified articles in or upon any premises and who fulfils the 
conditions specified in by -law 7 . 

(2 ) The period of annual licence shall be terminated on the 31st March every year and that 
of quarterly licences on 30th of June, 30th of September, 31st of December or 31st of March of the 
year. 

3) The Chief Officer , may for the reasons to be recorded in writing , refuse to grant the 
licence applied for . 

(4 ) No remission or refund of fees specified in the schedule shall be grated by a Council, 
unless a notice in writing of the discontinuance of keeping the specified articles in or upon any 
premises has been given to the Chief Officer, and no remission or refund shall take effect for any 
period previous to the day of the delivery of such notice . In no case shall a remission or refund be 
granted by a Council a period of less than three months. 

4 . Renewal of Licence . — So long as the conduct of the licensee remains satisfactory , he shall 
be allowed to renew the licence for specified articles for the next year of quarter as the case may 


reaso 


rec 


be . 


Explanation :- The licensee s conduct shall be deemed tobe satisfactory so long as he has not 
committed any breach of the conditions of the licence or of these by -laws. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


७१ 


5 . Applications. — ( 1 ) Applications for new licences for specified articles shall be made in 
writing not less than 30 days before it is proposed to start the keeping of the said articles in or 
upon any premises and applications for renewal of such lincences shall be made not less than 30 
days before the end of every year or quarter of the year as the case may be. 

( 2 ) The owner or occupier of every premises used or keeping the specified articles shall , 
within 30 days of the date on which these by -laws come into force , apply writing to the Chief 
Officer for a licence in respect of such premises . 

( 3 ) Every application for licence shall be in writing and shall contain such information and 
be accompanied by such plans, as may be required by the Council. 

6 . Licences not transferable . — ( 1 ) Licences issued under by-law 3 or renewed under by-law 
4 shall not be transfered , but all servants and agents of the licensee under the lincence : 

Provided that, in the event of the death of the licensee his legal heirs shall be entitled to have 
the licence tranferred to their names : 

Provided further that , the licensee during his life time may be allowed to transfer the licence 
to any person who, in the event of the death of the licensee would be his Legal heir . 

(2 ) No licensee shall sub let his premises or any part thereof in which specified articles are 
kept. 

7 . Contents of licence in each licence granted under by -law 3 or renewed under by- law 4 the 
specified maximum number or persons that will be employed therin shall be mantioned . The 
conditions and restrictions subject to which the licensee may keep the specified articles in or 
upon the premises and these conditions under which the licence is granted shall be as follows, 
namely — 

The lincensee shall , — 


( a ) keep his licence in a conspicuous place in the premises in which the specified 
articles are kept. 

(6 ) use the place for the purposes specified in the licence . 
( c ) Keep the premises in which the specified articles are kept , always clean . 


( d ) at all times , allow the Authorised Officer full facilities for inspecting the premises 
in or upon which the specified articles are kept. 

(e ) Use the premises for keeping the specified articles in persone or through such 
assistants, servants or agents as are named in the licence , from time to time with the 
approval of the Chief Officer. 

Provided that, such assistants, servants or agents shall observe all the conditions 
binding on the licensee . 

(f) Observe the requirements of the provisions in the Act and of these by laws 
scrupulously . 

The above conditions and restrictions shall be printed on the reverse of the licence . 
8 . Breach of condition of licence . — ( 1) Any persons commiting a breach of any of the conditions 
of the lincence granted to him shall be liable to have his licence suspended of revoked by the 
Standing committee after enquiry by the Authorised Officer, and shall be liable to be prosecuted 
under the Act. On breach of any of the conditions of a licence , the licence fee paid in advance shall 
not be refundable . 

( 2 ) Before taking any action under clause ( 1) of this by law , the licensee shall be given 
opportunity to show cause against the action proposed tobe taken under that clause , 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


in 


0 . 


9. Inspection . The licensee thall, whenever required by the Authorsied Officer, allow the 
inspection of the premises in or upon which the specified articles are kept and . shall provide 
every facility as may be required for enabling the persone making such insection to throughly 
examine it or any part thereof. 

10 . Furnishing of information . — The licensee shall, from time to time, furnish to the 
Authorised Officer, such information about the premises in or upon which the specified articles 
are kept, as be may desire to have . 

11. Prevention of pollution of drinking water etc . The licensee shall not cause the waste 
from the premises in or upon which the specified articles are kept , tobe deposited in such a 
manner as to pollute any water supplied for use or used or likely tobe used by any person for 
drinking or dome stic purposes or any water used or likely tobe used by cattle of for cleaning or 
washing vassels used or intended tobe used for milk , food or the like. 


milk , food tobe used be used by aned in such 


ns 


12 . Efficient drainage and drains. — The licensee shall cause premises in or upon which 
specified articles are kept tobe drained properly and shall cause every drain or means of drainage 
upon or in connection with the said premises tobe maintained at all times in good order and 
efficient action to he satisfaction of the Authorised Officer . 

13 . Premises tobe away from the residential premises. The premises in or upon which 
specified articles are kept shall not be situated which within a distance from the residential 
premises as the Chief Officer may determine in each case , having regard to the kind of article for 
keeping which , or the purpose for which , the premises are intended to be used : 

Provided that the distance so determined by the Chief Officer shall be the same by whomsoever 
he the Premises are intended tobe so used . 

14 . Fire fighting equipments . The licensee shall at all times , adopt and cause tobe 
maintained in working order all fire fighting equipments and take all fire precautionary measures . 

15 . Absence from the premises. — The licensee shall not absent himself from the licensed 
premises in which specified articles are kept for morethan 14 days consecutively unless he has 
nominated in the licence some other person to look after the specified articles kept in the premises 
in his absence . 

16 . Prohibition on human habitation . The licensee shall not use or allow or permit tobe 
used any portion of the premises in which specified articles are kept for the purposes of human 
habitation or cooking and no fire or naked flames shall be lighted or allowed tobe lighted or 
allowed to be lighted therein . 

17 . Restrictions on keeping the articles out side the premises . - The licensee shall not keep 
or allow tobe kept any article required in connection with the specified articles in any place 
ontside the Licensed premises or a on a public street. 

18 . Cleanliness . — The licensee shall provide and maintain in good repairs and use a metallic 
sanitary dustbin or bins of approved pattern with a close fitting lid for each and shall arrange to 
deposit therein waste and sweepings from the premises. The licensee shall arranve to remove 
and deposit the trade refuse , atleast . Once a day at the dumping grounds appointed by the Chief 
Officer for the removal and deposit of trade refuse . In the alternative , the licensee shall avail of 
the transport facilities provided by the Council for the removal and deposit of trade refuse at the 
appointed dumping grounds on payment of fixed charges. 

19 . Proper labelling of licensable article . — The licensee shall put proper lable on the packing 
or container of every lincensable article to indicate its name, contents and hazardous nature . 

20 . Prohibition on structural alternations. — Any structure alternations in or additions to 
the premises in which specified articles are kept shall not be carried out without the prior consent 
of the licensing authority . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


७३ 


21. Vacation of the licensed premises . — No licensee shall vacte or give up possession of the 
licensed premises during the period of Licence , unless he informs the Chief Officer of his intention 
to do so . 


22 . Putting up of the board outside the premises The licensee shall put up a board outside 
the licensee premises on a conspicuous part, indicating there - on the nature of the article kept in 
or upon the premises , the muncipal licence number , if any, in respect thereof and the name and 
local address of the owner or occupier or person in charge of the premises . 


23 . Prohibition of misuse of premises . — No part of the premises in which specified articles 
are kept shall be used for storing or keeping any unservicable artiles. 


LS 


las 


IECE 


ve 


24. White washing of the premises. — The licensee shall cause every part of the internal 
surface of the walls and ceiling of premises in or upon which specified articles are kept, tobe hot 
lime washed at least twice in every year in the months of April and October or more often if so 
required by the Authorised Officer. 

25 . Supply of pure water . — The licensee shall provide sufficient supply of pure and 
wholesome water in the premises and shall cause such premises tobe authority thoroughly 
cleansed atleast once in every twenty four hours or as often as may be necessary and shall prevent 
any accumulation of fifth or refuse therein . 

26 . Ventilation and lighting . — The licensee shall provide suitable means of vantilation and 
lighting upon or in connection with the premses in which specified articles are kept and shall 
cause the same tobe maintained at all times in good and efficient action . 

27. Serving of a notice or intimation . - A notice or intimation purprting to suspend or to 
revoke licence signed by any competent authority of the Council and sent to the licensee through 
the post or by hand dev delivery or affixed on the licensed premises shall be effective from the 
date specified in the notice or intimation and in the absence of such period from the date of its 
issue. 


28 . Exits tobe free from obstruction . All exits to the licensed premises shall be kept clear 
of obstruction at all times. 


29. Prohibition on smoking . — The licensee shall not smoke or permit anybody to smoke or 
do or permit tobe done in the said licensed premises any act which may calculation to cause fire 
or the otherwise endanger the Public safety . 


30 . Stock Register . — The licensee shall maintain and keep on hand on the premises in which 
specified articles are kept , a stock register of the articles refating to which the premises have 
been licensed in form B and keep it up -to - date and produce the same for verification and 
inspection by an Authorised Officer as and when required . 


31 . Storing of Licensed articles. — The licensee that shall stock the Licensed article in open 
space or in space which is covered with corrugated sheet rooving of masonary terrace as the 
Authorsied Officer may direct. 

32 . Fencing of premises . — The licensee shall get the space enclosed by 1,83 metres high 
wall or strong wire or cacuts fencing as the Authorised Officer may directe so as to prevent 
passers by entering into it. 

33. Provision of water tap . — The licensee shall provide a water pipe on the spot within 
15 . 24 metres of the stack . 


r 


34 . Provision of a clear passage . — The licensee shall provide a clear passage of atleast 1. 52 
metres board all round each stack . No such article shall be atacked or kept within 1.52 metres of 
any building. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १० 


७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ -१९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 

35 . Additional conditions in respect of timber, or firewood kept in upon any premises . — The 
licensee to whom a license has been granted for keeping timber or firewood for sale or for purposes 
other than domestic use in or upon any premises shall, in addition to the conditions specified in 
these by laws elsewhere , observe the following conditions, namely : 

( 1) The licensee , - 

( a ) Shall cause or suffer any timber or fire wood tobe stacked or piled upon the said 
premises against a buildings. 

(6 ) shall not cause or suffer any timber or firewood to be stacked on such premises 
to a height greater than 9 . 14 metres , if in an open space ; or if in a building or confined 
space , to a height greater than four -fifth of the actual height of the building , subject to 
maximum of 6 . 1 metres , 

( c ) Shall not cause or suffer any firewood tobe stacked on such premises within a 
distance which is a less than the actual height of the stack from any shed and he shall 
not cause or suffer any timber tobe stacked on such premises within a distance of 6 . 1 
metres from any street passage or road . 

(d ) Shall not permit the covering of any wood stack with cadjan thatch or other 
inflammable material. 

( 2 ) No place use for the purpose of keeping any timber shall be situated within the 
radius of 15 . 24 metres of any human habitation . 

( 3 ) Every licensee shall cause such premises tobe properly enclosed and provided with 
suitable gates to the satisfaction of the Authorised Officer. 

36 . Additional conditions in respect of may , grass or fodder, kept in or upon or upon , any 
premises. — The licensee to whom the license has been granted for keeping hay , grass or fodder 
for sale or for purposes other than domestic use in or upon any premises shall in addition to the 
conditions specified in these by laws elsewhere , Observe the fallowing conditions namely 

The licensee 

(a ) Shall cover the hay , grass ( dry ) or fodder with corrugated iron sheets or other 
non - inflammable roofing unless the businesss is conducted in an open space . 

(6 ) Shall provide a water pipe on the spot with in 15 . 24 metres of the stack and in 
addition a water tank , within 15 . 24 metres of the stack capable of holding 275 . 76 litres 
of water and always filled with water for immediate use in cause of emergency . 

(c ) Shall cause such premises tobe properly enclosed and provided with suitable 
gates to the satisfaction of the Authorised Officer . 

(d ) Shall provide a clear passage of atleast 1.52 metres broad around each stack ; 

(e ) Shall not cause or suffer any hay , straw , fodder to be stacked or heaped in such 
premises to a greater height than 9 . 14 metres. He shall leave a clear space or passage of 
not less than 1.63 metres in width round each stack or heap . 

(f) Shall not stack or keep any material within 22 .88 metres of any premises . 
37 . Additional conditions in respect of hides and skins kept in or upon any premises . — The 
licensee to whom the licence has been granted for keeping hides and skins for scale or for purposes 
other than domestic use in or upon any premises shall, in addition to the conditions specified in 
the see by laws elsewhere , observe the following conditions namely : 


( 1 ) the licensee , 


(a ) Shall cover or cause tobe covered all hides spread out for drying between sunset 
and sunrise with grass or straw or such other materials as may prevent the ommission 
of strench thereform ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


७५ 


(6 ) Shall not store tanned hides except in a she open on at least one side and 
surrounded by an air -tight wall atleast 1 .83 metres high and atleast 3 .05 metres away 
from , the open sides of the shed with on building intervening . 

(2 ) Nothing in this by- law shall be deemed to apply to the keeping of hides or skins 
which have been properly and completely tanned and dressed . 

38 . Additional condition in respect of bones Kept in or upon any premises . — The licensee to 
whom the licence has been granted for keeping bones for sale or for purposes other than domestic 
use in or upon any premises shall in addition to the conditions specified in these by laws - eleswhere , 
dispose of bones in such away than they do not become wet through rain or other cause . 

39 . Penalty . — A person who uses the premises for keepings specified articles without 
obtaining a licence under clause ( a ) of by -law 3 shall be liable to pay at double the rates the fees 
specified in the Schedule appended to these by -laws by way of penalty . The higher fee shall be 
leviable in addition to any other penalty or liability to which such person may be liable under the 
provisions of the Act or any fales or by-laws made thereunder 

40 . Repeal . - Any rules or by-laws corresponding to these by - laws in force in the muncipal 
area immediately before the commencement of these by laws shall stand repaled except as respects 
he things done or ommitted tobe done before such repeal. 

Scheduel 

(See by law - 3 ) 
(Schedule of fees for a licence to keep articles in part - II of Schedule IX to the Act in or 

upon any premises for sale or for purposes other than domestic use ) 


Name of Artical 


Serial 
No. 


Annual rate 
of Licence fee 


Quarterly rate 
of licence fee 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


60 


15 


dj10coroooi 


11. 


Bones 
Cocoput fibre 
Charcol 
Coal 
Coke 
Fat 
Firewood 
Fireworks 
Grass (Dry ) 
Gunny bags 
Hair 
Hay and foodder 
Hemp 
Hessian cloth - (Gunny bag cloth ) 
Hides (dried ) 
Hides ( raw ) 
Hoofs 
Horns 
Khokas or wooden Boxes or barrels 
(Manufacturing and storing) 
Skins 
Timber 


15 
15 


12 . 


13. 


15 


16 . 


17 . 


18. 


19 . 


20 . 


21. 


ATT 


10 


(al. fa .g.) — 2037 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


FORM ‘ A ’ 


( See by -taws 3 and 6 ) 


Karjat 


Form of Annual/quarterly licence for keeping in the premises 
Municipal Council. 


- 


in 


Licence is hereby granted to Shri . 

and his servants and agents named 
below for keeping or allowing tobe kept in or upon the premises 

is building 
No. on 

_ for sale or for purposes other than 
domestic use , for the year / quarter of the year ending 

- on payment of a fee 
Rs. 

in advance subject to the conditions and restrictions mentioned in by law 7 
and has printed on the reverse . The number of persons that will be employed in the premises 
shall not exceed 


Copies of the by -laws are kept in the Municipal Office for perusal and may be purchased 
from that office . 


Name of Servants and Agents 


( 1 ) Name 


( 2 ) Address 


( 1 ) Name 


( 2 ) Address 


and so on 


here specify the name/names of article /articles 


_ by Receipt No. 


Dated 


for the 


Received Rs. 
year /Quarter of the year 


The application for renewal, if desired shall be made before 


Chief Officer , 


Karjat Municipal Council , 

District Raigsd . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


७७ 


FORM B 
Stock Register 
( See by-Law 30 ) 


Date 


Date of the 

Article 
licensed 


Opening 
Balance in 
the terms of 
quantity 

( 3 ) 


Sales and 
Receipts During 
the day in terms 
of quantity . 

( 4 ) 


Closing Balance 
in the terms of 

quantity . 


( 2 ) 


( 5 ) 


S . D . SHINDE , 


Alibag , dated 27th November 2002. 


Collector of Raigad . 


७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपाप्र /कार्या ३ /कर्जत / उपविधी /१३५३९ / २००२. - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) मधील कलम 
३२२ (१) ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी रायगड नगरपरिषद कर्जत यांनी केलेल्या खालील उपविधीस मंजूरी देत 
आहे . 

कर्जत नगरपरिषद , कर्जत, जिल्हा रायगड 


कर्मचारी यांनी तारण देणेसंबंधी उपविधी 


१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ . - (१ ) या उपविधीस कर्जत नगरपरिषद ( कर्मचारी यांनी तारण देणे ) संबंधिचे उपविधी १९९६ असे संबोधिण्याचे आहे . 


( २) सदर उपविधी शासकीय राजपत्रांत प्रसिद्ध होणाऱ्या तारखेपासून अंमलात येतील. 
२ . व्याख्या. - (१) संदर्भावरून दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर या उपविधी मध्ये, 


( अ) अधिनियम म्हणजे वेळोवेळी सुधारणा होऊन अंमलात असलेला महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ . 


( ब) नगरपरिषद म्हणजे कर्जत नगरपरिषद ,जिल्हा रायगड . 


( क ) कर्मचारी म्हणजे अधिनियमातील कलम ७५(१) मध्ये नमूद केलेल्या कर्मचारी वगळता बाकीचे सर्व कर्मचारी असे अर्थ असतील . 
३. नगरपरिषदेच्या मालकीची मालमत्ता/ रोकड / दस्तऐवज व कागदपत्र हाताळावे लागणाऱ्या खाली नमूद केलेल्या कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या रकमेचे तारण, त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून १५ दिवसांचेमुदतीत द्यावे लागेल ती रक्कम रोखीने भरता येईल. अगर नगरपरिषदेच्या कायदा 
सल्लागार यांनी तयार केलेल्या मसुद्याप्रमाणे तारण रकमेसंबंधिचेबंधपत्र लिहून द्यावे लागेल . 


तारण बंधपत्रासाठी येणारा सर्व खर्च व मुद्रांक शुल्काचा खर्च तारणपत्र लिहून देणार कर्मचारी यांना द्यावा लागेल . 


संबंधित कर्मचारी या उपविधीत निर्दिष्ट केलेल्या मुदतीत रोख रक्कम भरून अगर तारण बंधपत्र करून देण्यार नाहीत त्यांचे वेतन, रोख रकमेच्या 
स्वरूपात अगर बंधपत्राद्वारे तारण देईतोपर्यंत आदा केले जाणार नाही. त्याबद्दल संबंधित कर्मचारी यांना कोणतीही तक्रार करता येणार नाही. सहा महिन्यांपेक्षा 
अधिक नसेल जितक्या मुदतीकरता कोणत्याही इसमाची नेमणूक केली जाईल त्या वेळी अशा नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यास, त्याच्या पदासाठीनिर्धारीत केलेल्या 
तारण रक्कमेच्या २५ टक्के रक्कम नगरपरीषदेकडे तारण म्हणून ठेवावी लागेल . 


पदाचे नाव 


तारण रक्कम 


रुपये 


नगरपालिका अभियंता / नगररचनाकार / आरोग्याधिकारी सर्व श्रेणीतील वैद्यकीय अधिकारी / प्रशासकीय अगर तत्सम पदे . 


५ , ००० 


३,००० 


अंतर्गत लेखापरीक्षक / लेखापाल / सहायक लेखापाल , जकात अधीक्षक / कर अधीक्षक / ग्रंथपाल / सहायक ग्रंथपाल, 
प्रमुख लिपीक , वरीष्ठ लेखनिक / भांडारपाल अगर तत्सम पदे. 


३,००० 


उप अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ट अभियंता / अवेक्षक / सर्व श्रेणीतील स्वच्छता निरीक्षक / सर्व श्रेणीतीर अन्न निरीक्षक / 
जकात निरीक्षक / कर निरीक्षक . 


सर्व खात्यातील लेखनिक / बालवाडी शिक्षिका / बाग माळी/ कंपाडर मिश्रक / नर्स-मिडवाीफ अगर तत्सम पदे. 


२,००० 


सर्व खात्यातील शिपायी / मुकादम / प्रभाग निरीक्षक , मेस्त्री अगर चतुर्थ श्रेणीतील तत्सम पदे . 


१, ५०० 


सर्व वहानांचे चालक / रोड रोलर चालक 


२ . ००० 


यावरील तक्त्यांत नमूद न केलेल्या अन्य पदांचे बाबतीत निर्णय घेणेचा व त्यांचेकडून वरील मर्यादेपैकी कोणत्या वर्गाचे तारण घेणेचे हे ठरविण्याचे 
अधिकार नगरपरिषदेच्या स्थायी समीतीस असतील . 


४ . तारण बंधपत्र पुरे करण्यासाठी दोन पात्र जामीनदारांची आवश्यकता असेल असे बंधपत्र पुरे करताना त्या जामीनदारांनी तारण बंधपत्रातील 
रकमेस लायक असल्याचा योग्य प्रमाणपत्र सादर करणेचे आहे. नगरपरिषदेच्या अकाय कर्मचाऱ्यास अका व्यक्तीस जामीन रहाता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


७९ 


५ . दरवर्षी ३१ मार्च १ गी , तारण बंधपत्रास जामीन असलेल्या जामीनदाराचे तारण रकमेच्या लायकीबद्दल व ते जामीनदार हयात असल्याची 
पडताळणी मुख्याधिकारी यांनी करून घेणेची आहे व अशा पडताळणी संबंधीच्या नोंदी खालील नमुना “ अ ” मध्ये करणेच्या आहेत . 


नमुना “ अ ” 
तारण बंधपत्राची नोंद वही 


( १) अनु . नं . 
( २ ) कर्मचारी यांचे वय व पद 
( ३ ) विहीत केलेल्या तारणाची रक्कम 
( ४ ) रोखीने तारण रक्कम भरली असल्यास त्याची तारीख व पावती नंबर 


( ५ ) बंधपत्राद्वारे तारण दिले असल्यास , 

( अ ) तारण बंधपत्र पुरे केल्याची तारीख . 
( ब ) जामीनदार यांची नावे पूर्ण पत्त्यासह . 


( ६ ) जामीनदार मयत झाला असल्यास अगर तो तारण रक्कमेस लायक नसल्यास 


( अ ) नवीन जामीनदार दिल्याची तारीख व जामीनदार यांचे पूर्ण नाव व पत्ता . 
( ७) जामीनदार याने जामीन रद्द केल्याची नोटीस दिली असल्यास त्याची तारीख 
( ८ ) नवीन जामीनदार दिल्याची तारीख व जामीनदार यांचे पूर्ण नाव व पत्ता 
(९ ) वार्षित पडताळणीची तारीख 


( १० ) पडताळणीस विलंब झाला असल्यास त्याची कारणे . 


६. कर्मचारी यांनी दिलेल्या तारण बंधपत्रातील कोणताही एक अगर दोन्हीही जामीनदार जामीन रकमेस लायक नसल्याचे अगर हयात नसल्याचे 
आढळल्यास संबंधीत कर्मचारी, यांना शक्य तितक्या लौकर १५ दिवसाच्या लेखी सचूनेने दुसरा जामीन देणेबद्दल कळविणे मुख्याधिकारी यांचेकर बंधनकारक 
असेल. त्यामुदतीत कर्मचारी यांनी दुसरा जामीन न दिल्यास ते संबंधीत कर्मचारी उपविधी ३ मधील परीणामास पात्र होतील. 

७ . जामीनदार यांच्या मृत्यूबाबत मृत्यूचे तारखेपासून ३० दिवसात कळविणेची जबाबदारी संबंधीत कर्मचारी यांचेवर असेल. तसे त्यांनी न केलेल्या 
ते शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र होतील . 

८ . नगरपरीषदेस तीन महीन्याची नोटीस देऊन संबंधीत जामीनदार हे आपली जामीनकी रद्द करू शकतील तीन महिन्याची मुदत संपल्यावर जामीन 
रद्द झाला आहे असे मानणेत येईल असे जरी असले तरी जामीन दिल्या तारखेपासून जामीन समाप्तीच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीत यांच्या बाबतीत तारण 
बंधपत्रातील सर्व तरतूदीची जबाबदारी संबंधीत जामीनदार यांचेवर असेल . 


९ . जेव्हा रोख रकमेच्या स्वरुपात तारण दिले असेल व अशा कर्मचारी यांनी पद धारण केल्याचे ज्या तारखेस बंद केले असेल तर त्या तारखेपासून 
सहा महिन्यानंतर योग्य खात्री करून रोख तारण रक्कम परत करता येईल . 

१० . बंधपत्राच्या स्वरुपांत तारण देण्यात आले असेल त्या बाबतीत ज्या पदाचे संबंधात असे तारण देण्यात आले असेल. ते पद धारण करण्याचे 
कोणत्याही कारणाने संबंधीत कर्मचारी यांनी बंद केले असेल तर त्या तारखेपासून १० वर्षाची मुदत संपेतोपर्यंत ते तारण बंधपत्र राखून ठेवावे लागेल. 


११. तारण बंधपत्रे व त्या संबंधीची पडताळणी पत्रके मुख्याधिकारी यांनी सुरक्षीतपणे ठेवणेची आहेत . 


श्या . दी . शिंदे, 


अलिबाग, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ 


जिल्हाधिकारी रायगड . 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR , RAIGAD 
No.Mun ./ws- 1/Karjat/Bye- laws/ 1/13539 /2002 . - In exercies of the powers confeeted by section 
322 ( 1 )( 2 ) of Maharashtra Municipaties Act 1965 (Mah . Act No. XL of 1965 ) the Collecter Raigad 
is hereby pleased to sanction following by -laws fromed by Karjat Municipal Council. 

KARJAT MUNICIPAL COUNCIL , KARJAT, DISTRICT RAIGAD 


By - laws regarding furnishing Security by Employess 


1. Short title and commencement. - ( 1 ) These by -laws shall be called as Karjat Municipal 
Council s furnishing securities by Employees by -laws 1996 . 

( 2 ) They shall come into force from the date of its publication in official gazettes . 
2 . Definition . — ( 1) In these by- laws unless the context otherwise require, 

(a ) Act means Maharashtra Municipal Councils Act, 1965 as amended from time to time. 
(6 ) Municipal Council means Karjat Municipal Council. 

(c ) employees means all employees excluding employees mentioned in section 75 ( 1) of 
the Act . 


3 . Every employee of the Municipal Council , mentioned below who handle property , cash , 
documents , and papers belogins to Municipal council shall furnish security of the amount specified 
against their posts within 15 days from the date of taking over charge of the post , the concerned 
employee shall either by depositing cash or by executing security bond in the prescribed form 
prepared by the legal adviser of the Municipal Council. All expenses incurred for the execution of 
Security bond , by way of stamp duty etc . shall be borne by ths concerned employee . 

If the concerned employee faills to execute security bond or pay cash security within the 
prescribed time limit , this pay shall not be paid till he gives necessary cash , security , or executes 
security bond . 

If any person who is appointed by Municipal Council for a period not exceeding six months, 
then such employee shall be required to deposit with the Municipal Council, 25 % of the amount of 
security prescrifoed for that post . 


Name of the Post 


Amount security 


Rs . 


11 


5 ,000 


Municipal Engineer /Town Planner/ Health Officer Medical Officers of all 
grades /Administrative Officer and allied posts of similar nature . 


3 , 000 


Internal Auditor , Accountant Asstt. Accountant, Octroi superintendent/ 
Tax superintendent /Librarian , Assitt . Libratian / Head clerk /Senior clerks/ 
storekeeper and allied posts of similar nature . 


2 ,500 


Deputy Engineers/ Asstt. Engineer / Jr. Engineers overseers/ Sanitary 
Inspectors of all grades/ food Inspectors of all grades / Octroi Inspector , 
Tax Inspectors . 


Cleaks of All departments / Montessory teachers / Gardener / 

2 ,000 
Compounders/ Pharmasists/ Nurse / Midwife and allied , posts of 
Similar nature . 
Peons of all departments/ Mukadams/ Ward Inspectors / Mestry and allied , 1, 500 
posts of 4th class employees. 
All drivers of vehicles , and Road Roller drivers . 

2 ,000 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


The standing Committee of Municipal Council is competant to identity the posts and 
determine their categories for the purpose of taking security . 


4 . Security boad will have to be executed by two surities while executing ths bond, the 
concerned surities will have to furnish necessary certificate about their solvency . One person 
can stand security to only one Municipal employee . 


5 . Every year before 31st day of March the Chief Officer shall verify about the solvency and 
obtain live certificate of all surities and necessary record of verification shall, he maintained in 
the following form No A . 


FORM NO . A 
Register about security bonds 


(i ) 


Sr . No. 


( ii ) Name of employee & post 
( iii ) Prescribed security amount 


( iv ) If the security amount is paid in cash 

Bate and receipt number 


( v ) 


If security bond is executed 


( a ) Date of execution 


(6 ) Names of surities and their addresses . 


( vi ) If the surity is dead or if he is not solvent. 


( a ) Name of new surity alongwith his address . 


( vii) If the surity has given notice about cancellation of surity . 


( a ) Date of notice 


( viii) Date of new surity and address of the surity . 


( ix ) Date of annual verification 


( x ) 


The reason of delay If the varification is not 
done in time. 


6 . If on verification it is found that any or both the surities are not solvent or alive, notice 
shall be served on the concerned employee by the Chief Officer , and the concerned employee 
should be informed to furnish fresh surity within 15 days from the service of the notice . If the 
concerned employee falls to comply within the stipulated time, the concerned employee shall be 
liable to the action mentioned in by - law No . 3 . 


7 . The concerned employee shall be duty bound to inform about the death of the surity 
within 30 days of the date of death . The concerned employee shall be liable for departmental 
action , if he fails to comply accordingly . 


8 . Any surity can cancell his surity by giving three months notice . On completion of 3 months , 
the surity shall stand terminated. However, the surity shall be responsible for the acts of the 
employee , during the period of standing security and termination of security . 


ATT Toto (m .fa .g.) — ? 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


9. If the employee , who has given cash security , leaves his job , his security amount shall be 
refunded to him after due enquiry and after six months from the date of leaving job . 


10 . If the employee , who has executed security bond , leaves his job for any reason , the 
security bond executed by him shall be preserved for a period of Ten years from the date on 
which the employee quits job . 


11. Security bonds and the record regarding verification shall be kept on proper custody, 
by the chief officer . 


S . D . SHINDE , 


Alibag, dated 27th November 2002. 


Collector of Raigad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


O 


जिल्हाधिकारी रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपाप्र /कार्या ३/ कर्जत / उपविधी/ १३५४० / २००२. - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) मधील कलम 
३२२ (१) ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी, जिल्हाधिकारी रायगड नगरपरिषद कर्जत यांनी केलेल्या खालील उपविधीस मंजुरी 
देत आहे . 

कर्जत नगरपरिषद, कर्जत , जि. रायगड 
कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यावर आणि ठिकाणी हातगाडी चालविण्यासाठी अनुज्ञप्ती देणेसंबंधी उपविधी : 


१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ. - ( १) या उपविधीत कर्जत नगरपालिका ( कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यावर आणि ठिकाणी हातगाडी चालविण्यासाठी 
अनुज्ञप्ती देण्याबाबत ) उपविधी १९९६ असे म्हणता येईल . 


( २ ) ते राजपत्रात प्रसिद्ध झाले तारखेपासून अंमलात येतील . 


२. व्याख्या. - (१) संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , या उप विधीमध्ये, 

( अ ) “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

( ब ) “ अनुज्ञप्ती प्राधिकरण ” म्हणजे स्वच्छता, वैद्यकीय व आरोग्य समिती आणि अशी कोणतीही समिती नसेल तर , स्वच्छता वैधक आणि 
आरोग्य हे विषय जिच्याकडे सोपविण्यात आले असतील अशी कोणतीही विषय समिती आणि अशी कोणतीही समिती नसेल तर कर्जत नगरपालिकेची 
स्थायी समिती. 


( क ) “ कलम ” म्हणजे अधिनियमाचे कलम . 

(ड) “ अनुज्ञप्ती अधीक्षक ” म्हणजे मुख्याधिकारी किंवा या बाबतीत अनुज्ञप्ती प्राधिकरणाने प्राधिकृत केलेला इतर कोणताही अधिकारी तसेच 
नगरपालिका कर्जत नगरपरिषद . 


३. अनुज्ञप्तीविना हातगाड्यांचा वापर न करणे. - कोणतीही व्यक्ती या उपविधीमध्ये देण्यात आलेली अनुज्ञप्ती नसेल तर आणि अनुज्ञप्तीनुसार 
नसेल तर कोणताही माल फेरीने विकण्यासाठी किंवा मालाची विक्री करण्यासाठी किंवा मालाच्या किंवा व्यापारी मालाच्या वाहनासाठी कोणत्याही हातगाडीचा 
वापर करणार नाही. 


४ . अनुज्ञप्ती प्रकार. - (१ ) एकच प्रकारची अनुज्ञप्ती असेल. 

( अ) फिरत्या हातगाड्यांसाठी 
( २) अनुज्ञप्ती प्राधिकरणात फिरत्या हातगाडीसाठी अनुज्ञप्ती देता येईल अशी हातगाडी फिरती म्हणून वापरण्यात येईल. त्यानुसार या उपविधीच्या त्या 
त्या उपबंधाच्या अधिन असेल . 


५ . अर्जाची कार्यपद्धती. - (१ ) हातगाडीच्या अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करणारी प्रत्येक व्यक्ती, आपल्या अर्जामध्ये अशा हातगाडीवरून तिला ज्या वस्तु 
विकावयाच्या असतील किंवा ज्याची ने- आण करावयाची असेल , त्या वस्तू नमुद करील . 


( २) अनुज्ञप्तीचा अर्जदार किंवा एखाद्या नवीन हातगाडीच्या मान्यतेसाठी अर्ज करणारा कोणताही अनुज्ञप्तीधारक असे करणे आवश्यक असेल तर 
मुख्य नगरपालिका कार्यालयात किंवा अनुज्ञप्ती अधीक्षक फर्मावेल अशा इतर ठिकाणी तपासणीसाठी प्रस्तुत करील . 

६. अनुज्ञप्ती देण्यासाठी आवश्यकता. - अनुज्ञप्ती प्राधिकरणाची पुढील गोष्टीबाबत खात्री झाली नसेल तर कोणत्याही हातगाडीसाठी अनुज्ञप्ती 
देण्यात येणार नाही, 


(१ ) अशा हातगाडीचा कोणताही फलक , तबक किंवा पुढे येणारा इतर कोणताही भाग यासह त्या हातगाडीची लांबी एक मीटर आणि ५० 
सेंटीमीटर व रुंदी एक मीटरपेक्षा अधिक नाही . 

___ ( २) कोणतीही मिठाई, आईस्फुट, आईसकँडी किंवा फळे किंवा ज्या वस्तू न शिजवता खाता येतील अशा खाण्याच्या किंवा पिण्याच्या इतर 
कोणत्याही वस्तु विकण्यासाठी हातगाडीचा वापर करण्यात येत असेल त्याबाबतीत अशा वस्तुंचा धुळ , माशा किंवा प्रदुषण यापासून बचाव करण्यासाठी 
त्यावर तारेचेकिंवा काचेचे आच्छादन योग्य रितीने ठेवण्यात आले आहे . 


( ३ ) अशा हातगाडीवरून पिण्याच्या कोणत्याही वस्तू किंवा पाण्याच्या पुरविण्यात येत असतील त्या बाबतीत, त्या हातगाडी सोबत वीस 
मीटरपेक्षा कमी नसेल इतक्या क्षमतेची पाण्याची साठवण टाकी असून तिला खाण्याच्या व पिण्याच्या वस्तू देण्यासाठी वापरण्यात येणार कप , बशा , 

ताटल्या , चमचे आणि इतर वस्तू धुण्यासाठी तोटी आहे. 
भाग एक ( को .वि .पु.) – ११अ 


८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ -१९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 

७. हातगाडी चालविण्यावरील निबंध . - नगरपालिकेत कोणत्याही वेळी जाहीर नोटीशीद्वारे, नोटीस विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा हातगाडीच्या 
वर्गास किंवा वर्गाला नोटीशीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा वेळामध्ये कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याचाकिंवाठिकाणाचा वापर करण्यास प्रतिबंध करता 
येईल . 


८ . अनुज्ञप्तीधारकांनी पालन करावयाच्या शर्ती. - ( १) माल फेरीने विकण्यासाठी किंवा त्यांची विक्री करण्यासाठी अनुज्ञप्ती देण्यात आलेल्या 
हातगाडीच्या बाबतीत, अनुज्ञप्तीधारक, 

___ १. अनुज्ञप्तीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या वेळा व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वस्तु फेरीने विकण्यासाठी किंवा त्याची विक्री करण्यासाठी 
हातगाडीचा वापर करणार नाही. अनुज्ञप्तीत निर्दिष्ट करावयाची वेळ आरोग्य समिती ठरविल . 


ध्यास 


२ . हातगाडीवर कोणताही माल, वस्तु किंवा खिळण्या हातगाडीच्या चौकटीबाहेर डोकावतील अशा रितीने भरला जाणार नाही. 


३. अनुज्ञप्तीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आल्या असतील त्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वस्तुंच्या विक्रीसाठी हातगाडीचा वापर करणार 


नाही. 


४ . हातगाडी नेहमी स्वच्छ ठेवील आणि खाण्याच्या किंवा पिण्याच्या कोणत्याही वस्तु धुळ, माशा बसतील अशा रितीने उघड्यावर ठेवणार 
नाही किंवा इतर कोणत्याही रितीने दुषित होईन देणार नाही . 

५ . मानवी उपभोगासाठी असलेल्या खाण्याच्या किंवा पिण्याच्या कोणत्याही प्राधिकृत अधिकाऱ्यापुढे उघड करील. 
६ . शक्य असेल तेथवर पाण्याच्या किंवा पिण्याच्या कोणत्याही वस्तुंना हाताने स्पर्श करणार नाही . 

७. खाण्याच्या किंवा पिण्याच्या कोणत्याही वस्तू पुरविण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या सर्व बाटल्या, कप, बशा, ग्लास , चमचे आणि इतर 
साहित्य स्वच्छ ठेवण्याची व्यवस्था करील. 

८ . हातगाडीला बसविलेल्या साठविण्याच्या टाकीतील वाढत्या पाण्यामध्ये सर्व कप , बशा, ताटल्या , चमचे, ग्लास आणि इतर तत्सम 
वस्तु धुवील . 

९. कोणत्याही परिस्थितीत असे कप, बशा, ताटल्या, चमचे, ग्लास इत्यादी वस्तु बादलीत किंवा तशाच इतर भांड्यात बुचकळुन धुणार नाही. 

१० . कोणतेही शिजवलेले अन्न पदार्थकिंवा मिठाई ठेवण्यासाठी किंवा असे कोणतेही पदार्थ खाण्यास देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व 
पितळेच्या किंवा तांब्याच्या भांड्याना दोन महिन्यातून निदान एकदाकिंवा अनुज्ञप्ती अधीक्षक फर्मावील तेव्हा कलई करून घेईल . 

११ . कोणताही घाणेरडा किंवा भयंकर रोग झाल्यास कोणताही माल हातगाडीवरून फेरीने विकणार नाही किंवा विक्रीसाठी मांडणार नाही . 

१२. कोणताही घाणेरडा किंवा भयंकर रोड झाल्यास हातगाडीवरून वस्तू विकण्यासाठी सहायक म्हणून कोणत्याही व्यक्तीस कामावर 
नेमणार नाही . 


१३ . अनुज्ञप्ती अधीक्षक फर्मावतील तेव्हा स्वतःचा किंवा त्याला सहायक करणाऱ्या व्यक्तीची प्रमाणक वैद्यकीय अधिकऱ्याकडून तपासणी 
करून देईल . 


१४ . हातगाडी नेहमी फिरती ठेवील आणि लोकांना धोका, अडथळा किंवा गैरसोय निर्माण होईल अशा रितीने कोणत्याही रस्त्यावर किंवा 
सार्वजनिक ठिकाणी ती उभी ठेवणार नाही व दोन वेळा सुचना देऊनही फिरती गाडी अशी उभी केल्यास अनुज्ञप्ती रद्द करणेत येईल . 


१५. ग्राहकाच्या आकर्षणासाठी शाळा , मंदिर , मशिद, चर्च, हॉस्पीटल व शासकीय कार्यालय अशा ठिकाणी अथवा नगरपालिका विनिर्दिष्ट 
करील अशा इतर कोणत्याही ठिकाणी नोंदवाही घंटा , हॉर्न किंवा इतर कोणतेही वाद्य वापर करणार नाही . 


१६. कोणतीही बाजरपेठ किंवा शाळा यापासून ३० मिटरच्या आत कोणताही माल विकणार नाही .किंवा विक्रीसाठी मांडणार नाही. 
( २) मानवी उपभोगासाठी असेल्या वस्तू मिळविण्याचे अनूज्ञप्तीधारकाने उघड केलेले मार्ग निरीक्षणांती अनारोग्यकारी असल्याचे आढळून आल्यास 
अनुज्ञप्ती प्राधिकारी अशा मार्गाने मिळालेल्या कोणत्याही वस्तुची विक्री किंवा पुरवठा बंद ठेवण्यास अनुज्ञप्तीधारकास फर्मावू शकेल आणि अनुज्ञप्तीधारक 
अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या अशा कोणत्याही आदेशाचे पालन करील . 


परंतु अनुज्ञप्ती धारकास अशा कोणत्याही आदेशा विरुद्ध नगरपालिकेकडे अपील करता येईल . 


९. मालाचेकिंवा व्यापारी मालाचे वहन करण्यासाठीच केवळ हातगाडीचा वापर करताना पालन करावयाच्या शर्ती: 

( १) कोणताही अनुज्ञप्तीधारक मालाच्याकिंवा व्यापारी मालाच्या वाहनाच्या वापरासाठी अनुज्ञप्ती देण्यात आलेली कोणतीही हातगाडी पुढील 
प्रमाणापेक्षा अधिक वजनाच्या मालाने भरलेली असेल तर चालविणार नाही किंवा चालविण्यास लावणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


८५ 


( अ) एका माणसाने ओढावयाच्या हातगाडीसाठी कोणत्याही मालाचे वजन २०० किलोग्रॅम . 


( ब ) एकापेक्षा अधिक माणसांनी ओढावयाच्या हातगाडी प्रत्येक व्यक्ती मागे कोणत्याही मालाचे वजन २०० किलोग्रॅम . 


( २ ) आपल्या हातगाडीवरून दगड, विटा, कौले , दगडी कोळसाकिंवा खडी आणि तत्सम इतर माल वाहुन नेत असेल असा कोणताही अनुज्ञप्ती 
धारक कोणत्याही नगरपालिकेच्या रस्त्यावर त्याच्या हातगाडीवरून वस्तु ताबडतोब काढुन टाकण्यास जबाबदार असेल . 


( ३ ) अनुज्ञप्ती कोणताही अपघात झाल्यानंतर आपले नाव आणि पत्ता व वाहनाच्या मालकाचे नाव आणि राहण्याचेकिंवा व्यवसायाचेठिकाण 
खरे खरे सांगेल आणि तसेच जखमी झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस शक्य असेल ते सर्व सहाय्य करील आणि तेथे पोलीस उपस्थित नसेल तर , 
ताबडतोब नजिकच्या पोलीस ठाण्यावर अपघाताची खबर देईल . 


( ४ ) अनुज्ञप्तीधारक , माल किंवा व्यापारी माल आपल्या हातगाडीवर भरण्याच्या किंवा उतरविण्याच्या प्रयोजनासाठी संयुक्तीपणे आवश्यक 
असेल त्या मुदतीपेक्षा अधिक मुदतीसाठी कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा ठिकाणी आपली हातगाडी उभी करणार नाही किंवा उभी करण्यास 
मुभा देणार नाही . 

(५ ) अनुज्ञप्तीधारकास आपल्या हातगाडीवर माल किंवा वस्तू भरविण्यासाठी किंवा उतरविण्यासाठी हातगाडी उभी करणे आवश्यक असेल 
तर , तो आपली हातगाडी रस्त्यात समांतर आणि रस्त्याच्या कडेला उभी करील . 

१० . नोकर इत्यादिची आणि नोकर वर्गासाठी जबाबदारी. - अनुज्ञप्ती धारकाच्या अनुपस्थितीत, त्याचा सेवक किंवा हातगाडीचा प्रभारी असलेला 
त्याच्या सहायक म्हणुन कामावर नेमलेली कोणतीही व्यक्ती, अनुज्ञप्तीच्या शर्तीचे योग्य पालन करण्यास जबाबदार असेल आणि अशा कोणत्याही नोकराने 
किंवा त्याच्या वतीने काम करणाऱ्या इतर व्यक्तीने अनुज्ञप्तीच्या शर्तीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल किंवा भंग केल्याबद्दल अनुज्ञप्ती धारकासच जबाबदार 
धरण्यात येईल . 

११. अनुज्ञप्तीचेस्वरूप. - (१) अनुज्ञप्ती प्राधिकारी , वेळोवेळी मान्य करतील अशा नमुन्यात अनुज्ञप्ती असेल आणि इतर गोष्टीबद्दल त्यात पुढील 
गोष्टी विनिर्दिष्ट करण्यात येतील, 


( अ) अनुज्ञप्तीधारकाचे नाव आणि पत्ता 

( ब) हातगाडीवरून वाहुन नेता येतील अशा वस्तू किंवा अशा हातगाडीवरून फेरीने विकण्यात येतील, किंवा विक्रीसाठी मांडता येतील अशा 
खाण्याच्या आणि पिण्याच्या वस्तू किंवा जिन्नस . 

( क) व्यवसाय चालु ठेवण्यासाठी ज्या वेळामध्ये हातगाडीचा वापरकरण्यात येईल त्या वेळा. 

( ड) फेरीने माल विकण्याचा उद्देश असलेल्या फिरत्या हातगाडीच्या बाबतीत नगरपालिका क्षेत्राच्या ज्या भागात किंवा भागामध्ये हातगाडी 
चालविता येईल तो भाग किंवा ते भाग . 


( २) अनुज्ञप्ती प्राधिकारी , अनुज्ञप्तीचा क्रमांक आणि वर्ष दर्षविणारी क्रमांकाची पाटी प्रत्येक हातगाडीला लावील. अनुज्ञप्तीधारक अशी क्रमांकाची पाटी 
इतर कोणत्याही हातगाडीला लावणार नाही. 


( ३) अनुज्ञप्ती प्राधिकारणास , अनुज्ञप्तीधारकाच्या अनुपस्थितीत ज्या नोकरात किंवा अनुज्ञप्तीधारका व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस हातगाडी 
चालविता येईल त्या नोकरासकिंवा इतर गोष्टी बरोबरच अनुज्ञप्तीचा क्रमांक आणि हातगाडीवरून फेरीने विकण्यात येतील किंवा वाहुन नेण्यात येतील अशा 
वस्तु नमुद करण्यात येतील . 

१२. अनुज्ञप्तीची मुदत. - (१) अनुज्ञप्ती एक वर्षासाठी देण्यात येईल आणि प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी तिची मुदत संपेल. 
( २) अनुज्ञप्तीच्या नवीकरणासाठी करावयाचा अर्ज १ मार्चपुर्वी करण्यात येईल. 

१३. अनुज्ञप्ती लावणे आणि हातगाडीची तपासणी अनुज्ञप्तीधारका व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात हातगाडी असेल तेव्हा अनुज्ञप्ती 
नेहमी स्वतःजवळ बाळगील अशी व्यक्तीसुद्धा उपविधी ११ च्या खंड ( २) अन्वयेतिला देण्यात आलेला पास स्वतःजवळ बाळगील. अनुज्ञप्तीधारक किंवा अशी 
इतर व्यक्ती, मुख्याधिकाऱ्याने किंवा कोणत्याही इतर अधिकाऱ्याने किंवा याबाबतीत अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने मागणी केल्यानंतर 
अनुज्ञप्ती आणि पास सादर करील. तो अशा अधिकाऱ्यास किंवा व्यक्तीस कोणत्याही वाजवी वेळी, अनुज्ञप्ती मिळालेल्या हातगाडीची आणि अशा 
हातगाडीवरील व्यापाराच्या किंवा व्यवसायाच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारे कोणतेही पात्र माल किंवा वस्तु यांची तपासणी करण्यास मुभा देईल . 


ज्ञप्ती निलंबन . - या उपविधीपैकी कोणत्याही उपविधीचे उल्लंघन झाल्यास या उपविधीचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असेल 
अशा मुदतीसाठी अनुज्ञप्ती निलंबित करू शकतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


१५. अनुज्ञप्ती वगैरे नाकारणे. अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यास, 


( 
a 


कान्यास 


( अ) अनुज्ञप्तीच्या शतींचा वारंवार भंग केल्याबद्दल अर्जदार दोषी असल्याचे आढळून आल्यास किंवा. 


( ब ) अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यास पुरेसे वाटेल आणि जे लेखी नमुद करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही कारणासाठी अनुज्ञप्ती काढुन घेता येईल 
किंवा ती मंजुर करण्याचेकिंवातिचे नविकरण करण्यात नाकारता येईल . 


१६ . अपील . - अनुज्ञप्तीधारकांस , उपविधी १४ किंवा १५ अन्वये अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्याने काढलेल्या कोणत्याही आदेशा विरुद्ध नगरपरिषदेच्या 
स्थायी समितीकडे अपील करता येईल . 


१७. अनुज्ञप्ती हस्तांतरण . - अनुज्ञप्तीचे हस्तांतरण करण्यात येणार नाही. परंतु अनुज्ञप्तीधारक मरण पावला किंवा तो आपला व्यवसाय चालु 
ठेण्यात कायमचा असमर्थ असला तर , अर्ज केल्यानंतर अनुज्ञप्ती प्राधिकारी, 


( १) मृत्यू झाला असेल त्याबाबत , त्यास योग्य वाटेल अशा अनुज्ञप्तीधारकांच्या कायदेशिर वारसाला, आणि 


रून 


(२ ) असमर्थ झाला असेल त्या बाबतीत अनुज्ञप्तीधारकाकडून नामनिर्देशित करण्यात येईल अशा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीला 
अनुज्ञप्ती हस्तांतरीत करून देऊ शकतील . आणखी असे की , अनुज्ञप्तीधारकास कोणत्याही वेळी उपविधी ५ अन्वये नवीन हातगाडी मान्य करून 
घेतल्यानंतर अनुज्ञप्ती मिळालेल्या हातगाडी ऐवजी नवीन हातगाडी ठेवता येईल . 

१८ . अनुज्ञप्ती न मिळालेल्या हातगाड्यांची जप्ती . - (१ ) हातगाड्यांची तपासणी करण्यासाठी ३७ विधी १३ अन्वये शक्तीप्रदान करण्यात आलेल्या 
कोणत्याही व्यक्तीस अनुज्ञप्तीविना कोणत्याही वस्तु फेरीने विकण्यासाठी किंवा विकण्यासाठी मालाचे वहन करण्यासाठी ज्या हातगाडीचा वापर करण्यात येत 
असेल अशी कोणतीही हातगाडी तिच्यावरून फेरीने विकण्यात येणाऱ्या किंवा, किंवा वाहुन नेण्यात येणाऱ्या वस्तुसह जप्त करता येईल आणि स्वतःच्या 
ताब्यात ठेवता येईल . 

स्पष्टीकरण . - या उप विधीच्या प्रयोजनासाठी एखाद्या हातगाडीस उपविधी ११ च्या खंड (२) अन्वयेक्रमांकाची पाटी लावलेली नसेल किंवा अशी 
हातगाडी चालविणारी व्यक्ती उपविधी ११ च्या खंड ( ३) अन्वये देण्यात आलेली अनुज्ञप्ती किंवा पास मागणी करण्यात आल्यावर प्रस्तुत करण्यात असमर्थ 
झाली असेल तर त्या हातगाडीस अनुज्ञप्ती मिळाली नसल्याचे समजण्यात येईल . 

( २) खंड (१) अन्वये जप्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही हातगाडीच्या मालकास जप्तीपासून बाहत्तर तासांच्या आत तर ती, 


( १) हातगाडी जप्त करण्याचा आणि ती ताब्यात ठेवण्याचा खर्च देईल आणि 


( २) उपविधी ११ अन्वये देण्यात आलेली अनुज्ञप्ती किंवा पस प्रस्तुत करीलकिंवा ती अनुज्ञप्ती मिळालेली हातगाडी असेल तर, अनुज्ञप्तीविना 
ती हातगाडी न चालविण्याची लेखी हमी देईल तर ती हातगाडी परत मिळविण्याचा हक्क असेल . 

(३) हातगाडीचा मालक खंड (२) अन्वये आवश्यक असलेली कार्यवाही करण्यात कसूर करील तर अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्याच्या आदेशान्वये 
लिलाव करून हातगाडीची विक्री करता येईल आणि विक्रीचे उत्पन्न , जप्ती , अटकाव आणि विक्री याचा खर्च त्यामधुन वगळुन तिची मागणी करण्याचा 
कायदेशिररित्या हक्क असेल त्या कोणत्याही व्यक्तीस देण्यात येईल. परंतु अशी मागणीविक्रीच्या तारखेपासुन तीन महिन्यांच्या आत करण्यात आली 
पाहिजे : 


परंतु , हातगाडीबरोबर जप्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही वस्तू जलद आणि नैसर्गिकरित्या कुजण्याजोगी असतील तर , अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यास 
खंड ( २) मध्येविनिर्दिष्ट करण्यात आलेली बाहात्तर तासाची मुदत संपण्यापूर्वीलिलाव करून अशा वस्तूची विक्री करण्याचा आदेश देता येईल . 


( ४ ) या उपविधीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे उपविधीपैकी कोणत्याही उपविधीचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीवर 
खटला भरण्याच्या नगरपालिकेच्या शक्तीवर किंवा देण्यात आलेली कोणतीही अनुज्ञप्ती निलंबित करण्याच्या किंवा काढुन घेण्याच्या नगरपालिकेच्या 
शक्तीवर परिणाम होणार नाही . 


( ५ ) जप्ती, स्थानबद्धता आणि विक्री याचा खर्च, अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्याकडून वेळोवेळी निश्चित करण्यात येतील अशा दरानुसार निर्धारीत 
करण्यात येईल . 

(६) हातगाडीची जप्ती, स्थानबद्धता किंवा विक्री यामुळे हातगाडीच्या किंवा हातगाडीवर असलेल्या कोणत्याही वस्तुच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल 
नगरपालिका जबाबदार असणार नाही . 


हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


१ 


१९. फी . - या उपविधीअन्वये देण्यात आलेल्या अनुज्ञप्तीबद्दल फी आकारण्यात येईल . 


अनुज्ञप्ती प्रकार 


फीचे दर प्रतिवर्षी 


१. फिरत्या हातगाडीसाठी अनुज्ञप्ती 


रुपये १२० 


२०. व्यावृत्ती. - या उपविधीतील कोणतेही गोष्ट सार्वजनिक रस्त्यावर आणि ठिकाणावर फेरीने वस्तू विकण्यासाठी कलम १८७ च्या पोट - कलम 
( १ ) अन्वये तयार करण्यात आलेल्या उपविधी अन्वये अनुज्ञप्ती मिळालेल्या कोणत्याही फेरीवाल्यास लागू होणार नाही. 


२१. निरसन व व्यावृत्ती . - हे उपविधी ज्या तारखेस अंमलात येतील त्या तारखेस नगरपालिका क्षेत्रात अंमलात असतील असे या उपविधीशी 
संवादी असलेले कोणतेही नियम किंवा उपविधी त्याच्या निरसन पुर्वी त्या नियमन्वये किंवा उपविधी अन्वये करण्यात आलेल्याकिंवा करण्याचे वर्जिलेल्या 
गोष्टीच्या संबंधित असेल त्या व्यतिरिक्त अशा तारखेपासुन निरसन होतील . 


श्या . द. शिंदे, 
जिल्हाधिकारी रायगड . 


अलिबाग , दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ . 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR , RAIGAD 
No.Mun ./ws- 3 /Karjat/Bye -laws/ 1 / 13540 / 2002. — In exercise of the powers conferred by section 
322 ( 1 )( 2 ) of Maharashtra Municipalities Act, 1965 (Mah . Act, 1965 No. XL 1965 ) the Collector 
Raigad is hereby pleased to sanction following bye- laws framed by Karjat Municipal Council. 

Karjat Municipal Council Karjat, District Raigad 
Bye-laws regarding Licence for Plying Hand Cart in any Public Street and Place . 

1 . Short title and commencement. — ( 1) These bye -laws may be called the Karjat Municipal 
Council Licence for Plying Hand Cart in any Public Street and Place Bye- laws 1996 . 


( 2 ) They shall come into force on the date on which they are published in Government Gazette . 


2 . Definition . In these bye -laws unless the context otherwise requires, 

(a ) “ Act ” Means the Maharashtra Municipal Councils Act, 1965 . 

(6 ) “ Licensing Authority ” means the Sanitation Medical and Public Health Committee 
and if there is no such committee any subject committee entrusted with the subject Sanitation , 
Medical and Public Health and if there is no such Committee then the Standing Committee of 
the Karjat Municipal Council. 

(c) “ section ” means section of the Act . 

( d ) “ Superintendent of Licences ” means the Chief Officer or any other officer authorised 
by the licensing Authority in this behalf ; 

3 . Hand Carts not to be used without License , No Person shall use any Hand Cart for the 
hawking or Sale of any goods or for the Carriage of goods or merchandise ; expect under and in 
accordance with a licence granted under these bye -laws. 
4 . Types of Licence. — ( 1) There shall be only one type of Licence namely : 

( a ) For roving Hand Carts . 
(2 ) The Licensing Authority may be grant only a Licence for a roving Hand Cart and such a 
Hand Cart shall be subject to the respective provisions of these bye -laws according as the hand 
cart is used as a roving Hand Cart. 

5 . Procedure for Application . - ( 1 ) Every Person who applies for a licence for a Hand -Cart, 
shall state in his application , the articles which he proposes to sell from , or carry on , such Hand 
Cart . 

(2 ) An applicant for a licence or any licensee who applies for the approval of a new Hand -Cart 
shall if so required , produce the Hand Cart for inspection at the Chief Municipal Office or at such 
other place as the Superintendent of Licences may require. 

6 . Requiremants for the grant of a Licence . — No Hand Cart shall be licensed under these 
by -laws unless the licensing Authority is satisfied that , 

(i) Tha Hand -Cart together with any Board tray or any other part projecting from such 
Hand -Cart does not exceed one metre and fifty centimetres in length and one metre in breadth ; 

( ii ) In case where the Hand Cart is to be used for the Sale of any Sweetmeats , Ice - fruit, 
Ice -Candies, Fruits on any other articles of food or drink , which are to be consumed without 
being cooked it is properly enclosed with wire grating or glass so as to protect such articles 
from dust, flies or any other contamination . 

( iii ) That in cases where any articles of food or drink are to be served from the Hand 
Cart , there is a storage tank with a capacity of not less than twenty litres and with a tap for 
washing cups, saucers Plates , spoons and other articles used for the Service of Articles of 
Food or Drink . 


SON 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


7 . Restrictions on Plying. – The Council may at any time, by a Public notice, prohibit such 
class and classes of Hand -Cart as may be specified in the notice from using any public street or 
place during such hours as nay be specified in the notice . 

8 . Conditions to be served by licensees. — ( 1) In the Case of a Hand - Cart licensed for hawking 
or for sale of goods the licensee , 

(i) Shall not use the Hand -Cart for hawking of selling any articles except during the 
hours specified in the licence ; sanitory Committee or specified Committee will decide the 
time to be specified in the licence . 

( ii) shall Not lead the Hand -Cart in such manner that any goods , articles or fixtures 
project beyond the frame of such Hand -Cart ; 

(iii) shall not use the Hand -Cart for the Sale of any articles other than those specified 
in the licence ; 

( iv ) Shall always keep the Hand -Cart clean and shall not allow any articles of food or 
drink to be exposed to dust flies or any other contamination ; 


(v ) Shall always disclose to any authorised officer the source from which any articles 
of food or drink meant for human consumption are procured by him ; 

(vi) shall not as far as possible , touch by hand any articles of food or drink ; 

(vii) shall cause all plates, cups, saucers, glasses spoons and such other materials used 
for serving any articles of food or drink , to be kept clean ; 


( viii ) shall wash all cups, saucers , plates, spoons, glasses , and the like , under running 
water from the storage tank fitted to the Hand -Cart ; 


(ix ) shall not , under any circumstances , wash such cups , soucers , plates , spoons glasses , 
etc . by dipping them in a bucket or such other vessel. 

(x ) shall cause all brass or copper vessels kept on the Hand -Cart for keeping any articles 
of cooked food or Sweetmeats or for serving any such articles to be tinned atleast once in 
two months or whenever required by the Superintendent of Licences ; 

(xi ) shall not hawk , sell or expose for sale any goods froа the Hand -Cart when suffering 
from any loathsome or dangerous disease ; 

(xii) shall not employ any person as an assistant on the Hand -Cart for hawking articles 
whan suffering from any loathsome or dangerous disease ; 


( xiii) shall whenever required by the Superintendent of licences allow himself or any 
parson assisting him , to be examined by the Certifying Medical Officer. 

(xiv ) shall Hand -Cart on the move and shall not halt in any street or other public place 
so as to cause danger obstruction , or inconvenience to the public and if it is kept in such a 
way , after giving instructions for two offences its licence will be cancelled . 

(xv ) shall not use any bell or horn or any other instrument for the attraction of customers 
at school, temple , College , Masjid , Church , Hospital and Government Officer or any other 
place specified by the Municipal Council ; 


( xvi ) shall not sell or expose for sale any goods within 30 metres or any market or 
school. 


( 2 ) If the source or any article meant for human consumption as disclosed by the licensee is 
on inspection found to be unhygeinic the licensing Authority many require the licensee to 
discountinue the sale or supply of any article derived from such source any the licensee shall 
comply with any such order issued by the Licensing Authority : 
ATT ! (al.fa .y.) — 37 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


Provided that the licensee may appeal against any such order to the Municipal Council. 

9 . Conditions to be observed while using handcart exclusively for the carriage of goods or 
merchandise . — ( 1) No Licensee shall ply or cause to be plied any Hand -cart licensed for use for 
the carriage of goods or merchandise which contains a load in excess of the following scale , 
namely : 

(a ) For a Hand -cart drawn by One man . . . 200 Kilograms of weight of any goods. 
(6 ) For a Hand -cart drawn by more . . 200 Kilograms of weight of any goods 
than one man . 

per individual. 
( 2 ) Any Licensee carrying stones , bricks , tiles , coal or road metal and the like in his hand 
Cart shall be responsible forth with to remove any material falling from his hand - cart on any 
municiple street. 

( 3 ) The Licensee shall, on the occurence of any accident truely state his name and address 
and the name and Place of abode or business of the owner of the vehicle and shall further render 
all possible assistance to any person injured , and if there be no police present, shall forthwith 
give information of the accident at the nearest police station . 

(4 ) The Licensee shall not halt his hand -cart or allow it to be halted in any public street or 
place for the purpose of loading or unloading of goods or merchandise for any period longer than 
what may reasonably be necessary for such purpose . 

(5 ) The Licensee shall , if he is required to wait for loading or unloading of goods or materials 
in his hand - cart part his hand - cart parallel to and along the side of the street . 


10 . Responsibility of and for servants, etc . - In the absence of the licensee his servants or 
any person employed by him as assistant to be incharge of the Hand - cart shall be responsible for 
the due observance of the conditions of the licence and the licensee shall be held responsible for 
any neglect or breach of the conditions of the licence by any such servant or other person acting 
on his behalf. 


11. Form of Licence . — ( 1 ) The Licence shall be in such form as the Licensing Authority may 
from time to time approve and shall specify interalia : 

( a ) The Name and the Address of the Licensee ; 


(6 ) The goods that may be carried in the handcart or materials or articles of food and 
drink that may be hawked sold or exposed for sale from such Hand 


(c ) The Hours during which the Hand - cart shall be used for carrying on the Business ; 

( d ) In the case of a roving Hand -cart intended for hawking, the part or parts of the 
Municipal Area in the which Hand- cart may be plied ; 

(2 ) The Licensing Authority shall affix a Number Plate to each Hand - cart showing the 
Number and the year of the Licence . The Licensee shall not transfer such Number plate to any 
other Hand -cart . 


(3 ) The licensing Authority may issue one pass per Handcart for any servant or other person 
other than the licensee who may ply the handcart in the absence of the licensee every such pass 
shall state inter and the Number of the licence and the goods that my be hawked from or carried 
on the hand - cart . 


12 . Period of Licence . — ( 1) Tha Licence shall be issued for one year and shall terminate on 
the 31st day of March every year. 

( 2 ) An application for the renewal of licence shall be made before the 1st day of March . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


९१ 


13 . Display of Licence and Inspection of Handcart. — The Licensee shall always carry with 
him the licence when the Handcart is in charge of any person other than the licensee . Such person 
shall also carry with him the pass issued to him under clause ( 3 ) of Bye - laws 11 ; The Licensee , or 
such other person shall produce the Licensee and puss on demand by the Chief officer or any 
other Officer or person authorised by the licensing Authority in this behalf. He shall also allow 
such Officer or person to inspect at all reasonable hours, the licensed handcart and any vessel, 
goods or articles on such handcart used for the purposes of trade or business. 

14 . Suspension of Licence . If there is any breach of any of these by - laws, the licence may 
be suspended by the licensing authority for such period as may be necessary to ensure compliance 
with the by- laws. 

15 . Refusal of Licence etc . — The Licensing Authority may withdraw or refuse to grant or 
renew a licence . 

( a ) If the Applicant is found to be guilty of frequent breach of the conditions of the licences : or 


(6 ) for any other reason which may be deemed sufficient by the licensing authority and which 
shall be recorded in writing. 


16 . Appeal. — The Licensee may appeal to the Municipal Councils standing Committee 
against any order issued by the licensing Authority under bye - laws 14 or 15 . 

17 . Transfer of Licence . — A licence shall not be transferable : 


Provided that, if the licence dies or becomes permanently incapacitated to carry on the 
business the licensing authority may on application transfer the licence . 

case of death , to any legal heir of the licensee as it deems fit ; and 
(ii ) In the case of incapacitation , to any Member of his family as may be nominated by 
the licensee : 

Provided further that, tha licensee may at any time a new Hand -cart for the licensed 
Handcart after getting It approved under bye-law 5 . 

18 . Seizure of unlicensed Handcart . — ( 1) Any person empowered under by -law 13 to Inspect 
handcarts may seized and handcart which is being used for the hawking or sale of any articles or 
for the carriage of goods or merchandise without a licence together with the articles being hawked 
or sold from or carried on it and detain it . 

Explanation . — for the purpose of this bye -law a handcart shall be deemed to be without a 
licence if it is without a number place affixed under clause ( 2 ) of bye -laws all or if the person 
plying such handcart is unable to produce on demand, the licence or the pass issued under clause 
(3 ) of bye -laws 11 . 

( 2 ) The Owner of any Hand - cart seized under Clause ( 1 ) shall be entitled to get it back If 
within seventy two hours of tha seizure . 

(i) he tenders the cost of the seizure and detention of the handcart ; and 

( ii) Produces thd licence or the pass issued under by- law 11 or if it is an unlicensed 
Handcart, gives an undertaking in writing not to ply inagaln without a licence . 

( 3 ) If the Owner of the Handcart fails to take action as required on clause ( 2 ), the handcart 
may be sold by auction under the licensing authority and the proceeds of the sale shall after 
deducting therefrom the coat of seizure , detention and sale, be paid to any person legally, entitled 
to claim it provided the claim is made within three months of the date of the Sale : 

Provided that, if any goods seized with the handcart are liable to speedy arid natural decay , 
the licensing authority may order such goods to be sold by action before the expiry of the period 
of seventy two hours specified in clause ( 2 ). 
ATT Dla ( .fa .g.) — PR37 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


( 4 ) Nothing contained in this by -law shall affect the powers of the Council to prosecute any 
person for a breach of any of these by - laws or the power to suspend or withdraw any licence 
issued . 

(5 ) The Cost of Seizure , detention and sale shall be determined according to the rates fixed 
by the licensing authority froa time to time. 

(6 ) The Council shall not be responsible for any damage to the hand - cart or to any goods 
contained therein on account of the seizure detention or sale of the Handcart . 

19. Fees. For a License Issued under these by -laws fees shall be levied for a licence issued 
under these by- laws. 
Type of Licence 

Rate of Fees per Year 
( 1) Licence for roving Handcart 

Rs. 120 

(Rs.One Hundred twenty ) 
20 . Savings . — Nothing in those by -laws shall apply to any hawker licensed under the 
by- laws framed under Sub - section ( 1) of Section 187 for hawking articles in public streets and 
places . 

21. Repeal and saving . – Any rules or by- laws Corresponding to these by -laws, which may 
be in force within the Municipal Area , on the date on which these by- laws come into force shall 
from such date stand repealed , except as respects things done or omitted to be done under those 
rules or by -laws before their repeal. 


S . D . SHINDE , 


Alibag, dated 27th November 2002 . 


Collector of Raigad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


९३ 


जिल्हाधिकारी रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक नपाप्र /कार्या- ३/ कर्जत / उपविधी/ १३५४३/ २००२. - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) मधील कलम 
३२२ (१) (२) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी रायगड नगरपरिषद कर्जत यांनी केलेल्या खालील उपविधीस मंजूरी देत 
आहे . 

कर्जत नगरपरिषद , कर्जत , जि . रायगड 


सार्वजनिक रस्ते आणि ठिकाण, मोकळ्या जागा व त्यांची प्रक्षेपणे यांचा तात्पुरता भोगवटा करणे संबंधी उपविधी . 


१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ. - ( १) ह्या उपविधींना कर्जत नगरपालिका ( सार्वजनिक रस्ते आणि ठिकाण , मोकळी जागा व त्यांची प्रक्षेपणे यांचा 
तात्पुरता भोगवटा करणे ) उपविधी १९९६ म्हणता येईल. 

( २) ते शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होणारे तारखेपासुन अंमलात येतील . 
२. व्याख्या. - संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर या उपविधीत 

( अ ) “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम , १९६५ . 
( ब) “ नगरपरिषद ” म्हणजे कर्जत नगरपरिषद कर्जत . 


( क ) “ लायसन्स देणारे प्राधिकरण ” म्हणजे कलम १८० खाली येणाऱ्या प्रक्षेपणाच्या आणि कलम १८१ खाली येणारी प्रेक्षपणे अतिक्रमणे व 
तत्सम गोष्टी यांच्या बाबतीत नगरपरिषद आणि इतर बाबतीत मुख्य अधिकारी . 


( ड ) “ कलम ” म्हणजे अधिनियमाचेकलम . 


( इ ) “ नगरपालिका ” म्हणजे कर्जत नगरपरिषद कर्जत . 


३. सार्वजनिक रस्त्यांच्या तात्पुरत्या भोगवट्यात परवानगी. - - लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणास, कलम १७९ च्या उपबंधात अधिन राहून , 
सार्वजनिक रस्त्यांच्या तात्पुरत्या भोगवट्यासाठी व्यक्तींना पुढील शर्तीवर लेखी परवानगी ( यात यापुढेजिचा “ परवानगी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) 
देता येईल : 


( १ ) वाहतुकीसाठी , परवानगीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रुंदीची मोकळी जागा रस्त्यावर तोडण्यात येईल . 


( २ ) व्यापलेल्या स्थळी उक्त परवानगी ठेवलेली असेल आणि नगरपरिषदेने त्याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या नगरपरिषदेच्या कोणत्याही 
अधिकाऱ्यालाकिंवा कोणत्याही कर्मचाऱ्याला निरिक्षणासाठी आवश्यक असेल तेव्हा ती सादर केली जाईल . 


( ३ ) जिला परवानगी दिलेली असेल अशी कोणतीही व्यक्ती, कलम १७९ पोट- कलम ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले सुरक्षिततेचे उपाय योजील . 


( ४ ) अशा परवानगीमुळे परिणाम होणाऱ्या शेजारच्या जागेच्या मालकाच्या किंवा भोगवटादाराच्या संपत्तीने असेल त्याखेरीज , अर्जदाराला 
त्याच्या मालकीच्या किंवा त्याने व्यापलेल्या जागेला अगदी लागून असलेल्या भागापलिकडे असणारा रस्त्याचा कोणताही भाग व्यापण्यासाठी अशी 
परवानगी दिली जाणार नाही . 


४ . सार्वजनिक रस्त्यांवर तात्पुरती बांधकामे उभारण्यास परवानगी. - सार्वजनिक रस्त्यांवर तात्पुरते बांधकाम उभारण्यासाठी उपविधी २ मध्ये नमूद 
केलेल्या शर्तीना आणि विविह किंवा इतर समारंभ यासाठी मंडळ यासारख्या विशिष्ट प्रयोजनासाठी उपयोगात आणावयाच्या सर्व बांधकामाच्या बाबतीत पुढील 
जादा शर्तीना अधीन राहून कोणत्याही व्यक्तीस परवानगी देता येईल : 

(१ ) बांधकामाची उंची कोणत्याही ठिकाणी ५ मिटरापेक्षा कमी नसेल . 


( २) बांधकामाच्या बाजूना दोन मीटर व पन्नास से. मी . पेक्षा जास्त नाही इतक्या अंतरावर प्रत्येकी किंमान दोन मीटर उंचीचे आणि एक मिटर 
आणि वीस से. मी . रुंदीचे द्वारमार्ग अशा रितीने ठेवले जातील की , त्यामुळे दोन मीटर आणि पन्नास से . मी . पेक्षा जास्त असा कोणताही भाग द्वाराशिवाय 
राहणार नाही . 


( ३) द्वारमार्ग आच्छादित करण्यासाठी पडदेकिंवाचिकाचे पडदे लावता येतील. परंतु सुलभपणे जा - ये करण्यास प्रतिबंध होईल अशा स्वरुपाचे 
काहीही करण्यात येणार नाही. 


( ४ ) अशा बांधकामाच्या बांधणीत कोणतेही कुजलेले कापड वापरले जाणार नाही . 


९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


( ५) वीज पुरवठा उपलब्ध नसेल तेव्हाच परत अशा बांधकामाच्या जागी प्रकाश योजनेसाठी घासलेट तेलाचा वापर केला जाईल . 


( ६ ) अशा बांधकामात दिवे, हंड्या , झुंबरे किंवा तत्सम वस्तू दोरीच्या सहाय्याने न टांगता लोखंडी गजांच्या आधारे टांगण्यात येतील . 

( ७) असे लोखंडी गज छतापासून एक मीटर आणि वीस से.मी. पेक्षा कमी लांबीचे असणार नाहीत आणि त्याना कापड गुंडाळण्यात येणार 
नाही. 


त्यानाक 


( ८ ) सर्व दिवेकिंवा झुंबरे ही अशा बांधकामाच्या बाजूपासून साठ से .मि . पेक्षा कमी नसेल इतक्या अंतरावर असतील . 


( ९ ) परवानगी दिलेली वस्ती, परवानगीमध्ये विहीत करण्यात येईल अशा परिमाणातील पाणी अशा प्रत्येक बांधकामाच्या बाहेरच्या बाजूला 
ठेवील . 


( १० ) स्वयंपाकाची जागा चिखलाने गिलावा केलेल्या बांबूच्या तटूबांनी बंदीस्त असल्याशिवाय अशा बांधकामाच्या जागेत स्वयंपाक करण्यास 
परवानगी दिली जाणार नाही. 


( ११ ) जर त्या ठिकाणी कोणत्याही वरून जाणाऱ्या विजेच्या तारा असतील, तर तात्पुरते बांधकाम अशा रीतने केले जाईल की , त्यामुळे त्या 
बांधकामातील सर्वात उंच जास्त आणि सर्वात खालची विजेची अविसंवाहीत तार ह्यांच्यामध्ये एक मीटरपेक्षा कमी इतके अंतर सोडले जाईल . 

५ . परवानगीची कमाल कालमर्यादा. - सार्वजनिक रस्ते तात्पुरते व्यापण्यासाठी किंवा त्यावर उभारणी करण्यासाठी सर्व सामान्यपणे खाजगी उत्सव 
किंवा समारंभ यांच्या बाबतीत पाच दिवसकिंवा सार्वजनिक उत्सव किंवा समारंभ यांच्या बाबतीत पंधरा दिवस ह्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी लायसन्स देणाऱ्या 
प्राधिकरणाकडून परवानगी दिली जाणार नाही : 

परंतु असे की , अशा उभारणीची रुंदी एक मीटर आणि पन्नास से. मी . पेक्षा जास्त नसेल आणि रस्त्याची रुंदी लक्षात घेता ती वाहतुकीस अडथळा 
आणण्यात कारणीभूत होत नसेल , तर त्यापेक्षा जास्त, पण एक महिन्यापेक्षा अधिक व होणाऱ्या कालावधीसाठी परवानगी देता येतील . 

६. दर्शनी मार्गावरील इतर प्रेक्षपणे, उभारण्या, अतिक्रमणे इत्यादीस परवानगी. - लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणास , घर आणि गटार यांच्यामध्ये 
असलेल्या नगरपरिषदेच्या जमिनीवर किंवा नगरपरिषदेच्या गटारावर , लाकडीकिंवा कायमच्या काढता येण्यासारख्याकिंवा पक्क्या पायऱ्या जिने , सोपान किंवा 
ओटा उभारण्यासाठी परवानगी देता येईल. अशी उभारणी ही नगरपालिकेच्या जमिनीवर किंवा यथास्थिती गटारावर एक मीटर पेक्षा अधिक पुढे येणार नाही : 

परंतु असे की असे कोणतेही प्रक्षेपणे किंवा उभारणी, गटाराच्या पलीकडील रस्त्याच्या जमिनीवर पुढे देण्यास किंवा त्या जमिनीचे अतिक्रमण होण्यास 
परवानगी दिली जाणार नाही . 


( २) दुकानदारास, त्याचे दुकान व रस्ता यांच्यामधील त्यांच्या दुकानापुढील जमिनीवर आपला विक्रय माल ठेवण्या सुद्धा परवानगी देता येईल . लायसन्स 
देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीशिवाय जमिनीच्या उपयोगाची अशी परवानगी हस्तांतरणीय असणार नाही . लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या पूर्व 
परवानगीशिवाय अशा जमिनीच्या कोणत्याही भागाचे हस्तांतरण किंवा अभिहस्तांतरण करणारा दुकानदाराला हा असे लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाकडून 
आकारण्यात येतील अशा उच्चतर फी भरण्यास आणि लादण्यात येतील अशा शर्तीचे पालन करण्यास पात्र असेल 


कि 


रव 


परंतु असे की रस्त्याच्या जमिनीवर विक्रेय माल साठविण्यास किंवा मांडून ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. 


( ३ ) गटारांच्या पलीकडील मोकळ्या जागात ज्यांची रुंदी १२ मीटर किंवा अधिक असेल अशा रस्त्यांवरच फक्त २ x २ मीटरापेक्षा विस्तृत नसेल असे 
(विक्री केंद्र स्टॉल) घालण्यास फुटक दुकानदारांना लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार परवानगी देता येईल . 


( ४ ) लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणास , आपल्या स्वेच्छनिर्णयानुसार सार्वजनिक रस्त्यावरील घराला किंवा दुकानदाराला खाली दिलेल्या रुंदीच्या व 
लांबीच्या लाकडी किंवा पक्का ओटा उभारण्यास पुढील शींना अधीन ठेऊन परवानगी देता येईल : 


(१ ) १० मिटरापेक्षा जास्त परंतु १३ मिटरापेक्षा जास्त नाही अशा रुंदीच्या रस्त्यावर एक मिटर रुंदीचा आणि चार मीटर लांबीचा किंवा एका 
मर्यादीत असणारा कोणत्याही आकाराच ओटा . 


( २) १६ पेक्षा मीटर पेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावर ११/ २ मीटर रुंदी आणि ४ मीटरपेक्षा जास्त परंतु ८ मीटरपेक्षा जास्त नाही इतक्या लांबीचा 
किंवा मर्यादित असणारा कोणत्याही आकाराचा ओटा . 

( ३) ५ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यावर , कोणत्याही परिस्थितीत ओटा बांधण्यास परवानगी दिली जाणार नाही . 


( ४ ) परवानगी दिली गेलेली व्यक्ती, ओट्याखालील जागा नेहमीच रिकामी ठेवील . 


( ५ ) गटाराच्या पृष्ठभागापासून ओट्याची ऊंची इतकी असेल की सफाईगारास गटार किंवा ओट्याखालील जमीन साफ करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


९५ 


( ६ ) जिला परवानगी, देण्यात आली आहे ती व्यक्ती, पान-विडी, शिवणकाम किंवा तत्सम किरकोळ दुकानासाठी ओट्याचा उपयोग करणार 
नाही किंवा तसा उपयोग करण्यास परवानगी देणार नाही किंवा अशा, दुकानासाठी ओट्याची कोणतेही जागा भाड्याने देण्याचा सुद्धा तिला हक्क 
असणार नाही . 


लायस 


रा 


( ७) जो ओटा हे उपविधी अंमलात यावयाच्या आधी उभारला गेला असेल आणि जो ह्या उपविधीच्या आवश्यकता पुऱ्या करत नसेल त्यास , 
लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाकडून घालून देण्यात येतील अशा शतींवर आणि ठरविण्यात येईल अशी फी दिल्याने परवानगी देता येईल : 

___ परंतु असे की , कोणत्याही व्यक्तीला अशा ओट्याच्या बाबतीत परवानगी देण्याअगोदर ओटा वाजवीरित्या शक्य असेल तेथवर ह्या उपविधीच्या 
उपबंधानुसार होईल अशा रीतीने त्यात फेरबदल आणि दुरुस्ती करण्यात लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणास त्या व्यक्तीला फर्माविता येईल : 

परंतु आणखी असे की, रस्ता बंद करण्याच्या रेषा विहित करण्यात आल्या असतील त्याबाबतीत रस्ता रुंदीच्या योजना अंमलात आणताना ज्या 
व्यक्तीला परवानगी दिली आहे अशी व्यक्तीचे भरपाईची मागणी करणार नाही. हे नमूद केलेला करार केल्यानंतरच लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाकडून 
ह्या उपविधीच्या खंड (१) ते ( ४ ) अन्वये परवानगी दिली जाईल . 


७ . फी -उपविधी ३, ४ आणि ६ अन्वये द्यावयाच्या परवानगी खालीलप्रमाणे फी असेल : 


फी चे दर 


ज्या अन्वये परवानगी दिली 
ते उपविधीकिंवा उपविधीचे खंड 


( अ ) उपविधी ३ 


उभारणी करून त्याद्वारे असेल ते खेरीज करून जागा तात्पुरती 
व्यापण्यासाठी, असे बांधकामाचे साहित्य ठेवणे इत्यादीसाठी 
दर दिवशी प्रत्येक चौरस मीटरला किंवा त्याच्या भागात रुपये १. 


( ब ) 


उपविधी ( ४ ) 


उभारणी करून जागा तात्पुरती व्यापणे दर दिवशी प्रत्येक ९ चौरस 
मिटरांना किंवा त्याच्या भागास २० पैसे . 


( क ) 


उपविधी ६, खंड ( १ ) 


प्रत्येक अधिकृत वर्षासाठी प्रत्येक चौरस मिटरला किंवा त्याच्या 
भागास २० रुपये . 


( ड ) 


उपविधी ६ , खंड ( २ ) 


( एक ) जेव्हा दुकानाचा दर्शनी भाग ४ मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी रुंद 
असेल तेव्हा प्रत्येक वर्षी चौरस मिटरला किंवा त्याच्या भागाला 
रुपये ३६ . 


( दोन ) जेव्हा दर्शनी भाग ४ मीटरपेक्षा जास्त रुंद असेल तेव्हा 
प्रत्येक वर्षी प्रत्येक चौरस मिटरला किंवा त्याच्या भागास रुपये ४८ . 


( इ) उपविधी, ६ खंड ( २) 
( फ ) उपविधी ६, खंड ( ४ ) 


प्रत्येक दुकानास दिवशी रुपये १० . 
( एक ) उपविधी ६, खंड ( ४ ) उपखंड ( एक ) मध्ये विनिर्देश केलेल्या 
ओट्यासाठी प्रत्येक वर्षात किंवा त्याच्या भागास रुपये ६०. 


( दोन ) उपविधी ६ , खंड ( ४ ) उपविधी खंड (दोन ) मध्ये विनिर्देश 
केलेल्या ओट्यास प्रत्येक वर्षास किंवा त्याच्या भागास रुपये १२०. 


८ . उपविधी ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्या व्यतिरिक्त इतर प्रक्षेपणाच्या बाबतीतील शी . - (१ ) कलम १८५ च्या उपबंधाना अधीन राहून, 


( अ ) जर प्रक्षेपण तळमजल्याच्या पातळीवर असेल तर रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून सर्वात खालचाबिंदू तीन मिटरपेक्षा कमी उंच असणाऱ्या 
कलम १८० पोट - कलम ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असलेल्या कोणत्याही प्रक्षेपणास परवानगी दिली जाणार नाही. वरच्या मजल्याच्या , पाच 
मीटरपेक्षा कमी उंचीवर असणाऱ्या प्रक्षेपणांना परवानगी दिली जाईल . 


( ब) रस्त्याच्या मध्यरेषेच्या प्रत्येक बाजूला परवानगीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रुंदीच्या मोकळी जागा सोडली जाईल . 


स्पष्टीकरण. - कोणत्याहीठिकाणी सार्वजनिक रस्त्याचा मध्य म्हणजे सर्व कायम प्रक्षेपणे लक्षात घेऊन बैलगाडीच्या वाहतुकीला उपलब्ध 
असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीपर्यंत जाणाऱ्या आणि रस्त्याच्या दिशेला लंबरूप अशा रस्त्यावर असलेल्या सरळ रेषेचा मध्य . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


( क ) प्राधिकृत प्रक्षेपणाच्या बाबतीत प्रत्येक वर्षास किंवा त्याच्या भागास प्रत्येक चौरस मिटरला किंवा त्याच्या भागाला १०० पैसे या सरसकट 
दराने आवर्ती फी देय असेल . 


( २) ही फी वार्षिक पद्धतीने प्रत्येक वर्षाला १ एप्रिल आगाऊ वसुली योग्य असेल . 

( ३) प्रक्षेपण फीची रक्कम संबंधित व्यक्तीकडून नगरपालिकेच्या कार्यालयात भरली जाईल आणि अशा फी ची कोणतीही रक्कम देय आहे असे 
नगरपालिकेला आढळून आल्यास, आणी मागणी केल्यावर देखील ती न भरल्यास त्या अधिनियमाचा प्रकरण दहाव्या उपबंधानुसार तो वसुली योग्य होईल . 

( ४ ) जेव्हा प्रक्षेपणे, प्रत्येक मजल्यावर एकाच बाजूला असतील आणि परवानगी एकाच व्यक्तीच्या नावे असेल तेव्हा अशा प्रक्षेपणापैकी कोणत्याही 
प्रक्षेपणासाठी जागेनुसार आकारण्याजागी सर्वात अधिक फी लादली जाईल आणि इतर प्रक्षेपणाना सूट दिली जाईल . 


( ५ ) अनधिकृत प्रक्षेपणाच्या बाबतीत विहित केलेल्या फी च्या तिप्पट फी आकारली जाईल . 

९. कोणत्याही सार्वजनिक जागेसाठी किंवा मोकळ्या जागेतील प्रक्षेपणे, अतिक्रमणे इत्यादी कलम १८१ च्या उपबंधास अधीन राहून हे उपविधी योग्य 
त्या फेरफारासह, नगरपालिकेकडेविहित असलेल्या कोणत्याही सार्वजनिक जागेतील किंवा मोकळ्या जागेतील प्रक्षेपणे, अतिक्रमणे यांना लागू होती परंतु असे 
की , 


( १) लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाकडून विनीर्दिष्ट परवानगी मिळविल्याशिवाय सार्वजनिक जागा किंवा मोकळी जागा उपयोगात आणली 
जाणार नाही . 
( २) पुढील गोष्टींना अशी कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही : 

( अ) कोणत्याही जातीय किंवा पंथीय संघटनेलाकिंवा संस्थेला कोणत्याही राजकीय प्रयोजनाच्या संबंधात सार्वजनिक सभा घेण्यासाठी. 
( ब) कोणत्याही संघाच्या किंवा टाळेबंदीच्या पुरस्कारासाठी कोणत्याही संघटनेला सभा घेण्यासाठी, किंवा . 

( क ) वादग्रस्त स्वरूपाचीकिंवा समाजाच्या अल्पसंख्य गटावर परिणाम करणाऱ्या उद्दिष्टांच्या किंवा प्रयोजनाच्या पुरस्कारार्थ कोणतीही 
सभा घेण्यासाठी . 


( ३ ) जिला परवानगी देण्यात आली आहे त्या व्यक्तीला मोकळी जागा स्वखर्चाने स्वच्छ ठेवावी लागेल आणि परवानगीच्या समाप्तीनंतर तिचा 
ताबा ताबडतोब लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणास द्यावा लागेल . 


( ४ ) प्रत्येक ९ चौरस मीटरांना किंवा त्यांच्या भागास प्रत्येक दिवशी १०० पैसे इतकी फी आकारली जाईल . 


१० . या उपविधीन्वये देण्यात आलेल्या लेखी परवानगीच्या बाबतीत विवक्षित सामान्य शर्ती- पूर्वगामी उप विधीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या विनिर्दिष्ट 
उपबंधाबरोबरच, ह्या उपविधीनुसार दिल्या गेलेल्या परवानगीला पुढील सामान्य शर्तीही लागू असतील : 


( १) ह्या उपविधीनुसार परवानगी मिळविण्याचा इरादा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज करावा लागेल . 

( २) या उपविधीन्वयेदिली गेलेली प्रत्येक परवागनी, ही कलम ३३८ च्या उपबंधाच्या आधीन आहे आणि ती ज्या मुदतीसाठी दिली गेली असेल 
त्या मुदतीपर्यंत किंवा यथास्थिती,तिचेनिलंबन किंवा ती मागे घेणे याच्या तारखेच्या लगतपूर्वीच्या दिवसापर्यंतच प्रभावी लागेल . 

( ३ ) सार्वजनिक रस्त्याच्या अनधिकृत भोगवट्यासाठी किंवा तेथील उभारणसाठी किंवा नगरपालिकेच्या जमिनीच्या उपभोगासाठी विशिष्ट रीतीने 
अन्यथा विहित केले नसेल तर , पूर्वोक्त उपविधीमध्ये विहित केलेल्या दरातील शास्ती म्हणून उच्चतर फी आकारली जाईल . किंवा अशा दरांची जेव्हा 
तरतूद केलेली नसेल तेव्हा आकारावयाची फी लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाकडून ठरविली जाईल आणि ती असा अनधिकृत भोगवटा , उभारणी किंवा 
उपयोग यासाठी बसविली जाऊ शकेल. 


( ४ ) फी ची रक्कम नगरपालिकेच्या कार्यालयात आगाऊ देय असेल आणि खंड ( ७ ) खाली येणाऱ्या प्रकरणाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही 
बाबतीत ती परतावायोग्य असणार नाही . 

( ५ ) कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी विहित फि भरून परवानगीचे नवीकरण करण्याची जबाबदारी, परवानगी देण्यात आलेल्या व्यक्तीची असेल . 
( ६ ) लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या लेखी पूर्वपरवानगी शिवाय कोणतीही परवानगी हस्तांतरणीय असणार नाही . 

( ७) दिलेली जागा ही नगरपालिकेच्या कोणत्याही प्रयोजनाकरिता आवश्यक असेल तर, कोणतीही परवानगी, कोणत्याही वेळी, लायसन्स 
देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार मागे घेतली जाईल . अशा बाबतीत , परवानगीच्या कालावधीतील उरलेल्या भागाच्या प्रमाणानुसार फी ची 
रक्कम परताव योग्य असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


९७ 


( ८ ) परवानगी देण्यात आलेली व्यक्ती , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा तिला दिलेल्या जागेजवळच्या किंवा पलिकडच्या जमिनीवर स्वतः 
अतिक्रमण करणार नाही किंवा दुसऱ्यास करून देणार नाही . 


(९) जिला परवानगी देण्यात आली आहे ती व्यक्ती, तिला दिलेली जागा नेहमी स्वच्छ ठेवील . 


( १० ) पायऱ्या , ओटा किंवा चबुतरा किंवा त्याला टांगून कोणतेही सामान ठेवले जाणार नाही . 


रणाच् 


(११) जिला परवानगी देण्यात आली आहे ती व्यक्ती, वा कोणताही उपद्रव किंवा अडथळा आणण्यास कारणीभूत होणार नाही किंवा तिला 
दिलेल्या जागेशिवाय इतरत्र कोठेही विक्रीसाठी वस्तू ठेवणार नाही किंवा मांडणार नाही . 

(१२) जिला परवानगी देण्यात आली आहे ती व्यक्ती,दिलेल्या जागेवर कोणताही रचनात्मक फेरबदल करणे किंवा त्यात भर घालणे या गोष्टी 
लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय करणार नाही . 

( १३) जिला परवानगी देण्यात आली आहे ती व्यक्ती, तिला दिलेली जागा परवानगी अंमलात असलेल्या कालावधीत , रिकामी करण्याचेकिंवा 
तिचा ताबा सोडण्याचे ठरवील त्याबाबतीत ती जागा रिकामी करण्याची तारीख लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाला पुरेशी आधी कळविल . 

(१४) फी वार्षिक पद्धतीने आकारणी योग्य असेल, त्या बाबतीत, अधिकृत वर्षाच्या कालावधीत परवानगी दिली असेल तेव्हा पूर्ण फी वसुली 
योग्य असेल. 


___ (१५ ) परवानगी देण्यात आली आहे त्या व्यक्तीने परवानगीच्या कोणत्याही शर्तीचे उल्लघन केले आहे. असे लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणांचे 
मत झाल्यास त्याला कोणत्याही वेळी कोणत्याही चौकशीशिवाय परवानगी मागे घेता येईल किंवा निलंबीत करता येईल . अशाप्रकारे परवानगी मागे 
घेण्यामुळे कोणत्याही प्रकारे ह्या उपविधी अन्वयेकिंवा अन्यथा लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या कोणत्याही दाव्यात किंवा मागणीस बाध येणार नाही 
तसेच व्यक्तीस फी च्या परताव्याची किंवा नुकसानभरपाईची मागणी करण्याचा हक्क प्राप्त होणार नाही . 


( १६) जिला परवानगी देण्यात आली आहे ती व्यक्ती , लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकरणाकडून नोटीस मिळाल्यापासून २४ तासानंतर तात्काळ 
तिला दिलेली जागा रिकामी करावे असे करण्यास कसूर झाल्यास लायसन्स देणारे प्राधिकरण त्या व्यक्तीच्या खर्चाने ती जागा रिकामी करण्याची 
व्यवस्था करील. असा खर्च त्या व्यक्तीकडून या अधिनियमाच्या प्रकरण दहा मध्ये उपबंधीत केलेल्या रितीने वसुली योग्य असेल . 


११. निरसन व व्यावृत्ती . - हे उपविधी ज्या तारखेस अंमलात येतील त्या तारखेच्या निकटपूर्वी अंमलात असलेले कोणतेही मिळतेजुळते नियम किंवा 
उपविधी हे, ते नियम, किंवा उपविधी या अन्वये केलेल्या किंवा करावयाचे वर्जिलेल्या गोष्टीच्या संबंधात असतील ते खेरीज करून निरसित होतील . 


श्या . द. शिंदे, 
जिल्हाधिकारी , रायगड. 


अलिबाग, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १३ 


९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR , RAIGAD 
No.Mun ./ws- 3 /Karjat/Bye - laws/ 1 / 13543/2002. - In exercise of the powers conferred by section 
322 ( 1 )( 2 ) of Maharashtra Municipalties Act , 1965 (Mah . Act, 1965 No. XL 1965 ) the Collecter 
Raigad is hereby pleased to sanction following bye-laws framed by Karjat Municipal Council . 

Bye -laws regarding temporary occupation of public streets and places, open speaces 
including projections. 

1 . Short title and commencement . — ( 1 ) These by -laws may be called the Karjat Municipal 
Council ( Temporary occupation of public streets and places , open spaces, including projection ) 
By- laws, 1996 . 

(2) They shall come into force from the date of publcation in the Government Gazette . 
2. Definitions. In these bye-lawse unless the context otherwise requires, 

( a ) “ Act ” Means the Maharashtra Municipal Councils Act, 1965 . 
(b ) “ Council ” means the Karjat Municipal Council. 

( c ) “ Licensing Authority ” means in respect of projections falling under section 180 and 
projections encroachment and the like falling under section 181, the Municipal Council and 
in any other case , the Chief Officer . 

(d ) “ Section ” means a section of the Act . 
3 . Permission for temporary occupation of a public street to the provisions of section 179 
written permission (hereinafter referred to as the permission ) for the temporary occupation of 
public street may be granted by the Licensing Authority to persons on the condition . 

( 1) that there shall be left in the street , a clear space of such width as may be specified 
in the permission , for the passage of traffic. 


( 2 ) that the said permission shall be kept at the site occupied and produced when required 
by any officer or servant of the Council authorised by it in that behalf for inspection . 


( 3 ) that any person to whom permission is granted shall take the safety measures specified 
in sub - section (6 ) of section 179. 

(4 ) that such permission for the occupation of any portion of the street beyond the portion 
immediately abutting on the premises owned or occupied by the applicant sha 
except with the consent of the owner or the occupier of the neighbouring premises affected 
thereby . 

4 . Permission to erect temporary structures on Public streets-Permission for the erection 
of a temporary structure on public streets may be granted to any person subject to the conditions 
stated in bye -law ( 3 ) with the following additional conditions in the case of all structures which 
are to be used for specific purposes, such as pendal for marrigages or other functions , namely : 

( 1 ) the structure shall not, at any point, be 

( 2 ) door -ways each at least two metres high and one metre and twenty centimetres 
broad shall be provided at intervals of not more than two metres and fifty centimetres along 
the sides of the structures, so that no portion of the side exceeding two metres and fifty 
centimetres may be left without a door . 

( 3 ) curtains and chicks may be employed to cover the door ways , but nothing of a nature 
to bar free access . 

(4 ) no rotten cloth shall be used in the construction of such a structure . 

(5 ) kerosene oil shall be used for the lighting of such structure only when electricity is 
not available . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


९९ 


(6 ) globes, chandeliers , or the like in such structure shall be suspended by iron rods 
and not ropes . 

( 7 ) such iron rods shall extend not less than one metre and twenty centimetres from 
the ceiling and shall not be draped with cloth . 

(8 ) all lights or chandeliers shall be at a distance of not less than sixty centimetres from 
the sides of such structure . 

( 9 ) the person to whon permission has been granted shall keep outside each such 
structure such quantity of water as may be prescribed in the permission . 

( 10 ) no cooking shall be allowed within any such structure , unless the cooking place is 
enclosed , by the bamboo matting plastered with mud . 

( 11) If there are any overhead electric wires , the temporary structure shall be so 
constructed , as to leave a distance of not less then one metre between the highest point of 
the structure and the lowest uninsulated electric wire . 


5 . Maximum period for permissions. - Permission for the temporary occupation of public 
streets or for erections in public streets shall not ordinarily be granted by the Licensing Authority 
for more than five days for a private festival or Germany or fifteen days in the case of any public 
festival or ceremony : 

Provided that , if the erection does not exceed one metre and fifty centimetres in width and 
if having regard to the width of the road is not likely to cause obstruction to traffic , it may be 
permitted for a longer period not exceeding one month . 

6 . Permission for other surface projections erections, encroachments, obstructions, etc . 
( 1) Permission may be granted by Licensing Authority to erect wooden or permanent, moveable 
fixed steps , stairs , flight of steps or otta on the municipal land lying in between a house and a 
gutter or on municipal gutter . Such erection shall not project more than one on the municipal 
land or gutter as the case may be : 

Provided that, no such erection or projection shall be allowed to project or encroach upon 
the street land beyond the gutter . 

(2 ) Permission may also be granted to a shopkeeper to keep his merchandise , on open land in 
from of his shop in between a shop and a street. Such permission land shall not be transferable 
except With the previous permission of the Licensing Authority . The shopkeeper transferring or 
assigning any portion of such a land without the previous permission of the Licensing Authority , 
shall be liable to pay such higher fees and abide by such conditions as shall be levied and imposel 
by the Licensing Authority : 

Provided that, no merchandise shall be allowed to be stored or displayed on the street land . 

( 3 ) In open spaces beyond the gutters shop -keepers may be allowed at the dlscreation of the 
Licensing Authority to hold a stall not exceeding 2 metres by 2 metres , only on those streets 
which have width of 12 metres or more. 

(4 ) The Licensing Authority may , at his discretion grant permission to ered a wooden or 
pucca platform to a house or a shop on a public street of the width and length and subject to the 
conditions mentioned below ; namely : 

(i) platform of one metre in width and four metres in length or of any size falling within 
these limits on streets having width exceeding 10 metres , but not exceeding 12 metres . 

( ii ) platform o netres in width and more than 4 metres but not exceeding 8 metres 
in length or of any size falling within these limits , on the streets of width exceeding 16 
metres . 

(iii ) no platform shall be allowed , under any circumstances , to be constructed on the 
street the width of which is less than 5 metres. 


ATT Tots ( ool. fa .q.) — 8337 


800 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


(iv ) the person to whom permission , has been granted shall keep the always vacant . 


( iv ) the hight of the platform from the surface of the gutter shall be such as to allow the 
sweeper to clean the gutter or land underneath the platform . 

( vi ) the person to whom permission has been granted shall not use or allow to be used 
the platform for the petty shops, such as , panbid , tailoring or the like nor would he be entitled 
to give on rent any space of the platform to others for such shops . 


(vii ) any platform which has been erected before these by - laws come into force and which 
does not satisfy the requirements of these by- laws may be permitted on such conditions as 
may be laid down and on payment of such fees as may be determined by the Licensing 
Authority : 

Provided that, before a Permission in resect of such platform is granted to any person , the 
Licensing Authority may require that person to carry out such altertions and repairs , as may be 
necesary , to make the platform confirm as far as may reasonally be possible with the provisions of 
these bye -laws : 
Provided further that, where road widening lines have been prescribed , the permissions 

his by- law shall be granted by the Licensing Authority . Only after 
execution of an agreement indicating that no compensation will be claimed by the person to 
whom such permission is granted at the time of the execution of the road windening scheme. 

7 . Fees. — The fees for permission granted under by -laws 3, 4 and 6 shall be as follows, 
namely : 


Rate of fees 


Bye - laws or the clauses 
of bye - laws under which 
permission is granted . 

( 1) 


( 2 ) 


( a ) Bye - laws 3 


(b ) Bye -laws 4 


(c) Clause (1) of bye- laws 6 


SI 


. For temporary occupation , otherwise than 

by erection , such as depositing building 
material etc . One Rupee per day per 
square metre or a part thereof. 
For temporary occupation by erection . 
Rupees two per day for every 9 square 

metres or a part thereof. 
. . Rs. 20 per square metre or a part thereof for 

each official year . 
(i) When the frontage of the spot is 4 metres 
or less in width Rs. 36 per year per each 
squares metre or a part thereof. 
( ii ) When the frontage exceeds 4 metres in 
width Rs. 48 per year each square metre or 
a part thereof. 
Rs. 10 per day per stall . 


( d ) Clause ( 2 ) of bye-laws 6 


(e ) Clause (3) of bye- laws 6 
( f) Clause (4 ) of bye -laws 6 


( i) Rs. 60 per year or a part thereof for the 
a platform specified in sub - clause (i) of 
clause (4 ) of bye -laws 6 . 
( ii) Rs. 120 per year of a part thereof for 
the platforms specified in sub - clause ( ii) 
of clause ( 4 ) of bye -law 6 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


१०१ 


8 . Conditions in respect of projection other than that specified in by - law 6 . — ( 1 ) Subject to 
the provisions of section 185 , 

(a ) no projection as has been specified in sub - section ( 2 ) of section 180 , shall be permitted 
below there metre at its lowest point from the surface of the street, if the projection is at the 
ground floor level. In the case of upper stories , the projection shall be permitted only at a 
hight of not less than five metres . 

(6 ) On either side of the centre line of street, a space of such width , as may be specified 
in the permission shall be left . 


Explanation . — The center of a public street at any point means the centre of a straight 
line drawn across the street perpendicular to its direction and extending as far as the width 
of the street available for cart traffic having regard to all permanent projections. 

(c ) a recurring fee at the flat rate of One rupee per square mejtre or part there or per 
year or a part thereof shall be payable in respect of authorised projections. 


( 2 ) The fee shall be recoverable yearly in advance on the first day of April every year . 


( 3 ) The amount of projection fee shall be paid by the at the municipal office and any amount 
of such fee found due to the Council shall if not paid on demand , be recoverable in accordance 
with the provisions of chapter X of the Act . 

( 4 ) When there are projection on each floor on the same side and the permission is in the 
name of only one person the highest fees chargeable according to the space for any of such projection 
shall be levied and the other projection shall be exempt . 

(5 ) For unauthorised projections a fee at three times the prescribed fee shell be changed . 

9 . projections , encroachment etc . in any public place or open space . Subject to the provisions 
of section 181 these by-laws shall mutatis mutandis apply to projections encroachments in any 
public place or open space vesting in the Council : 
Provided that , 

(i) No public place or open space shall be used without the specific permission obtained 
from the Licensing Authority . 
( ii ) No such permission shall be granted to , 

(a ) any communal or sectarian organisation or body for holding public meeting in 
connection with any political purpose . 

(b ) any organisation to hold meetings in furtheranace of any strike or lock out. or 

(c ) hold any meeting of a controversial charaghter in furtherance of any object or 
purpose affecting a small section of a community . 

(iii) the person to whom permission has been granted shall have to keep the place of 
space clean at his own expense and shall have to hand over possession there of immediately 
after the expiry of the permission , to the Licensing Authority . 

(iv ) a fee of 100 paise per day for every 9 square metres or a part there of shall be charged . 
10 . Certain general conditions in respect of written permission granted under these by-laws . 
in additions to the specific provisions contained in the foregoing bye - laws, following general 
conditions shall also apply for every permission granted under these by - laws namely , — 

(1) every person intending to obtain permission under these by -laws shall have to apply 
in writing to the Licensing Authority . 

(2 ) every permission issude under these by-laws is subject to the provisions of section 
338 and shall be effective only for the period for which it is issude or upto the day immediately 
preceeding the date of its suspension or revocation , as the case may be. 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


( 3 ) for unauthorised occupation of or erection in public street or use of municipal land , 
unless otherwise prescribed specifically higher fees by way of penalty at the rates prescribed 
in the foregoing bye - laws or where such rates are not so provided for fees to be charged in 
such case shall be determined by the Licensing Authority and shall be leviable for any of 
such unauthorised occupations erection or use . 

(4 ) Fees shall be payable in advance in the Municipal Office shall and not be refundable 
on any account excepct in respect of cases covered by clause ( 7 ). 

(5 ) it will be the responsibility of the person to whom permission has been granted to 
get his permission renewed before the expiry of the period on payment of prescribed fees . 

(6 ) every permission shall not be transferable without the previous written permission 
of the Licensing Authority . 

( 7 ) any permission shall be revoked , at any time at the discription of the Licensing 
Authority , if the allotted space is required for any of the municipal purposes. In such cases, 
the amount of fees shall be refunded proportionately for the remaining portion of the period 
of the permission . 

(8 ) the person to whom permission has been granted shall not cause , or allow to be 
caused any encroachment whatsoever on public street or land near or beyond the space 
allotted to him . 

( 9 ) the person to whom permission has been granted shall maintain and keep the space 
allotted to him always in a clean condition . 

( 10 ) no material whatsover shall be kept below the steps, otta or platform nor anything 
shall be kept hanging below it. 

( 11 ) the person to whom permission has been granted shall not cause any nuisance or 
obstruction to traffic or deposit or expose articles for sale, except in the apace allottfcd to 
him . 

( 12 ) or additions on the allotted space shall be carried out by the person to whom 
permission has been granted without the prior approval of the Licensing Authority . 

( 13 ) in case the person to whom permission has been granted decides , to vacate or give 
up possession of the allotted space during the period in which permission is in force , he 
shall inform in writing to the Licensing Authority the date of his vacating the same well in 
advance . 

( 14 ) Fees in full shall be recoverable in case of the permission granted during the course 
of the official year , where the fees are leviable annually . 

( 15 ) the Licensing Authority may at any time, without any notice revoke or suspend 
the permission , in its opinion , the person to whom permission has been granted has infringed 
any of its conditions. Such revocation shall not prejudice any claim or demand of the Licensing 
Authority , under those bye - laws or otherwise not entitle the sard person to claim any refund 
of fees or any damages , whatsoever . 

( 16 ) the person to whom permission has been granted shall vacate the alloted space 
immediately after expiry of 24 hours from the receipt of a notice from the Licensing Authority 
failing which the Licensing Authority shall arrange to get the space vacated at the expenses 
of that person . Such expenses shall be recoverable from him in the same manner as provided 
in Chapter X of the Act. 

11 . Repeal and Saving . – Any rules or by -laws corresponding to these bye - laws, which are 
in force on the date on which these by -laws come into force , shall stand repealed , except in 
respect of things done or omitted to be done under these rules or bye - laws. 


S . D . SHINDE , 
Collector of Raigad . 


Alibag, dated 27th November 2002. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


१०३ 


जिल्हाधिकारी रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक नपाप्र / कार्या-१/ कर्जत / उपविधी/ १३५३३ / २००२. - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महा. ४०) मधील कलम 
३२२ (१ ) ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी, जिल्हाधिकारी रायगड , नगरपरिषद कर्जत यांनी केलेल्या खालील उपविधीस मंजुरी 
देत आहे . 


स्थायी समिती व विषय समित्यांना विषय नेमून देणेबाबत उपविधी 


१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ . - ( १) या उपविधीस कर्जत नगरपरिषद ( स्थायी समिती व विषय समित्यांना विषय नेमुन देणे ) संबंधीचे उपविधी, १९९६ 
असे संबोधिण्याचे आहे . 


( २) सदरचे उपविधी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होतील त्या तारखेपासुन अंमलात येतील. 
२. व्याख्या. - (१) संदर्भावरून अन्यथा आवश्यक असेल त्या शिवाय या उपविधीमध्ये. 


( अ ) “ अधिनियम ” म्हणजे वेळोवेळी सुधारणा होऊन अंमलात असलेला महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम , १९६५ . 


( ब ) “ कलम ” म्हणजे अधिनियमाचे कलम . 


__ ( क ) या उपविधीत वापरलेल्या परंतु ज्यांच्या व्याख्या दिलेल्या नाहीत त्या शब्दांना अगर शब्दसमुच्च्यास अधिनियमात दिल्याप्रमाणेच अर्थ 
असतील . 


३. अधिनियम त्या खालील नियम यातील तरतुदीस अधीन राहून स्थायी समितीस व विषय समित्यांनी कामे करणेची आहेत. कलम ७२ मधील 
वित्तिय मर्यादा व अंदाजपत्रकातील तरतुदीस अधीन राहून त्यांना काम करावे लागेल. 


अधिनियमानुसार जे अधिकार स्वतंत्रपणे मुख्याधिकारी यांचेकडे सोपविले असतील ते अधिकार कोणत्याही विषय समितीस अगर स्थायी समितीस 
वापरता येणार नाहीत . 


कोणत्याही समितीच्या अधिकार कर्तव्य यासंबंधी कोणतीही शंका उपस्थित होईल तर त्यासंबंधीचा निर्णय घेणे नगरपरिषदेच्या अधीन असेल . 


४ . स्थायी समितीचे अधिकार . - स्थायी समितीकडे खालील कामे सोपविण्यात आली आहेत : 


( १) वित्त व्यवस्था / साफसकाई कर्मचाऱ्यांचे कल्याण . 
( २) कलम ४९ ( २) नुसार सार्वजनिक रस्ते जागा व इमारतीवर दिवाबत्तीची सोय करणे . 

( ३) कलम ४९ ( २) ( क्यू ) नुसार शासन सर्वसाधारण अगर विषेश आदेशाद्वारे नगरपरिषदेस सादर करण्यास भाग पाडेल त्याप्रमाणे 
नगरपरिषद प्रशासनावरील वार्षिक अहवाल मुद्रीत करणे . 

( ४) कलम ४९ ( २) (यु) नुसार दुभिक्षाचे वेळी नगरपरीषद सीमेतील निराश्रीत व्यक्तिंना सहाय्य करणे व अशावेळी दुर्भिक्ष निवारणाची कामे 
सुरु करणे व ती चालू ठेवणे. 

( ५) कलम ४९ (३ ) ( ब) प्रमाणे अपंग व निराश्रीत व्यक्तिसाठी आश्रयस्थाने स्थापन करणे. सभागृहे , दुकाने, धर्मशाळा, खुली नाट्यगृहे, 
क्रिडांगणे, प्रेक्षागारे व विश्रांतीगृहे बांधणे . 

( ६) कलम ४९ ( ३) (न) नुसार कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कोणत्याही व्यक्ति यांच्या कल्याणाचे संवर्धन करणे . 


( ७ ) कलम ४९ ( ३) ( ओ ) नुसार कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची सोय करणे. 


( ८) गरीब लोकांसाठी, कलम ४९ ( ३) ( पी) नुसार व आरोग्यकारक निवासस्थाने बांधणे . 
(९) स्थानीक स्वराज्य संस्था अगर तत्सम संस्थाना कलम ४९ ( ३) ( एल ) नुसार अंशदाने देणे . 


( १० ) नगरपरीषद निधीचा व्यवहार व विनियोग करणेसाठी कलम ९० नुसार अधिकार वापरणे . 


( ११ ) कलम ९१ च्या अधीन वेतन राखीव निधी व त्यांची भरपाई यासंबंधी अधिकार चालविणे . 


( १२ ) कलम ९३ (१) व ( ७) नुसार , मुख्याधिकारी यांनी स्विकारावयाच्या निविदांना मान्यता अगर मंजुरी देणे . 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


( १३ ) कलम ९८ ला अधिन राहून अग्नीशामक सामग्री इतर कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणास योग्य शर्तीवर ऊसनवारीवर देणे . 


( १४ ) कलम ९९ नुसार नगरपरीषदेचा शिल्लक पैसा बँकेत गंतविणे. 


( १५ ) महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहिता १९७१ प्रमाणे तयार झालेले लेखे कलम १०२ नुसार नगरपरिषदेस सादर करणे. 


( १६) कलम १२७ प्रमाणे करात सुट व परतावा देणे . 
( १७) कलम १४२ प्रमाणे जकातीचेचालू खाते ठेवणेस परवानगी देणे . 


( १८ ) कलम १४५ ( १) प्रमाणे वाहनावरील व जनावरावरील करासंबंधी तडजोड करणे . 


( १९ ) कलम १५६ ( ३ ) अन्वयेलिलावात नाममात्र बोली किती बोलावी ते ठरविणे . 


( २०) कलम १७६ (६) (ब) प्रमाणे सार्वजनिक रस्त्याच्या नियमित रेषेस अधिक क्षेत्र जोडून घेणेस मान्यता देणे. 
( २१) मनुष्यास रहाण्यास अयोग्य अशा इमारतीसंबंधी जरूर ती कार्यवाही कलम २३५ नुसार करणे. 


( २२) कलम २४३ अन्वये कोंडवाड्यावर नियंत्रण ठेवणे . 


( २३) कलम ३०१ ( २) प्रमाणे नगरपरीषद निधीतून नुकसानभरपाई देणे . 
सार्वजनिक बांधकाम समितीचे अधिकार. - सार्वजनिक बांधकाम समितीस खाली नमूद केलेप्रमाणे अधिकार असतील : 
( १) कलम ४९ ( २) ( ब) नुसार रस्त्यांवर व जागांवर पाणी शिंपडणे. 
( २) कलम ४९ (२) ( आय) मध्ये नमूद केलेली कामे करणे . 
( ३) कलम ४९ (२) ( आर) नुसार जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार सिमाचिन्हे वगैरे उभारणे. 
( ४ ) कलम ४९ (३ ) ( क ) मध्ये नमूद केलेली उद्याने व बगीचे, रस्त्यालगत झाडे लावणे वगैरे कामे करणे . 
( ५ ) रस्ते, पूल, सडका, नाल्या नगरपरिषद सिमा चिन्हे इत्यादींच्या बांधकामास कलम ७२ ला अधिन राहून मंजुरी देणे . 

( ६) नगरपरिषदेच्या मालकीचे रोडरोलर, बुलडोझर वगैरे सामुग्री कलम ९८ ला अधिन राहून योग्य त्या अटी व शर्ती ठरवून जिल्ह्यातील इतर 
स्थानिक स्वराज्य संस्थाना उसनवारीने देणे . 

( ७) कलम २७३ मध्ये तरतूद केल्यानुसार नगरपरिषदेच्या बाजारातील, कत्तलखान्यातील गाळा, दुकान, दुकानाचा ओटा, छपरी किंवा रिकामी 
जागा देण्यासाठी किंवा वापरणेसाठी व गाळाभाडे अगर फि ठरविणे . 

( ८) जाहिर लिलावाद्वारे किंवा निविदा मागवून किंवा खाजगी करार करून कलम २७३ नुसार मक्तेदारांकडून मक्त्यातील अटी योग्य रितीने 
पुऱ्या करणेसाठी पुरेसे तारण घेतल्यानंतर , कलम २७२ नुसार आकारण्यात आलेले कोणतेही गाळाभाडे अगर फि वसुलीचा मक्ता देणे . 


६ . शिक्षण समितीचे अधिकार. - शिक्षण समितीकडे खालील कामे सोपविणेत आली आहेत : 


( १) कलम ४९ ( ३ ) ( ब ) नुसार माध्यमिक शिक्षण संस्था ग्रंथालये, संग्रहालये, व्यायाम शाळा , आखाडे यांची आस्थापना व त्यांची व्यवस्थापना 
पहाणे व उक्त बांधकाम करण्यास मंजुरी देणे. 


( २) कलम ४९ ( ३) (ड) नुसार लोकांसाठी समित्यांची तरतूद करणे . 

( ३) कलम ४९ ( ३ ) ( डब्ल्यू ) नुसार कलम ७२ मधील वित्तिय मर्यादा विचारात घेऊन कोणताही सार्वजनिक सत्कार समारंभ , जत्रा , 
करमणुकीचा कार्यक्रम किंवा प्रदर्शन यांची तरतूद करणे . मात्र महिला बाल कल्याण समितीच्या अखत्यारितीत कोणतेही समारंभ / मेळावे / अभ्याससत्र 
अगर तत्सम कार्यक्रमाचे आयोजन करून खर्चमंजूर करण्याचे अधिकार शिक्षण समितीस असणार नाहीत . 

( ४) नगरपरिषदेने शिक्षण संस्था अगर धर्मादाय संस्थाबरोबर पूर्वी काही करार केले असतील त्यासंबंधी कलम ४९ ( ७) मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अधिकार चालविणे . 


७ . स्वच्छता विषयक वैद्यकीय आरोग्य समितीचे अधिकार. - स्वच्छता विषयक वैद्यकीय आरोग्य समितीकडे खालील कामे सोपविण्यात आली 
आहेत : 


( १) कलम ४९ ( २ ) नुसार सार्वजनिक रस्ते , जागा, मल प्रणाली, साफसुफी व त्या कलमात नमूद केलेली कामे करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


१०५ 


( २ ) कलम ४९ ( २) ( ओ) प्रमाणे पिडादायक घातल व्यवसायासंबंधी अधिकार वापरणे. 
( ३) कलम ४९ (२) (ह) प्रमाणे मृतांची व्यवस्था करणे . 
( ४) कलम ४९ (२) ( आय ) नुसारची कामे करणे . 
( ५ ) कलम ४९ ( २) (म) नुसारची सार्वजनिक लस टोचणीची कामे करणे . 
( ६) कलम ४९ ( २) ( ल) प्रमाणे पशुंचे लसीकरण करणे. 
( ७) कलम ४९ ( २) ( ओ) प्रमाणे सार्वजनिक दवाखाने वगैरेचेप्रशासन . 
( ८ ) कलम ४९ (२) ( स) नुसार केरकचऱ्याची विल्हेवाट करणे . 
(९) कलम ४९ (२) (र) नुसार सांसर्गिक रोगाच्या वेळी उपाययोजना करणे . 
(१० ) कलम ४९ (३ ) ( ब) प्रमाणे सार्वजनिक रुग्णालये वगैरेची व्यवस्था करणे. 
( ११ ) कलम ४९ (३) (ह) प्रमाणे कुत्री ठार करणे वगैरे कामे करणे. 
( १२ ) कलम २८० प्रमाणे उपायकारक व्यवसायासाठी जागा मिळवून देणे . 


( १३ ) कलम ४९ ( ३ ) ( प ) प्रमाणे वेडे व महारोगी यांचा खर्च प्रदान करणे. 


( १४ ) जत्रा व यात्रा यांची आरोग्यदृष्ट्या व्यवस्था पहाणे. 


( १५ ) नगरपरिषदेचा मालकीची रूग्णवाहीका भाड्याने देणे . 


( १६ ) इमारतीच्या व जमिनीच्या मालकांनी पावसाचेपाणी वाहून नेण्यासाठी मोर्चा व नळ सुस्थितीत ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे. 
( १७) कलम १८७ नुसार अनुज्ञप्तीशिवाय व सार्वजनिक रस्त्यावर वस्तू विकास मनाई करणे. अनुज्ञप्ती शिवाय हातगाड्या चालविणेचे मनाई 


करणे. 


( १८ ) कलम १९९ प्रमाणे झोपडपट्टीची सुधारणा करणेसाठी उपाय योजने . 
( १९ ) स्नानगृहे व धुण्याच्या जागा यांचेनियमन करणे, तसेच धोकादायक आजारी व्यक्तीची सार्वजनिक वहानातून ने आण करण्यास बंदी करणे . 
( २०) कलम २४० नुसार घातक रोगांचे नियंत्रण व त्यास प्रतिबंध करणे . 


( २१) कलम २४४ नुसार घातक रोग पसरण्याचा संबंध असलेल्या पाण्याचा वापर करणेस मनाई करणे. 


( २२) कलम २४९ नुसार जनावरांच्या रोगांच्या साथीचे नियंत्रण करणे . 
( २३ ) कलम २५२ नुसार दहनभूमि / दफनभूमीची व्यवस्था करणे. 
( २४ ) कलम २५६( १) मृत जनावरांच्या विल्हेवाटीसाठी जागा निश्चित करणे. 
( २५ ) कलम २६६ नुसार नगरपरिषद, बाजार आणि कत्तलखाने यांची तरतूद करणे . 
( २६ ) कलम २६७ नुसार खाजगी बाजार अनुज्ञप्ती शिवाय भरविण्यास बंदी करणे. 


( २७ ) कलम २६८ प्रमाणे नगरपरिषद क्षेत्राबाहेर कत्तलखाने उघडणे . 


( २८ ) कलम २७० नुसार खाजगी बाजारपेठ इमारतीतील कत्तलखान्याना योग्य फरसबंदी घालण्यासाठी व जलःनिसारणासाठी उपाययोजना 
करणे कलम २७१ प्रमाणे खाजगी बाजराचे प्रवेश मार्ग व भोवतालच्या जागासंबंधी तरतूद करणे . 

( २९) कलम २७४ /२७५ प्रमाणे अनुक्रमे दुग्धपदार्थ, खाद्यपदार्थ या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणे तसेच कलम २७६ नुसार गोठ्यावर नियंत्रण 
ठेवणे. 

( ३० ) कलम २७८ नुसार अनुज्ञप्ती वाचून कारखाने स्थापण्यास मनाई करणे व कलम २७९ नुसार वाफेच्या शिव्या वगैरे वापरात मनाई करणे. 
(३१ ) अन्न भेसळ प्रतिबंध अधिनियम, १९५४ नुसारच्या कामकाजावर देखरेख व निमत्रंण ठेवणे . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १४ 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


८ . पाणीपुरवठा व जलनिःसारण समितीचे कार्य. - पाणीपुरवठा व जलनिःसारण समितीकडे खालील अधिकार असतील : 

(१) कलम ४९ ( २) ( ड ) नुसार आगीच्या वेळी योग्य उपाययोजना करणे . 

( २) कलम ४९ (२) ( आय) नुसार मलप्रणाल /पिण्याच्या पाण्याची कारंजी, तळी, विहीरी, बंधारे व तलाव आणि तत्सम बाबीसाठी तरतूद 
करणे. 


( ३) कलम ४९ (२) ( जे) नुसार पाणी पुरवठ्यासंबंधी आवश्यक ती उपाययोजना करणे. 
( ४ ) कलम ४९ ( ३ ) ( जे ) नसार खाजगी जागेतील मलप्रवाहासंबंधी उपाययोजना करणे. 


( ५ ) कलम ४९ (३) (एल) नुसार मलप्रवाहाच्या विल्हेवाटीसाठी उपाययोजना करणे . 
( ६) कलम ५० नुसार पाणी पुरवठ्याची योजना करणे व पुरेसे पाणी उपलब्ध करणे . 


( ७ ) उपलब्ध असलेले जादा पाणी नगरपरिषद क्षेत्राबाहेर विक्री करणे. 


( ८ ) कलम २०१ नुसार मोऱ्या तयार करण्याचे व दुरुस्त करण्याची कार्यवाही करणे . 


( ९ ) जलव्यवस्थेत हानीकारक ठरणाऱ्या गोष्टीबाबत कलम २१५ नुसार उपाय योजने. 


( १० ) कलम २१८ नुसार पाण्याचे नळ नगरपरिषद क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी उपाय योजने . 


M 


(११ ) कलम २५१ ( १) ( क ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कारणांमुळे साथ फैलावण्याचा धोका असेल त्या प्रसंगी इमारतीच्या जलनिःसारणाचेकिंवा 
मेहतर कामासाठी जरुर ती उपाययोजना करणे . 

नियोजन व विकास समितीचे अधिकार . - नियोजन व विकास समितीस पुढे नमूद केलेले विषय नेमून देण्यात आले आहेत : 

( १ ) सार्वजनिक रस्ते, जागा, मोकळी जागा ही खाजगी मालमत्ता नाही. व ती जनतेसाठी खुली आहे . ती नगरपरिषदेची असो वा २ वा शासनाची 
असो त्यावरील अडथळे व उपांगे दूर करणे . 

( २) धोकादायक इमारती काढून टाकण्यासाठी अगर त्यातील अनायोग्यकारक भाग काढून टाकणेबद्दल उपाययोजना करणे. 
( ३) नवे रस्ते घोषीत करणेसाठी कलम १७३ नुसार कार्यवाही करणे . 
( ४) कलम ४९ (३) ( फ ) नुसार विकास कामासाठी सर्वेक्षण करणे . 
(५ ) कलम १७४ नुसार कोणताही खाजगी रस्ता सार्वजनिक रस्ता म्हणून घोषीत करण्याची कार्यवाही करणे . 
( ६) कलम १७५ नुसार खाजगी रस्त्याची दुरुस्ती करण्यास भाग पाडणे . 
( ७) कलम १७६(२ ) नुसार उपाययोजना करून सार्वजनिक रस्त्याची नियमित रेषा ठरविणे . 

( ८ ) कलम १८० ( १ ) प्रमाणे रस्ते इत्यादीच्या पृष्ठभागावरील प्रक्षेपणाव्यतरिक्तची इतर प्रक्षेपणे क . संबंधी कार्यवाही करणे . व कलम १८०( २ ) 
प्रमाणे पडव्या व सज्जे यांना परवानगी देणे . 

(९) कलम १८२ नुसार सिमा भिंती इत्यादी बांधणेत अगर काढून टाकण्यास भाग पाडणे . 


कण्यास 


१० . महिला व बालकल्याण समितीचे अधिकार . - महिला व बालकल्याण समितीने खालील सर्व कामे करणेची आहे : 


यि 


( १) नेहरू रोजगार योजनेप्रणीत महिलांसाठी रोजगार योजना कार्यक्रम चालविणे. 
( २) प्रस्तुतीगृहाच्या कार्यान्वयासाठी सर्व प्रशासकीय व्यवस्था करणे. प्रस्तुतीगृहाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे. 
( ३) कुटुंब नियोजन केंद्रे आणि लोकसंख्या नियंत्रण कुटुंब कल्याण आणि छोटे कुटुंब पद्धती यास उत्तेजन देणे . 
( ४ ) पूर्व प्राथमिक शाळा शिशूवर्ग बालवाड्या, चालविण्याऱ्या मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाना कलम ४९ (३) ( टी ) नुसार अशंदाने देणे . 

मात्र अशी अंशदाने , देण्यासाठी नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या एकूण रकमेच्या दहा टक्केपेक्षा जास्त असणारे नाहीत. व अशी 
अंशदाने मंजूर करताना अशंदाने मंजूर करणे संबंधी प्रशासकीय मार्गदर्शक सुचनांची अनुपालन करावे लागेल . 


( ५ ) नगरपरिषद चालवित असलेल्या बालवाड्या , कृषी वर्ग यांचे कार्यान्वयन करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


१०७ 


( ६) महिलांचे हक्क , अधिकार यासंबंधी जागृती निर्माण करणेकरिता महिलांचे मेळावे भरविणे व त्याद्वारे लोकशिक्षणाचा कार्यक्रम राबविणे , 
व या कामासाठी वित्तीय तरतूद करणे . 


( ७ ) माता बालसंगोपनासाठी तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेबाबत माहिती देणेसाठी चर्चासत्रे आयोजित करणे व त्यासाठी 
जरुर तो निधी पुरविणे . 


( ८ ) नगरपरिषदेच्या बालवाड्या, शिशूवर्ग तसेच मान्यताप्राप्त संस्थाच्या बालवाड्या, शिशुवर्ग यातील बालकांना मोफत गणवेश तसेच सकस 
आहार पूरविण्याबाबतचे योजना राबविणे . 


( ९) शहरात कार्यरत असलेल्या मान्यताप्राप्त महिला मंडळाच्या कामाचे मुल्यमापन करून अशा महिला मंडळाना नगरपरिषदेच्या मंजुरीने 
प्रोत्साहात्मक बक्षीसे देणे व त्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करणे. 

( १० ) महाराष्ट्र शासन वेळोवेळी जेविशेष कार्यक्रम महिला व बालकल्याण समितीसाठी निश्चित करेल त्या कार्यक्रमाची अम्मल बजावणी 
महिला व बालकल्याण समिती नगरपरिषदेच्या पूर्व मंजुरीने करु शकेल . 


श्या . द. शिंदे, 
जिल्हाधिकारी रायगड. 


अलिबाग, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ . 


भाग एक ( को . वि .पु.) – १४अ 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR , RAIGAD -ALIBAG 
No.Mun ./ws- 3 /KJT/Bye -laws/ 13533 / 2002 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section 322 ( 1 )( 2 ) of Maharashtra Municipalties Act 1965 (Mah . Act 1965 No . XL 1965 ) the 
Collecter , Raigad is hereby pleased to sanction following bye - laws framed by Karjat Municipal 
Council. 
By - laws regarding allotment of subjects to the standing committee 

and subjects committees 


1. Short title and commencement. — ( 1) These by -laws shall be called , “ Karjat Municipal 
Council ” (allotments of subjects to standing committee and subjects committees ) by - laws 1996 . 


( 2 ) They shall come into force from the date on which they are published in official Gazettes . 


2 . Definition . In these by- laws unless the context otherwise requires. 


( a ) Act means Maharashtra Municipal Council s Act 1965 as amended from time to time. 


(6 ) Section means Section of the Act . 


(c ) Words and expressions used in these by-laws but not defined shall have the meanings 
respectively assigned to them in act . 


3 . Subject to the provisions of the Act and the rules thereunder , the standing committee 
and subjects committees shall exercise their powers . They shall perform their duties, subjects to 
the financial limits mentioned in Section 72 , and the budgetary provisions. The powers which are 
specifically conferred on the Chief Officer cannot be exercised by the standing committee and 
Subject Committees . 

If any doubt arises as to the powers , functions and duties of any of the committees , then the 
decision shall vest with the council . 

4 . Powers of Standing Committee . — The following subjects are alloted to the Standing 
committee : 

( 1) Finance and Welfare of conservency staff . 
( 2 ) Providing lighting on Public Roads and Buildings as per section 49 ( 2) (a ). 

( 3 ) Printing of Annual Reports as the State Government by general or special, orders 
require . As per section 49 (2 ) ( q ). 

(4 ) Giving relief & maintaining relief works at the time of scarcity, to the destitute 
persons as per section 49 ( 2 ) ( u ). 

(5 ) Establishing and maintaining homes , town halls , shops , dharmashalas etc. for disabled 
and destitute persons, as per the provisions contained in section 49 (3 ) (b ). 

(6 ) Promoting well being of Municipal employees as per section 49 (3 ) (n ). 
(7) Providing accomodation for Municipal employees as per section 49 ( 3) (0). 
( 8 ) Construction of sanitary dwellings for poor people as per section 49 ( 3 ) (o ). 

( 9 ) Making contribution to local self Government Institute or allied institution as per 
section 49 ( 3 ) ( 1) . 

( 10 ) Exercising powers and functions in respect of application and utilisation of 
Municipal Fund under section 90 . 


( 11 ) To supervise over the operation of salary reserve fund under section 91. 


( 12 ) To give approval to tenders to be accepted by the Chief Officers under section 93 ( 1) 
and 93 ( 7 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


१०९ 


(13 ) To give on loan fire fighting equipments to local bodies on proper terms as per 
section 98 . 

( 14 ) To invest surplus funds in banks as per section 99 . 

( 15 ) Submit accounts prepared as per provisions of Maharashtra Municipal Provision 
Code 1971 , to Council as per section 102 . 

( 16 ) To remit Tax under section 127 . 
( 17) To permit octroi current A /c as per section . 142 . 
( 18 ) Compounding of Tax on vehicles or animals under section 145 ( 1 ). 
( 19 ) To decide about nominal bid in auction as per section 156 ( 3 ). 

(20 ) Power to accor sanction additional area in regular line of public street under section 
176 (6 )(b ). 

(21) Power of taking action under section 235 in respect of buildings unfit for human 
habitation . 

( 22 ) Control over cattle ponds as per section 283. 

( 23) Payment of compensation out of Municipal Fund as under section 301( 2 ). 
5 . Powers of Public Works Committee . — The following subjects are alloted to the public 
works committee : 

( 1) Making reasonable provisions for watering public streets and places under section 
49( 2 )(b ). 

( 2 ) To exercise powers under section 49 (2 )(i). 

( 3 ) To exercise powers regarding boundry marks, as per approval of the Collector , under 
section 49(2 )(r ). 

(4 ) Laying and maintaining public parks and gardens road side trees and other trees as 
per section 49 ( 3 )(c ). 

(5 ) To sanction construction works in respects km of roads, bridges, boundry marks , 
culverts as per section 72 . 

(6 ) To give on loan bulldozers , road rollers etc . belonging to the council, to other local 
bodies , as per section 98 . 

( 7 ) To fix stallage rent or lease from tine to time of stalls , shops , sheds of municipal 
market or munical slaughter houses as per section 273 . 

(8 ) To lease by public auction or by calling tenders for private contract of collection of 
stallage rents or fees which may be imposed under section 272 , in a manner provided in 
section 273 . 
6 . Education Committee . Following powers are alloted to education committee : 

( 1) Establishing, maintaining and constructing Institutions for secondary education , 
Liabrary , Musiams, Gymnasiams and akhadas as per section 49( 3 )(6 ) . 

(2 ) Providing music for people under section 49( 3 )( d ) . 

( 3 ) To provide for any public reception ceremony for entertainment or exhibition within 
the municipal area as per section 49( 3 )(w ). 

However the committee shall not be compentent to organise ceremonies/seminars/study 
sessions or allied functions relating to the welfare of women and child . 

(4 ) To exercise powers in respect of the past contracts entered into by the council with 
any educational or charitable institutions as per section 49 ( 7 ). 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


7 . Sanitation medical and public Health committee . - Sanitation , Medical and Public Health 
committee is empowered to exercise following powers : 


( 1 ) powers regarding cleaning public streets, places sewers and allied matters mentioned 
in section 49( 2 ). 


( 2 ) Powers contained in section 49( 2 ) (e ) about offensive and dangerous trades . 
( 3) Disposal of dead as per section 49(2)(h ). 
(4 ) Exercise powers contained in section 49( 2 ) ( 1 ). 
(5 ) Public vaccination as per section 49 ( 2 )( m ). 
(6 ) Public vaccination of animals as per section 49(2 ) (t). 
( 7 ) Powers under section 49 ( 2 ) (o ) about public dispensaries etc . 
(8 ) Disposals of night soil and rubbish as per section 49 ( 2 )( s). 
(9 ) To exercise powers contained in section 49( 2)(r). 
( 10 ) Establishing and maintaining public hospitals as per section 49( 3 )(6 ). 
( 11) Distruction of dogs as per section 49(3)(h ). 


( 12 ) To provide suitable places for dangerous trades under section 280. 


( 13 ) To exercise powers under section 49 ( 3 )( p ) in respect of lunatics and lepresy patients . 


( 14 ) Managing fairs and pilgrims. 


( 15 ) Giving on loan ambulances . 


( 16 ) Requiring owners of the buildings or lands to keep in good conditions water troughs 
and pipes carring the rain water . 


( 17 ) Prohibiting sale of articles in public streets and plying of handcards without licence , 
under section 187. 


( 18 ) To undertake measures to improve huts under section 199 . 

( 19 ) Regulating bathing and washing places and prohibiting public conveyances for 
carrying persons suffering from dangerous diseases . 

(20 ) Measures to control dangerous diseases under section 240 . 
(21) Prohibiting use of water, likely to spread dangerous diseases under section 244 . 
(22) Prevention of diseases in animals under section 249. 


(23) Providing and maintaining burial and burning grounds under section 252 . 


(24 ) Disposals of dead animals under section 256 ( 1 ). 


(25 ) To provide for municipal markets and slaughter houses, as per section 266 . 
( 26 ) To prohibit private markets without licences finder section 267. 
( 27 ) To open slaughter houses outside Municipal limits under section 268 . 

(28 ) To require private markets and slaughter houses to be properly paved and drained 
as per section 270 and as per section 271, provide approches and entrances of private markets . 

( 29 ) To exercise control under section 274 and 275 on the establishment connected with 
milk products and food articles and to exercise control over tables under section 276 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


१११ 


( 30 ) To prohibit establishment of factories without license under section 278 and to 
prohibit use of steam whistles under section 279 . 

(31) Looking after the administration of Prevention of food adulteration Act, 1959 . 
8 . Water supply and drainage Committee . — The following powers vest with the water supply 
and drainage committee : 

( 1) To exercise powers under section 49( 2 )(6 ) at the time of fire break . 

( 2 ) As per section 49( 2 ) (i) provide for drainage work , fountains, wells , dams and allied 
matters . 

(3 ) Powers regarding water supply under section 49 (2 )(j). 
(4 ) Powers regarding drainage of private places as per section 49 ( 3 )(j). 
(5 ) Disposal of sewage as per section , 49 ( 3) ( 1). 
(6 ) To prepare and maintain wafer supply scheme under section 50 . 
(7 ) To sell surplus water outside Municipal limits . 

(8 ) To exercise powers under section 201 in respect of construction of drains and repairs 
thereof. 

(9) To prohibit Acts affecting Municipal water works under section 215 . 
( 10 ) To exercise powers of carrying water mains in Municipal areas under section 218 . 

( 11 ) To exercise special powers under section 201( 1 )(c ) in order to control spreadings of 
deseases and to take suitable steps for the drainage of building and scavanging of the same. 

9 . Planning and Development Committee . — The following subjects are alloted to planning 
and Development Committee : 

( 1) To remove obstructions or projections on public streets or open spaces belonging to 
the councils or private persons or the Government which are open to the enjoyment of public. 

(2 ) To take steps for securing or removing dangerous buildings, places etc. 
( 3 ) To declare new public streets under section 173 . 
( 4 ) To conduct survey under section 49 ( 3 ) ( f) for the development works. 
(5 ) To declare under section 174 any private streets or public streets. 
(6 ) To require repairs of private streets under section 175 . 
(7) By following provisions of section 176 ( 2), to declare regular line of public street . 

(8 ) To prohibit projections other than surface projections under section 180 ( 1) and permit 
varandas and balcony s under section 180( 2 ). 

( 9 ) Under section 182 to require construction or removal of boundry walls , hedges etc . 
10 . Women and child welfare committee. — The women and child welfare committee shall 
perform following duty : 

( 1) To undertake programme meant for the women , in Nehru Rojgar Yojana . 
( 2 ) To exercise control over the administration of Matternity homes . 

( 3 ) Measures to control population , to run family planning centres and to canvass 
programmes regarding small family norms. 

(4 ) Making contributions to the recognized institutions running Montessary classes , 
Shishu Warg , Preprimary schools under section 49 ( 3 )(t). 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


However such contributions shall not exceed 10 % of the total allotment provided for in 
the budget for such purpose and while making contributions administrative directions shall 
be followed scrcupolously . 

(5 ) To exercise control over the administration of montesary schools and shishu warga 
run by Municipal Council. 

(6 ) To organise seminars , meetings, programmes about rights and privilages of women 
and make necessary financial provisions for such items. 

( 7 ) To organise programmes and seminars in order to canvass about the functioning of 
Mahila Arthik Vikas Mahamandal and provide funds for such activities. 

( 8 ) To make provisions for the supply of uniforms and protinised food to the children 
attending Municipal Schools, shishu warga or the children of privately runned montessary 
schools and shishu warga of recognized Institutions. 

( 9 ) To evaluate performances of recognized women clubs and to give rewards with the 
approval of the councils to the best women club and to arrange programmes for the same. 

( 10 ) By taking prior approval of the council the women and child welfare committee 
can impliment programmes , with State Government may announce for the welfare of women 
and children , for time to time. 


S . D . SHINDE , 
Collector of Raigad . 


Alibag, dated 27th November 2002. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


११३ 


जिल्हाधिकारी रायगड- अलिबाग यांजकडून 


क्रमांक नपाप्र / कार्या-३ / कर्जत / उपविधी/ १३५४२/ २००२. - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) मधील कलम 
३२२ ( १) ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी रायगड , नगरपरिषद कर्जत यांनी केलेल्या खालील उपविधीस मंजुरी 
देत आहे . 

कर्जत नगर परिषदेचे मागणी संबंधीची नोटीस, अधिपत्र, अटकावणी, 

टाच आणि जप्त केलेल्या गुराढोरांची परीरक्षा करणे या संबंधीचे फी बाबतचे उपविधी. 
१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ . - ( १) या उपविधीस कर्जत नगरपरिषद ( मागणीसंबंधीची नोटीस , अधिपत्र, अटकवणी, टाच आणि जप्त केलेल्या 
गुराढोरांची परीरक्षा करणे यासंबंधीची फी ) उपविधी , १९९६ असे म्हणता येईल . 

( २) ते शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होतील त्या तारखेपासुन अंमलात येतील . 
२. व्याख्या. - (१) संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर या उपविधीमध्ये, 

( अ ) “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरीषद अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महा . अधिनियम चाळीस ). 
( ब ) “ कलम ” म्हणजे अधिनियमांचे कलम . 


३ . मागणीच्या नोटीशीची फी . - कोणत्याही व्यक्तीला कलम १५१ अन्वये दिलेल्या मागणीच्या नोटीशीची फी तिच्याकडून पुढील दराने देय असेल . 
नोटीशीद्वारे रकमेची मागणी करण्यात आली असेल तेव्हा, 

___ फी 

रु . पै. 
( अ ) १० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर 

१- ०० 
( ब ) १० रुपयापेक्षा अधिक परंतु १०० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर 

. . ५ - ०० 
( क ) १०० रुपयांपेक्षा अधिक असेलतर 

पहिल्या १०० रुपयांसाठी पाच रुपये आणि 
पंचवीस रुपयासअधिन राहून प्रत्येक अतिरिक्त 
१०० रुपयेकिंवा त्याच्या भागासाठी ५ रुपये . 


४ . अधिपत्रात संबंधीची फी . - कलम १५२ अन्वये देण्यात आलेल्या प्रत्येक अधिपत्रांसाठी मागणीच्या नोटीशीत मागणी केलेल्या परंतु प्रदान 
करण्यात न आलेल्या रकमेच्या आधारे निकटपूर्ववर्ती उपविधीन्वये विहित केलेल्या दराने आणखी फी आकारण्यात येईल . 

५. अटकावणी किंवा जप्ती यासंबंधीची फी . - कलम १५२ अन्वये देण्यात आलेल्या अधिपत्रान्वये कोणतीही मालमत्ता अटकावून ठेवण्यात किंवा 
जप्त करण्यात आली असेल त्या बाबतीत मागणी संबंधीच्या नोटीशीत मागणी केलेल्या परंतु प्रदान करण्यात न आलेल्या रकमेच्या आधारे उपविधी ३ अन्वये 
विहित केलेल्या दराच्या दुप्पटीने आणखी फी आकरण्यात येईल . 

६. अभिग्रहण केलेल्या गुराढोरांची परीक्षा फी . - कलम १५२ अन्वये देण्यात आलेल्या अधिपत्रान्वये कोणत्याही गुराढोराचे अभिग्रहण करण्यात 
आले असेल किंवा ती अटकावून ठेवण्यात आली असतील त्याबाबतीत त्यांच्या परीरक्षासाठी पुढील दराने फी आकारण्यात येईल : 


जनावरांचे वर्णन 


प्रत्येक जनावरांची दर दिवसाची फी 

( २) 


रुपये पैसे 


५०- ०० 


२० - ०० 


१० - ०० 


१. हत्ती 
२. उंट व म्हशी 
३. घोडे, घोड्या, खच्ची केलेली जनावरे , तट्ट , शिंगारे , लहान घोड्या, खेचरे , वळू 

बैल , गायी आणि कालवडी . 
४ . गाढवे आणि डुकरे 
५ . मेंढे, मेंढ्या, शेळ्या, बकरे आणि करडू 
६ . सर्व प्रकारचेपक्षी आणि पाळीव खाद्यपक्षी 
७. पुर्वगामी नोंदीपैकी कोणत्याही विनिर्दिष्ट करण्यात आली नसतील अशी वापरण्यासाठी 

ठेवण्यात आलेल्या किंवा लाभासाठी खरेदी किंवा विक्री करण्यात आलेली इतर जनावरे . 


५ - ०० 


१- ०० 


० - ५० 


२-०० 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १५ 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


७. निरसन आणि व्यावृत्ती . - हे उपविधी ज्या तारखेस अंमलात येतील त्या तारखेस त्या नगरपालिका क्षेत्रात अंमलात असतील असे ह्या उपविधी 
अनुरुप असलेले कोणतेही नियम किंवा उपविधी ते निरसित करण्यापूर्वी त्या नियमाखालीकिंवा उप विधीखाली केलेल्या किंवा करण्याचे राहून गेलेल्या गोष्टी 
असतील त्या व्यतिरिक्त निरसित झाल्याचे समजण्यात येईल . 


श्या . द. शिंदे, 


अलिबाग , दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ . 


जिल्हाधिकारी रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ ११५ 

BY THE COLLECTOR , RAIGAD 
No.Mun ./ws- 1 /Karjat/Bye -laws/ 1/ 13542 /2002 . - In exercise of the powers conferred by section 
322( 1) ( 2 ) of Maharashtra Municipal Act, 1965 (Mah . Act 1965 No. XL 1965 ) the Collecter , Raigad 
is hereby pleased to sanction following by - laws framed by Karjat Municipal Council. 

By - law of Karjat Municipal Council Notice of Demand warrant Distress , 

Attachment and Maintenence of Seized Livestock fees 1974 
1 . Short title . — ( 1 ) These by -laws may be called , “ The Karjat Municipal Council ” (Notice of 
Demand, Warrant, Distreses , Attachment and Maintenance of Seized Livestock Fees ) bye - laws 
1996 . 

( 2 ) They shall come into force from the date of Publication in Official Gazettes. 
2 . Definition . In these bye - laws, unless the context otherwise requires , 

(a ) “ Act means the Maharashtra Muncipal 
( a ) “ Act means the Maharashtra Muncipal Councils Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) . 

(6 ) "Section ” means a section of the Act. 
3 . Fees for notice of demand . For notice of demand issued to any person under section 151, 
a fee at the following rates shall be payable by him , namely : 

Fees 

Rs. P . 
When the sum demanded by the Notice 
( a ) is Rs. 10 or less , 

. . 1-00 
(b ) is more than Rs. 10 but is Rs. 100 or less 

5 - 00 
( c) is more than Rs . 100 

Five rupees for the first Rs. 100 

and Five rupees for every 
additional for Rs. 100 or portion 

thereto 
subject to a maximum of 

Twenty - five 
rupees . 

4 . Fees for warrant. For every warrant issued under section 152 a further fee at the rates 
prescribed by -law shall be charged on the basis of the sum demanded in the notice of demand and 
not paid . 

5 . Fee for distress or attachment. — Wheres any property is distrained or attached under a 
warrant issued under section 152, a further fee at double the rates prescribed under by -law 3 
shall be charged on the basis of the sum demanded in the notice of demand and net paid . 

6 . Fees for maintenance of livestock seized where under a warrant issued under section 152 
any livestock la seized and distrained , fees at the following rates shall be charged for their 
maintenance namely : 


Description of the animal 

Fees for animal per day 
( 1 ) 

( 2 ) 

Rs. P . 
1. Elephant 

50 - 00 
2 . Camels and Buffaloes 

20 -00 
3 . Horses , mares , geldings , ponies colts fillies , mules , dulls , 

10 -00 
bullocks, cows and heifers. 
4 . Asses and pigs 

5 -00 
5 . Ram , ewes, sheep , goats and kids 

1 - 00 
6 . Birds and pourity of all kinds 

0 -50 
7 . Other animals kept or dealt in for use or profit which are not 2 - 00 

specified in any of the foregoing entries . 
HMT Tot ( ool.fa .q.) — 8437 


११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


7 . Repeal and Saving . – Any rules or bye-laws, corresponding to these bye-laws, which may 
be in force with in the Muncipal Area on the date on which these bye - laws come into force shall 
form such date stand repealed except as respects things done or omitted to be done under these 
rules or bye -laws before their repeal. 


S . D . SHINDE 
Collector of Raigad . 


Alibag , dated 27th November 2002 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


११७ 


जिल्हाधिकारी रायगड - अलिबाग यांजकडून 


क्रमांक नपाप्र /कार्या- ३/ कर्जत / उपविधी/ १३५३२/ २००२. - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा . ४०) मधील कलम 
३२२ (१) (२) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी, जिल्हाधिकारी रायगड नगरपरिषद कर्जत यांनी केलेल्या खालील उपविधीस मंजुरी 
देत आहे . 


उपविधी 


१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ . - (१) या उपविधीस कर्जत नगरपरिषद ( कोणत्याही जागात किंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थविवक्षित मर्यादा पर्यंत 
साठवणीचेनियमन ) उपविधी, १९९६ असे म्हणता येईल . 


( २) ते शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होतील त्या तारखेपासुन अंमलात येतील . 


२. व्याख्या. - (१) संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या उपविधीमध्ये , 

( अ) “ अधिनियम ” म्हणजे वेळोवेळी सुधारणा होऊन अंमलात असलेला महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ . 

( ब) “ प्राधिकृत अधिकारी ” म्हणजे, अधिनियमाच्या कलम ७७, पोट -कलम (२) च्या उपबंधास अनुसरुन , मुख्य अधिकाऱ्याने, या 
उपविधीखाली नगरपालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्याकडे मुख्य अधिकाऱ्याच्या शक्ती व कर्तव्ये सोपविली असतील असा अधिकारी . 


( क ) “ नगरपालिका ” म्हणजे , कर्जत नगरपरिषद , जिल्हा रायगड . 


( ड ) “ नमुना ” म्हणजे, या उपविधींना जोडलेला नमुना . 


( ई) “ लायसन्सधारक ” म्हणजे, कोणत्याही जागातकिंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यासाठी उपविधी ३ खाली जिला लायसन्स देण्यात 
आले असेल किंवा उपविधी ४ खाली जिच्या लायसन्सचे नवीकरण करण्यात आले असेल अशी व्यक्ती आणि या संज्ञेत लायसन्समध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेले तिचे कर्मचारी आणि एजंट यांचा समावेश होतो . 


( फ ) “ कलम ” म्हणजे, अधिनियमाचे कलम, आणि 


( ग ) “ विनिर्दिष्ट पदार्थ ” म्हणजे, उक्त अनुसूची या स्तंभ ३ मध्ये अशा पदार्थापुढे विनिर्दिष्ट केलेल्या त्याच्या कमाल प्रमाणापेक्षा एकावेळी 
जास्त होणार नाही अशा प्रमाणात कोणत्याही जागात किंवा जागांवर ठेवता येणार नाही असा, या उपविधी सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पदार्थांपैकी कोणताही पदार्थ. 


(२) ह्या उपविधीमध्ये वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द किंवा शब्दप्रयोग यांचा अर्थ, अधिनियमात अनुक्रमे त्यांना जो अर्थनेमून दिला असेल 
तोच असेल. 


३. लायसन्स. - (१) मुख्य अधिकाऱ्यास, ह्या उपविधीसोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने फी चा आगाऊ भरणा केल्यानंतर 
कोणत्याही, जागात किंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्याची ज्यांची इच्छा असेल आणि आवश्यक त्या शर्ती ज्या पूर्ण करीत असतील . अशा वक्तीस, या 
उपविधीसोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये वार्षिक किंवा त्रैमासिक लायसन्स देता येईल. वार्षिक लायसन्सची मुदत दरवर्षी दिनांक ३१ मार्च रोजी आणि 
त्रैमासिक लायसन्सची मुदत वर्षाच्या ३० जून , ३० सप्टेंबर , ३१ डिसेंबर किंवा ३१ मार्च रोजी समाप्त होईल . 

(२) मुख्य अधिकाऱ्यास, ज्यासाठी अर्ज केला असेल ते लायसन्स देण्याचे नाकारता येईल. लायसन्स नाकारण्यात आल्यास , नाकारणी आदेशामध्ये 
ते नाकारण्याचे कारण नमूद करण्यात येईल . 


( ३) कोणत्याही जागात किंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्याचे बंद करण्यासंबंधी लेखी नोटीस मुख्य अधिकाऱ्यास देण्यात आल्याखेरीज, उक्त 
अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या फी संबंधात नगरपालिकेकडून कोणतीही सूट देण्यात येणार नाही किंवा फी चा कोणताही परतावा देण्यात येणार नाही आणि 
अशी नोटीस ज्या दिवशी देण्यात आली असेल तत्पूर्वीच्या कोणत्याही प्रकरणामध्ये नगरपालिकेकडून तीन महिन्यांपेक्षा कमी असेल अशा कालावधीसाठी सूट 
किंवा परतावा देण्यात येणार नाही . 


( ४ ) या उप -विधीअन्वये बसविण्याजोगी सर्व फी ही , अधिनियमाचे प्रकरण दहा अन्वयेकिंवा त्याऐवजी दिवाणी दाव्याद्वारे वसुलीयोग्य असलेल्या 
कराबद्दल मागणी केलेली रक्कम ज्या रीतीने वसूल करण्यात येईल . त्याच रीतीने वसूल करण्याजोगी असेल. 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


( ५ ) कोणत्याही वेळी सार्वजनिक सुरक्षितता संकटात येईल अशी परिस्थिती उद्भवेल तर , मुख्यअधिकाऱ्यास लेखी नमूद करावयाच्या कारणास्तव त्यास 
आवश्यक वाटेल अशा कालावधीसाठी लायसन्स राखून ठेवता येईल . 

४ . लायसन्सचे नवीकरण. - लायसन्सधारकाची वर्तणूक समाधानकारक असेल तोपर्यंत त्याला पुढील वर्षासाठी किंवा यथास्थितीत तिमाहीसाठी 
आपल्या जागाच्या लायसन्सचेनवीकरण करण्याची परवानगी देण्यात येईल . 

स्पष्टीकरण. - लायसन्सधारकाने लायसन्सच्या किंवा या उपविधीच्या शर्तीचा कोणताही भंग केला नसेल तोपर्यंत त्याची वर्तणूक समाधानकारक 
असल्याचे मानण्यात येईल . 


५ . अर्ज. - (१ ) कोणत्याही जागात किंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यासंबंधात नवीन लायसन्ससाठी करावयाचे अर्ज हे पदार्थ ठेवण्यास प्रारंभ 
करण्याचे योजले असेल त्यापूर्वी ३० दिवसापेक्षा कमी नसेल अशा मुदतीमध्ये लेखी स्वरुपात करण्यात येतील आणि अशा लायसन्सचे नवीकरणाचे अर्ज , 
प्रत्येक वर्षकिंवा यथास्थिती तिमाही संपण्यापूर्वी ३० दिवसापेक्षा कमी नसेल अशा मुदतीमध्ये करण्यात येतील . 


( २ ) विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रत्येक जागेचा मालक किंवा भोगवटादार, हे उपविधी ज्या तारखेस अंमलात येतील त्या 
तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत, लेखी अर्ज करील. 

( ३ ) लायसन्ससाठी करावयाचा प्रत्येक अर्ज लेखी असेल आणि त्यात , नगरपालिका फर्मावील अशी माहिती असेल आणि असे नकाशे त्यासोबत 
असतील . 


६. लायसन्स अहस्तांतरणीय असणे. - (१ ) उपविधी ३ खाली देण्यात आलेले किंवा उपविधी ४ खाली नवीकरण करण्यात आलेले लायसन्सधारकाचे 
कर्मचारी व अभिकर्ते म्हणून नेमलेले व लायसन्समध्ये नावे असलेले त्याचेसर्व कर्मचारी व अभिकर्ते हे लायसन्सअन्वये लायसन्सधारक असल्याचे मानण्यात 


येईल : 


परंतु लायसन्सधारक मरण पावेल त्या प्रसंगी त्याच्या कायदेशीर वारसांना लायसन्स आपल्या नावे हस्तांतरित करून घेण्याचा हक्क असेल . 


आणखी असे की , लायसन्सधारकास आपल्या हयातीत ते लायसन्स लायसन्सधारकाचा मृत्यू झाल्यास जी त्याचा कायदेशीर वारस ठरेल अशा 
कोणत्याही व्यक्तीकडे हस्तांतरित करता येईल. 


( २ ) कोणताही लायसन्सधारक लायसन्सास अनुसरुन विनिर्दिष्ट पदार्थ ज्या ठिकाणी ठेवण्यात येत असतील त्याची जागा किंवातिचा कोणताही भाग 
पोट - भाड्याने देणार नाही . 


(३ ) या उपविधीचा भंग करून हस्तांतरण करण्यात आल्यास लायसन्स रद्द होईन लायसन्सची फी जप्त करण्यात येईल आणि हस्तांतरित किंवा त्याच्या 
मार्फत किंवा त्याच्या अधीन दावा सांगणारी कोणतीही व्यक्ती अधिनियमान्वये खटला केला जाण्यास पात्र ठरेल . 


७. लायसन्समध्ये अंतर्भुत असलेल्या बाबी. - ( १ ) उपविधी ३ अन्वये देण्यात आलेल्या किंवा उपविधी ४ अन्वये नवीकरण करण्यात आलेल्या 
प्रत्येक लायसन्समध्ये जागात किंवा जागांवर ठेवण्यात येतील असे विनिर्दिष्ट पदार्थ आणि तेथे सेवानिवृत्त करण्यात येतील अशा व्यक्तींची कमाल संख्या 
विनिर्दिष्ट करण्यात येईल . 


( २ ) लायसन्सधारकास ज्या शर्तीस व निबंधास अधीन राहून जागात किंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवता येतील त्या शर्ती आणि निबंध आणि ज्या 
शर्तीअन्वये लायसन्स देण्यात येईल त्या शर्ती पुढीलप्रमाणे असतील : 

( अ) विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यात येत असतील अशा जागातील ठळक ठिकाणी लायसन्स टांगून ठेवण्यात येईल . 


( ब ) लायसन्समध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आली असतील अशा प्रयोजना व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनांसाठी लायसन्स दिलेल्या जागांचा वापर करण्यात 
येणार नाही . 


( क ) विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यात येत असतील अशी जागा नेहमीच स्वच्छ ठेवण्यात येईल . 


( ड ) लायसन्सधारक विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यात येत असतील अशा जागात किंवा जागांवर मुख्य अधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकारी यांना 
निरीक्षणासाठी सर्व वेळी सर्व वाजवी सोयी उपलब्ध करून देईल . 


( इ ) लायसन्सधारक मुख्य अधिकाऱ्याच्या मान्यतेसह त्या जागेचा व्यक्तिशःकिंवा वेळोवेळी लायसन्समध्ये ज्यांची नावे दिली असतील असे 
सहायक , कर्मचारी किंवा अभिकर्ते यांच्या मार्फत विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यासाठी वापर करील : 


परंतु असे सहायक , अभिकर्ते किंवा कर्मचारी हे लायसन्सधारकास बंधनकारक असतील अशा सर्व शर्तीचे पालन करतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


( फ ) लायसन्सधारक या अधिनियमाच्या आणि या उपविधीच्या उपबंधाखाली आवश्यक असतील अशा सर्व बाबींचे साक्षेपाने पालन करील . 


( ३) खंड ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्ती आणि निर्बंध यांचा लायसन्सच्या मागील बाजूस निर्देश करण्यात येईल . 

८. लायसन्सच्या शर्तीचा भंग. - (१) कोणत्याही व्यक्तीने तिला देण्यात आलेल्या लायसन्सच्य शतींपैकी कोणत्याही शर्तीचा भंग केल्यास प्राधिकृत 
अधिकाऱ्याने यथोचित चौकशी केल्यानंतर स्थायी समितीकडून तिचे लायसन्स निलंबीत किंवा रद्द केले जाण्यास पात्र ठरेल आणि तसेच ती व्यक्ती 
अधिनियमाखाली खटला भरला जाण्यासही पात्र ठरेल . लायसन्सच्या शर्तीपैकी कोणत्याही शर्तीचा भंग करण्यात आल्यास , आधीच भरण्यात आलेली लायसन्स 
फी परतावा योग्य असणार नाही . 

( २) खंड (१) खाली कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी, लायसन्सधारकास त्या खंडाखाली करण्याचे योजिलेल्या कार्यवाहीविरुद्ध आपली बाजू मांडण्याची 
वाजवी संधि देण्यात येईल . 


९. निरीक्षण . - लायसन्सधारक प्राधिकृत अधिकारी फर्मावील त्या त्या वेळी, ज्या जागात किंवा जागावर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यात येत असतील त्या 
जागांचेनिरीक्षण करू देईल आणि अशा निरीक्षण करणाऱ्या व्यक्तीस त्या जागांची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागांची परिपूर्ण तपासणी करणे शक्य व्हावे 
यासाठी आवश्यक असतील अशा सर्व सोयीची तरतूद करील . 

१० . माहिती पुरविणे . - लायसन्सधारक ज्या जागात किंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यात येत असतील त्या जागांसंबंधी प्राधिकृत अधिकाऱ्यास 
पाहिजे असेल अशी माहिती त्यास वेळोवेळी पुरविल . 
११. पिण्याचे पाणी इत्यादी दूषित करण्यास प्रतिबंध . - लायसन्सधारक विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यात येत असतील त्या जागातील टाकाऊ पदार्थ, 

( अ) पिण्याच्या किंवा गृहोपयोगी कारणासाठी पुरविलेले किंवा वापरले जाणारे किंवा तसा वापर होण्याचा संभव असेल असे, किंवा 

( ब) गुराढोरांकडून किंवा घोडे किंवा इतर जनावरांकडून वापर करण्यात येत असेल किंवा वापर होण्याचा संभव असेल असे , किंवा कोणत्याही 
गृहोपयोगी प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारी किंवा ज्याचा वापर करण्याचा हेतू असेल अशी भांडी धुण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाणी ज्यामुळे दूषित 
होईल अशा प्रकारे किंवा अशा रीतीने अशा जागांवर साठवणार नाही . 


१२. कार्यक्षम जलनिःसारण आणि गटारे. - लायसन्सधारक , ज्या जागात किंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यात येत असतील त्या जांगांतून 
यथोचितरित्या निःसारण होईल अशी व्यवस्था करवील आणि उक्त जागावरील किंवा त्या जागांच्या संबंधातील प्रत्येक गटार किंवा जलनिःसारणाचे साधन सर्व 
वेळी, प्राधिकृत अधिकाऱ्याचेसमाधान होईल अशा रीतीने , सुस्थितीत आणि कार्यक्षम स्थितीत ठेवण्याची व्यवस्था करतील . 

१३. निवासी जागांपासून दूर असणे. - ज्या प्रकारचे पदार्थठेवण्यासाठी किंवा ज्या प्रयोजनासाठी जागा वापरण्याचा हेतू असेल तो हेतू लक्षात घेता, 
ज्या जागात किंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यात येत असतील अशा जागा प्रत्येक प्रकरणी मुख्य अधिकारी ठरवील त्या प्रमाणे, निवासी जागापासून मिटर 
अंतराच्या आत , असणार नाहीत : 


परंतु कोणत्याही व्यक्तीचा त्या जागेचा अशा रीतीने वापर करण्याचा इरादा असला तरी, मुख्य अधिकाऱ्याने अशा रितीने ठरविलेले अंतर हे सारखेच 
असेल . 

१४. अग्निशमनाची साधनसामग्री. - लायसन्सधारक , सर्व वेळी अग्निशमनाची सर्व साधनसामग्री ठेऊन ती सुस्थितीत ठेवण्याची 
व्यवस्था करवील आणि आगीच्या संबंधात सावधगिरीची सर्व उपाययोजना करील . 

१५ . जागातील अनुपस्थिती. - ज्या जागात किंवा जागांवर विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यात येत असतील त्या जागांचा मालक, त्याने आपल्या 
अनुपस्थितीत जागात ठेवलेल्या विनिर्दिष्ट पदार्थावर देखरेख ठेवण्यासाठी लायसन्समध्ये एखादी अन्य व्यक्ती नामनिर्देशित केलेली असल्याखेरीज , 
आपल्या लायसन्स दिलेल्या जागातून, लागोपाठ १४ दिवसाहून अधिक दिवस, अनुपस्थित रहाणार नाही . 

१६ . मानवी वस्तीस प्रतिबंध . - लायसन्सधारक , लायसन्स दिलेल्या जागाच्या कोणत्याही भागाचा मानवी वस्तीच्या किंवा स्वयंपाकाच्या 
प्रयोजनासाठी वापर करणार नाही किंवा तसा वापर करू देणार नाही किंवा तशा वापरास परवानगी देणार नाही. आणि तेथे कोणत्याही प्रकारचा अग्नि 
किंवा उघडी ज्योत पेटवणार नाही किंवा पेटवू देणार नाही . 

१७. जागाबाहेर पदार्थ ठेवण्यावर निर्बंध. - लायसन्सधारक , लायसन्स दिलेल्या जागाबाहेरील कोणत्याही ठिकाणी किंवा सार्वजनिक 
रस्त्यावर , 

( अ) ( एक ) विनिर्दिष्ट पदार्थासंबंधात आवश्यक असतील असे कोणतेही पदार्थ ठेवणार नाहीकिंवा ठेवू देणार नाही,किंवा 

( दोन ) विनिर्दिष्ट पदार्थासंबंधात कोणतेही उत्पादन करणार नाही किंवा करू देणार नाही किंवा कोणतीही क्रियाकिंवा उद्योग प्रक्रिया करणार 
नाही किंवा करू देणार नाही . 


१२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


( ब) जीमध्ये विनिर्दिष्ट पदार्थ साठवण्यात आले असतील अशा कोणत्याही खोलीत किंवा आवारात उत्पादनाची कोणतीही प्रक्रिया करणार 
नाही किंवा प्रक्रिया करण्यास परवानगी देणार नाही . 

१८. स्वच्छता . - लायसन्सधारक प्रत्येकीला झाकण असणाऱ्या मान्य नमुन्याच्या धातूच्या कचरापेट्यांची तरतूद करील आणि त्या दुरुस्त स्थितीत 
ठेवील आणि त्यांचा वापर करील आणि लायसन्स दिलेल्या जागातील कचरा व झाकण त्या पेट्यांमध्ये टाकण्याची व्यवस्था करील. लायसन्सधारक धंद्यातील 
केरकचरा हलवण्यासाठी व तो टाकण्यासाठी मुख्य अधिकाऱ्याने नेमून दिलेल्या कचरा टाकण्याच्या जागी दिवसातून किमान एकदा तरी असा कचरा 
हलविण्याची व तेथे तो टाकण्याची व्यवस्था करील , नाहीतर लायसन्सधारक धंद्यातील केरकचरा नेमून दिलेल्या कचरा टाकण्याच्या जागी हलविण्यासाठी 
आणि तो टाकण्यासाठी नियत खर्चदिल्यावर नगरपालिकेकडून पुरविण्यात येईल अशा वाहतुकीच्या सोयीचा उपयोग करील . 

१९ . लायसन्सपात्र पदार्थावर यथोचित खुणचिट्ठी लावणे. - लायसन्सधारक पदार्थाचे नाव, त्यातील अंतर्भुत पदार्थ आणि त्यापासून धोका असेल 
तर त्या धोक्याचे स्वरुप , कोणतेही असल्यास, दर्शविण्यासाठी प्रत्येक लायसन्सपात्र पदार्थाच्या आवेष्टनावर किंवा पेटीवर यथोचित खूणचिठ्ठी लावील . 

२०. संरचनात्मक फेरफारास प्रतिबंध - लायसन्स देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वानुमतीशिवाय, कोणत्याही लायसन्स दिलेल्या जागेत कोणताही 
संरचनात्मक फेरफार करण्यात येणार नाहीत किंवा तीत कोणतीही भर टाकण्यात येणार नाही . 

२१ . लायसन्स दिलेली जागा सोडणे. - कोणत्याही लायसन्सधारकाचा लायसन्सच्या कालावधीत लायसन्स दिलेली जागा सोडून देण्याचा किंवा 
तिचा कब्जा देण्याचा उद्देश असल्यास तो मुख्य अधिकाऱ्यास ताबडतोब तसे कळवील . 


लायसन्सप 


२२. जागाबाहेर फलक लावणे. - लायसन्सधारक , जागात किंवा जागावर ठेवलेल्या पदार्थाचे स्वरुप तिच्या बाबतीतील नगरपालिका लायसन्स 
क्रमांक कोणताही असल्यास आणि त्या जागाच्या मालकाचेकिंवा भोगवटादाराचेकिंवा प्रभारी व्यक्तीचे नाव आणि स्थानिक पत्ता दर्शविणारा एक फलक 
अशा जागेच्या बाहेरच्या बाजूस ठळक ठिकाणी लावील . 


२३. आरोग्यास धोकादायक असे इंधन वापरण्यास प्रतिबंध. - लायसन्सधारक, जिच्यापासून पेटवण्यापूर्वीकिंवा पेटल्यानंतर आरोग्यास धोकादायक 
तसा दुर्गंधीयुक्त धूर निघेल अशी कोणतीही वस्तू इंधन म्हणून वापरणार नाही . 

२४ . जागांची रंगसफेदी. - लायसन्सधारक लायसन्स दिलेल्या जागांच्या भिंतीच्या आतील पृष्ठभागाचा प्रत्येक भाग आणि छत हे वर्षातूनकिमान 
दोनदा एप्रिल आणि ऑक्टोबर या महिन्यामध्ये किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने तसे फर्माविले असेल तर अधिक वेळा, चुन्याने रंगविण्याची व्यवस्था करील . 

२५ . शुद्ध पाणीपुरवठा. - लायसन्सधारक , जागामध्ये शुद्ध आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरेसा पुरवठा करण्याची तरतूद करील आणि अशा जागा , 
आवश्यकता असेल तितके वेळाकिंवा चोवीस तासातून निदान एकदा तरी पूर्णपणे स्वच्छ करण्याची व्यवस्था करील आणि तेथे घाण किंवा केरकचरा साचू 
देण्यास प्रतिबंध करील . 

२६. हवा खेळती राहणे व दिवाबत्ती. - लायसन्सधारक , लायसन्स दिलेल्या जागा किंवा त्यांच्या बाबतीत योग्य अशी हवा खेळती राहण्याच्या 
आणि दिवाबत्तीच्या साधनांची तरतूद करील. आणि ती साधने सर्ववेळी चांगल्या व कार्यक्षम रीतीने ठेवील . 

___ २७. नोटीसा इत्यादी काढण्याची रीत . - लायसन्स निलंबीत किंवा रद्द केले असल्याचे अभिप्रेत असलेली, नगरपालिकेच्या कोणत्याही सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने सही केलेली नोटीस किंवा सूचना आणि लायसन्स धारकाकडे, डाकेने किंवा हातबटवड्याने पाठविलेली किंवा लायसन्स दिलेल्या, जागेवर 
चिकटवलेली नोटीस किंवा सूचना ही , तीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून आणि असा कालावधी विनिर्दिष्ट केलेली नसेल तर ती , काढल्याच्या 
तारखेपासून अंमलात येईल . 


२८ . निर्गम मार्गात अडथळे असता कामा नयेत . - लायसन्स दिलेल्या जागेचे सर्वनिर्गम मार्ग सर्व वेळी मोकळे ठेवण्यात येतील . 


२९. धुम्रपानास मनाई. - लायसन्सधारक उक्त लायसन्स दिलेल्या जागेत धुम्रपान करणार नाही किंवा करू देणार नाही किंवा जीमुळे आग लागेल 
किंवा अन्यथा सार्वजनिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होईल अशी कोणतीही गोष्ट करणार नाही किंवा करू देणार नाही . 


३०. नोंदवही ठेवणे. - लायसन्सधारक, लायसन्स दिलेल्या जागी ज्या पदार्थासंबंधात जागांना लायसन्स देण्यात आले असेल त्यांच्याबाबतीत , 
नमुना “ दोन ” मध्ये एक संग्रह नोंदवही ठेवील आणि ती अद्यावत ठेवील आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्यास ती आवश्यक असेल तेव्हा आणि त्याप्रमाणे, ती 
त्याच्या पडताळणीसाठी व निरीक्षणासाठी हजर करील . 

३१ . विनिर्दिष्ट पदार्थ ठेवण्यासाठी व्यवस्था. - लायसन्सधारक, विनिर्दिष्ट पदार्थाचा संपूर्ण साठा ठेवण्यासाठी आवश्यक असतील त्याप्रमाणे , व 
तेवढी खूण -चिठ्ठ्या लावलेली आच्छादित पात्रे पुरविल . 

३२. पाण्याच्या नळ जोडणीची तरतूद. - लायसन्सधारक , जेथे पदार्थ ठेवले असतील अशा लायसन्स दिलेल्या जागेत किमान ६.१ मीटर 
अंतरामध्ये पाण्याच्या नळजोडणीची तरतूद करील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


१२१ 


३३. कोणत्याही जागेत किंवा जागेवर घासलेट तेल ( धोकादायक नसलेले पेट्रोलियम ठेवण्यासंबंधातील अतिरिक्त शर्ती. - अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा 
अधिक प्रमाणात घासलेट तेल ( धोकादायक नसलेले पेट्रोलियम ) ठेवण्यासाठी ज्याला लायसन्स देण्यात आलेले असेल असा लायसन्सधारक , या उपविधीमध्ये 
इतरत्र विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीशिवाय, पुढील आणखी शर्तीचे पालन करील : 


( १) प्रत्येक जागेचे बांधकाम चिरेबंदी किरेबंदी किंवा मुख्य अधिकारी मान्य करील अशा इतर टिकाऊ सामानांचे करण्यात येईल आणि तिच्या 
कोणत्याही भागांचे बांधकाम ज्वालाग्रही सामग्रीने करण्यात येणार नाही . 


( २ ) लायसन्सधारक , 


( अ ) अशी जागा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने समाधान होईल अशा रीतीने , सर्व वेळी पूर्ण स्वच्छ ठेवील . 


( ब) अशा जागेत आग लागेल किंवा अन्यथा सार्वजनिक सुरक्षितता संकटात येईल असे कोणतेही निष्काळजी कृत्य करणार नाही किंवा 
करू देणार नाही. 


( क ) लायसन्समध्ये विहित केलेल्या परिमाणापेक्षा अधिक परिमाणात असे विनिर्दिष्ट पदार्थ कोणत्याही वेळी ठेवणार नाही. 


( ड ) अशा जागेभोवती ३.०५ मीटर्सपेक्षा कमी नाही इतकी खुली जागा ठेवील आणि पेट्रोलियम अधिनियम , १९३४ याच्या उपबंधाचे 
काटेकोरपणे पालन करील . 


( ई) जागेतील सर्व घासलेट तेल झाकून ठेवण्याची व्यवस्था करील आणि ते डब्यातून किंवा भांड्यामधून उघडे ठेवणार नाही . 

( फ ) डबे,पिंपेकिंवा भांडी मग ती घासलेटने भरलेली असोत किंवा नसोत जागेबाहेर किंवा सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सडकेवर ठेवणार 
नाही किंवा ठेवण्यास परवानगी देणार नाही . 


( ३ ) घासलेट तेल असलेले भांडे, गळत असल्याचे आढळून आल्यास ते ताबडतोब रिकामे करण्यात येईल आणी त्याऐवजी दुसरे चांगले भांडे 
वापरण्यात येईल . 


३४. जागेत किंवा जागेवर सेल्यूलॉईड किंवा सेल्यूलॉईडच्या वस्तू आणि चलचित्रक फिल्मस यांच्या संबंधातील अतिरिक्त शर्ती. - अनुज्ञेय 
मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात सेल्यूलॉईड किंवा सेल्यूलॉईडच्या वस्तू किंवा चलचित्रक फिल्म्स ठेवण्यासाठी ज्याला लायसन्स देण्यात आले असेल असा 
लायसन्सधारक या उपविधीमध्ये इतरत्र विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीशिवाय, पुढील आणखी शर्तीचे पालन करील : 

( अ) लायसन्स दिलेल्या जागेचा कोणताही भाग राहण्याच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणार नाही किंवा वापरण्यास परवानगी देण्यात येणार 
नाही. 

(ब ) मुख्य अधिकाऱ्याच्या विशेष परवानगीशिवाय अशी परवानगी लायसन्सवर पृष्ठांकित करण्यात येईल. ज्यांचे वरील मजले राहणाच्या 
प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असतील अशी गोदामे किंवा दुकाने यामध्ये सेल्यूलॉईड किंवा सेल्यूलॉईडच्या वस्तू आणि चलचित्रक फिल्म्स ठेवण्यात 
येणार नाही . 


( क ) लायसन्सअन्वये ठेवलेले सर्व सेल्यूलॉईड किंवा सेल्यूलॉईडच्या वस्तू आणि चलचित्रक फिल्म्स या , इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरल्या 
न जाणाऱ्या बंद अशा अग्निरोधक पात्रामध्ये ठेवण्यात येतील . 


( ड ) सेल्यूलॉईड किंवा सेल्यूलॉईडच्या वस्तू यांच्या भांडाराच्या किंवा चलचित्रक भांडाराच्या सर्व जोडण्या व्यवहार्य असेल तेथवर ज्वालाग्राही 
नसणाऱ्या किंवा अग्निरोधक असतील आणि अशा भांडारात किंवा खोलीत अग्निकुंड असणार नाही . 

(ई) प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून लादण्यांत येतील अशा शर्तीन्वये असेल त्याखेरीज सेल्यूलॉईड किंवा सेल्यूलॉईडच्या वस्तू आणि चलचित्रक 
फिल्म्स ज्यामुळे पेट घेतील अशी आग, ज्योत किंवा पदार्थ आणि ज्यामुळे ठिणग्या होण्याचा संभव असेल अशी विद्युत किंवा इतर उपयंत्रे सेल्यूलॉईड 
किंवा सेल्यूलॉईडच्या वस्तू ठेवण्याच्या भांडारात किंवा चलचित्रक भांडारात ठेवण्यास परवानगी असणार नाही. 

( फ) निरुपयोगी सेल्यूलॉईड किंवा सेल्यूलॉईडच्या वस्तू आणि चलचित्रक फिल्म्स जमिनीवर साठविता येणार नाहीत . परंतु त्या वारंवार गोळा 
करून त्या घट्ट झाकणाच्या मजबूत धातूच्या पात्रांत ठेवण्यात येतील . 

(ग) उक्त जागेवर कोणत्याही वेळी ठेवण्यात येणाऱ्या सेल्यूलॉईडच्या किंवा सेल्यूलॉईडच्या वस्तू आणि चलचित्रक फिल्म्सचे परिमाण लक्षात 
घेऊन प्राधिकृत अधिकाऱ्याचेसमाधान होईल अशा रितीने, अग्निशमनाच्या पुरेशा साधनांची तरतूद करण्यात येईल . 

३५ . शास्ती. - उपविधी ३ , खंड ( अ ) खाली लायसन्स घेतल्याशिवाय विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी जागांचा वापर करणारी कोणतीही व्यक्ती शास्तीच्या 
स्वरुपात या उपविधींना जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या फीच्या दुप्पट दराने रक्कम देण्यास पात्र असेल . अधिनियमाचे उपबंधकिंवा तदन्वये केलेले 
कोणतेही नियम किंवा उपविधी याअन्वये अशी व्यक्ती जी शास्ती किंवा दायित्व यास पात्र ठरेल अशा कोणत्याही इतर शास्तीशिवाय किंवा दायित्वाशिवाय ही 
अधिक फी असेल . 


करून 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १६ 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


३६ . निरसन . - या उपविधीच्या प्रारंभाच्या निकटपूर्वी अंमलात असलेले उपविधी हे अशा निरसनापूर्वी तदन्वये केलेल्या किंवा करण्याचे राहून 
केलेल्या गोष्टी व्यतिरिक्त निरसित होतील . 


अनुसूची 

( उपविधी ३ पहा ) 
( कोणत्याही जागेत किंवा जागेवर कोणत्याही एका वेळी लायसन्सशिवाय जे पदार्थ त्याच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या कमाल परिमाणापेक्षा अधिक 
परिमाणात ठेवण्यात येणार नाहीत असे पदार्थ आणि लायसन्स फीचा दर ) 


अनुक्रमांक 


पदार्थाचे नाव 


लायसन्स फी चा 
वार्षिक दर 


लायसन्स फी चा 
तिमाही दर 


लायसन्सशिवाय 
कोठल्याही एकावेळी 
ठेवता येईल असे 
कमाल परिमाण 

( ३ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


५०० कि . ग्रॅम 


१२० 


३० 


५० कि . ग्रॅम 


३०० 


२ कि . ग्रॅम 


३०० 


२५ कि . ग्रॅम 


३०० 


२५ कि . ग्रॅम 


३०० 


७५ 


१ कि . ग्रॅम 


६०० 


१५० 


५० कि . ग्रॅम 


३०० 


७५ 


(१) बांबू 
( २) विडीची पाने 
( ३) कापूर 
( ४ ) सेल्यूलॉईड 
( ५ ) सेल्यूलॉईडच्या वस्तू 
( ६) चलचित्रक फिल्म्स 
( ७ ) खोबरे 

कापसातील केरकचरा व टाकाऊ कापूस 
( ९) सरकी 
( १० ) पत्रावळी इत्यादी 
( ११) ( सुकी) मासळी 
( १२) गन पावडर 
( १३ ) आगपेट्या 
(१४) 

मेथलेटेड स्पिरिट व विप्रकृत स्पिरिट 


५० कि . ग्रॅम 


३०० 


७५ 


। 


२०० कि . ग्रॅम 


३०० 


२५ कि . ग्रॅम 


१२० 


५०० कि . ग्रॅम 


२४० 


३०० 


५०० कि . ग्रॅम 
१ ग्रोसच्या पेट्या 


३०० 


३०० 


५ लिटर 
५० कि . ग्रॅम 


( १५ ) 


रंग 


३०० 


७५ 


६०० 


१५० 


६०० 


१५० 


( १६ ) पेट्रोलियम अधिनियम, १९३४ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे पेट्रोलियम २५ लिटर 
(१७ ) तेल (इतर प्रकार ) 

२५ लिटर 
( १८ ) सरकी व्यतिरिक्त इतर तेलबिया 

५०० कि . ग्रॅम 
वर्तमानपत्र, नियतकालिके , मासिके , इत्यादीसह तेल कागद (निरुपयोगी) ५० कि . ग्रॅम 
( २० ) चिंध्या 

५०० कि . ग्रॅम 


३०० 


७५ 


३०० 


२४० 


( २१ ) 


गंधक 


२४० 


२ कि . ग्रॅम 
५ कि . ग्रॅम 


३०० 


( २२ ) डांबर , कज्जलतेल, डांबर किंवाशिलाजित 
( २३ ) टपेंटाईन 
( २४ ) व्हार्निश ( रोगण ) 


५ लिटर 


२४० 


२४० 


१० लिटर 
५० कि . ग्रॅम 


( २५ ) 


लोकर ( कच्ची) 


२४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


१२३ 


नमुना " एक " 


( उपविधी ३ पहा ) 


नगरपरिषदेच्या ..... ..... . जागेचा ........ .. म्हणून उपयोग करण्यासाठी वार्षिक / त्रैमासिक लायसन्सचा नमुना . 
शहरातील ......... रस्त्यावरील इमारत क्रमांक ....... ....... मधील जागात किंवा जागांवर ...... 

तक्त्याच्या 
स्तंभ १ मध्ये खाली उल्लेखिलेले पदार्थ, कोणत्याही एकावेळी त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या परिमाणाहून अधिक परिमाणात ठेवण्यासाठी 
श्री ........... ... ........ व खाली नावे दिलेले त्यांचे कर्मचारी व अभिकर्ते यांना रुपये ........ 

इतक्या फी चा आगाऊ भरणा 
केल्यानंतर , या उपविधीमध्ये उल्लेखिलेल्या व उलट बाजूवर मुद्रित करण्यात आलेल्या शर्तीस व निबंधास अधीन राहून 

.... .. वर्षासाठी । 
वर्षाचा तिमाहीसाठी याद्वारे लायसन्स देण्यात येत आहे. त्या जागात कामावर लावण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या . . . 

पेक्षा अधिक 
असणार नाही . 


पदार्थाचे नाव 


परिमाण 


उपविधीच्या प्रती नगरपालिका अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात अवलोकनार्थ ठेवलेल्या असून त्या त्या कार्यालयातून खरेदी करता येतील. 


कर्मचारी व अभिकर्ते यांची नावे 


( १ ) नाव. 


( २) पत्ता. 
( १) नाव . 


( २) पत्ता. 


पावती ................................ क्रमांक .................................. दिनांक ...................................... टो 

. .. द्वारे वर्षासाठी / 
तिमाहीसाठी 

. ..... रुपये मिळाले. 


नवीकरण करण्याची इच्छा असल्यास, त्यासंबंधीचा अर्ज 


.. १९ 


पूर्वी करण्यात यावा . 


मुख्याधिकारी , 

कर्जत नगरपरिषद , कर्जत . 
* ज्याच्या संबंधात लायसन्ससाठी अर्ज करण्यात आला असेल अशा, या उपविधीना जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या पदार्थाचे नाव व त्या 
अनुसूचीत त्या पदार्थासमोर दर्शविलेले परिमाण याची येथे नोंद घ्यावी . 


नमुना “ दोन " 


( उपविधी ३० पहा ) 


तारीख 


पदार्थासाठी लायसन्स 
दिल्याची तारीख 

( २ ) 


परिमाणाच्या स्वरुपात 
सुरवातीचीशिल्लक 


परिमाणाच्या स्वरुपात 
दिवसातील विक्री व आवक 


परिमाणाच्या स्वरुपात 
अखेरची शिल्लक 


( ३ ) 


( ४ ) 


श्या . द . शिंदे , 
जिल्हाधिकारी रायगड. 


अलिबाग, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ . 
भाग एक ( को. वि.पु.) – १६अ 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR , RAIGAD 
No. Mun ./ws - 1/Karjat/Bye -laws/ 1/ 13532 /2002 . — In exercise of the powers conferred by section 
322 ( 1 )( 2 ) of Maharashtra Municipalties Act , 1965 (Mah . Act 1965 XL of 1965 ) the Collector 
Raigad is hereby pleased to sanction following by - laws by Karjat Municipal Council. 

By - laws Karjat Municipal Council 
1. Short title and Commecement. — ( 1) These by - laws may be called the “ Karjat Municipal 
Council ” (Regulation of keeping of specified articles upto certain limits in or upon any premises ) 
bylaws 1996 . 


( 2 ) They shall come into force from the date of publication in the Government Gazettes . 


2 . Definitions. - ( 1 ) In these bye - laws, unless the context otherwise requires , 

(a ) “ Act ” means the Maharashtra Municipal Council s Act, 1965 on amended for time to 
time. 

(b ) “ Authorised Officer ” means a Chief Officer or any other officer authorised by the 
Chief Officer under sub - section ( 2 ) of Section 77 of the Act. 

(c ) “ Council ” means the Karajt Municipal Council, District Raigad . 
(d ) “ Form ” means form appended to these by laws. 

(e ) “ Licensee ” means a person to whom a licence has been granted under by law 3 or 
renewed under by law 4 for the purpose of specified articles and includes his servants and 
agents specified in the licence . 

(f) “ section ” means a section of the Act . 

(g ) “ Specified Articles ” means any of the articles specified in schedule appended to 
these by-laws which cannot be kept in or upon any premises in quantities exceeding at any 
one time the respective maximum quantities specified against such articles in column 3 of 
the said Schedule : and 


( 2 ) words or expressions used in these by - laws but not defined , shall have the meanings 
respectively assigned to them in the Act . 

( 3 ) Licences . — ( 1) The Chief Officer may , on payment of fees and advance at the rates specitied 
in schedule appended to these by laws grant annual or quarterly licences in form I to person 
deserious of keeping the specified articles in or upon any premises and who fulfils the requistite 
conditions The period of annual licence shall terminate on the 31st March every year and that of 
quarterly , licences on 30th June, 30th September , 31st of December or 31st March of the year . 


( 2 ) The Chief Officer nay refuse to grant the licence applied for , If the licence is refused , the 
reason for refusal shall be stated in the order or refusal. 


( 3 ) No remission or refund of fees specified in the said Schedule shall be granted by a Council, 
Unless a notice is writting of the discontinunance of keeping the specified articles in or upon any 
premises has been given to the chief Officer and no remission or refund shall take effect from any 
period previous to the day of the delivery of such notice . In no case a remission or refund shall be 
granted by a Council for a period of less than three months. 

(4 ) All fees leviable under this by -laws shall be recoverable in the samemanner as an amount 
claimed on account of a tax recoverable under Chaper X of the Act , or it lieu thereof by a Civil 
Suit. 


(5 ) If at any time a situation arises which endangers Public safety , the Chief Officer may for 
reasons to be recorded in writting with hold the licence for such period as he thins necessary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


१२५ 


4 . Renewal of licence . — So long as the conduct of the licensee remains satisfactory he shall 
be allowed to renew the licence for specified articles for the next year of quarter , as the case may 


be. 


Explanation . — The licensee s conduct shall be deemed to be satisfactory so long as ha has 
not committed no any breach of the conditions of the licence or of these by laws 


I 


5 . Applications. - ( 1) An application for a licence for specified articles shall be made in 
writing not less than 30 days before it is proposed to start to keep such articles in or upon any 
premises and an application for the renewal of such licence shall be made not less than 30 days 
before the and of every year or quarter year , as the case may be . 

( 2 ) The owner or occupier of every premises and for keeping the specified articles , shall 
within 30 days of the date on which these by-laws come into force apply in writing to the Chief 
Officer for a licence for keeping the specified articles in such premises . 


( 3 ) Every application for permission shall be in writing and shall give such information and 
be accompained by such plans as may be required by the Council. 

6 . Licences not transferable . - ( 1) A licence issued under by law - 3 or renewed under by law 
4 shall not be transferable , but all servants and agents of the licensee appointed as such with the 
approval of the Chief Officer and named in the licence , shall be deemed tobe the licensee under 
the licence : 


Provided that in the event of the death of the licensee , his legal heirs shall be entitled to 
have the licence transferred to their names : 


Provided further , that, the licensee , during his lifetime, may be allowed to transfer the licence 
to any person who in the event of the death of the licensee , would be his legal heir . 


( 2 ) No licensee shall sublet his premises or any part thereof where the specified articles are 
kept . 

( 3 ) A transfer is breach of these by laws shall ential Cancellation of the licence and forfeiture 
of licence fee and the transferee or any person claiming through or under him shall be liable to be 
prosecuted under the Act . 


7 . Contents of Licence . — (1) The licence grated granted under by Law 3 or renewed under 
by -law 4 , shall specify the specified article or articles which shall be kept in or upon any premises 
and the maximum number of persons that will be employed therein . 


( 2 ) The conditions and restrictions, subject , subject to which the licensee may keep the 
specified articles and the condition under which the licencee is granted shall be as follows : 

(a ) The licence shall be hung up in a conspicuous place in the premises in which specified 
articles are kept ; 

(b ) the licensed premises shall not be used for the purposes other than those specified 
the licence ; 


( c ) the premises used for keeping specified articles shall always be kept clean ; 


( d ) the licensee shall at all times, allow the Authorised officer full facilites for inspecting 
the premises used for keeping speicifed articles . 


(e ) the licensee shall use the premises or for keeping specified articles in persons or 
through such assistants , servants or agents as are named in the licence , from time to time, 
with the approval of the Chief Officer : 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


Provided that , such assistants , agents or servants shall observe all the conditions which 
are binding on the licensee ; 


( f) The licensee shall observe the requirements of the provisions in the Act and of these 
by laws scrupulosuly . 


( 3 ) The conditions and restrictions specified in clause (2 ) shall be printed on the reverse of 
the licences. 

8 . Breach of conditions of licence . - ( 1 ) Any person committing a breach of any of the 
conditions of the licence granted to him shall be liable to have his licence suspended or revoked 
by the Standing committee after enquiry by the Authorised officer , and shall be prosecuted under 
the Act. On breach of any of the conditions of a licence , the licence fee paid in advance shall not be 
refundable . 


( 2 ) Before taking any action under clause ( 1) the licensee shall be given apportunity to show 
cause against the action proposed tobe taken against him . 

9. Inspection . — The licensee shall whenever required by the Authorised Officer , allow the 
inspection of the premises used for keeping the specified articles and shall provide every facility 
as may be required for enabling the person to make a through inspection of the premises or any 
part thereof. 


10 . Furnishing the information . — The licensee shall, from time to time, furnish to the 
Authorised Officer such information about the premises used for keeping the specified articles 
as he may desire to have . 


11 . Prevention of pollution of drinking water etc . — The licensee the shall not cause the waste 
from the premises used for keeping the specified articles tobe deposited in such a situation or in 
such a manner as to pollute . 

(a ) Any water supplied for user or used or likely tobe used for drinking or domestic 
purpose or 

(6 ) any water used or likely tobe used by cattle or horses or other animals for cleaning or 
washing vessels used or intended for use for any domestic purposes . 


12 . Efficient drainagde and drains. — The licensee shall cause the premises used for keeping 
the specified articles TOBE DRAINED properly and shall cause every drain of means of drainage 
upon or in connection with the said premises tobe maintanined at all times in good order and 
efficient action , to the satisfaction of the Authorised Officer . 


13 . Premises tobe away from the residential premises . — The premises used for keeping the 
specified articles shall not be situated within a distance of 35 metre from the residential premises , 
as the Chief Officer may determine in each cause , having regard to the kind of articles for keeping 
which the premises are intended tobe used : 


Provided that, the distance so determined by the Chief Officer shall be the same whomsoever 
the premises are intended tobe so used . 


14 . Fire fighting equipments . — The licensee shall, at all times , adopt and cause tobe 
maintained in working order all fire fighting equipments and take all fire - precautionary measures . 


15 . Absence from the premises. — The owner of the premises used for keeping the specified 
articles shall not absent himself from the licensed premises for more than 14 days consecutively , 
unless he has nominated in the licence for some other person to carry on the trade in his as 
absence . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


१२७ 


16 . Prohibition on human habitation . — The licensee shall not use or allow or permit tobe 
used any portion of the premises in which specified articles are kept for the purposes of human 
habitation or Cooking and no fire or flame shall be lighted or allowed tobe lighted therein other 
than what is authorised . 


17 . Restriction on keeping the articles outside the premises . — The licensee shall not , 


(a ) (i) Keep or allow tobe kept any articles required in connection with the specified 
articles ; or 


(ii ) Carry on or allow tobe carried on any manufacture or operation or trade process in 
respect of specified articles in any place outside the licensed premises or on a public street ; 


(6 ) carry on or cause or permit tobe carried on any process of manufacture of the same in 
no any room or enclosure in which any of the specified articles in stored . 


18 . Cleanliness. — The licensee shall provided and maintain in good repairs and use a metallic 
sanitary dustbin or bins of approved pattern with a close fitting lid for each and shall arrange to 
deposit therein waste and sweepings from the premises used for keeping specified articles . The 
licensee shall arrange to remove and deposit the trade refuse at least once a day at the dumping 
grounds appointed by the Chief Officer, for the removal and deposite of trade refuse. In the 
alternative, the licensee shall avail of the transport facilites provided by the council for the removal 
and despot of trade refuse at the appointed dumping grounds on payments of fixed charges . 


19 . Proper labelling of licensable articles . — The licensee shall put proper lable on the packing 
or container of every licensable article to indicate its name, contents end hazardous nature . 


r con 


20 . Prohibition on structural alteration . — Any structural alteration in or additions tobe 
premises used for keeping specified articles shall not be carried out , without the prior consent 
the Chief Officer. 

21. Vacation of the licensed premises . — Where the licensee decides to vacate or give up 
possession of the said premises during the period of a licence, he shall forthwith . 

22 . Putting up of the board outside the premises. — The licensee shall put up a board outside 
such premises on conspicuous part , indicating thereon the nature of the articles kept or the trade 
process or operation carried on in or upon the premises the municipal licence number, if any, in 
respect thereof and the name and local address of the owner or occupier or person in charges of 
the premises . 


23 . Prohibition on use of fuel injurious to health . — The licensee shall not use any matter as 
fuel which eighter before or after lignition omits any streatch of fuel injurious to health . 


24 . While washing of the premises . — The licensee shall cause every part of the internal 
surface of the walls and ceiling of licensed premises tobe not lime washed at least twice in every 
year in the months of April and October or more often , If so required by the Authorised Officer . 

25 . Supply of pure water. — The licensee shall provide a sufficient supply of pure and 
wholesome water in the premises and shall causa such premises tobe thoroughly cleansed as 
ofter as may be necessary at least once in every twenty -four hours and shall prevent and 
accumulation of filth or refuse therein . 


26 . Ventilation and lighting. — The licensee shall provided suitable means of ventilation 
and lighting upon or in connection with premises in which the specified articles are kept and 
shall cause the same tobe maintained at all times in good and efficient action . 


van 


१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ -१९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


27 . Method of issue of notice etc. - A notice or intimation purporting to suspend or to revoke 
licnee signed by any competent authority of the Council and sent tobe licensee through post or by 
hand delivery or affixed on the licensed premises shall be effective from the date specified in the 
notice or intimation and in the absence of such period from the date of its issue. 

28 . Exists tobe free from obstructions. — All exists of the licensed premises shall be kept 
clear of obstructions all times . 

29 . Prohibition on smoking . — The licensee shall not smoke or permit to smoke or do or 
permit tobe done in the said licensed premises any act which may cause fire or otherwise endanger 
public safety . 

30 . Maintenance of register . — The licensee shall maintain and keep on hand on the licensed 
premises a stock register in Form II of the articles relating to which the premises have been 
licensed and keep it uptodate and produce the same for verification and inspection of Authorised 
Officer as and when required . 

31. Arrangements for keeping specified articles . — The licensee shall provide so many and 
such closed resceptacles properly fabelled and arranged as may be necessary to contain the entire 
stock of the specified articles . 

32 . Provision of water connection . — The licensee shall provide a water connection within 
at least 6 . 1 metres of the licensed premises in which the article is kept . 

33 . Additional conditions in respect of kerosenes oil (non -danagerous petroleium ) kept in or 
upon and premises. — The licensee to whom a licence has been granted to keep the kerosene oil 
(Non -Danagerous petroleum ) in excess of the permissible limit, shall, in addition to the conditions 
specified in these by -laws , elsewhere , observe the following conditions : 

( 1 ) Every premises shall be constructed of masonary or of such other durable materials 
as may by approved by the Chief Officer and no part thereof shall be constructuted of inflamble 
materials . 
( 2 ) The licensee shall, — 

(a ) at all times keep such premises thoroughly clean to the satisfaction of the 
Authorised Officer . 

(b ) Not do or permit tobe done in such premises any negligent act calculated to 
cause fire or otherwise to endanger public safety ; 

(c ) Not at any time keep in such premises any larger quality of such artilces than is 
prescribed in the licence ; 

( d ) keep an open space of not less than 3. 05 metres all around such premises and 
observe the provisions of the petroleum Act , 1934 scrupulosuly ; 

(e ) Cause all kerosenece oil on the premises tobe covered up and not exposed in 
open tins or vessels ; 

(f) Not keep or permit tobe kept tine, drums, or vessels outside premises or on the 
Public road or street whether they are filled with kerosance oil or not . 

( 3 ) Any vessel containing kerosence oil, if found to leak shall be immediately , emptied 
and substituted by other good vessel. 

34 . Additional conditions in respect of celluloid , celluloid goods and cinematograph films 
kept in or upon any premises. — The licensee to whom a licence has been granted to keep the 
celluloid or celluloid goods, or , cinematograph film in excess of the Premissible limits shall, in 
addition to the conditions specified in these by laws elsewhere, observer tha following conditions, 
that is to say, 

(a ) No portion of the licensed shall be used or permitted tobe used for dewelling 
purposes ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


१२९ 


(6 ) no celluloid or celluloid goods and cinematogrpah films shall be kept in godowns or 
shops the upper floors of which are used for dwelling purposes except with the special 
permission of the Chief Officer which shall be endorsed on the licence ; 

(c ) All celluloid or celluloid goods and cinematograph films kept under the licence shall 
kept in securely closed fire proof receptacles which shall not be used for any other purpose ; 

(d ) the fittings of celluloid goods, store , cinematograph films store shall so far as 
practicable be of non - inflammable or fire proof material and there shall be no fire place in 
such store or room . 

( e ) no fire or flame or substance liable to ingnite celluloid or celluloid goods and 
cinematograph films, and no electric or other applicance likely to produce an exposed spark 
shall be allowed in any celluloid or celluloid goods store or cinematogrpah films store except 
under such conditions as my be imposed by the Authorised Officer . 

(f ) No waste calluloid or celluloid goods and cinematograph films shall be allowed to 
accumulate , on the floor but shall be connected at frequent intervals and placed in a strong 
metal receptacle with hinged lid : 

(g ) adequate means for extinguishing fire having regard to the quantity of celluloid or 
celluloid goods and cinematograph films kept on the premises at any time shall be provided 
to the satisfaction of the authorised Officer . 

(h ) the premises , shall where possible be provided with only electric lights. 
35 . Penalty . - A person who uses the premises for specified purposes without obtaing a 
licence under cluase ( a ) of by -law 3 , shall be liable to pay at double the rates the fees specified in 
the schedule appended to these by laws by way of penalty . This higher fee shall be leviable in 
addition to any other penalty or liability to which such person may be liable under the provisions 
of the Act or any rules or byelaws made thereunder. 

36 . Repeal any corresponding bye -laws in force in the Municipal area immediately before 
the commencements of these bye -laws shall stand repealed , except as respect things done or 
omitted tobe done before their repeal. 

Schedule 

(See Bye -Law 3 ) 
(Articles which shall not be kept without a licence in or upon any premises in quantities 
exceeding at any one time the respective maximum quantites hereunder specified opposite such 
articles and the rate of licence fee ) 


Name of Article 


Serial 

No . 


Maximum quantity 
which may be kept at 

any one time 
without a licence 


Annual 

rate of 
licence fee 


Quarterly 

rate of 
licence fee 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


120 
300 
300 
300 


300 


1 . Bamboos 
2 . Bidi leaves 
3. Camphor 

Celluloid 
5 . Celluloid goods 
6 . Cinematograph film 
7. Copra 
8. Cotton refuse and waste 
9. Cotton seed 
10 . Dry leaves (Patravail etc .) 
11. Fish (dried ) 


500 Kg. 
50 Kg. 
2 Kg. 
25 Kg. 
25 Kg. 
1 Kg . 
50 Kg. 
50 Kg. 
200 Kg. 
25 Kg, 
500 Kg. 


600 
300 
300 
300 
120 
240 


ATT Trots ( antifa .y.) — 819 


१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


Name of Article 


Serial 
No . 


Maximum quantity 
which may be kept at 

any one time 
without a licence 

( 3 ) 


Annual 

rate of 
licence fee 


Quarterly 

rate of 
licence fee 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


75 


500 Gms, 
1 Gross boxes 
5 Litres 
50 Kg 
25 Litres 


300 
300 
300 
300 
600 


75 


150 


25 Litres 
50 Kg. 


600 
300 


150 
75 


12 . Gun powder 
13. Matches for lighting 
14 . Methylated spirit and denatured spirit 
15 . Paints 
16 . Petroleum as defined in the 

petroleum Act , 1934 . 
17 . Oil (Other sorts ) 
18 . Oil paper (Waste ) including 

newespapers periodicals magazines etc . 
19 . Oil seeds other than cotton seed . 
20 . Rags 
21. Sulphur 
22 . Tar, pitch , dammer or bitumen 
23 . Turpentine 
24 . Varnish 
25 . Wool ( raw ) 


300 


240 


500 Kg . 
500 Kg . 
2 Kg . 
5 Kg. 
5 Litres 
10 Litres 
50 Kg. 


240 
300 
240 
240 
240 


FORM “ I ” 

( See Bye -Law 3) 
Form of Annual/Quarterly licence for using the premises for/as 

Municipal 
Council. 
Licence is hereby granted of the year /Quarter ending 

to Shri 
and his servants and agents named below for keeping in or upon the premises is Baildings 
No. _ (Name of Street /Road ) 

(name of 
Town ) 

_ in Barsi the below mentioned articles is column one of the table , exceeding 
at any one time the quantities specified opposite thereto . 
Name of Article 

Quantity 


on 


on payment of fees of Rs . 

in advance , subject to the conditions and mentioned 
in the bye - laws and those printed on the reverse . The number of person that will be employed in 
premises shall not exceed 

Copies of the by - laws are kept in Municipal Office for perusal and can be purchased from that 
office . 

Name of Servants and Agents . 
( 1) Name. 
( 2 ) Address . 
( 1) Name. 
( 2 ) Address . 
and so on 

* Here enter the names of the articles mentioned in schedule appended to these by-laws for 
which application for licence is made and the quanties give in that schedule against that article . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


१३१ 


Dated 


Received Rupees 

by Receipt No. 
for the year/ quarter 

The application for renewal if, desired , shall be made before 


19 


. 


Chief Officer, 
Karjat Municipal Council , 

(District Raigad ). 


FORM - II 
( See By - Laws 30 ) 


Date 


Date of the 
article licensed 


Openning 
balance in terms 

of quantity 


Sales and 
receipts during 
the day in terms 
of quantity 

( 4 ) 


Closing balance 
in terms of 
quantity 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


S . D . SHINDE 
Collector of Raigad . 


Alibag , dated 27th November 2002 . 


ATT ych 


(aol. fa .g.) — 8637 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक नपाप्र / कार्या-३ / कर्जत / उपविधी /१३५३६ / २००२ . - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा . ४०) मधील कलम 
३२२ ( १) ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी रायगड, नगरपरिषद कर्जत यांनी केलेल्या खालील उपविधीस मंजुरी 
देत आहे . 


जनावरांच्या प्रेताची विल्हेवाट या संबंधी उपविधी . 


१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ . - (१) या उपविधीस कर्जत नगरपरिषद ( जनावरांच्या प्रेतांची विल्हेवाट ) उपविधी १९९६ असे संबोधण्याचे आहे . 
( २) ते शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होणारे तारखेपासून अंमलात येतील . 
२. व्याख्या. - (१) संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल, तर या उपविधीमध्ये, 


( अ ) “ अधिनियम ” म्हणजे वेळोवेळी दुरुस्त्या होऊन अंमलात आलेल्या महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम , १९६५ . 


( ब ) “ जनावर ” म्हणजे हत्ती , उंट , म्हैस (किंवा रेडा ) बैल , गाय , घोडा ,तटु, खेचर, गाढव , वासरु , हरीण , मेंढी , बकरा, करडू, कोकरु , मांजर 
किंवा कुत्रा. 


( क ) “ प्राधिकृत अधिकारी ” म्हणजे नगरपालिका आरोग्य अधिकारी आणि असा अधिकारी नसेल तर मुख्य अधिकारी किंवा मुख्य 
अधिकाऱ्यांनी या बाबतीत प्राधिकृत केलेला इतर कोणताही नगरपालिका अधिकारी . 


( ड ) “ ( प्रेतांची) विल्हेवाट लावण्याची जागा ” म्हणजे जनावरांच्या प्रेताची विल्हेवाट लावण्यासाठी नगरपालिकेने कलम २५६ पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये तरतूद केलेली जागा . 


( इ ) “ लायसन्सधारक ” म्हणजे, उपविधी ३ अन्वये जिला लायसन्स देण्यात आले असेल अशी व्यक्ती . 


( फ ) “ कलम ” म्हणजे, अधिनियमांचे कलम . 


( ग) “ अनुसूची ” म्हणजे या उपविधीस जोडण्यात आलेली अनुसूची. 


३. (१) नगरपालिका आपल्या क्षेत्रातील जनावरांचे प्रेत काढून नेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम करण्यास स्वेच्छेने तयार असणाऱ्या व्यक्तीची 
यादी तयार करील आणि लायसन्समध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा प्रभागात किंवा प्रभागात जनावरांची प्रेते गोळा करून त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी 
अशा प्रत्येक व्यक्तीस, विनामुल्य लायसन्स देईल , अशा रितीने दिलेली प्रत्येक अनुज्ञप्ती नगरपालिकेकडून निश्चित करणेत येईल . अशा अटींच्या व शर्तीच्या 
व एक वर्षाहून जास्त नाही अशा मुदतीच्या अधीन असेल . परंतु जनावरांचे प्रेत काढून नेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याचे अनवंशिक अधिकार असणारे 
व्यक्तींना सर्वप्रथम प्राधान्य देणेत येईल . 


४. ( १ ) नगरपालिका क्षेत्रात कोणतेही जनावर मरण पावेल तेव्हा, मृत जनावराच्या प्रेताचा मालक किंवा प्रभारी व्यक्ति किंवा तो नसल्यास ज्या 
जागेत जनावर मरण पावले असेल त्या जागेचा भोगवटादार , अशा प्रेतासंबंधीची माहिती, प्राधिकृत अधिकाऱ्यास, तोंडी किंवा लेखी स्वरुपात देईल. तसेच तो , 
जनावराचे प्रेत विल्हेवाट लावण्याच्या जागेकडे नेण्याची व तेथे स्वखर्चाने त्याची विल्हेवाट लावण्याची स्वतः व्यवस्था करील किंवा कसे ते पण कळवील . 
सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा जागी ( जनावर ) मरण पावले असेल तर, संबंधित प्रभाग मुकादमाकडून आरोग्य निरीक्षकामार्फत, त्याबद्दल माहिती देण्यात येईल . 

(२) सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतच्या कोणत्याही वेळी जनावर मरण पावेल त्याबाबतीत, जनावर मरण पावल्यापासून शक्य तितक्या लवकर व 
सूर्यास्तापासून सूर्योदयामधील कोणत्याही वेळी जनावर मरण पावेल त्याबाबतीत सूर्योदयानंतर शक्य तितक्या लवकर पोट उपविधी (१) खालील प्रत्येक माहिती 
देण्यात येईल , त्यामध्ये जेथे जनावर मरण पावले ती जागा वस्ती व रस्ता यासंबंधीचा तपशील देण्यात येईल . 


५ . उपविधी ४ अन्वये, जनावर मरण पावल्याची माहिती मिळाल्यावर आणि मरण पावलेल्या जनावराचा मालक किंवा प्रभारी व्यक्तीकिंवा जनावर 
जेथे मरण पावले त्या जागांचा भोगवटादार याने, आपण मरण पावलेले जनावर, प्रेताची विल्हेवाट लावण्याच्या जागेकडे आपल्या स्वखर्चाने हलवणार आहोत 
असे कळविले नसेल , तर , 


( अ) प्राधिकृत अधिकारी लायसन्सधारकास फर्माविल की, त्याने त्यास तसे करण्याबद्दल फर्माविण्यात येईल त्या वेळेपासून तीन तासाच्या आत , 
प्रेत काढून नेऊन त्याची प्रेताची विल्हेवाट लावण्याच्या जागी विल्हेवाट लावावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


१३३ 


( ब) कोणताही लायसन्सधारक नसेल त्या बाबतीत, प्राधिकृत अधिकारी त्यास योग्य वाटेल त्या रितीने प्रेत काढून नेऊन त्याची, प्रेतांची 
विल्हेवाट लावण्याच्या जागी, म्हणजे कचरा डेपो व मैला डेपो येथे विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था करील. 


करण्य 


६. सर्व जनावरांची प्रेते, प्रेतांची विल्हेवाट लावण्याच्या जागी विल्हेवाटीसाठी ती आणण्यात येईतोपर्यंत ती घृणास्पद दिसणार नाहीत किंवा गिधाडे 
किंवा इतर पक्षी त्याकडे आकर्षित होणार नाहीत हे सुनिश्चित करण्यासाठी, पर्याप्त रितीने आच्छादण्यात येतील. 

७. उपविधी ५, खंड ( अ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मुदतीत, जनावरांचेप्रेत काढून नेण्यात लायसन्सधारक कसूर करील त्याबाबतीत, लायसन्सधारकास 
प्रेतासंबंधी कोणताही दावा मांडता येणार नाही आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्याने, त्यास योग्य वाटेल त्या रितीने, प्रेत काढून नेऊन व त्याची विल्हेवाट लावणे हे 
विधीसंमत असेल . 


८ . मरण पावलेल्या जनावराचा मालक किंवा त्याचा प्रभार असणारी व्यक्ती किंवा अशी व्यक्ती नसेल तर , असे जनावर जेथे मरण पावल्याचे 
आढळून आले असेल त्या जागेचा भोगवटादार, लायसन्सधारकास आणि कोणताही लायसन्सधारकास नसेल किंवा उपविधी ७ अन्वये, कार्यवाही करण्यात 
आली असेल त्याबाबतीत नगरपालिकेस, अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या दराने, फी देईल . 


९. (१) लायसन्सधारक आपल्या लायसन्सखालील आपला अधिकार किंवा फायदा , इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे अभिहस्तांकित करणार नाही . 


( २) लायसन्सधारक, प्राधिकृत अधिकाऱ्याने लेखी स्वरुपात ज्या रिती संबंधी आक्षेप घेतला असेल अशा कोणत्याही रितीने , कोणत्याही जनावराच्या 
प्रेताची किंवा त्याच्या भागाची विल्हेवाट लावणार नाही. 


( ३ ) लायसन्सधारक , नगरपालिका क्षेत्रात किंवा त्या क्षेत्राबाहेर , कोणत्याही जनावराच्या प्रेताचे मांस, चरबी किंवा चरबी तेल मानवी आहारासाठी 
म्हणून, काढून नेणार नाही किंवा आपल्या नोकरासकिंवा नोकरांस ते काढून नेण्यास परवानगी देणार नाही आणि असे मांस , चरबी किंवा चरबी तेल मानवी 
आहारासाठी म्हणून कोणत्याही व्यक्तीने नेल्याचे त्यास आढळून येईल तर , ते त्याबद्दल प्राधिकृत अधिकाऱ्यास त्वरित माहिती देईल . 


च्या 


( ४) लायसन्सधारक , जनावरांच्या प्रेतांची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याने ठेवलेली जागा व तेथे त्याने ठेवलेले बॉयलर्स व इतर वस्तू या , प्राधिकृत 
अधिकाऱ्याचेसमाधान होईल अशा रितीने स्वच्छ व कार्यक्षम स्थितीत ठेवण्यात येतील. याबद्दल खात्री करून घेईल उक्त जागा सर्व बाजूंनी दिसू शकणार नाही 
अशा रितीने पूर्णतः आच्छादित करण्यात येतील हेतू हा की , गिधाडे व इतर पक्षी त्याकडे आकर्षित होणार नाहीत . 

( ५ ) लायसन्सधारक , मरण पावलेल्या जनावरापासून काढण्यात आलेली सर्व चरबी किंवा चरबी तेल, प्राधिकृत अधिकऱ्याकडून मान्य करण्यात येईल 
अशा कायम रंगाने रंगवील , हेतू हा की विक्रीसाठी ती काढून नेण्यापूर्वी ती एका व्यवच्छेदक रंगात असेल . 


(६ ) लायसन्सधारक प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून या प्रयोजनासाठी नियुक्त किंवा पसंत करण्यात येईल अशा जागी , कातडी कमविण्याचे काम कील 
लायसन्स अंमलात असताना कोणत्याही कारणावरून प्राधिकृत अधिकारी, कातडी कमविण्याची कामे इतर कोणत्याही ठिकाणी पार पाडण्याबद्दल 
लायसन्सधारकास फर्माविल त्या बाबतीत कोणत्याही भरपाईची मागणी केल्याशिवाय लायसन्सधारक त्याप्रमाणे कृती करील . 


( ७) लायसन्सधारक, जनावरांच्या प्रेतांची कातडी काढण्याच्या क्रियेमुळे जो किंवा जे कोणतेही उपद्रव निर्माण होतील त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा, 
ते नाहीसे करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यानेदिलेल्या सर्व वाजवी आदेशांचेपालन करण्याबाबत स्वतःस बांधून घेईल . 


( ८ ) लायसन्सधारक , मरण पावलेली जनावरे गोळा करण्यासाठी व ती नेण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून पसंत करण्यात येईल अशा प्रकारची व 
अशा संख्येत , वाहने ठेवील . 


( ९) लायसन्सधारक , प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून वेळोवेळी विहित करण्यात येईल. अशा रितीने निरुपयोगी पदार्थ व कातडी यांची विल्हेवाट लावील . 


( १०) लायसन्सधारक किंवा त्याचा प्राधिकृत, नगरपालिका क्षेत्रात मरण पावलेल्या जनावरांसंबंधी वृत्त घेण्यासाठी म्हणून सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत 
नगरपालिका कार्यालयात उपस्थित राहील . 


१०. या उपविधीतील कोणताही मजकूर ग्लेंडर्स व फार्सी अधिनियम, १८९९ याच्या उपबंधानुसार मरण पावलेले घोडे, उंट , गाढव व खेचरे यांची 
विल्हेवाट लावण्यास लागू होतो असे समजण्यात येणार नाही . 


११. निरसन व व्यावृत्ती . - हे उपविधी ज्या तारखेस अंमलात येतील त्या तारखेस अंमलात असलेले या उपविधीशी मिळते जुळते असलेले 
कोणतेही नियम किंवा उपविधी हे, त्या अन्वये केलेल्या किंवा करण्याचे योजिलेल्या गोष्टीसंबंधातील असेल ते खेरीज करून निरसित होतील . 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


अनुसूची 
( उपविधी ८ पहा ) 


अनुक्रमांक 


रक्कम 


जनावरांचे नाव 

( २ ) 


रुपये 


हत्ती 


२५ - ०० 


*c 


उंट 


२५ - ०० 


m 


म्हैस 


१५ - ०० 


बैल 


x 


१० - ०० 


गाय 


3 


१० - ०० 


७ 


घोडा 


१५ - ०० 


त 


५ - ०० 


; 


खेचर 


५ - ०० 


गाढव 


५ - ०० 


वासरु 


२ - ०० 


हरिण 


२-०० 


मेंढी 


२- ०० 


बकरा 


२ - ०० 


करडू 


२ - ०० 


कोकरू 


२- ०० 


कुत्रा 


१ - ०० 


मांजर 


; 


१ - ०० 


श्या . द. शिंदे, 
जिल्हाधिकारी रायगड . 


अलिबाग , दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


१३५ 


BY THE COLLECTOR , RAIGAD 
No.Mun ./ws- 1/Karjat/Bye -laws/ 1 / 13536 / 2002. - In exercise of the powers conferred by section 
322( 1)( 2 ) of Maharashtra Municipalties Act , 1965 (Mah . Act 1965 XL 1965 ) the Collector Raigad 
is hereby pleased to sanction following by -laws framed by Karjat Municipal Council. 


By - law regarding disposal of carcasses of Animals 


1 . Short title and Commecement. — ( 1 ) These by -lawsmay be called , “ The Karjat Municipal 
Council ” (Disposal of Carcasses of Animals ) By -laws 1996 . 

( 2) They shall come into force from the date of their Publication in the Government Gazettes . 
2 . Definitions. In these bye- laws, unless the context otherwise requires - 

(a ) " Act ” means the Maharashtra Municipal Councils Act , 1965, as amended from time 
to time. 

(6 ) “ Animal ” means an Elephant, Camel, Buffallo, Ox, Cow , Horse , Pony, Mole , Ass , 
Calf, Deer , Sheep , Goat , Kid , Lamb, Cat or Dog ; 

(c ) “ Authorised Officer ” means the Municipal Health Officer and if there is no such 
officer , the Chief Officer or any other Municipal Officer authorised in writing by the Chief 
Officer in this bahalf . 


( d ) “ Disposal ground ” means a place provided by the Council under sub -section ( 1 ) of 
section 256 , for the disposal of Carcasses of dead animals ; 

(e) “ Licensee ” means a person who has been granted a licence under by -law 3 ; 
(f) “ Section ” means a Section of the Act ; 
(g ) “ Schedule ” means the Schedule appended to these by -laws ; 


3 . ( 1) The Council shall prepare a list of persons willingly ready to do the work of removal 
and disposal of carcasses, within its area and issue , free of charge a licence to each such person for 
collection and disposing of carcasses of dead animals in such ward or wards as may be specified in 
the licence Every licence so granted shall be subject to such terms and conditions and for such 
period not exceeding one year as shall be determined by the Council Provided that the persons 
having hereditary right of removal and disposal of carcasses shall be given priority over all others . 

4 . ( 1 ) Whenever any animal dies within the municipal area the owner or person in charge of 
the carcass of the dead animal or in their absence the occupier of the premises in which the death 
occurs shall give intimation of such death either orally or in writing to the Authorised Officer and 
shall also intimate whether or not he himself will arrange for the removel of the carcass of the 
dead animal to the disposal ground and for its diposal there at his own expense. If death occurs in 
or of on any public street or place the intimation thereof shall be given by the Ward Mukadam 
concerned through the Sanitary Inspector. 

( 2 ) Every intimation under sub -by-law ( 1 ) shall be given as early as possible of the occurence 
of the death of the animal where the animal dies at any time between sun - rise and sun - rise and as 
early as possible after sun - rise where the animal dies at any time between sun -rise . It shall contain 
particulars regarding the premises , locality and street where the animal died . 

5 . On receipt of intimation of the death of an animal under by- law 4 . and if the owner or 
person in charge of the carcass of the dead animal or the occupier of the premises in which the 
animal dies does not intimate that he shall arrange for the removal of the carcass of the dead 
animal to the disposal ground and for its disposal there at his own expense , 

(a ) the Authorised Officers shall call upon the licensee concerned to remove the carcass 
within a period of three hours from the time licensee is called upon to do so and to dispose it 
off at the disposal ground . 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


(6 ) where there is no licensee, the Authorised Officer shall arrange to remove and dispose 
of the carcass on the disposal ground , means at Compost Depot , in such manner as he 
deems fit . 

6 . Carcasses of all dead animals shall , until they are brought to the disposal ground for 
disposal be covered adequately to ensure that they do not appear obnoxious or attract vultures or 
other birds. 


7 . Where a licensee fails to remove the carcass of a dead animal within the period specified 
in clause ( a ) of by - law 5 , the licensee shall have no claim whatsoever over the carcass and it shall 
be lawful for the Authorised Officer to arrange , to remove and dispose of the carcasse in such 
manner as he deems fit . 

8 . The owner or the person in charge of the carcass or a dead animal or in the absence of 
such person , the occupier of the place where such animal is found dead shall pay fees to the 
licensee and where there is no licensee or when action is taken under bylaw 7 , to the Council at 
the rates as specified in the Schedule. 


9 . ( 1 ) The licensee shall hot assign his right of benefits under his licence to any other person . 


( 2 ) The licensee shall not dispose of any carcass of a dead animal or any part thereof in any 
manner objected to by the Authorised Officer in writing . 

( 3 ) The licensee shall not remove or permit his servant or servants to remove , the flesh , fat 
or grease of any carcass of the dead animal for human consumption either within or without the 
municipal area and if it comes to his notices that such flesh fat or grease has been removed by any 
person for human consumption he shall give prompt intimation thereof to the Authorised Officer. 

(4 ) The licensee shall ensure that the premises maintained by him and the boilers and all 
other articles kept by him at the ground for disposal of carcasses of dead animals are kept in a 
clean and efficient condition to the satisfaction of the Authorised Officer . The said premises shall 
be covered on all sides and completely screened from view so as not to attract vultures and other 
birds. 


(5 ) The licensee shall colour all fat or grease produced from the dead animals with such 
permanent dye as may be approved by the Authorised Officer so at to give it a distinctive colour 
before it is removed for sale . 

(6 ) The licensee shall carry out skinning operations at such place as may be appointed or 
approved by the Authorised Officer for the purpose . If for any reason during the currency of the 
licence , the Authorised Officer requires the licensee to carry out the operations of skinning animals 
at any other place , the licensee shall act accordingly without claiming any compensation . 


Se 


( 7 ) The licensee shall agree to bind himself to carry out all reasonable orders of the Authorised 
Officer issued for the prevention of removal of any nuisance or nuisances which may be caused by 
the skinning of carcasses of dead animal. 

(8 ) The licensee shall maintain such types of conveyance and in such number as may be 
approved by the Authorised Officer for the collection and removal of dead animals. 

( 9 ) The licensee shall dispose of the offal and the hide in such manner as may be 
prescribed by the Authorised Officer, from time to time. 


( 10 ) The licensee or his authorised representative shall be present at the Councils Office 
from sunrise to sun - set to receive intimation about the details of animals in the municipal area . 


10 . These by -laws not to apply to disposal under Glanders and Farcy Act , 1899 Nothing 
contained in these by-laws shall toe deemed to apply to the disposal of carcasses of dead horses, 
camels, asses and mules in accordance with the provisions of the Glanders and Farcy Act , 1899 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९, २०१७/ आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


१३७ 


SO 


11 . Repeal and Saving. - Any rules or by - laws corresponding to these by laws, which are in 
force on the date on which these by -laws come into force , shall stand repealed except as respects 
things done or omitted to be done under those rules or by - laws. 

Schedule 


(See By - law 8 ) 


Serial No. 


Name of animal 

( 2 ) 


Amount 

( 3 ) 


( 1 ) 


Rs . 


1. 


25 - 00 


a 


Elephant 
Camel 
Buffalo 


25 -00 


os 


15 -00 


Ox 


10 - 00 


i10o 


Cow 


10 -00 


Horse 


r 


Pony 


15 - 00 
5 - 00 
5 - 00 


oö 


Mule 
Ass 


oi 


5 - 00 


Calf 


2 -00 


Deer 


2 -00 


Sheep 


2 - 00 


Goat 


2 - 00 


Kid 


2 - 00 


15 . 


Lamb 


2 - 00 


1 - 00 


Dog 
Cat 


17. 


1 - 00 


S . D . SHINDE , 


Alibag , dated 27th November 2002. 


Collector of Raigad . 


भाग एक ( को .वि .पु .) - १८ 


१३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपाप्र / कार्या-३/ कर्जत / उपविधी/ १३५३४ / २००२. - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) मधील कलम 
३२२ ( १) ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी रायगड, नगरपरिषद कर्जत यांनी केलेल्या खालील उपविधीस मंजुरी 
देत आहे. 


शवांची विल्हेवाट लावण्याच्या ठिकाणांची व्यवस्था यासंबंधी उपविधी. 


१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ . - (१ ) या उपविधीस कर्जत नगरपरिषद ( शवांची विल्हेवाट लावण्याच्या ठिकाणांची व्यवस्था ) उपविधी १९९६ असे 
म्हणता येईल . 


( २) ते शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होतील त्या तारखेपासुन अंमलात येतील. 
२. व्याख्या. - (१) संदर्भावरून अन्यथा आवश्यक असेल त्याशिवाय, उपविधीमध्ये , 


( अ ) “ अधिनियम ” म्हणजे वेळोवेळी सुधारणा होऊन अंमलात आलेला महाराष्ट्र नगरपरिषेद अधिनियम , १९६५ . 


( ब ) “ कलम ” म्हणजे अधिनियमांचे कलम . 


३. कोणाही व्यक्तिने कोणाही मृत व्यक्तिचे शरीर ज्या आच्छादनात ठेवले आहे ते आच्छादन पुढे नमुद केलेली कमीत कमी खोलीकिंवा शरीरचा 
भाग शरीर असल्याखेरीज पुरता कामा नयेकिंवा कोणामार्फत तसेच करीविता कामा नये ती अशी, 


(१) ज्या मृत व्यक्तिचे वय मृत्युच्या वेळी १२ वर्षाहून कमी आहे तिच्या बाबतीत जमिनीच्या सपाटी पासुन कमीत कमी तीन फुट खोल . 

( २ ) ज्या मृत व्यक्तिचे वय १२ वर्षाहून अधिक आहे तिचे बाबतीत जमिनीच्या सपाटी पासून कमीत कमी चार फुट खोल . 
____ ४. मृत व्यक्तिचे वय मृत्युच्या वेळी १२ वर्षाहुन अधिक नसेल त्यांचे बाबतीत थडग्याचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ६ फुट लांब ३ फुट रुंद असले पाहिजे. 
आणि ज्या मृत व्यक्तिचे वय मृत्युच्या वेळी १२ वर्षाहुन अधिक आहे त्याचे बाबतीत थडग्याचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ७ फुट लांब व ४ फुट रुंद असले पाहिजे 
व शक्य तेथवर जागा नियमित रेषेत असावी . 


५ . कोणीही व्यक्ति थडगे बांधत असेल किंवा बांधुन घेत असेल किंवा खोदत असेल किंवा खोदऊन घेत असेल अशा प्रसंगी लगतच्या थडग्याच्या 
व या थडग्याच्या कडामधील अंतर कमीत कमी दोन फुट असल्या शिवाय बांधता किंवा बांधविता किंवा खोदता किंवा खोदविता कामा नये . 


६ . शव पुरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिने थडग्याचा सर्व पृष्ठभाग थडग्यालगतच्या जमिनीच्या सपाटीवर कमीत कमी एक फुट मातीच्या उंचवट्याने भरुन 
काढला पाहिजे . किंवा थडग्याचेशिळेने किंवा स्मारकाच्या दगडाने बांधुन काढला पाहिजे . 


७. आरोग्य अधिकाऱ्याच्या परवानगी खेरीज कोणाही व्यक्ति एका थडग्यात एकाहुन अधिक मृत व्यक्तिचे शव पुरणार नाही. अशी परवानगी मृत 
व्यक्ति एकाच कुटुंबाचे घटक असतील तर देता येईल . 


८. मर्यादा पाळणे. - कोणीही आपल्या अतिरेक किंवा अमर्याद वागण्याचे मृत व्यक्तिच्या शवांची मर्यादापुर्वक , गंभीरपणे विल्हेवाट लावण्यास 
आडकाठी , अडथळाकिंवाविलंब लावता कामा नये . 


९. निरसन ( रद्द करणे) व व्यावृत्ती (बचाव). - हे उपविधी ज्या तरखेस अंमलात येतील, त्या तारखेस अंमलात असलेले या उपविधीसारखेच 
कोणतेही नियम किंवा उपविधी हे त्या अन्वये केलेल्या किंवा वर्जिलेल्या गोष्टीसंबंधात असेल त्याशिवाय , रद्द होईल . 


श्या . द . शिंदे, 
जिल्हाधिकारी रायगड . 


अलिबाग , दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३- १९, २०१७ / आषाढ २२- २८, शके १९३९ 


१३९ 


BY THE COLLECTOR , RAIGAD 
No. Mun ./ws- 1/Karjat/Bye -laws/ 1 / 13534 / 2002. — In exercise of the powers conferred by section 
322 ( 1)( 2 ) of Maharashtra Municipalties Act , 1965 (Mah . Act 1965 XL 1965 ) the Collecter Raigad 
is hereby pleased to sanction following by -laws framed by Karjat Municipal Council. 

By -laws regarding Maintenance of places for the disposal of the dead 
1 . Short title and Commecement. — ( 1) These by- laws may be called the Karjat Municipal 
Council (Maintenance of places for the disposal of the Dead) By -laws 1996 . 

(2) They shall come into force on the date on which they are published in the Government 
Gazette . 


2 . Definitions. - In these bye - laws, unless the context otherwise requires , 

( a ) “ Act” means the Maharashtra Municipal Council s Act, 1965 as amended for time to 
time. 


(6 ) “ Section ” means section of the Act . 


3 . No person shall cause or suffer the body of a person to be buried in a grave with any part 
of the body of covering in which the body is enclosed at depth of less then , 

(1) Three feet below the level of the surface of the surrounding ground in the case of a 
prerson whose age did not exceed 12 years . 

(2 ) Four feet below the level of the surface of the surrounding ground in the case of 
person whose age at the time exceeded 12 years . 

4 . The Area of a grave of person whose age at the time of death did not exceed 12 years shall 
be at least 6 feet, and for that of a person whose age at the time of death exceeded 12 years shall 
be at least 7 feet by 4 feet and the site shall as far as paracticable , be in a regular line . 


5 . No person who builds or digs or causes to be built or dug any grave in any burial ground , 
shall do so without a space at least twl feet from the margin of any adjoining grave . 

6 . Every person who buries a corps shall cause the whole surface of the grave to be properly 
covered by an earthern mound of not less than one foot above the level of the surface of the ground 
adjoining the grave or by a grave - stone of monument. 

7 . More than one dead body not be buried in one grave No person shall cause or suffer more 
than one dead body to be buried at any one time in one gravd except with the permission of the 
Health officer. The permission may be given if the dead bodies are members of the same family . 

8 . No person shall be any violent or indecent behaviour, prevent interrupt or delay the 
decent solemn disposal of any dead body. 

9 . Any rules or by -laws corresponding to these by - laws which may be inforce within the 
municipal area , on the date on which these by- laws come into force shall from such date stand 
repealed except as respects things done or omitted to be done under those rules or bye -laws 
before their repeal. 


e 


. 


S 


S . D . SHINDE , 
Collector of Raigad . 


Alibag , dated 27th November 2002. 


411 Vic 


( aol.fa .q.) — 8637 


१४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपाप्र / कार्या-३ / कर्जत / उपविधी /१३५२७/ २००२. - महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) मधील कलम 
३२२ ( १) ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी रायगड, नगरपरिषद कर्जत यांनी केलेल्या खालील उपविधीस मंजुरी 
देत आहे . 

नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना गणवेष देणे संबंधी उपविधी . 


१. संक्षिप्त नांव व प्रारंभ . - ( १ ) या उपविधीस कर्जत नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना गणवेश देण्यासंबंधीचे उपविधी १९९६ असे 
संबोधण्याचे आहे . 


( २ ) सदरचे उपविधी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होतील त्या तारखेपासुन अंमलात येतील . 


२. व्याख्या. - संदर्भावरून अन्यथा आवश्यक असेल त्याशिवाय , या उपविधीमध्ये, 


( अ ) अधिकारी व कर्मचारी यांचा अर्थ चतुर्थ श्रेणीतील सर्व कर्मचारी व कलम ७५ (१) मध्ये नमुद केलेल्या कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त ज्या 
अधिकाऱ्यांना व कर्मचारी यांना नगरपरिषदेच्या वतीने पर्यवेक्षणाचे कामकाज करावे लागते ते सर्व अधिकारी व कर्मचारी असा असेल . 


( ब) कलम म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ मधील कलम . 
३ . नगरपरिषद अधिकारी व कर्मचारी यांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमुद केले प्रमाणे टेरीकॉटचेतीन गणवेषाचेसंच दर दोन वर्षातुन एकदा 
देय असतील . 


४ . गणवेषासाठी चांगल्या प्रतिचे कापड खरेदी करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक असेल . कोणत्या वर्गासाठी कोणत्या दर्जाचा टेरीकॉट कापड व 
गणवेश साहित्य घेणेचे याचा निर्णय घेणेचा अधिकार सर्वस्वी नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीत असेल . 


मात्र असे कापड गणवेषाचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी नगरपरिषद क्षेत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या निविदा सूचना प्रसिद्ध करून तसेच स्थानिक व्यापाऱ्यांना 
कळवून सिलबंद निविदा मागवाव्या लागतील व त्या निविदांबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहिता १९७१ मधील तरतुदीस व महाराष्ट्र 
नगरपरिषद अधिनियम , १९६५ मधील तरतुदीस पात्र राहुन घेणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक असेल . 


५. गणवेषाचे संच सर्व संबंधित नगरपालिका कर्मचारी व अधिकारी यांना कामगार दिनापुर्वी म्हणजे १ मे पुर्वी द्यावा लागेल. 

६. या उपविधी प्रमाणे कोणत्या नगरपालिका कर्मचारी व अधिकारी यांना प्रथमतः गणवेष दिला यांच्या नोंदी योग्य नमुन्यांत ठेऊन त्याचे आधारे 
भविष्यांत ज्या त्या वेळी गणवेष दिला जाईल याची खबरदारी मुख्याधिकारी यांना घ्यावी लागेल . 


७. जे नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी स्थायी स्वरुपाच्या जागेवर काम करीत असतील व त्यांना सेवेत कायम करणेत आले असेलच त्यांनाच या 
उप विधीप्रमाणे गणवेष देय असेल . 


८. ज्यांना गणवेष दिला जाईल त्यांनी तो केवळ नगरपरिषदेच्या कामाचे वेळीच वापरणेचा आहे अन्य वेळी वापरणेचा नाही . 
९. ज्यांना गणवेष दिला जाईल त्या सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांना दरमहा रुपये वीस प्रमाणे धुलाई भत्ता देय असेल . 


दतीचा धलाई 


मात्र जो कर्मचारी व अधिकारी १ महिना अगर त्यापेक्षा जास्त कालावधीत सलगपणे कोणत्याही प्रकारच्या रजेवर असेल तर त्यांना त्या 
भत्ता देय असणार नाही . 


१०. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या गणवेषावर नगरपरिषदेचे नाव व त्या कर्मचारी यांचा हुद्दा नमूद केलेशिवाय गणवेष वापरणेस देणेचा नाही . 


चतुर्थ श्रेणी व्यतिरिक्त अन्य कर्मचारी यांचे गणवेशावर त्यांचा हुद्दा नमुद दर्शविणारा बिल्ला असला पाहिजे . 


परिशिष्ट 


अनुक्रमांक 


कर्मचारी यांचा तपशील 


द्यावयाचा गणवेष 


१. 


सर्व सफाई पुरुष कामगार गटार कुली 


३ ऑलीव्ह ग्रीन टेरीकॉट फुल पँट व 
३ ऑलीव्ह ग्रीन टेरीकॉट फुल मॅनिले 


चप्पल जोड १ 
घोंगडी १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३- १९ , २०१७/ आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


१४१ 


( २ ) 


२ . 


सर्व सफाई स्त्री कामगार 


( ३ ) 
३ टेरीकॉट ५ मीटरची पातळे 
(निळी काळ्या काठाची ) ३ टेरीकॉट 
ब्लाऊज पीस (निळी). 


चप्पल जोड १ 
घोंगडी १ 


३. 


कार्यालयीन शिपाई मुकादम 


पांढरे 
३ टेरीकॉट फुल पँटस, ३ टेरीकॉट फुल मॅनिले छत्री नग १ 
३ टेरीकॉट टोप्या ( पांढऱ्या) . 


इतर खात्यातील शिपाई 


३ टेरीकॉट फुल पँटस, ३ टेरीकॉट फुल मॅनिले छत्री नग १ 
३ टेरीकॉट टोप्या ( खाकी). 


सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स, फुड इन्स्पेक्टर, ओव्हरसीयर्स / 
ऑक्ट्राय इन्स्पेक्टर्स/ ऑक्ट्राय सुपरीन्टँडट . 


बुट जोडी १ 
रेनकोट 


३ टेरीकॉट पांढरी फुलपॅट्स , ३ टेरीकॉट 
पांढरा फुलशर्टस 
३ टेरीकॉट खाकी फुलपॅट्स , ३ टेरीकॉट 
खाकी मॅनिले फुल, १ पी कॅप . 


बुट जोडी १ 


फायर फायटर ड्रायव्हर्स , इतर सर्व ड्रायव्हर्स 
ऑक्ट्राय सुपरीन्टँडट 


जकात क्लार्क 


टेरीकॉट खाकी पँट ३, 
टेरीकॉट पांढरे हाफ शर्ट ३. 


११. सर्व गणवेशाची शिलाई उत्तम प्रकारे होण्याच्या दृष्टीने गणवेष शिलाईचे दर मागवुन गणवेश शिऊन घेणेचे आहेत . व असे गणवेष शिऊन 
आल्यानंतर त्यासंबंधीच्या नोंदी योग्य त्या रेकॉर्डला करून मगच गणवेष वापरणेस देणेचा आहे. 


१२. संबंधित कर्मचारी यांनी त्यांना दिलेला गणवेष काळजीपूर्वक वापरणेचा आहे व नव्याने देय असलेल्या मुदती पर्यंत व्यवस्थीत राहील अशी 
काळजी घेणेची आहे . 


१३. परिशिष्टात नमुद केलेल्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्या यादीत फेरबदल करण्यास नगरपरिषद सक्षम असेल मात्र असा बदल नगरपरिषदेच्या 
खास सभेने निर्णय घेतल्या शिवाय अंमलात आणता येणार नाही . 


१४ . जर कर्मचारी कामाचे वेळेत दिलेला गणवेष परिधान करून आला नाही, तर रुपये १५ दंड आकारणेत येईल व असे महिन्यातुन तीन वेळा 
केलेस त्याची नोंद कर्मचाऱ्याचे सेवा पुस्तकात केली जाईल . 


श्या . द. शिंदे, 
जिल्हाधिकारी रायगड . 


अलिबाग, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ . 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२- २८ , शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR , RAIGAD 
No.Mun ./ws- 1 /Karjat/Bye -laws/ 1 / 13527 / 2002. - In exercise of the powers conferred by section 
322 ( 1)( 2 ) of Maharashtra Municipalties Act , 1965 (Mah . Act 1965 XL 1965 ) the Collector, Raigad 
is hereby pleased to sanction following by-laws framed by Karjat Municipal Council . 

By- laws 


1 . Short title and Commencement. — ( 1) These by -laws shall be called as Karjat Municipal 
Councils supply of Uniform to its officers and servants by laws 1996 . 

( 2 ) They shall come into force from the date of its publication in the Government Gazette . 


2 . Definitions. - ( 1) In these bye -laws, unless the context otherwise requires , 

( a ) Municipal employees and officers and servants respectively means class four 
Employees and Officers and Servants other than those mentioned in section 75 ( 1 ) ; who are 
required to carry out supervision work . 

(b ) Section means section of Maharashtra Municipal Councils Act , 1965 . 
3 . The Officer, Servants and Employee are entitled to get 3 terricot Uniforms, as mentioned 
in below schedule , every two years . 

4 . Standing Committee is empowered to decide about the quality of terricot dress material 
and other uniform items, but the dress material shall be of good quality : 

Provided that before purchasing dress material, the Municipal Council shall call for tenders 
by publishing tender notice in Local Newspaper and by Informing in writing about the purchase , 
to local traders also . While deciding about the tenders , the procedure laid down in Maharashtra 
Municiple Account Code 1971, and Maharashtra Municiple Councils Act , 1965 , shall be strictly 
followed . 

5 . The Municipal employees , Officers and servants shall be supplied with the sets of Uniform 
before 1st ofMay i.e . f14 r fan . 


6 . The date on which the first set of uniforms is given to Municiple employees, Officers and 
Servants as per these by -laws shall be record properly and while supplying dress material in 
future necessary note of the above entries shall be taken by the Chief Officer. 

7 . Only permanant Employees /Officers and Servants above are entitled to get set of uniform 
as per these by - laws. 

8 . The persons to whom dress is supplied shall use the dress only while on duty . 

9. The person to whom dress is supplied shall be given Rs. 20 per month as washing 
allowance : 

Provided that , if the concerned employee or officer who is on leave for one month or above, 
shall not be entitled to get washing Allowance for that period . 

10 . The Unless Municipal Councils name is not entered and written on the uniform sets of 
class IV employees , the uniform sets shall not be supplied . 

In respect of other Employees and Officers , batch mentioning designation of those servants 
shall be pinned with the dress . 

Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Details of Employees 

( 2 ) 


Uniform to be supplied 

( 3 ) 


1. 


All male sweepers and 
Gutter coolies . 


3 Olive green terricot full 
pants , 3 Olive green terricot 
full manilas. 


1 Chappal Pair 
1 Ghogadi 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८, शके १९३९ 


१४३ 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 . All female sweepers 


3 . 


All Office Peons and Mukadams 


4 . 


All other Peons 


5 . 


Sanitary Inspectors food 
Inspectors , overseers , octroir 
superintendent , Octroi Inspectors . 
Fire fighter drivers and 
other drivers . 


3 terricot 5 metre Sadis ( Blue) 1 Chappal pair 
with black Border , 

1 Ghogadi 
3 terricot blouse pieces (Blue ) 
3 terricot white , full pants and One umbrella 
full manilas and caps . 
3 terricot, Khaki full pants, One umbrella 
full manilas and caps 
3 terricot White full pants , One pair 
3 terricot white full shirts . of shoes and 

Raincoat 
3 terricot Khaki full pants, One pair 
3 terricot Khaki manilas of shoes. 
full , 1 P . Cap . 
3 terricot Khaki full pants , 
3 terricot white Half shirts . 


7 . 


Octroi Clerks 


10 


11. The stiching of dress shall be carried out properly after calling rates of stiching Entire 
all uniform ready after stiching shall be , made in proper register , and then alone the dress shall 
be supplied to the concerned person for a use . 

12 . The Concerned employess shall use the dress properly and with care and shall see that 
the dress remains in good condition all new set of uniforms is supplied . 

13 . The Municipal Council is competant to modify list of officers and servants mentioned as 
the schedule . 

But such change can be brought into force, only when the Municipal council desides about 
the same in special meeting . 

14 . If employee is attend his duty without uniform he is liable to Rs. 15 penalty and that 
employee attend his duty without uniform three time in a month , that will noted on his service 
book . 


S . D . SHINDE , 


Alibag , 
dated 27th November 2002. 


Collector of Raigad . 


१४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३ -१९, २०१७/ आषाढ २२- २८, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी /(टीसी) /१०८६० / २०१६ क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू एन / जीएनएल / ( ओ )/ ११४९९ / २०१६ / 
२०१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन-विभाग, मुंबई २०१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नित्यानंद कृपा, ए-विंग को - ऑपरेटिव्ह याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुयश सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . १, सर्वे नं . ७७ - ७८ , हिस्सा नं . ८ , मानवता हौसिंग सोसायटी , रायगड, विक्रोळी पाकसाईट , विक्रोळी 
सीटीएस नं . ४५०८ , ४४५२ ते ४४५९ , ४४६० , ४४६७ ते ४४९० , ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०७९ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
किरोळ व्हिलेज , गांधी मार्केट मागे, एम . जी . रोड, घाटकोपर ( पूर्व) , अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये 
मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे 
आहे. व उक्त अधिनियमाचे कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर 
संस्था, १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

कैलास प्र. जेबले , 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

नवी मुंबई ( कोकण भवन) , 

उप निबंधक , 
कैलास प्र. जेबले , 

दिनांक ३१ मार्च २०१७. सहकारी संस्था, एन -विभाग , मुंबई. 
नवी मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक ३१ मार्च २०१७. सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच - पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचई/ एचएसजी /( टीसी )/ १३ / १५९६८ / 
आदेश 

२०१७ - २०१८ / २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पूर्व 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / जीएनएल/ ( ओ)/ ११४९७ / २०१६ विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत की , स्टेटस-I को - ऑप हौसिंग 
२०१७/ सन २०१७ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन-विभाग , मुंबई सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ३२९४ ते ३३०० , ३३०० / १ ते ३३०० / ४ , 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रहेजा प्लाझा प्रिमायसेस व्हिलेज कोलेकल्याण , यशवंत नगर , वाकोला, सांताक्रुझ ( पूर्व) , 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . १६८ - बी आणि मुंबई ४०० ०५५ , नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यूएचई/ एचएसजी/ टीसी / 
१६८ - सी / १, एल. बी . एस . मार्ग, आर मॉल समोर, घाटकोपर मुंबई १५९६८ / २०१७- २०१८ / २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) 
आहे. व उक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्था , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
आहे . 

सुनिल हिरे , 
कैलास प्र. जेबले, मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
नवी मुंबई ( कोकण भवन ), 

उप निबंधक , 

दिनांक ६ एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग , मुंबई . 
दिनांक २९ मार्च २०१७. सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एन-विभाग, मुंबई यांजकडून 

यांजकडून 
____ आदेश 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / जीएनएल / ( ओ )/ ११४९८ / २०१६ __ क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचई /पीआरडी/ आय / १८६ / २०१७ -२०१८ / 
२०१७ / सन २०१७ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी सस्था , एच -पूर्व विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अक्षय सेवा सहकारी संस्था मर्या., याद्वारे अधिसूचित करीत की , पानेरी औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
फातीमा चाळ , रुम नं . ६, हनुमाननगर, विक्रोळी पाकसाईट , विक्रोळी संस्था मर्या., १२ / १३३, मराठा कॉलनी, गोळीबार रोड, सांताक्रुझ 
( पश्चिम), मुंबई ४०० ०७९ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५५ . नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यूएचई /पीआरडी / 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये आय / १८६ / २०१७ / २०१८ / २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाचे कलम १२( १ ) अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
असे करण्यात आले आहे . 

वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक 

उत्पादक संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
कैलास प्र . जेबले , 

सुनिल हिरे , 
नवी मुंबई ( कोकण भवन ), 

उप निबंधक , मुंबई, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३१ मार्च २०१७. सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई. दिनांक १५ एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था , एच -पर्व विभाग, मंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI , PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


